मराठीचा विकास : महाराष्ट्राचा विकास 


राज्य मराठी विकास संस्थद्रारे 
संगणकीकृत 


महाराष्ट्र शासन श्या 
रची 


मराठी भाषा विभाग 
राज्य मराठी विकास संस्था स्वातंत्र्याचा अमृत महोत्सव 


मराठीचा विकास: महाराष्ट्राचा विकास 
नोंदणी क्रं. एफ.१६०९४(मुंबई) एल्फिन्स्टन तांत्रिक विद्याळय, ३, महापालिका मार्ग, 
थोबीतळलाव, मुंबई - ४००००१ दूरध्वनी : (०२२) २२६३१३२५ / २२६५३९६६ 
संकेतस्थळ ॥०५://॥॥॥४५.॥080011.0४.॥ इ-पत्ता ॥॥४५5_॥(॥॥081089/5॥100.001॥ 


निवेदन 


राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई ही महाराष्ट्र शासनाने स्थापन केळेली स्वायत्त संस्था आहे. मराठी 
भाषा विभागाच्या पत्राप्रमाणे (संदर्भ क्र. मसंस २०१६/प्र.क्र.११५/२०१६/भाषा-२, दि. 3 जानेवारी, २०१७) राज्य 
मराठी विकास संस्थेद्वारे 'महाराष्ट्रातीलह मराठी संशोधन मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य योजना' कार्यान्वित 
करण्यात आली असून या योजनेअंतर्गत महाराष्ट्रातील मराठी भाषा, साहित्य व संस्कृती वृद्छिंगत होण्यासाठी 
काम करणाऱ्या महाराष्ट्रातील मान्यताप्राप्त मंडळ/ संस्थांना अर्थसाहाय्य करण्यात येते. 


सदर प्रकल्पांतर्गत प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांना राज्य मराठी विकास संस्थेद्वारे नवभारत मासिकांचे 
ऑक्टोबर १९४७ ते सप्टेंबर २०१७ पर्यंतच्या अंकांचे संगणकीकरण करून ते सार्वजनिकरीत्या आणि विनामूल्य 
उपलब्ध करून देण्यासाठी अर्थसाहाय्य करण्यात आले होते. याअंतर्गत सदर अंकांचे संगणकीकरण करण्यात 
आले असून प्राज्ञपाठशयाळामंडळ, वाई यांनी हे अंक जतन केळेळे असल्यामुळेच आपल्याळा संगणकीय 
स्वरूपात उपलब्ध होत आहेत. 


या अंकांच्या पीडीएफ प्रती आपण विनामूल्य उतरवून घेऊ शकता. असे करताना खालील सूचना 
लक्षात घेऊन त्यांचे पालन करावे. 

१. सदर ग्रंथांच्या पीडीएफ प्रती या वैयक्तिक वापरासाठी विनामूल्य उतरवून घेता येतील तसेच इतरांनाही 
विनामूल्य देता येतील. पण कोणत्याही कारणासाठी त्याचा व्यावसायिक वापर करता येणार नाही. 

२. सदर ग्रंथांचे दुवे इतरांना देताना त्यासाठी कोणतीही रक्कम आकारता येणार नाही. 

३. पीडीएफ प्रतींवर असळेली राज्य मराठी विकास संस्था, मुंबई व प्राज्ञपाठशाळामंडळ, वाई यांची मुद्रा 
आपणास काढता येणार नाही. 

४. आपल्या अभ्यासासाठी, संशोधनासाठी या सामग्रीचा उपयोग करताना आपण योग्य तो श्रेयनिर्देश 
केला पाहिजे. 
वरील अटींचा भंग झाळेळा आढळल्यास कायदेशीर कारवाई करण्यात येईल. 


स्पष्टीकरण : सदर सामग्री ही केवळ ऐतिहासिक दस्तऐवज म्हणून उपलब्ध करण्यात आळी असून या 
सामश्रीतून व्यक्त होणारी मते, विचारसरणी इ. त्या त्या ळेखक, संपादक इ. कर्त्यांची आहे. त्यांपैकी कोणतेही 
मत, विचारसरणी इ. यांचा पुररस्कार महाराष्ट्र शासन, मराठी भाषा विभाग, राज्य मराठी विकास संस्था व 
प्राज्ञपाठज्याळामंडळ, वाई यांपैकी कुणीही करत नसून त्या त्या मताचे वा विचारसरणीचे दायित्व उपरोक्त 
विभागांवर असणार नाही. 


वषे ३२ 
ऑक्टोबर १९७८ 
अंक १ 


गृवभाा 


महाराष्ट्‌ राज्य साहिल संरकृते मंडळ पुरस्कृत 
प्राज्ञपाठशाला मंडळ वाई, संचालित मासिक 


नवभारत 


वषे ३२। अंक १। ऑक्टोबर १९७८ 
किमत २ रुपये । वाषिक वर्गणी १८ रुपये 


अध्यक्ष व विश्वस्त 
तकतीथं लक्ष्मणशास्त्री जोशी 


संपादक मंडळ 

मे. पुं. रेगे । कार्यकारी संपादक 
वसंत स. जोशी 

रा. ग. जाधव 

अ. ना. ठाकूर 

सु. र. देशपांडे 

अ. र. कुलकर्णी 
रंगनाथक्षास्त्री जोशी 

रा, पु. कोल्हटकर 

भा. ग. सुवे । निमंत्रक 


निर्मंती सल्लागार 
श्री. सर्जेराव घोरपडे 


च्य़रवस्थापक 


पां. गो. आपटे 
प्राज्ञ प्रेस, वाई 


कायौलटय 
प्राज्षपाठशाला मंडळ 
वाई, जि. सातारा 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


अनुक्रम 
संपादकीय ! 


मार्क्स आणि मनुष्यस्वभाव । उत्तरार्ध १ 
प्रभाकर पाध्ये 


भारतीय समाजादील वर्गकलहाचे स्वरूप १५ 
वि. म. दांडेकर । अनु० मे. पुं. रेगे 

दांकुकाची भूमिका : अलोकिकतावादी ? २८ 
वा. म. कुलकर्णी 

न्याय । उत्तरार्ध ३७९ 

जज हेन्रिक फॉन राइट । अनु० मे. पुं. रेगे 


ग्रंथ-परीक्षण झड 


तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी । 
एस. डी. इनामदार । प्र. म. बांदिवडेकर । 
द. ता. भोसले 


चचारिका । नचे सदर ण्रे 
वाचकांचा पत्रव्यवहार ण 
सारसंकलन ष्‌ 
०. वा ी व डर द 
च्या सची) बर्ष ३१ वे। अंक (१ ते १२) * 

लेख-सूची ६६ 


क य्विनिनिग डक आहाती 


ल्खक-परिचय 
प्रभाकर पाध्ये : 


मराठी साहित्यिक, सौंदयंमीमांसक, पत्रकार व विचारवंत, 


वि. म. दांडेकर : 


क्क 


पुणे. 


प्रख्यात अर्थशास्त्रवेत्ते व गोखले अर्थश्ञास्त्र संस्थेचे संचालक, पुणे. 


वा. म. कुलकर्णी $ 


संस्कृत-प्राकृतचे सेवानिवृत्त प्राध्याथक व सेवानिवत्त 


जॉजि हेन्रिक फॉन राईट : 


नृत्त संचालक, भाषा संचालनालय, मुंबई. 


अग्रगण्य तत्त्ववेत्ते. तकंशास्त्र, विगमन व संभवनीयता, आणि नीतिशास्त्र ह्या विषयांवर 


ग्रंथ, 
तर्कपीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी : 


मूलभूत महृत्त्वाचे लेखन, * व्ह्रायटीज आंव्ह गुडनेस ?, “ नॉर्म अँड ऑक्शन? हे त्यांचे प्रसिद्ध 


विद्वान, विचारवंत, लेखक व विश्वकोशाचे प्रमुख संपादक, वाई. 


एस, डी, इनामदार : 


मराठी कथाकार व विश्वकोशातील विविध कला विषयांचे संपादक, वाई. 


प्र, म. बांदिवडेकर $ 


राज्यशास्त्राचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, कला-वाणिज्य महाविद्यालय, वाई. 


द. ता. भोसले ! 


मराठीचे प्राध्यापक व विभाग प्रमुख, छत्रपती शिवाजी काँलेज, सातारा. 


संपाद्काय -- 


विद्यापीठातील अभ्यासक्रम ! 


१०--२--३ हा आकृतिबंध अवतीणं झाल्यानंतर महाराष्ट्रातील विद्यापीठांना आपल्या अभ्यास- 
क्रमांची पुनरंचना करणे आवश्यक झाले. ही एक चांगली संधी होती. उच्च शिक्षण अधिक सकस केले 
पाहिजे, त्याच्या आशयाचा जीवनाशी सांधा जुळवला पाहिजे असे शिक्षणतज्ञ नेहमी म्हणतात. हे 
साधण्यासाठी उदाहरणादाखल काय करता येईल, हेही ते अधूनमधून स्पष्ट करतात. पण ह्यावेळी विद्या- 
पीठातील सवंध अभ्यासक्रमाची नव्याने रचना करण्याची संधी त्याच्यापुढे चालून आली होती. पाटी घासुन 
पुसून त्यांच्यापुढे ठेवण्यात आली होती आणि त्या कोर्‍या पाटीवर त्यांना योग्य वाटेल ते लिहिण्याची 
त्यांना मुभा होती. हे अर्थात्‌ एक आव्हानही होते. त्यांनी तिच्यावर काय लिहिले हे पाहिले आणि त्यांनी 
जे लिहिले त्याच्यातील काय विरत चालले आहे आणि काय पुसुन टाकण्याचा प्रयत्न होत आहे हे पाहिले 
की उच्च शिक्षणाचा कस सुधारण्याचा प्रयत्न कोणत्या वास्तव परिस्थितीत आपल्याला करायचा आहे 
ह्याची अधिक यथाथे कल्पना येईल. ह्या परिस्थितीची नीट जाणीव असेल तर उच्च शिक्षणाचा दर्जा 
आणि परिणामकारकता सुधारण्यासाठी प्रयत्न केला, तर साधता येतील अशी काही उद्दिष्टे स्वीकारून 
ती साधण्यासाठी व्यवहाये असा कायंक्रम आपल्याला आखता येईल. परिस्थितीला तोंड देण्याचा दुसरा 
मार्ग म्हणजे प्रगत देशांतील चांगल्या विद्यापीठांच्या तोडीला आपली विद्यापीठे येतील अशा सुधारणा 
कागदोपत्री दाखल करून, त्यांच्यावर स्वीकृतीचा शिक्‍कामोतेब करून मोकळे होणे. पण केवळ मंत्रो- 
च्चाराने वास्तव परिस्थितीत सुधारणा घडून येत नाही हे लक्षात येण्याएवढा, ह्या तोडग्याबाबतचा 
संपन्न अनुभव आपल्या गाठीशी आहे. 

ह्या संबंधातील एक लक्षणीय घटना अशी आहे: मुंबई विद्यापीठाने नवीन (4-३ च्या ) 
अभ्यासक्रमाचा एक भाग म्हणून एका पायाभूत अभ्यासक्रमाची ( 1०10801 ७0ए186 ) रचना 
केली आहे. आटंस्‌, विज्ञान आणि वाणिज्य ह्या तिन्ही विद्याशाखांत हा पायाभूत अभ्यासक्रम अनिवायं 
करण्यात आला आहे. ह्या अभ्यासक्रमात दोन अभ्यासपत्रिका समाविष्ट करण्यात आल्या आहेत. एका 
अभ्यासपत्रिकेची, उद्दिष्टे वज्ञानिक पद्धतीचे स्वरूप व वैशिष्ट्ये यांचा परिचय करून देणे, मूलभूत वैज्ञा- 
निक संकल्पनांची आणि त्यांच्याद्रारा समग्र विश्वाच्या स्वरूपाचे जे चित्र साकार होते त्याची माहिती देणे, 
आणि विज्ञान आणि तंत्रज्ञान ह्यांच्यामुळे जे सामाजिक व सांस्कृतिक परिणाम घडून आले आहित ते 
स्पष्ट करणे अशीं अशी आहेत. दुसर्‍या अभ्यासपत्रिकेतुन भारताची सामाजिक घडण कशी उत्क्रांत होत 
आली आहे, आजघडीला भारताचे सामाजिक, राजकीय, आथिक व सांस्कृतिक चित्र कसे आहे, ह्याचा 
विद्यार्थ्यांना परिचय करून द्यायचा आहे. हा अभ्यासक्रम चांगल्या रीतीने शिकविण्यात आला तर शिक्षण 
पुरे झाल्यावर विद्यार्थ्याला ज्या जगात आणि ज्या समाजात वावरायचे आहे त्याचे त्याला अधिक 
सखोल आणि स्पष्ट आकलन होईल आणि म्हणून हा अभ्यासक्रम अतिशय उपयुक्त आहे ह्यात शंका 


नाही. 
पण ह्या अभ्यासक्रमामुळे विज्ञानश्षाखेतील विद्यार्थ्यांवरील अभ्यासाचा भार वाढतो अशी तक्रार 
प्रंथम दबकत आणि नंतर उच्ष्चस्वराने करण्यात येऊ लागली. काही महाविद्याल्यांच्या प्राचार्यांनीही 


(२) 


ह्या तक्रारीला पाठिबा दिला. हे प्राचाये नावाजलेल्या महाविद्याल्यांचे, ज्यांचे विद्यार्थी विद्यापीठाच्या 
परीक्षा चांगल्या रीतीने पास होतात आणि अनेक पारितोषिके पटकावतात अश्या महाविद्याल्यांचे होते. 
अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषदेने निदशंने करून, मोर्धा काढून हा प्रश्‍न धसाला ल्झबला. (कोणत्याही 
रास्त किंवा काल्पनिक गाऱ्हाण्याकडे अधिकाऱयांचे लक्ष वेधण्याची, एखादे गार्‍हाणे अस्तित्वात आहे हे 
सावजनिक रीतीने प्रस्थापित करण्याची, ही उभयपक्षांनी स्वीकारलेली आणि उभयपक्षांना समजणारी 


भाषा झाली आहे. ज्याच्याविषयी मोर्चा काढण्यात आलेला नाही ते गाऱ्हाणे नसते हे आता मान्य 
झालेले आहे.) . विद्यार्थी परिषदेवर कोणाचे काही आरोप असले तरी एखाद्या प्रश्‍नावर केवळ * धमाल 
उडवून देण्यासाठी म्हणून ती काही चळवळ करील असे कुणी म्हणणार नाही. ह्यांनंतर कुलगुरूंनी ह्या 
प्रश्‍नात लक्ष घातले आणि अभ्यासक्रमात, विद्यार्थ्यांवरील भार कमी करण्याच्या दृष्टीने सुधारणा केली. 
म्हणजे प्रथम ठरविलेल्या अभ्यासक्रमात कपात करून तौ होता त्याच्या अर्धा केला. ह्या प्रसंगाने आणखी 
काही गोष्टीही उघड झाल्या. कित्येक महाविद्यालयातून हा अनिवार्य अभ्यासक्रम शिकवायला सुरवातही 
झाली नव्हती आणि जेथे तो शिकवण्यात येत होता अश्या अनेक महाविद्याल्यांतील तो प्रत्यक्ष 
शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांना नेमके काय शिकवायचे भआाहे ह्याची नीटशी कल्पना नव्हती. एकंदरीत हा 
अभ्यासक्रम म्हणजे एक नवीन ' टूम, ' कुणीतरी काढलेली एक नवीन ' हाक्कल ! आहे, ती चार दिवस 
निभावून न्यावी लागेल आणि मंडळी अनुभवाने शहाणी झाल्यानंतर परत गाडे मूळपदावर येईल व 
सव स्थिरस्थावर होईल असे वातावरण ह्या नवीन अभ्यासक्रमाभोवती निर्माण झालेले दिसले. 


ही परिस्थिती दुर्देवी आहे. विद्यार्थ्यांवरीक ' भारा 'चा प्रथम विचार करू, 
आपण '* वाराणंशीला- बारा वर्षे व्याप्ती- पडलो ' म्हणून अभिमानाने व संतोषाने 


« 


पूर्वी एखादा शास्त्री 
सांगत असे. इतर 
माणसे त्याच्याविषयी हे हेटाळणीनेही म्हणत असत. पण प्रत्येक विद्यार्थी आपल्या गतीने आपल्या 
पसंतीच्या विषयातं त्याला संधी मिळेल आणि झेपेल त्या प्रमाणात प्रगती करून घेऊ झहेकत 
असे, अशी व्यवस्था तेव्हा होती. प्रत्येकांने अमुक कालावधीत अमुक एक अभ्यासक्रम * पुरा ' केला 
पाहिंजे असे कृत्रिम कालमर्यादेचे बंधन नव्हते. आज ते बंधन आहे. वांरावीची परीक्षा पार पाडून महा- 
विद्याल्यात प्रवेश मिळविण्यासाठी आवश्यक असलेली पूर्वतयारी ज्यांनी सिद्ध केलीं आहे, त्या सर्वांसाठी 
एक समान अभ्यासक्रम-समान कालावधीत पुरा केला पाहिजे असा एक समान अभ्यासक्रम-मक्रर 
करण्यात अउला आहे. परीक्षेचे मुख्य उद्दिष्ट विद्यार्थ्याने विषयाचे संपादन केलेले जान किती. भक्कम, 
व्यापक, चोख आहे ह्याची चाचणी घेण्याचा असतो. पण जेथे परीक्षेला खूप विद्यार्थी बसतात आणि 
विद्यार्थ्यांना. क्रमांक दिले जातात तेथे परीक्षेला अनिवार्यपणे स्पर्धेचे स्वरूव येते; आणि 'ज्या परीक्षेचा 
निकाल म्हणून विद्यार्थी पास किंवा नापास ठरतो आणि विद्यार्थी पास किवा नापास होण्यावर त्याचे 
बरेचसे भवितव्य अवलंबून असते तेथे परीक्षा ही एक ' अडथळ्यांची दार्यत (-७४९६४०)७ 719) 
बनते. हा अडथळा ओलांडून -सुखरूपपणे पलीकडच्या बाजूला येऊन उतरणे हे विद्यार्थ्याचे प्रमुख उद्दिष्ट 
रहाते. ह्या परिस्थितीत अभ्यासक्रम अनिवार्यपणे “ भार 'ठरतो, अर्थात्‌ * भार? फारच कमी..केला तर 
परीक्षेत उत्तीर्ण होण्याला लोकांच्या दृष्टीने काही महत्त्व उरणार नाही हे विद्यार्थ्यांना माहीत असते, 
म्हणून त्याला 'स्टँडडंची' काळजी असते. म्हणून तो अमुक व्रिद्यापीठाऐवजी अमुक विद्यापीठ पसंत करतो. 
तेव्हा लोकांवर काही प्रमाणात तरी छाप पडेल इतका 'भार? असलाच पाहिजे पण परीक्षेचा अडथळा 
अलगदपणे पार पाडता येणार नाही इतका तो जाचक असता कामा नये, अजा द्विधा मन:स्थितीत तो 
असतो. 


आपल्या शिक्षणव्यवस्थेत हे सवे अपरिहार्यपणे घडून येते. जुन्या व्यवस्थेत असा * 


भार * नव्हता. 
विद्यार्थ्यासमोर' त्याने स्वत:.होऊन स्वीकारलेले एक उदिष्ट साधण्याची कामगिरी असे. आजसुद्धा ज्या 
प्रमाणात: विद्याथी .काही काळ-तरी परीक्षेला विसरू शकेल, . एखाद्य. विषयात रमेल, तो समजून: 


(क) 


घेण्यातळा आनंद अंनुभवेल, त्या प्रमाणात त्याची “भारा 'ची जाणीव दुय्यम होईल. त्याच्यासमोर एकः 
कमीअधिक कठीण पण जी पार पाडण्यात काही धन्यता मानावी अशी कामगिरी उभी राहींल. भाराचे' 
अशा श्रेयस्कर कामगिरीत किती प्रमाणात परिवर्तन होईल हे विद्यार्थ्याच्या बुद्धीचा आणि जिज्ञासेचाः 
किती विकास झाला आहे, ह्याच्यावर जसे अवलंबून राहील तसेच प्राध्यापक विषय कसे शिकवितात, 
ह्यावरही अवलंबून राहील. शिक्षकाची खरी जरूरी ह्यासाठी असते. पण शिक्षकही जर परीक्षेला दबलेले 
असतील, तर उच्च शिक्षणातील आत्माच आपण हरवून बसु. - 


* विद्यार्थ्यावरील भार ह्या कल्पनेचा दुसरा एक भाग आहे. विद्यार्थ्याला किती तांस वर्गात 
व्याख्याने ऐकत बसावे लागते आणि प्रयोगशाळेत प्रयोग करीत उभे रहावे ल्यगते, ह्यावरून त्यांच्यावर 
किती भार आहे हे ठरते. ' विद्यार्थ्यांना महाविद्यालयात जर इतका वेळ दवडावा लागत असेल, तर ते 
अभ्यास तरी कधी करणार? ! असा प्रश्‍न अनेकदा विचारला जातो. ह्याचा अथ विद्यार्थी महाविद्या- 
ल्यात जो वेळ घालवितात तो वाया जात असतो, व्याख्याने ऐकणे किवा प्रयोग करणे म्हणजे अभ्यास 
करणे नव्हे, असे ह्याच्यात गृहीत धरलेले असते. हे गृहीत जर सत्य़ असेल तर विद्यार्थ्यांवर महाविद्या- 
लयात इतका वेळ घालविण्याची सकती का करण्यात येते हा प्रश्‍न उपस्थित होतो. ह्याचा संबंध प्राध्या- 
पकांच्या स्वत:च्या विषयाविषयीच्या प्रतिष्ठेच्या कल्पनेशी आणि प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांशी पोचतो. 
समजा, एका वर्षासाठी म्हणून गणिताचा अमुक अभ्यासक्रम आणि रसायनशास्त्राचा अमुक अभ्यासक्रम 
मुक्रर करण्यात आला आहे. मग विद्यार्थ्यांना हा गणिताचा अभ्यासक्रम नीट शिकविण्यासाठी आठवड्याला 
चार तास शिकविणे आवश्यक आहे असे दिसून आले, तर मग रसायनशास्त्राचा अभ्यासक्रम शिकविण्या- 
साठीही आठवड्याला चार तास शिकविणे आवश्यक आहे असे आपोआप ठरते. आणि हे इतर सर्वे 
विषयांच्या अभ्यासक्रमांबावतही ठरते. नाहीतर ' सर्व विषयांची प्रतिष्ठा समान आहे ह्या मूलतत्त्वाला 
बाध येतो. विषय शिकविणे म्हणजे त्या विषयांतील संकल्पना आणि तत्त्वे स्पष्ट करणे, त्यांचे उपयोजन 
(४]॥॥081101 ) कसे करावे हे समजावून देणे, विद्यार्थ्यांना असे उपयोजन करायला लावून त्यांच्या 
चका त्यांच्या ध्यानात आणून देणे, दुरुस्त करणे असे असेल तर सर्वे विषय शिकवायला सारखेच तास 
आवद्यक असतात असे मानायचे कारण नाही. ज्या विषयात माहितीचा, तपशिलाचा भाग अधिक 
असेल त्य़ा विषयांचा अभ्यास विद्यार्थ्यांवर सोपवायला हरकत नाही. ज्या तत्त्वांनी, नियमांनी, 
संकल्पनांनी ह्या तपशिलामध्ये परस्परसंवंध प्रस्थापित करण्यात आला आहे आणि त्याची एक 
ताकिक व्यवस्था लावण्यात आली आहे हे शिक्षकाने समजावून सांगितले की ह्याच स्वरूपाचा 
इतर तपक्षील गोळा करण्याचे काम विद्यार्थ्यांवर सोपविता येईल, पण ( उदाहरणादाखल ) 
गणित आठवड्याला चार तास शिकवावे लागते म्हणून रसायनशास्त्रही चार तास शिकवावे लागते, 
किवा अर्थशास्त्राची मूलतत्त्वे चार तास शिकवावी लागतात म्हणून मराठ्यांचा इतिहासही चार तास 
शिकवावा लागतो असे आपण गृहीत धरले, तर मग रसायनशास्त्र किवा मराठ्यांचा इतिहास शिक- 
विणाऱ्याला वर्षेभर आठवड्याला चारतास ह्या दराने आपण शिकवीत राहिलो तरी मधेच संपणार 
नाही एवढी सामग्री हुडकून काढावी लागते. वर्गात शिकविणे, म्हणजे व्याख्याने देणे, हे प्राध्यापकांचे 
मख्य, किंबहुधा सबंध काम, अश्ली कल्पना असल्यामुळे विषयाचे तास कमी झाले तर काम कमी झाले 
असे होते. म्हणजे प्राध्यापकांच्या नोकऱ्यांवर गदा येते. ह्यामुळे, भार वाढविण्यात, निदान कमी न 
होऊ देण्यात प्राध्यापकांचे हित असते. येथे प्राध्यापक आणि परीक्षार्थी विद्यार्थी ह्यांचे हितसंबंध साक्षात्‌ 
विरोधी असतात, 

जेव्हा एखाद्या व्यवस्थेला प्राध्यापक आणि विद्यार्थी रुळलेले असतात, ती व्यवस्था त्यांच्या 
सवयीची झालेली असते तेव्हा तिच्याशी जुळवून घ्यायला सर्वजण तयार असतात. पदवी मिळविणष्या- 
साठी एवढा भार सहन केला पाहिजे ही वस्तुस्थिती विद्यार्थ्यांनी स्वीकारलेली असते. जेव्हा ह्या 


(४) 


व्यवस्थेत मूलभूत सुधारणा करण्याचा प्रयत्न होतो, तेव्हा हे परस्परविरोधी हितसंबंध उघड होतात. 
मुंबई विद्यापीठाने जो पायाभूत अभ्यासक्रम अंमलात आणण्याचा प्रयत्न केला, त्यामुळे हा प्रस्थापित 
समतोल बिघडला. प्रस्थापित विषय शिकविणाऱ्या प्राध्यापकांता जर आपापले विषय शिकविण्याचे 
काम पुरेश्षा म्हणजे रूढ प्रमाणात उपलब्ध असले, तर ह्या नवीन अभ्यासक्रमाचे सोयरसुतक त्यांना 
असायचे कारण नव्हते. विद्यार्थ्यांच्या दृष्टीने हा अभ्यासक्रम म्हणजे त्यांच्यावर निष्कारण लादण्यात 
आलेला भार ठरणे स्वाभाविक होते. १०4-२५-३ ह्या नवीन आकृतिबंधामुळे ज्यांचे काम कमी झाले 
होते, त्या प्राध्यापकांना हा अभ्यासक्रम ही एक इष्टापत्ती ठरली. पण तिच्यात आपत्तीचा अंश होताच. 


एखाद्या ख्ढ व्यवस्थेत यांत्रिक पद्धतीने आपण सुधारणा करू गेलो तर काय होते, हे नवीन 
अभ्यासक्रमाला सर्वे संबंधितांनी जो प्रतिसाद दिला त्याच्यावरून कळून येईल. नवीन अभ्यासक्रम कुणी- 
तरी ठरविला आणि मग तो सर्वांना कळविण्यात आला आणि अंमलात आणण्यात आला. ह्या अभ्यास- 
क्रमाची उद्दिष्टे काय असावीत, तो नीट अंमलात आणायचा तर कोणती पूर्वतयारी करावी लागेल, 
कोणत्या प्रकारची यंत्रणा उभारावी लागेल ह्याची सर्वे संबंधितांनी तपशीलवार चर्चा केली आणि नंतर 
सममतीने (०018011308) तो स्वीकारण्यात आला नाही. बाटलो बदलावी लागेल पण पेय जनेच. 
परिचित राहील अशी व्यवस्था करता येईल, अशी अनेकांची कल्पना होती. बदलाची, सुधारणेची 
आव्यकता आहे हे मनापासून थोड्यानाच पटले होते. नव्या बाटलीतील पेय काहीसे अपरिचित भासले 
तेव्हा हा आपल्यावरील अन्याय आहे अशी अनेकांची धारणा होणे स्वाभाविक होते. 


प्रभाकर पाध्ये 


मार्क्स आणि मनुष्यस्वभाव 


! उत्तराधे 


नमल 


माणूस हा राजकीय प्राणी भाहे, असे अँरिस्टॉट- 
लूने म्हटले. अँरिस्टॉटळूच्या या व्याख्येशी माक्‍्संचे 
एकदम मर्तक्‍्य झाले असते. विषमतेने, पिळणुकीने 
भाणि वर्गंविग्रहाने ग्रासलेल्या समाजातले जीवन 
संघर्षमयच असते, आणि त्यात तगून राहण्याच्या 
प्रयत्नांत माणूस राजकीयच बनतो. माक्‍संचे विशिष्ट 
सिद्धांत सोडले, तरी जीवनकलहाच्या सनातन 
ओढगस्तीत सर्वसाधारण माणसाचे जीवन इतके 
बेभरंवशी ( 111800ए1'७ ) बनते, की त्यात टिकून 
राहण्यासाठी माणसाला थोडेबहुत राजकारणी 
बनावेच लागते. अजिबात अपघात न केलेल्या 
एका मोटरवाल्याला त्याच्या यशाचे रहस्य 
विचारले असताना तो म्हणाला, को दुसरा मोटर- 
वाला बिनचूक मोटर हाकील असे मी कधीच 
मानले नाही. जीवनाचा खटारा चालविणाऱ्याला- 
सुद्धा दुसरा माणूस आपले गाडे सरळ हाकील असे 
धरून चालता येणार नाही. त्याची चाल वाकडी 
पडेल असे गृहीत धरूनच पाऊल टाकावे लागते. 
* राजकीय ' याची अँरिस्टॉटलूकृत व्याख्या इतकी 
भूभेदी नव्हती, पण या भूभेदी अर्थानेच ती अधिक 
खरी वाटते. उंदराला मारण्यासाठी दबा धरून 
बसणारे मांजर राजकारणीच म्हणायला ह्वे. 
मेंदूच्या याही विक्षेपाचा प्रारंभ मानवेतर प्राण्यांच्या 
मेंदूत झालेला दिसतो ! 

माणूस हा सामाजिक प्राणी आहे, हीदेखील 
अश्लीच सरळ व्याख्या, माणूस माणसाच्या सहवा- 
सात जन्मतो; सहवासात वाढतो; सहवासात जगतो. 
जीवनकलहासाठी करावयाच्या उद्योगातही त्याला 
इतरांशी सहकार्य करावे लागते. किंबहुना इतरांशी 
सहकार्य ही त्याच्या जीवनाची एक अटच असते. 
त्याला सामाजिक होणे भागच आहे. माणूस इतका 

न. भा. ९ 


सामाजिक आहे, की समाज ही एक सेंद्रीय रचना 
आहे अशी कल्पना काही समाजदास्त्रज्ञांनी केली. 
ही कल्पना अर्थात चूक आहे. समाजाच्या प्रत्येक 
घटकाला एक स्वतंत्र अस्तित्व आहे, व्यक्तित्व 
आहे. ते पूर्णपणे स्वतंत्र नसेल; वास्तवात या 
स्वातंत्र्याला फार मोठा अर्थे नसेल; पण आपणं 
स्वतंत्र आहोत, वेगळे आहोत असे व्यक्‍तीला वाटते 
ही महत्त्वाची गोष्ट आहे. त्यातले सत्य, प्रा. 
मे. पुं. रेगे यांनी असे मांडले आहेः “ व्यक्‍ती 
असणे आणि सामाजिक असणे, इतरांपासून आपण 
अलग आहोत, आवण स्वतः आहोत, इतर नव्हे 
ही जाणीव असणे आणि इतरांशी तादात्म्य पाव- 
ण्याची शक्‍ती आणि प्रवृत्ती असणे हे दोन्ही घटक 
ज्याला आपण मानवी म्हणू अशा अस्तित्वाला- 
झावश्यक असतात. ” ( किर्लोस्कर, मे १९७८ ). 
मार्क्स म्हणेल, असे मानवी अस्तित्व साम्यवादी 
समाजातच संभवते. आजच्या विषम-वर्गविग्रहित 
समाजात मानव हा नुसता सामाजिक नसतो, तर 
तो सामाजिक संबंधाचा बंदीश असतो. ( फॉयर- 
बाखवरील सहाव्या टीपेत त्याने हे स्पष्टच म्हटले 
आहे.) माणसाचे सत्त्वच सामाजिक संबंधांनी ठरते, 
असे तौ म्हणतो. ' सामाजिक संबंध ' म्हणजे काय, 
तर माक्‍संच्या परिभाषेत * उत्पादन-संबंध " - 
म्हणजे उत्पादनाच्या भौतिक पद्धतीने ( ॥॥6 
11७९५४] 1000७ 0 07०पपट0ंय ) 
निर्माण केलेले जमीनदार-कूळ, मालक-नोकर, 
भांडवलवाला-कामगार वगैरे संबंध. या नात्यांनी 
माणूस जगतो. हे नाते त्याच्या अस्मितेचा कबजा 
घेते. तेव्हा माणसाला नुसते सामाजिक म्हणून 
साक्संचे समाधान होणार नाही-तो सामाजिक 
संबंधांनी जखडलेला असतो. त्याच्या जीवनर्के" 


२ नवभारत 


हिशेब या संबंधांशी जखडलेले असतात. त्याच्या 
ध्येयघोरणांची बांधणी या संबंधांनी होते. 
माणूस हां नैतिक प्राणी आहे, म्हणजे मानवेतर 
प्राणी तसे नाहीत अश्ली ग्वाही देणारी एक व्याख्या 
आहे. एका दृष्टीने माणसाला सामाजिक म्हटल्यावर 
त्याला नैतिक म्हणायलाच हवे. कारण आपले बरेचसे 
नीतिशास्त्र हे समाजशास्त्रच असते. आपले बरेचसे 
नीतिनियम आणि नीतिनि्बंध सामाजिक जीव- 
नाला आवश्यकच असतात. सामाजिक गरजांसाठी 
अभक्रश्‍्यक असलेल्या वर्तनाला नेतिक वर्तनाचे खूप 
दिळे जाते, माक्स हे एकदम मान्य करील; तो एवढीच: 
पुस्ती:जोडील, की ज्याला तुम्ही सामाजिक गरजाः 
म्हणता, 5 त्या प्रस्थापित. वर्गीय . समाजाच्या गरजा: 
असतात. पण पुढे. स्टालीनने. जो नियम भाषेला. 
ल्यक्‍्ला -तो अनेक. सामाजिक गोष्टींना लावावा 
लागेल. स्टालीन म्हणाला, की भाषा वर्गीय बंधनात 
अडकक्ता--येत नाही; तशी ती अडकवली तर पर- 
स्परविरोधी:वर्यातील लोकांना एकमेकांशी बोलणेच 
बुंद करावे लागेल,. ( पाहा : त्याची 1.20615 01 
गप शप्णं828 ), तसेच गाडी उजव्या बाजूने 
हाकावी. की- डाव्या बाजूने हाकावी यात वर्गीय 
ह्वितसंबंध येण्याचे कारण नाही. वर्गीय हितसंबंधां-: 
खेरीज. निरनिराळ्या वर्गांना आणि. गटांना-जोड- 
णाऱ्या अनेक:गोष्टी असतात, आणि त्यांना आवश्‍यक. 
असे यमत्रियमही. असतात. त्यांना अनेकदा . नैतिक; 
स्वरूप दिले .ज़ातेः उदाहरणाथ, खोटे बोलू नये; 
अता. सवच :सर्रास खोटे बोलू. लाग्रले, कोणाच्या; 
बोलण्यावर केव्हा क्िवास ठेवावा.या बाबंतीत घर: 
बुद्र उरला नाही तरर समाजधारणाच अशक्य होईल;: 
तेव्हाया- नैतिक नियमाचा - वर्गीय रचनेशी काही 
संब्रंध्र: नाही. 1. ध्याहा प. ह. जा कळू 
*< पण स्राझ्या; मते जिला खरोखर, नैतिक बुद्धी. 
म्हणत्रा ,येईल, जी -सामाजिक. बुद्धीपेक्षा वेगळी. 
आहे, ती, निराळीच म्हणायला, हवी. व्यक्‍तीच्या ' 
आणि ,;समाजाःच्या जीवनाची उभारणी . अखेरीस, 
जीव्रनतुष्णेवर झालेली .. असते. जीवसंरक्षण आणि.- 
वुंहूसंवर्धन, यांच्या .;अनुरोप्ात्रे अखेरीस, व्यक्‍तीच्या: 
आणि: समाजाच्या: धारणेची - चाळ असते. :यांना'? 
- अनुसरूनाज़ी 'कीती; असतरे (आणि: जी,, बरीचशी; 
साम्ऩिक्र आप्ते!): त्याहूनही उत्त प्रकारची? काही: 


» त्य़ांची :लॅंगिक ईर्ष्या. 


ऑक्टोबर १९७८ 


एक नीती आहे. ती जीवनतृष्णेच्या पायापासून 
मुक्‍त असते. मला जगण्यासाठी अन्न खायला हवे 
पण मी अन्नसत्याग्रह करीन, मला निसगंधर्माप्रमाणे 
लग्न करायला हवे पण मी, ब्रह्मचर्य पाळण्यासाठी 
अविवाहित राहीन, मला समांजात.. राहायला :हवे; 
पण मी संन्यास घेऊन अरण्यात जाईन- हे सवे 
निर्धार, जीवसंरक्षण-वंशसंवर्धननिरपेक्ष म्हणून 
उच्च नीतीचे मानायला हवेत, अद्या अनेक नीती 
आहेत. नीती . साधारणपणे स्वनिरपेक्ष असते; 
स्वार्थाला. तिलांजली देते याचे मूळ या उच्च 
नीतीच्या धारणेतच. आहे. _ बा. - 
- मार्क्स साधारणपणे या उच्च नीतीच्या दृष्टीने 
विचार करीत नाही, कारण तो संव नीतिमत्ता 
वर्गीय धारणेने ग्रासलेल्या खोट्या भ्रमकारकं 
जाणिवांची निमिती मानतो, पणं त्याला अधिक 
छेडले ( म्हणजे माकसंवादी दृष्टीला अधिक छेडछे ) 
तर तो म्हणेल, की अस्सल साम्यवादी समाजातच 
अशा प्रकारची नीती शक्‍य होईल, नव्हे ती नीती 
हा सवसाधारण - स्वभाव बनेल. फुटीर मेंदूच्या 
मानवाला असा समाज कधी काळी प्रस्थापित. करता 
येईल की नाही याबद्दल मला शंका आहे; पण 
आजच्या वरगविग्रहाने ग्रासलेल्या समाजातही काही 
व्यक्ती उच्च नीतीचे पालन करताना.. आढळतात; 
त्याचे काय ? र 


» ३० ता 


.- आश्‍वर्याची गोष्ट . अश्ली,. की काही मानवेतर 
प्राण्यांतही अशा नीतीचा प्रादुर्भाव .मआाढळतो. थापर. 
ह्यांनी याची अनेक उदाहरणे दिली आहेत. एकदोन! 
देतो. डॉल्फीन माद्यांची एक 'मादी .एकदा' वीत. होती. 
हे दृश्य सभोंवतालच्या-नरांना फार उन्मादक: वाटले, 
जागृत झाली, 'इतर- 
माद्यांनी. या विणाऱ्या आयोगाची त कले 
आणि तिचे आक्रमक नरांपासुनः. संरक्षण: केले:- 
श्रीमंती अँडामंसनच्या एल्सासारख्या एका सिंहाच्या 
बछड्याने, आपल्या मानवी सवंगड्यांच्या ... अनेक्र 
खोड्या. आनंदाने सहन केल्या, आणि. जेव्हा : त्या; 
पोरांचे,आई-बाप्र त्याना रागावू लागले;तेव्हा त्याते 
त्या संतप्त ,ज्येष्ठांपासुन या सवंगड्यांचे संरुक्षपा.केले... 
मातत्रेत्रर प्राण्यांत: जो: स्तरेहे. आढळतो '9सहुकाप्रे कु; 


माक्स आणि मनुष्यस्वभाव - 


मीलनामुळे जो तिर्व्याज आनंद पसरतो, त्याच्यात 
नैतिक बुद्धीची उदात्त बीजे जरूर आढळतात. 

शारीरिक रचना विशेष संस्कारित आणि गुंता- 
गुंतीची बनली म्हणजे तिला मागेदर्झन करण्यासाठी 
संज्ञाशक्तीची गरज लागते, तसे हे आहे की काय? 
जीवनतृष्णेचे विभ्रम तीव्र बनले म्हणजे त्यांना थोडे 
ताब्यात ठेवायला नैतिक बुद्धीची योजना निसर्गच 
करतो की काय? 

धामिक बुद्धीचा नैतिक बुद्धीशी फार निकटचा 
संबंध आहे असे वाटले; पण धा्मिक्र बुद्धीचा उगम 
फार वेगळा आहे. विचारवंत मे. पुं. रेगे यांनी हा 
फार छान सांगितला आहे. ते म्हणतात, “ अनेक- 
जणांना असे वाटते की, वैज्ञानिक विचारपद्धती 
आणि धर्म या स्वाभाविकपणेच परस्परविरोधी अशा 
- गोष्टी आहेत, आणि म्हणून वैज्ञानिक विचारपद्धती 
इहवादाचा पुरस्कार करते, समाजात जसजसा विज्ञा- 
नाचा प्रसार होत जाईल तसतसा धर्माचा प्रभाव 
क्षीण होत जाईल. ... वैज्ञानिक पद्धती हे एका 
विदिष्ट प्रकारच्या प्रश्‍नांची उत्तरे शोधण्याचे साघन 
आहे. दुृई्य जगात काय आहे हे शोधून काढण्याचे, 
त्यात घडणाऱ्या घटना ज्या नियमांना अनुसरून 
घडतांत ते शोधन काढण्याचे आणि या नियमांना 
एका व्यवस्थेत गोवण्याचे काम वैज्ञानिक ' पद्धती 
करते. . . पण एवढ्याने भागत नाही. वैज्ञानिक 
प्रईनांपलीकडे प्रश्‍न माणूस विचारू शकतो. हे प्रश्‍न 
५ जीवनाच्या अर्था ' विषयीचे असतात. विइ्वाच्या 
आणि मानवी व्यक्‍्तिमत्त्वाच्या समग्र स्वरूपाचे एक 
चित्र माणसाला हवे असंते, असे चित्रं बनविण्याची 
त्यांची खोल प्रवृत्ती. असते . आणि यां चित्राच्या 
संदर्भात क्य रीतीने जगले असता माणसाला 
त्यांचे खरेखंरे. साफल्य मिळते हे त्याला समजून 
घ्यायचे असते. आता इहवादी भूमिका थोडक्यात 
अक्षी मांडतां येईलं : विश्वाचे असे समग्र चित्रं 
बनविता थेत नाही, बनविले तरी त्याला ज्ञान 

म्हणून प्रामाण्य असत नाही, आणि ते बनविण्याची 
आंवड्यकताही नसते ... मानवी जीवनाला स्वतःचा 
अर्थ असत नाही ... मानवाच्या नैसर्गिक प्रेरणांतीलं 
कोणत्या, किती महत्त्वाच्या असतात, कोणत्या 
हितकर आणि कोणत्या अहितकारक असतात हे 
आपण ठरंवायचे असते ... त्यांच्या महत्त्वाच्या 


आणि इष्टतेच्या प्रमाणात सुसंगत . समन्वय साधून, 
वैज्ञानिक ज्ञानाच्या साहाय्याने. त्यांचे समाधान कर- 
ण्याने जीवन सफल होते, जीवनाला अथं देता येतो. 

.«« पण विज्ञानाचे प्रामाण्य मान्य करण्यात आणि 
इहवादी दृष्टिकोनाचा स्वीकार करण्यात अनिवाये 
ताकिक संबंध नाही. अस्तित्व हे अखेरीस एक 
गूढ आहे, विज्ञानाने प्रकाशित. केलेल्या जगाला 
वेढणारे,' त्याच्या बुडाशी असणारे ते गूढ आहे 
आणि माणसाच्या जाणिवेत हे गूढ व्यक्‍त होते; 

त्याच्या अनेक खाणाखुणा माणसाला आपल्या 
अनुभवात सापडतात, त्यांचा अर्थ लावून त्यांच्याशी 
साक्षात संबंध जोडण्यात, एकरूप होण्यात मानवी 
जीवनाचे साफल्य असतें अश्ली धार्मिक श्रद्धॉ 
बाळगणारी व्यक्तीही विज्ञानाला आणि वैज्ञानिक 
रीतीच्या प्रामाण्याला मनःपूर्वक . मान्यता देऊ 
शकते. तिच्या दृष्टीने विज्ञान संत्यच सांगत असते, 
पण संपूर्ण सत्य सांगत नाही आणि जीवनाचे सांथक 
होण्याच्या दृष्टीने सर्वात महत्त्वाचे सत्य ' सांगत 
नाही. ही धार्मिक श्रद्धा, मानवी अनुभवापलीकडे 
असलेल्या पण त्याच्यात हरतऱ्हने प्रतिबिबित 
होणाऱ्या “ अनंता'ची जाणीव आणि या अनंतत्वाशी 
योग्य ते नाते जोडण्याची प्रेरणा भाणूस असण्याचा 
एक भाग आहे. विज्ञानाचा उदय झाल्यावर माणसाला 
एकाच वेळी विज्ञानाने प्रकाशित' केलेल्या विश्वाला 
आणि त्याच्या पलीकडच्या -अनंतत्वाला ' प्रतिसाद 
द्यावा लागतो आणि या प्रतिसादात * काही संगतीं 
आणावी लागते ... आतापर्यंत अनंतांचे आणि यो 
अनंताला . प्रतिबिबित करणार्‍या माणसाचे 'चित्र 
आपल्याला - पारंपरिक धर्माकडून मिळत' होतें. 

पण या संबंधात दोन गोष्टी : ध्यानात घेतल्यां 
पाहिजेत. जिची धामिक' श्रद्धा काही प्रमाणात 
तरी उत्कट आहे, अश्या व्यक्‍तीच्या मनातील 
हे चित्र तिंचे स्वतःचे, तिने स्वतः बनविलेले 
असते. तिच्या अनुभवाचा, व्यक्तिमत्त्वाचा त्याच्या- 
वर संस्कार झालेला असते . . . दुसरी गोष्ट अशी 
को हे ' चित्र ' त्याच्यात सामावलेले “ ज्ञान”, काही 
विधानांच्या स्वरूपात मांडता येईल, मांडण्यात येतें 
पण या विधानांत हा विषय उतरू छझकत नाही 
व्यक्‍तीच्या जीवनसरणीतून, निसर्गाशी, इतर भाण. 
सांशीं, स्वतःशी सुद्धा ती जी नाती जोडते, आपल्यो 


अनुक्रमणिका 


४ नवभारत 


अनुभवांना ती. जे प्रतिसाद देते, त्यांच्यातून हा 
आशय व्यक्‍त होऊ शकतो.. कलावंताचा अनुभव 
जसा त्याच्या कलाकृतीत मूत झालेला असतो, त्याचे 
किधानाद्वारे वणन करता येत नाही, त्याप्रमाणे 
व्यक्तीची धामिक श्रद्धा तिच्या जीवनद्वाराच मूर्त 
होते. ” ( किर्लोस्कर, मे १९७८ ) . 

या अर्थाने माणूस धाभिक आहे अशी त्याची 
व्याख्या करता येईल; पण माक्‍संला मात्र धर्म ही 
अफूची गोळी वाटत असे. धर्माचा तो संस्थात्मक 
धर्माच्या दृष्टीने विचार करीत होता हे उघड आहे. 
पण याहून उच्च प्रतीची धामिक बुद्धी असु शकते 
आणि तिचेच वर्णन रेग्यांनी केळे आहे. या बुद्धीचे 
समाधान करण्याचे सामर्थ्य मार्क्संवादात आहे असे 
रेग्यांनी, याच लेखात, सांगितले आहे. ते म्हणतात, 
“ माक्‍सेवादामुळे काही प्रमाणात या धामिक प्रवृ- 
त्तीचे समाधान होऊ शकते. माकसंवादाने मानलेला 
निसगं. जड नाही; तो विकसनशील, स्वतःच्या 
विरोधी अस्तित्व स्थापन करीत, या विरोधाचे 
निराकरण करीत नवनवीन ख्पे धारण करणारा; 
अखेरीस माणसाला, ज्ञाता व कर्ता म्हणून निसर्गापुढे 
ठाकणार्‍या माणसाला, जन्म देणारा असा तो निमि- 
तिशील आहे. माणूसही, निसर्गाचा भाग असुन 
निसर्गाला विरोध करणारा, ज्ञान आणि कृतिद्वारा 
निसर्गाला स्वतःचे रूप देऊन त्याच्याशी एंकात्मता 
साधणारा विषयी आहे. स्वतःच्या पलीकडे असलेल्या 
तत्त्वाशी एकरूप होऊन, त्याच्या द्वारा निसर्गाशी व 
इतर माणसांशी संवादाचे नाते जोडण्याची जी 
प्राभिक प्रेरणा माणसाच्या ठिकाणी असते त्याचे 
समाधान करील असे हे तत्त्वज्ञान आहे.” पण रेगे 
पुढे सांगतात, “ हे तत्त्वज्ञानही श्रद्धेवर आधारलेले 
आहे आणि सर्वांच्या धाभिक प्रेरणेचे समाधान 
करील असे होणे अशक्‍य आहे.” मुख्य अडचण अशी 
आहे, की आपले तत्त्वज्ञान वैज्ञानिक नसून धामिक 


आहे याचीच जाणीव मार्क्संला नव्हती आणि 


माक्संवाद्यांना नाही. एंगल्सने तर माक्‍क्‍संवादातून 
एक विज्ञान बांधण्याचा प्रयत्न केला, आणि माक्‍सं- 
वाद्यांत धार्मिक श्रद्धा आणि वैज्ञानिक विइबास 
यांचा एक चमत्कारिक मिलाफ आढळतो. 

* मक्सॅला धामिक भावनेचा बोध जसा झाला 


नाद्वी तसे सौंदर्याचेह्दी रहस्य कधी सापडले नाही. 


ऑक्टोबर १९७८ 


पण सोंदर्याचा आस्वाद घेण्याची विलक्षण शक्‍ती 
त्याजपाशी होती. झेक्स्पीअर त्याचा आवडता होता, 
तसा ग्रीक कलेनेही तो स्तिमित झाला होता. पण 
ग्रीक कला आणि प्राक्कथा यांचा आपल्या विचार- 
सरणीच्या अनुरोधाने अथे कसा लावायचा हे त्याला 
कधी समजलेच नाही. केवलास्वाद हे जे वाळू्मयीन- 
कलात्मक प्रकृतीचे रहस्य आहे ते त्याच्या कृतिप्रधान 
प्रवृत्तीला कधी भावळेच नाही आणि त्याच्या कृति- 
प्रत्रात तत्त्वज्ञानाला त्याचे आकलन कधी झालेच 


नाही. 


मानवाच्या सोंद्यनिमितीचे आणि सौंदर्या- 
स्वादाचे मूळ मानवेतर प्राण्यात शोधले पाहिजे. 
थाँपेच्या मते, पक्ष्यांचे गायन ही एक सौंदर्यनिमि- 
तीच आहे आणि काही पक्षी या संगीताचा आस्वा- 
दही घेतात. पक्ष्यांचे गायन हा प्रियाराधनेचा एक 
मार्य आहे आणि त्यात सौंदयंमूल्य पाहण्याचे कारण 
नाही, असे कित्येक प्राणिशशास्त्रज्ञांना वाटते. पण 
थॉपेनी एका गोष्टीकडे लक्ष वेधले आहे. पक्ष्यांच्या 
मैथुनाचा हंगाम संपुष्टात येऊन त्यातला प्रिया- 
राधनाचा भाग अथंशून्य होत असताना पक्ष्यांच्या 
संगीताची गुणवत्ता वाढत असते. पण ऑस्ट्रेल्या- 
तील कुंज-पक्ष्यांचे ( बॉवर बईस ) उदाहरण जे 
त्यांनी दिळे आहे ते फारच बोलके आहे. आपल्या 
प्रियाराधनाचे प्रदर्शन करण्यासाठी हे पक्षी लताकुंज 
तयार करतात. हे लताकुंज कारागिरीने सालंकृत 
केलेले असतात. कांहीच्या समोर पथरचना असते. 
ते सालंकृत करण्यासाठी हाडे, दगड, नाणी आणि 
इतर अशाच रंगीबेरंगी वस्तू यांचा वापर केला. 
जातो. काही लताकुंजांत रंगीत फळाफुलांचा वापर 
केला जातो व ती सुकली म्हणजे नवीन टांगली 
जातात. काही पक्षी तर लताकुंजांच्या बाजू , 
फळांच्या रसाचा वर्गरे उपयोग करून, सुक्‍या 
गवताने रंगवितात. रंगसंगतीची त्यांची जाणीव 
इतकी जागृत असते की या लताकुंजाची रंगसंगती 
बिघडविली, एखादा. निळा दगड काढन टाकून 
त्याच्या जागी पिवळा अगर लाल दगड ठेवला 
तर तो आगाऊ दगड काढून टाळून तेथे मूळच्या 


रंगाचा दगड काळजीपूर्वक ठेवण्याची व्यवस्था हे 


पक्षी करतात. 


माक्‍्से आणि मनुष्यस्वभाव ष्‌ 


* मानवेतर प्राण्यांच्या सौंदयेसाधनेची एक विलक्षण 
कथा चिपांझी माकडाच्या चित्रकलेने उपलब्ध 
झालेली आहे. याची रोचक हकीगत डेस्मंड मॉरिस 
ह्यांनी १॥॥० 0101027 ०7 81 या आपल्या पुस्त- 
कात दिली आहे. या माकडाच्या चित्रांचे एक आंत- 
रराष्ट्रीय प्रदशंनसुद्धा भरले होते. मॉरिसनी आपल्या 
'पुस्तकात या चित्राच्या प्रतिकृती सादर केल्या आहेत, 
त्या अवव्य पहाव्यात. त्यांची बंदीश आणि रंगसंगती 
मला तरी लक्षणीय वाटते. या माकडांची सौंदर्य- 
समाधी लागते हा विक्षेष लक्षात ठेवण्यासारखा 
आहे. ती चित्रनिमितीत निमग्न असताना त्यांचा 
समाधिभंग केला तर संतापतात. केळयासारखा 
खाद्यपदार्थ समोर ठेवला तरी त्याची तुच्छतेने 
उपेक्षा करतात. आपल्या कामात हा नसता व्यत्यय 
आणल्याबद्दल प्रक्षुन्व होतात. 


या प्रकरणी थॉर्प यांची शंका अशी आहे की ही 
माकडे रानटी अवस्थेत, जंगलात, मुक्‍त असताना 
अशी सौंदर्यसाधना करू शकतात काय ? याला 
एक उत्तर असे, की अगदी प्राथमिक रानटी अवस्थेत 
माणूस तरी काही सौंदयंनिमिती करू शकतो काय? 
ज्याला मानव ( प्रण० ४89फांशा8 ) असे 
म्हणता येईल असा प्राणी दोन अडीच लाख वर्षांपूर्वी 
अस्तित्वात आला; पण लास्कॉ गुहा व इतरत्र 
सापडलेली गुंफाचित्रे, कोरीव चित्रे, शिल्पे वगरे 
२५००० वर्षांइतकीच जुनी आहेत. यावरून असे 
दिसते, की कलानिमितीसाठी मानवाची आणि 
त्याच्या संस्कृतीची काही प्रगती व्हावी लागते. 
स्वरसरंजनात्मकता अगर केवलास्वाद ही कला- 
निमितीची आणि कलास्वादाची अनुभवपूर्वे अट 
(8 पणं ) आहे. ही पक्षी ( आपल्या प्राणि- 
झास्त्रीय पातळीवर) जशी पाळू शकत असावेत तशी 
स्वाभाविक जंगली अवस्थेतील माकडे आणि पूर्वे- 
रानटी अवस्थेतील माणसे पाळू शकत नाहीत असे 
दिसते. मुक्‍त माकडांचा बहुतेक वेळ आणि शक्‍ती 
प्राणपोषण, प्राणसंरक्षण आणि वंशसंवर्धन यांच्या 
कारणी लागत असावी. पिजर्‍्यातील बद्ध अवस्थेत 
याची व्यवस्था त्याला बद्ध करणाऱ्या माणसाने 
केलेली असते. दुसरे असे की प्रतिभाशक्‍्ती ( 009” 
छए० ०४७०900) हवी फक्त कलेच्याच कारणी 


लागते असे नाही. जीवनासाठी आवश्यक' असलेल्या 
कृतीच्या नियोजनातही प्रतिभेचाच आविष्कार 
दिसतो. तेव्हा मुक्‍त अवस्थेत वारुळात घालून 
वाळवी काढण्याची काठी तयार करण्यासारख्या 
कृतीमध्ये माकडाची ( चिपान्झीची ) प्रतिभा खर्च 
होत होती, ती आता चित्रकलेच्या कारणी लागली, 
गुंफाचित्रे तयार करणार्‍या माणसाची प्रतिभा थोडी- 
बहुत मुक्‍त झाली असावीं. आणि मुक्‍त प्रतिभेचे असे 
वरदान मिळालेला मानव स्वप्ने पाहत असेलच की! 
स्वप्नात मुक्‍त प्रतिभेचा संचार घडतोच. 


सौंदर्यनिर्मांता म्हणून मानवाचे वैशिष्ट्य काय? 
एक' ठळक वैशिष्ट्य म्हणजे मानवच वाड्मय निर्माण 
करू शकतो. कारण अथेयुक्‍त विधानात्मक भाषां 
मानवच वापरू शकतो. दुसरी महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे 
माकडे मानवाप्रमाणे अथंपू्णे चित्रनिमिती करू 
शकत नाहीत. लहान मूल सुद्धा (व्याकरणशुद्ध 
भाषा वापरू शकते त्याप्रमाणे ) अथेयुक्‍त वस्तूचे 
( मानव, क्षाड, बाहुली, सायकल) चित्र काढू शकते. 
माकडांची चित्रे अमूर्त अर्थातीत ( 9081178901 ) 
असतात. आता चित्रनिमिती म्हणजे प्रतिमानिमिती, 
कसल्या तरी आळृतिबंधाची निमिती. चित्रकला, 
शिल्पकला, वास्तुकला, नृत्यकला वर्गैरे कला उघड- 
उघड मूत निमिती करतात. संगीत ही सुद्धा नादांची 
मूर्त बंदीशच. पण मानवाचे वैशिष्ट्य असे, की 
अमूते अथ घेऊन त्याचा प्रतिमात्मक आविष्कार तो 
करू शकतो : गोत्वाला आकार देण्यासाठी तो गाईचे 
चित्र काढतो; न्यायाचे मूते दशन देण्यासाठी तो 
डोळ्यांवर कापडाची पट्टी बांधलेल्या न्यायदेवतेचे 
चित्र काढतो. वाड्मयात विचार, भावना इत्यादींचा 
शब्दमय उपयोग करून प्रतिमात्मक प्रत्यय देणारी 
निभिती तो करू शकतो. मानवेतर प्राण्याला हे 
शक्‍य होणार नाही. 


माक्‍सं अर्थात हे मान्य करील; पण मानवाची 
कलानिर्मिती तो त्याच्या, उत्पादनपद्धतीने ठरलेल्या 
ऐतिहासिक कालखंडाशी जखडू पाहील. पण ते 
तितकेसे शक्य नाही हे त्यालाही पटलेले असावे. 
ग्रीकांच्या अप्रगत ऐतिहासिक कालात त्यांची एवढी 
विलक्षण प्रगत कला कशी निर्माण झाली या प्रवनाने 
तो चक्रावून गेला होताच. 


> नवभारत. 


: *अंतंदष्टी ( 1781811: ) असलेला प्राणी, अशी 
माणसांची आंणेखी एकं व्याख्या आहे, आणि ही 
च्याल्या माक्‍्सेने एकदम मान्य केली असती. कोळी 
पकवा मधमाशी माणसाला, आपल्या निर्मितीच्या 
रचनेनें आणि तिच्या. अचूक प्रमाणक्षीरपणाने थक्क 
करणारी जाळी किंवा मोहळे बांधते, पण माण- 
साच्या डोक्यांत आपल्या निर्मितीची प्रतिमा, ती 
अस्तित्वात. येण्यापूर्वीच असते आणि या प्रतिमेचा 
उंपयोग ती निर्मिती बेतण्यासाठी मानव करतो, 
अशा मर्थाच्या .माक्‍संच्या विवेचनाचा मी उल्लेख 
केलाच आहे. 


"ष्ण हे मानवाचेच वैशिष्ट्य आहे असें समजण्याचे 
कारण नाही.-वोल्फगांग कोहलरने ' एप ? माकडांचा 
भ्षभ्यास करून आपल्या * द मॅटॅलिटी मॉव्ह एप्स ! 
या: पुस्तकात असे दाखवून दिले आहे, की या 
भाकडांनासुद्धा एक प्रकारची अंतदृंष्टी असते. त्यांनी 
याची अनेक उदाहरणे दिळी. आहेत त्यातली दोन 
देतो:: | 


_..कोहलरनी एकदा एका माकडाला बंद केले 
आणि पिंजर्‍याच्या गजांबाहेर काही अंतरावर एक 
केळ्याचा घड ठेवला. तो अशा अंतरावर ठेवला, की 
तो.त्या. माकडाच्या हाताच्या आवाक्‍यात तर येणार 
माहीच, पण त्या पिजर्‍याला बांबूच्या ज्या दोन काठया 
कोहलूरने ठेवल्या होत्या, त्यांपैकी एकीनेही. तो 
झोढून घेता. येणार नाही. त्या माकडाने प्रथम ततो 
हाताने घेण्याचा प्रयत्न केला. नंतर एकदा एका 
काठीने व दुसऱ्यांदा दुसऱ्या काठीने ओढून घेण्याचा 
श्रयत्न केला. पण त्या केळ्यांच्या घडाला स्पशंसुद्धा 
चाळा नाही. माकड अर्थात वैतागले, करवादले, 
त्रासले, हताश होऊन बसले. पण केळ्यांचा. घड काही 
नेंजरेसमोरूंन जाईना. त्याचा विसर पडेना. तो 
त्याच्या डोक्यात उलढलत राहिला. थोडा वेळ ते 
मोकेंड तसेच स्वस्थ ( अर्थात अस्वस्थ चित्ताने 
स्वस्थ) राहिले. अन्‌ मग एकदम त्याने उडी मारली. 
त्याचीं नजर लकाकली. का लकाकली ? त्याने पुढे 
कायं केले याने या प्रश्‍नाचे उत्तर मिळते. बांबूच्या 
ऐका पोकळ काठीत त्याने दुसरो काठी अडकवली 
आणि: एंक लांब काठी तयार केळी आणि त्या 
कृत्रिम काठीने ओोढून त्याने तो. घड इंस्तगत केला; 


ऑक्टोबर १९७८ 


हे करण्याची कल्पना त्याच्या डोक्यात आली आणि 
त्याची नजर लकाकली. | | 
अशाच प्रकारचा दुसरा एक प्रयोग कोहलरनी 
'केला. त्यांनी भाता तो घड वर माकडाच्या डोक्या- 
वरील छताला टांगला आणि पिंजऱ्यात दोन स्ट्ले 
ठेवली. माकडाने प्रथम नुसत्याच उड्या मारून 
घडाला हात पोचतो का पाहिले. नंतर एका स्टुलावर 
उभे राहून हात पोचतो का पाहिले. नंतर दुसऱ्या 
स्टुलावरून, पण फुकट, पुन: वैताग, पुन: संताप, 
पुनः निराशा. पुनः तो घड विसरून स्वस्थ राहण्याचा 
फुकट प्रयत्न ! पुन: डोक्यात कल्पना, पुनः उडी, 
पुनः नजरेतं लकाकी ! माकडाने आता स्टुलावर 
स्टूल ठेवले व त्यावर चढून घड पटकावला ! : 
म्हणजे येथे माक्स माणसाच्या डोक्यात जी 
प्रतिमा येते असे म्हणाळा तसेच माकडाच्या 
बाबतीत झाले. ही प्रतिमा व्यामिश्र होती. पिंजरा 
आणि घड यांतळे अंतर, काठीची लांबी, त्या'ची 
या अंतराशी तुलना, काठीत काठी अडकवून लांब 
काठी तयार करणे व या नव्या काठीची लांबी 
आणि ते अंतर यांची तुलना या साऱ्याची कल्पना 
( प्रतिमात्मक कल्पना ) त्या माकडाच्या डोक्यात 
कृतीपुर्वी तयार झाली होती. स्टुलांबाबत तसेच. 
माकडालाही कल्पनाशक्ती असते. ही कल्पना म्हण- 
जेच 108811 ( अंतर्दृष्टी ). , शिरा 
.. या अंतदृंष्टीचा * स्व'ज्षी ( ९ शी ) संबंध 
असतो. आणि या. दृष्टीने मानवाच्या आणखी एको 
व्याख्येचा वेध घ्यायला हवा. ही व्याख्या अशी, की 
मानव हा स्व-संज्ञ, स्वत:विषयीचे भान असलेला 
( 8९1-०015लंलय8 ) प्राणी आहे. माकडाला 
'स्व' असेल, पण मानवाचा 'स्व' विकसित आहे, खूप 
विकसित आहे, आणि हेगरू-माक्‍संनी मानवाच्या 
स्व-नियत ( 8011-तं०७1101116त ), स्व-स्जन- 
शील ( 801-८7681ए० ), स्वप्रतिज्ञ ( 801-. 
8 याय १्ट ), स्वसिद्धिझाली ( 801-1081- 
2170४ ) वैशिष्ट्याचा खास उल्लेख केलेला आहे. 
म्हणजे येथे मानवाच्या * स्व ला महत्त्व आहे. 
मानवाला सारखे स्वत:चे भान असते. तो सारखो 
स्वत्वाला जपत' असतो. आपले 'स्व' इतरांनी मान्य 
केरांवे अशी त्याची इच्छा असते. “स्वः हा त्याच्या 
भस्तित्वाचे केंद्र असतो. .या अस्तित्वाची उभारणी 


जा 
माक्स आणि -मनुश््यस्वभाव ७ 


खरोखर “ स्व॒? च्या-सामाजिक सहुकार्य्यावर झालेली 
असते.. समाजात इतरांशी सहकाये केल्याशिवाय 
जीवनच अशक्य होईल, आणि मनाच्या व्यापाराच्या 
विविध विभ्रमांचा प्रत्यय येण्यासाठीसुद्धा त्याला 
इतरांशी संबंध जोडावे लागतात, अर्थात तसेच 
निसर्गाशीही जोडावे. लागतात. पण या साऱ्याची 
जाणीव स्वत्वाने संस्कारलेली असते. . 
__ हे सत्य हेगलने जाणले, पण ते त्याने विशव- 
चैतन्यात विसजित करून टाकले. मानवाची स्वत्वाची 
जाणीव-हा विशवचैतन्याचा विभ्रम आणि स्वत्वाची 
परिपूर्ती हा विश्‍वचेतन्याच्या परिपूर्तीचाच एक 
आविष्कार, असे तत्त्वज्ञान त्याने मांडले. 

ऐतिहासिक भोतिकवादाच्या उत्साहात माक्‍संने 
स्वत्वाला जवळजवळ तिलांजली दिली. आपल्या 
: हेगलप्रेंणीत ' कालखंडात त्याने हेगलच्या स्व- 
नियतत्वाचा, स्व - सर्जनश्ीलतेचा, स्व- सिद्धि- 
झ्ञांलित्वाचा, स्व-संज्ञतेचा, स्वप्रतिज्ञेचा वर्गरे बराच 
उल्लेख केला होता, पण मानवाची ही मानवता 
तो जे निसर्गावर संस्कार करतो आणि त्यासाठी 
इतरांशी जे सहकार्ये करतो त्याने सफल होते 
अंशी त्यांची धारणा होती. पुढे १८४५-६ नंतर 
त्याला ऐतिहासिक भौतिकवादाचा सिद्धांत सापडला 
-या सिद्धांताने त्याची वैचारिकता विशेष व्यापली 
आणि स्वत्वाचे सत्य त्याने सामाजिकतेत-उत्पादन- 
संबंधांनी संस्कारलेल्या सामाजिकतेत - विसजित 
करून टाकले. 

भाता माक्संचा, मनुष्यस्वभावाविषयीचा सिद्धांत 
(त्याची मानवाची व्याख्याच ) या प्रकरणाच्या 
प्रारंभी दिली, ती तपासून पाहू या. 

१८४७च्या “ तत्त्वज्ञानाचे दारिद्रथ ' या आपल्या 
पुस्तकात माक्‍संने. म्हटले, सारा इतिहास म्हणजे 
दुसरे, तिसरे काही नसुन मनुष्यस्वभावातील अखंड 
बदलाचा इतिहास आहे. माक्‍संच्या या, मताशी 
जुळेळ असे मत, शिकागो विद्याप्रीठाचे प्रसिद्ध मानव- 
शास्त्रज्ञ क्लिफर्ड गीत्झे यांनी व्यक्त केले. आहे. 
त्य़ाचे..म्हणणे असे, की 
मानवी स्वभाव नसतोच.. माक्‍सं हा :काळजीपूर्वक 
विक्वाने करणारा :विचारवंत: नसल्यामुळे . त्याला? 


बावतीत्त; लक्कीःत्ाय? म्हणीयचे ::अत्तते:- हैं 


संस्कृतीपासुन स्वतंत्र असा. 


सांगणे - कठीणच-- आहे: .तरीपण.. त्याच्या. -मताझी 
गरीत्झेचे मत जुळेल असेवाटते. . |. 


. मानवशास्त्रज्ञ म्हणून गीत्झे यांचे स्थान मोठें 
असल्यामुळे त्यांच्या मताचा येथे थोडक्यात सारांश 
देतो $ शी» 


मानवाचा स्वभाव म्ह्णजे तळाशी एक प्राणिठ 
शास्त्रीय स्थिर तत्त्व. त्यावर मानसझ्यास्त्रीय विशेषांचेः 
आवरण, त्यावर सामाजिक विशेषांचा स्तर, आणि: 
सर्वांवर सांस्कृतिकता असे चतुःस्तर प्रकरण असे जे 
सिद्धांतन, ब्रॉनिस्कॉ मॅलिनोवस्की प्रभृतींनी तयार 
केले आहे त्याचा समाचार गीत्झें यांनी प्रथम' घेतल्क 
आहे. ( जॉन आर, प्लॅटसंपादित 7४८८७ 17८७८७३ 
०० ८४८ 2४८४८॥/८ ० 2४7 या पुस्तकातील ॥॥6 
1701080 ० णा 0000%॥ ० €प]प'& 
00 18 00100७ ० 1४87 हा लेख पाहा. ) 
मानवी स्वभावाचा असा एकेक पापुद्रा काढला, की. 
अखेरीस मानवी स्वभावाविषयीचे सामान्य सत्य' 
हाती लागेल, यावर ते तीन आक्षेप घेतात. त्यांचा 
पहिला आक्षेप असा आहे, की यातुन जी सामान्य: 
सत्ये हाती लागतात, ती अगदी निःसत्त्व (010005 
1688 ) असतात. उदाहरणाथं, प्रत्येक मानवसमूड 
हाची.. मूल्ये अगदी वेगवेगळी असली, तरी . सके 
मानवसमूहांना काही तरी मूल्याची अशी - आचड्यून 
कता असतेच, या मूल्याला काही अथे आहे काय: 
दुसरी गोष्ट म्हणजे मानवी - स्वभावाचे: हे: :ज्ेः 
प्राणिशास्त्रीय, मानसशास्त्रीय; सामाजिक. आणि, 
सांस्कृतिक असे पापुद्रे आहेत त्यांच्यात, परस्परांत? 
काही तरी निश्चित स्वरूपाचा संबंध दाखविता: 
येतो काय ? समजा ती मूलभूत सामान्ये साथे 
ठरली आणि त्या पापुद्रयांमधला संबंध निश्चित 
स्वरूपाचा ठरला, तरी ही जी अतिस्थूल स्वरूपाची: 
सामान्ये हाती लागतात त्यांचा खरोखर उपयोग” 
काय.? त्यांनी ' मनृष्यस्वंभावावर काही विज्षेष- 
प्रकाश पडतो. काय,?. निरनिराळ्या लोकांच्या: 
धर्मकल्पनांत आणि धर्माचरणात खूप फरक आहे. 
असे दिसून आल्यावर सवं मानवसमूहांना. :कोणत्या. 
ना कोणत्या तरी स्वरूपाचा धर्म असतो, असे म्हट! 
ल्याने मानवस्वभावाचा असा क्नोणता .भथेपूर्णः बोध: 
होतो; | 


नेबभारत 


- म्हणून गीत्झे म्हणतात, की या सवं संबंधांत 
काही अथंपूर्ण संबंध प्रस्थापित होईल आणि कोणत्या 
तरी निश्‍चित स्वख्पाच्या एकात्म विइलेषण- 
पद्धतीने त्यांचा निश्चित वेध घेता येईल अल्या 
भेदक पद्धतीचा अवलंब केला पाहिजे. गीत्झे यासाठी 
दोन कल्पना सुचवितात. एक म्हणजे लोकांचे 
वर्तेनबंध- त्यांच्या चालीरीती, रूढी, जीवनपद्धती 
यांत त्यांच्या संस्कृतीचा शोध घेण्याऐवजी त्यांच्या 
वर्तेनाळा वळण लावणार्‍या नियंत्रणव्यूहात, म्हणजे 
त्यांची नियोजने, नियम, आदेश, प्रत्यक्ष व्यवहार 
थांत संस्कृतीचा शोध घेण्याचा प्रयत्न करावा; 
कारण मनुष्य आपल्या वर्तनाला खूप देण्यासाठी या 
नियंत्रणव्यूहावर अवलंबून असतो. 

: माक्‍संचा गीत्झेशी येथे मतभेद होईल. त्याच्या 
मते, हा नियंत्रणव्यूह हा एक दशंनी स्तर आहे. 
याच्या मुळाशी जी उत्पादनपद्धती आहे तिचा खरो- 
खर वेध घ्यायला हवा. पण गीत्झे यांच्या मते, 
भानवाच्या उत्क्रांतीचा जो इतिहास अलीकडे उप- 
क्षब्ध झाला आहे, त्याने आपल्या या दोन कल्पनांना 
विशेष पुष्टी मिळते. या इतिहासाने तीन महत्त्वाच्या 
गोष्टी प्रस्थापित केल्या आहेत. एक म्हणजे मान- 
घाची शारीरिक ( प्राणिशास्त्रीय ) उत्क्रांती आणि 
“यांचा सांस्कृतिक विकास यांची प्रगती क्रिया-प्रति- 
क्रिंयात्मक असते. म्हणजे या दोन गोष्टी परस्परां- 
वर परिणामं करीत विकास पावत असतात. दुसरी 
गोष्ट म्हणजे मानवात प्राणिश्ास्त्रीय बदल झाला 
तो मुख्यतः त्याच्या मेंदूत झाला. आणि तिसरी गोष्ट 
अंशी की, प्राणिशास्त्रीय दृष्टीने मानव हा पूर्णा- 
वस्थेला पोचलेलां नाही, त्याची ती उत्क्रांती अद्याप 
सुरू आहे. . ट 

*. गरीत्से म्हणतात, की मानवाच्या वतंनात त्याचे 
आतले प्राणिशास्त्रीय पाश आणि बाहेरचे सांस्कृतिक 
परिणाम यांमधली सीमारेषा अनिरिचित, अस्पष्ट 
आणि सतत बदलती अशी असते. माणसाचे अमुक 
एक वर्तन यांपैकी एका गोष्टीने ठरते असे नाही. 
तो दोघांचा संयुक्‍त परिपाक असतो. उदाहरणार्थ, 
मापली बोलण्याची शक्‍ती अंतर्गैत, मेंदूच्या वाचा- 
विभागाने दिलेली, असते; पण आपण इंग्रंजी 
(. किवा मराठी ) बोलतो ही गोष्ट बाहेरील 
सांस्कृतिक परिस्थितीने ठरते. थोडक्यात म्हणजे 


ऑक्टोबर १९५८ 


आपल्याला मनुष्य जो दिसतो तो प्राणिशास्त्रीय 
आणि सांस्कृतिक शक्‍तीचा गुणाकार असतो. 
माणसाचे जनुक-नियंत्रित ( ४००७०) सत्य 
आणि सांस्कृतिक सत्य-दोनही सत्ये विकसत असतात; 
आणि या दोन सत्यांचा संयुक्‍त आविष्कार त्याच्या 
वर्तनात होतो. आणि अधिक महत्त्वाची गोष्ट 
म्हणजे मानवाविषयीच्या या दोनही सत्यांचा 
विकास एकमेकांवर परिणाम करीत करीत होतो. 

पण, माझ्या मते, येथे महत्त्वाची गोष्ट अशी, 
की या दोन सत्यांपको अधिक परिवतंनशील 
सत्य कोणते ? याकडे दोन दृष्टींनी पाहाणे शक्‍य 
आहेः तात्त्विक दृष्टीने आणि आनुभविक दृष्टीने. 
तात्त्विक दृष्टीने असे म्हणता येईल, की मानव 
आणि मानवेतर प्राणी यांच्यात तुलना केली तर 
त्यांच्यातला प्राणिझ्यास्त्रीय बदल संख्यात्मक आहे, 
तर सांस्कृतिक फरक आहे तो गुणात्मक आहे असे 
आढळून येईल. मानवात जनुकांच्या दृष्टीने जो बदल 
झाला आहे, तो सांस्कृतिक बदलाच्या तुलनेने फार 
मंद गतीने झालेला आहे, आणि माणसाची शारीरिक 
रचना ज्या अर्थाने त्याला मानवेतर प्राण्यांशी जोडते 
त्या अर्थाने मानवाचे सांस्कृतिक वैशिष्ट्य त्याला 
मानवेतर प्राण्यांशी जोडीत नाही. उदाहरणाथं, 
भाषा, हत्यारे, गणितबिज्ञान इत्यादी दृष्टींनी मान- 
वाचा मानवेतर प्राण्यांशी काही संबंध असल्याचे मी 
दाखविले, पण या बाबतीतील साम्य अगदी तादृश 
आहे तर फरक आहे तो विलक्षण आहे. उदाहरणाथ 
मानवाला अग्नीचा उपयोग निदान चारपाच लक्ष 
वर्षे तरी माहीत आहे. पण मानवेतरांना अग्नीचा 
उपयोग माहीत असल्याचे चिन्ह नाही. हा फरक जे, 
ब्रोनोब्स्की यांनी * द अँसेण्ट व्ह मॅन ' मंध्ये एका 
वाक्यात फार छान दाखविला आहे. ते म्हणतात, 
इतर प्राणी भापण जे. काही होतो त्याच्यां खुणा 
मागे ठेवतात, फक्त मनुष्य आपण जे निमिले त्याच्या 
खुणा मागे ठेवतो. 

मानव आणि मानवेतर प्राणी यातला हा साम्यभेद 
लक्षात ध्यायला हवा. प्राणिशास्त्रीय दृष्टीने मानवाचे 
मानवेतर प्राण्यांशी जे साम्य आहे ते अधिक मूलभूत, 
सनांतन आणि दढ आहे. त्याचा आलेख काढणेही 
गुंतागुंतीचे आहे. कारण ज्यां जनुकांच्या युतीमुळे 
आणी जन्माला येतो ती युतीच मुळी एंक अकल्पित: 


अनुक्रमणिका 


माक्‍से आणिः मसुष्यस्वभाव ९ 


योगायोग असतो. मानवात प्राणिशास्त्रीय बदलः 
कितीही झाला-आणि त्याला सांस्कृतिक संपदा 
कितीही कारणीभूत असली-त्याचा मेंदु कितीही 
विकसित झाला, तरी मानवेतर प्राण्यांशी त्याचा 
गुणात्मक भेद प्रस्थापित होत नाही; निदान अद्याप 
झालेला नाही. आणि होण्याची लक्षणे नाहोत.. 
प्रत्यक्षात काय घडले आहे ही या दृष्टीने आणखी 
एक महत्त्वाची गोष्ट. वीस लक्ष वर्षांपुर्वी ऑस्ट्रॅलो- 
पिथेकस हा मकट-मानव (एप्‌-मॅन) निर्माण झाला. 
तो बहुधा ्याकाहारी असावा. पण नंतरच्या पाचदहा 
ळाख वर्षांत त्याच्यात बदल. झाला. तो मांसाहारी 
बनला. शिकार करू लागला. हत्यारे बनवू लागला. 


या उद्योगामुळे त्याच्या मेंदूत खूपच विकास झाला: 


यात शंका नाही. त्याच्या मेंदूचा आकार आणि 
वजन वाढायला लागले. दहा लाख वर्षांपूर्वी माण- 
साच्या कवटीच्या अंतर्गंत पोकळीचा आकार जो 
५०७.९ घन सेंटिमीटसं तो पन्नास हजार वर्षांपुर्वी 
१४२२.३ सेंटिमीटसं झाला. आजच्या मानवाच्या 
कवटीच्या पोकळीचा आकार १२०० ते १५०० घन 
सेंटिमीटर्स असतो. (अर्थात नुसत्या आकाराला महत्त्व 
नाही,-रचनेलाही महत्त्व असते-- पण गेल्या २०1४० 
हजार वर्षांत मानवाच्या मेंदूत फार बदल झाला 
नसावा अशी कल्पना आहे. ) 

. मानव शिकारी बनल्यामुळे काय झाले ? मानव 
जेव्हा माकडासारखा फळाफुलांवर व कंदमुळांवर 
जगत होता तेव्हा त्याला हत्याराची गरज भासत 
नसावी. आणि कळप करून राहण्याची फारशी गरज 
नसावी. शिकार ही एकट्यादुकट्याने करण्याची 
गोष्ट नसते. तिला सामूहिक नियोजनाची आणि 
सहकार्याची गरज लागते. अनेक पुरुषांना एकत्र 
येऊन सहकार्याची योजना आखून, घरापासून 
दुर राहावे लागते. भटकावे लागते. आणि शिकार. 
साधल्यावर परत येण्यासाठी तळ हवा असतो, घर 
हवे असते. हे घरें राखणारे, शिकार आल्यानंतर ती 
रांधणारे माणूस हवे असते. ही बहुधा स्त्री असते, 
कारण मूल सांभाळण्याची जबाबदारी गळ्यात अस- 
ल्याने. ती शिकारीला जाऊ शकत नाही. दुसरी गोष्ट 
म्हणजे शिकार ही दररोज साधणारी गोष्ट नसल्या- 
मुळे,अन्न ( मांस ) साठविण्याची, राखण्याची पद्धत, 
त्याचे. वाटप करण्याची पद्धत. अस्तित्वात यावी 
: ज.था.२ * 


लागते. (क्रो-मॅग्नन मानवाने चित्रकला-शिल्पकलेचे 
विक्रम केले ते या अन्न साठविण्याच्या जोरावर. 
त्याला सर्वांना रोज उठून शिकारीला जाण्याची सकती 
असती तर ही अनुभवात: केवलास्वाद वृत्तीत्ने रमून 
जाण्याची विद्या त्याला साधली नसती ) तिसरी बाब 
अशी की, शिकारी माणसांच्या कळपाला-त्याच्या 
आकाराला, संख्येला-एक आळा आपोआपच बसतो. 
एका परिसरात किती शिकार सापडेल याला नैस: 
गिक मर्यादाच असते. अर्थात त्या शिकारीवर 
भागेल एवढेच लोक त्या कळपात सामावू शकतात. 
शिकार वाढती लोकसंख्याही पोसु शकत नाही. 
यामुळे मानव भ्रमंती करू लागला. लहान . लहान 
टोळ्या भटकू लागल्या... वीस लक्ष वर्षांपूर्वीचा 
आफ्रिकन -मर्कट-मानव नऊ -लक्ष वर्षांपूर्वी इण्डोने- 
शिआत . पोचला. सात लक्ष वर्षांपूर्वी, पेकिंगला 
( चीनमध्ये ) पोचला--जगभर पसरला ! एक- 
पत्नीत्व किवा एकपतित्व शिकारीमुळेच अपृस्हिायं. 
झाले की नाही सांगता येत नाही; पंण कुटुंब किवा 
बृहत्कुटुंब यांची पद्धती शिकःरीमुळे निर्माण झाली, 
( मी अशी कल्पना करतो, की लहान मुले, वृद्ध, 
आजारी पुरुष व स्त्रिया यांना शिकारीवर .जाणे 
शक्‍य नव्हते. सशक्त पुरुषांच्या ग्रेरहजेरीत हे वृद्ध 
व थोडेसे आजारी असलेले किंवा अन्य काही. 
कारणाने किकारोस जाऊ न शक्तलेले पुरुष भारे 
राहिलेल्या स्त्रियांचा मुक्‍त उपभोग घेऊ नये म्हणून 
विवाहाची अगर विवाहसदृश . स्वरूपाची पद्धती 
अस्तित्वात. आली असावी. ) क 
/ आणखी एक गोष्ट. महत्त्वाची गोष्ट, शिकार 
करण्यासाठी पूर्वनियोजन लागते, पूर्वतयारी लागते. 
हत्यारे तयार करावी लागतात. शिकारोच्या ग्ररजे- 
नुसार त्यांत. काही बदल करावा छागतो. त्यामुळे 
मेंदूच्या आकारात. व रचनेत वाढ.. झाली. त्याच 
प्रमाणे, शिकारीच्या निमित्ताने नवीन प्रदेश, नवीन. 
प्राणी, क्वचित नवीन टोळ्या.यांची माहिती झाली,. 
ज्ञान वाढले, ते आत्मसात करण्यासाठी .भ॒धिक.. वेळ. 
लागू लागला. मुलांचा * अभ्यासक्रम! थोडा अधिक. 
गुंतागुंतीचा झाला. यामुळे मेंदूच्या आकारात आणि 
क्षमतेत वाढ झाली. याचा एक विलक्षण प्राणि- 
झ्ास्त्रीय परिणाम झाला. मुलाच्या डोक्याचा आकार 
वाढला',:या , वाढत्या ..आकाराच्या :मुलाळा जन्म 


१० 


देण्यासाठी स्त्रीच्या जननमार्गात वाढ व्हायला हवी 
होती. पण माणूस पायावर उभा राहण्यास, चालण्यास 
वगैरे छागल्यामुळे ही वाढ होणे अशक्य झाले. तेव्हा 
निसर्गाने एक निराळीच युक्ती योजली. त्याने गर्भस्थ 
बालकाच्या डोक्याचा आकार वाढविला, पण इतर 
अवयवांचा आकार कमी केला. थोडक्यात अपुऱ्या 
वाढीचे मूल जन्मणे अपरिहाये झाले. म्हणजे मुलाच्या 
बाल्यावस्थेचा काल वाढला, मुलाची मोठ्या 
माणसात वाढ होण्यासाठी, मानवेतर प्राण्यांच्या 
मानाने किती तरी अधिक काल लागू लागला. मुलांचे 
बालपण अनेक वर्षांचे झाले. या बदलाचा परिणाम 
समाजरचनेवर होणे अपरिहार्य होते. मुलांचे संगोपन 
-संवर्धेन करण्याची दीघंकालीन जबाबदारी आई- 
वडिलांकडे किवा तत्सम अन्य पालकांकडे आली. 
मुलांचे संगोपन-संव्धेन दीघेकालपर्यंत होईल, अशी 
समाजव्यवस्था आकारू लागली. अशी समाज- 
व्यवस्था आजतागायत चालू आहे. समाजवादी राज्य 
आल्यावर शासन ही जबाबदारी उचलील अशी 
अपेक्षा होती; पण मुलांच्या मनोविकासाच्या दृष्टीने 
आईवडिलांची जागा शासन घेऊ शकते नाही. 
याच्याच जोडीने एका प्राणिशास्त्रीय गोष्टीचा 


विचार करायला हवा. बालकाला आईच्या अंगावर 
दुध प्यायला आवडते. तसे पिण्याची प्रेरणा आणि 
शक्‍ती घेऊनच मूल जन्माला येते. पण ही प्रेरणा 
फक्त मुलात असते असे समजण्याचे कारण नाही. 
(खरे म्हणजे ही प्रेरणा जरा व्यापक असते. मुलाला 
आईच्या केवळ दुधाचीच गरज असते असे नाही, 
त्याला आईच्या प्रेमळ स्पर्शाचीही गरज असते. 
जिवंत स्पर्शाची, लडिवाळ स्पर्शाची. कृत्रिम 
आईचा (807170४816 1010116 ) स्पश 
पुरविला तर पोरात विकृती निर्माण होते असे 
माकडांवरील प्रयोगांनी सिद्ध झ्ञाले आहे. ) 
आईच्या अंगावरचे दुध पिण्याची आवड जितकी 
मुलाला असते तितकीच अंगावरचे दुध पाज- 
ण्याची आव्रड अगर प्रेरणा आईत असते. आईची ती 
एंक ग्ररज असते. आईमुलांच्या या प्रेरणा परस्पर- 
पौषक असतात. आता अलिकडच्या काही मातांना 
अंगांव॑र दूध॑ पाजायला आवडत नाही असे सांगितले 
जाईल. खरे आहेः काही सांस्कृतिक पुवग्रहांमुळे ही 
प्रेरणा काहीं माता. दाबून टाकतात. पण प्राणिसृष्टी 


नबभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


ही अजब चीज आहे की तिथले नियम, अंतिम किमत 
न देता, मोडता येतात, कारण ते लवचिक असतात. 
कामप्रेरणा इतकी जबरदस्त, पण ती अजिबात न 
भागवता जिवंत राहणे शक्‍य होते. मात्र कसल्या 
तरी विकृतीच्या रूपाने याची किंमत मोजावी लागते. 
पण याचा अथं माणसाला मूळ स्वभाव काही नसतो 
असा नव्हे. तो अव्हेरला तर काही विकृतीच्या रूपाने 
त्याची किमत मोजावी लागते. (म. म. दत्तो 
वामनांची लेखनविषयक निष्क्रियता हे त्यांच्या ब्रह्म- 
चर्याचे फलित असेल! ) प॥७'6 18 10 छपला 
पग्र 88 पणा8 788 - मनुष्यस्वभाव 
अशी काही चीजच नाही असे जेव्हा काही जण म्हण- 
तात तेव्हा मनुष्यस्वभावाचे नियम गुरुत्वाकषेणाच्या 
नियमासारखे सक्त नसतात एवढाच था उक्तीचा 
अर्थे घेतला तर तिची प्रतिष्ठा राखता येईल. 
म्हणून पोटच्या पोरांना अंगावर दूध पाजण्याचा 
* रानटीपणा ' टाळणाऱ्या सुसंस्कृत आयांना काही 
किमत चुकवावी लागत असेलच, ती अर्थात व्यक्‍्ति- 
गणिक वेगळी असेल, पण किमत चुकवावी लागते 
हे मनुष्यस्वभावाचे सामान्य शिल्लक राहतेच, आणि 
ते गीत्झे म्हणतात तसे 0100०61658 ( निःसत्त्व ) 
नसते, तर रक्‍तात चांगले भिनलेले असते ! 
आणखी एक महत्त्वाची घडामोड. मानवाचे 

अमानवातून रूपांतर करताना निसर्गाने एक विलक्षण 
गोष्ट केली. मानवेतर नरमाद्यांत लैंगिक आकर्षण 
काही हंगामातच असते. माद्या फळाला आल्या 
म्हणजेच नराला जवळ करतात. काही माकडातला 
नर एकाच मादीला घेऊन राहत असला तरी तो 
अगदी अल्पकाळ, इतर प्राण्यांत नर एकाच वेळी 
अनेक माद्यांशी संबंध ठेवू शकतो- पण माद्या 
फळाला आल्या असतील तर. या हंगामातच मादी 
नराच्या प्रियाराधनाला साद देते. ती वेळ गेली 
की नरमादीचे संबंध अगदी अलैंगिक असतात. 

तसे मानवाचे नाही. स्त्री पुरुषाला वर्षाचे बारा 
महिने तेरा काळ जवळ करू शकते. अगदी गरोदर- 
पणाच्या आणि बाळंतपणाच्या काळात सुद्धा. या 
काळात विवेकच त्यांना काय दूर ठेवीत असेल तो ! 
स्त्रीची संभोगेच्छा व्यक्तिपरत्वे कमीजास्त असेल, 
पण ती पुरुषाला नेहमीच शरीरसुख देऊ शकेल. 
सावकालिक लैंगिकता हा मानवाचा विशेष आहें, 


मासे आणि मनुष्यस्वभाव 


आणि मानवेतर व मानव यांमधील हा व्यवच्छेदक 
भेद आहे. 

या सर्वे गोष्टींचा परिणाम मानवात कुटुंबसंस्था 
प्रस्थापित होण्यात आणि ती बद्धमूल होण्यात 
झाला. कुटुंबसंस्था ही मानवाची एक सनातन 
व्यवस्था आहे. 

कुटुंबसंस्थेकडे मार्क्स त्याच्या ऐतिहासिक परि- 
वर्तनवादी दृष्टीनेच पाहत असे. जर्मन * आयडि- 
ऑअलॉजी त तो म्हणतो, प्रारंभी कुटुंब ही एकच 
सामाजिक संबंधाची व्यवस्था होती, पण पुढे, 
वाढत्या गरजांमुळे नवीन सामाजिक संबंध निर्माण 
झाल्यावर आणि वाढत्या लोकसंख्येमुळे नवीन गरजा 
निर्माण झाल्यानंतर ती एक दुय्यम समाजव्यवस्था 
बनली. माक्संच्या इतर काही विधानांप्रमाणे हे 
विधान सुद्धा इतके गोलमाल आहे, की ते इतिहासाने 
सिद्ध झाले असे म्हणण्याचा मोह होईल. आज अमे 
रिकेत कुटुंबसंस्था मोडकळीस आली आहे, अशा 
अर्थाची विधाने ऐकू येतात. लग्नसंस्थेचे महत्त्व कमी 
झाल्याचे सांगण्यात येते. लग्नाशिवाय एकत्र रहा- 
णाऱ्या जोडप्यांची संख्या वाढत आहे. विवाहबाह्य 
संबंध तर खूपच घडतात. घटस्फोटामुळे कुटुंबसंस्था 
मोडली नसली तरी कुटुंबे मोडत आहेत. वाढत्या 
संख्येने मोडत आहेत. आणि संततिनियमनाचा सर्रास 
उपयोग होत असल्यामुळे कुटुंबसंस्थेची नाळच 
कापली जात आहे असे वाटते. पण प्रथम लग्नसंस्था 
आणि कुटुंबसंस्था यांत फरक केला पाहिजे. दुसरी 
गोष्ट म्हणजे कुटुंबाचे स्वरूप बदलणे म्हणून कुटुंब- 
संस्था नष्ट होणे नव्हे. तिसरी गोष्ट म्हणजे कुटुंबाचे 
अस्तित्व कौटुंबिकांच्या संख्येवरून ठरविता येणार 
नाही. प्रश्‍न असा आहे, की स्त्रीपुरुषांनी एक घर 
करून राहण्याचे आकर्षण शिल्लक आहे की नाही? 
या दष्टीने पाहिले तर कुटुंब हाच एकंदर अमेरिकन 
जीवनाचा आधार आहे असे आढळून येईल. किंबहुना 
खुद्द अमेरिकेत कुटुंबसंस्थेकडे अधिक धनात्मक दृष्टीने 
पाहिले जात आहे असे दिसते, अमेरिकन कुटुंबाची 
व तद्विषयक विचारांची पाहणी करून सादर केलेल्य़ा 
वत्तांतात ' न्यूजवीक ' साप्ताहिक म्हणते, 01] 8 
त७०७0१७ ६४०, गा6 ४९]०७१॥४ु प8!'०१ 8116- 
110871 1811119 ए98 ७९३2 ापपह णी 
88 ०७४०७७. &3 80025 '8 ७७४6 ॥189- 


११ 


एला, 11 85 6110010181) प18191016, 
७0010701081]9 ए०र 81 त ॥०७ ए० 
णि 188] 01 8802 लोपताा- 07 80 
01९ 8३]७"७8 8810. 1,81.619, 100/0ए७7, 
ळांणांठा8 ॥8ए0 8071060, 11८6 ॥॥1115001॥ 
(ापा'०1]] ए6फां1 शट १०0100'90%४, 80091 
लट 8760 तेढ्लंतागश ॥॥४॥ ७७ 187101)ए 
18 (16 ०४; ]08811016 8४861) 65०९७ 
80 ि6 81001180ए08 ॥॥16'6 18 110 
०९७७ उ एश101 1181 1116 181111७, 110 
80७1 8108010685 8898 8008161818 
3811018 1300000] ( ॥४७% 15, 1978). 
१९१७ च्या बोल्शेव्हिक क्रांतीनंतर रशियात 
कुटुंबसंस्था कोलमडेल अशी अपेक्षा होती. मुलांची 
जबाबदारी शासन स्वीकारील आणि कुटुंबसंस्थेचा 
पायाच उखडील अशी अपेक्षा होती. पण तसे काही 
झालेले नाही. 
कुटुंबसंस्थेचा विचार आणखी एका दृष्टीने केला 
पाहिजे. भाडवल्शाहीच्या विकासाबरोबर वगेविग्र- 
हाला जी तीब्रता प्राप्त होईल ( असे मार्क्संला 
वाटले ) त्याच्या संदर्भात कुट्‌ंबसंस्थेला तितकेसे 
महत्त्व माक्‍सं देत नाही. कामगारवर्गाची विभागणी 
अनेक कुटुंबांत झाली असली, तरी कामगारांची वर्ग- 
भिष्ठा त्यांच्या कौटुंबिक निष्ठेवर मात करील अल्ली 
त्याची अपेक्षा होती. कुटुंब हा त्यांच्या जीवनाचा 
पाया होता, त्याची जागा आता वरगे ( 0888 ) 
घेईल असे त्याला वाटत होते. पण प्रत्यक्षात तसे 
घडलेले नाही. माक्‍संच्या हिशेबाप्रमाणे कामगार 
वर्गनिष्ठ, क्रांतिकारक आणि साम्यवादी बनायला 
हवा होता. तसा तो बनला नाही. उलट १९०२ साली 
आपल्या ॥॥॥७॥ (0 1)0 ? या पुस्तकात लेनिनने 
लिहिले, कामगार-चळवळीच्या मूलप्रकृतीचा विकास 
तिला सरळ भांडवली विचारसरणीच्या गोठ्यात 
नेऊन बांधतो. ... कारण कामगार-चळवळीची मल 
प्रकृती म्हणजे ट्रेंड-युनियनवाद ... आणि ट्रेड- 
युनियनवाद म्हणजे कामगार चळवळीची भांडवल- 
दारांपुढे बौद्धिक गुलामगिरी. लेनिनला म्हणायचे 
होते ते असे की ट्रेडयुनियनचे उद्ष्ट क्रांती हे नसते 
तर पगारवाढ व नोकरीतल्या इतर सुखसोई हे 
असते आणि, कामगार-चळवळीची मूल प्रकृती 


श्र 


अशा ट्रेडयुनियनवादाकंडे असते. याचाच अर्थ असा, 
“की कामगाराला वर्गनिष्ठेपलीकडे, समाजवादी 
क्रांतिकारकत्वापलीकडे दुसर्‍या काही निष्ठा असतात. 
थोडा विचार. केला की ध्यानात येईल, की या 
-निष्ठांचा उगम आपली व आपल्या कुटुंबाची व्याव- 
हारिक सुवत्ता वाढविण्याच्या बुद्धीत असतो. याचे एक 
क्रांतिकारक आकलन रेजी देव्रे यांच्या 1१ 6ए०- 
]प्रथिया 1) 110 1१७४०] या पुस्तकात 
आढळते. हे पुस्तक देरे ह्यांनी कॅस्ट्रो आणि चेगुवारा 
यांच्याशी विस्तृत चर्चा करून लिहिले होते. म्हणून 
त्यात या दोघांच्या मतांचे प्रामाणिक प्रतिबिंब पडले 
आहे असे म्हणावयास हरकत नाही. देव्रे सांगतात, 
को जे लोक आपले नेहमीचे श्रमिक जीवन जगतात, 
ते कितीही गरीब आणि पिळलेले असले, तरी त्यांना 
त्यांचे घर असेल, कुटुंब असेल, कसायला जमीन 
असेल- म्हणजे त्यांचे काही तरी नष्ट होईल अल्ली 
परिस्थिती असेल, त्यांना क्याचे तरी प्राणपणाने 
रक्षण करावे असा काही पाश असेल तर ते क्रांती- 
साठी प्राणपणाने लढू शकणार नाहीत. क्रांतिकारक 
लढा यशस्वी व्हायचा असेल तर ज्यांना अशी काही 
कौटुंबिक पाळेमुळे नसतील अश्या लोकांनीच तो 
लढायला हुवा. म्हणजे त्यांच्यापाशी त्यांचा फवत 
जीव हवा व तो केव्हाही गमावण्याची त्यांची 
तयारी हवी. अश्या प्रकारचे पाळेमुळे नसलेले लोक' 
हेच खरे कामगार असे देब्रे सांगतात. या दृष्टीने 
पाहिले तर औद्योगिक कामगार म्हणजे क्रांति- 
विरोधीच. कारण त्याळा व्यवस्थित नोकरी असते 
आणि तिचे त्याला महत्त्व वाटते, थोडक्यात, क्रांति- 
'कारकाने नोकरीचे, जमिनीचे, कुटुंबाचे, फार काय 
स्वतःच्या जीवनाचे पाशही तोडायला सज्ज असले 
पाहिजे. त्याने अक्षरशः तळहातावर शर घेऊन 
वावरले पाहिजे. 

याचा अथ काय होतो? असा नाहीका, की 
मार्क्स ज्या वर्गनिष्ठेचा विशुद्ध विजय अपेक्षित 
होता तो फुसका ठरला ? कुटुंबनिष्ठा आणि 
व्य़क्तिनिष्ठा यांनी वर्गनिष्ठेला छेद दिला ? कारण 
उघड आहे. कुटुंबसंस्था ही एक सांस्कृतिक आवि- 
ष्कार असेल, पण तिची काही जोमदार मुळे 
प्राणिशास्त्रीय आहेत. स्त्री-पुरुष-आकरषण ही गोष्ट 
हंगामी न ठरता सार्वकालिक ठरावी ही एक प्रचंड 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


प्राणिशास्त्रीय क्रांती नव्हे का ? आणि या क्रांतीचा 
ठसा मानवाच्या जीवनावर आणि संस्कृतीवर उठणार 
नाही का ? मानवस्वभावाचा विचार करताना 
मार्क्स असल्या गोष्टींचा विचारच करताना दिसत 
नाही. तो आपला उत्पादनसंबंध आणि त्यांनी निर्माण 
केलेली वर्गनिष्ठा यातच घोटाळत राहतो. 

ही मीमांसा गीत्झ यांच्या प्रतिपादनास छेद 
देण्यासही समर्थ आहे. अर्थात गीत्झंचे म्हणणे 
माक्‍संच्या वर्गनिष्ठ मीमांसेईतके रोखठोक नाही. 
पुणाह्मठ 18 110 8एलो एपा”ग2७ 88 शप्याछेश 
॥8(ए!0 1100101061, 01 ठप2 
( संस्कृतीहून स्वतंत्र अशी मनुष्यस्वभाव नावाची 
काही चीजच नाही ) अशा भाषेने सुरू होणारी 
त्यांची मीमांसा, माणसाची व्याख्या, प्रबोधनाने 
करण्याचा प्रत्यय केला तशी, त्याच्या अंतस्थ शक्तींनी 
करायची नाही, त्याचप्रमाणे, आजच्या बऱ्याचशा 
समाजशास्त्राच्या म्हणण्याप्रमाणे, त्याच्या प्रत्यक्ष 
वर्तनांनीही बांधायची नाही, तर ती या दोहोंमधील 


'दुव्यानें ठरवायची आहे-ज्या रीतीने पूर्वोक्त शक्‍तीचे 


रूपांतर त्याच्या वतनात होते तिने, म्हणजेच ज्या 
पद्धतीने त्याच्या जनुकर्निमित शक्‍यतांचे रूपांतर 
प्रत्यक्ष कार्यात होते तिने ठरवायची आहे. गीत्झंचे सारे 
विवेचनच आपल्या एकेक विधानाला धक्का मारीत 
मारीत चालते. प्रथप्न ते म्हणतात, की मानव हा 
त्याच्या सत्त्वाच्या आविष्काराइतकाच सत्त्वाच्या 
स्वरूपाच्या बाबतीतही अनेकविध आहे. नंतर ते 
म्हणतात, की मानवाबद्दळ, मानव म्हणून, सर्व- 
साधारण विधान करताच येणार नाही, असे आप- 
ल्याला म्हणायचे नाही. पुढे ते कबूल करतात, की 
स्थूल स्वरूपाचे सर्वसाधारण प्रतिसाद देण्याची शक्‍ती 
मानवात असते. आणि शेवटी ते असेही सांगतात, की 
माणसाच्या काही गोष्टी अगदी आतन नियंत्रित 
असतात. आणि मी उद्धृत केलेल्या उताऱ्यात 
तर ते मानवाच्या जनुकनिमित विश्शेषांना प्राधान्य 
देत आहेत. यालाच मी मूलद्रव्य म्हणतो. मानवाच्या 
संस्कृतीला विविध रूपे प्राप्त होत असली, तरी ही 
सारी ख्पे या मूलद्रव्याच्या अंगाने आविष्कृत होत 
असतत. कुटुंबसंस्थेची विविध रूपे इतिहासात दिसत 
असली, तरी ती सारी रूपे कुटुंबसंस्थेची असतात 
आणि ही संस्था निर्माण होण्यास मानवाच्या 


ड्या 


माक्‍सं आणि मनुष्यश्वभाव 


शिकारीपेशापेक्षाही त्याची भूल्भूत प्राणिशास्त्रीय 
वैशिष्ट्ये कारण झालेली आहेत. 
तेव्हा संस्कृतीच्या विविध पसाऱ्याकडे बोट 
दाखविल्याने काहीच साधत नाही. अर्थात माक्‍संचे 
म्हणणे इतके स्थूल नाहीच. मानवाचा इतिहास 
'म्हणजे मानवस्वभावाच्या अविरत परिवर्तनाचा 
इतिहास, एवढ्यावर त्याचे म्हणणे थांबत नाही. 
माणूस सामाजिक असतो एवढेच म्हणून तो थांबत 
नाही. माणूस हा सामाजिक संबंधाचा बंदीश 
असतो असे तों म्हणतो. (येथे बंदीश हा शब्द रासा- 
यनिक' मिश्रणाच्या अर्थाने घ्यायला हृवा-म्हणजे 
निरनिराळे विशेष एकमेकांत अगदी भिनून गेलेले 
असतात. 1)1801010]16 या शब्दाने माक्संला हेच 
सुचवायचे असावे. ) त्याला असे म्हणायचे आहे, की 
: मतुंष्यस्वभावाचे सारे विभ्रम या सामाजिक संबं- 
धांच्या वतु्ळात फिरत असतात. मनुष्यस्वभावाचे 
कवडसे हे अखेरीस सामाजिक संबंधांचे कवडसे 
असतात. 

पण ' सामाजिक संबंध ' ही १८४५ची भाषा 
आहे. पुढील वर्षी हे ' सामाजिक संबंध ' म्हणजे 
उत्पादन-संबंध हे स्पष्ट होते. १८५९ साली प्रसिद्ध 
केलेल्या, ऐतिहासिक भौतिकवादाच्या आराखड्यात, 
उत्पादन-संबंधांना निर्वाणीचे महत्त्व प्राप्त होते. या 
उत्पादन-संवंधांनी मानवाचे सारे हिशेब ठरत अस- 
तात. भांडवल्लाहीतले उत्पादनसंबंध त्याचे व्यक्तित्व 
दुभंगत असले तर साम्यवादी समाजातले उत्पादन- 
संबंध ते एकसंध करीत असतात. हे उत्पादनसंबंध 
मानवाची सारी जाणीव व्यापीत असतात. हे 
उत्पादन-संबंध वैयक्तिक असू शकत नाहीत. ते 
सामुदायिकच असतात. म्हणजे मानव कोणत्याही 
कालखंडात एक व्यक्‍ती म्हणजे, समाज-समुद्रातले 
एक बेट म्हणून वावरू शकत नाही. साम्यवादी 
समाजात त्याच्या व्यक्तित्वाचा भरघोस विकास 
होत असला, तरी हे व्यक्तित्व सामाजिक व्यक्‍ति- 
त्वात मिळून-मिसळून गेलेले असते. या दोन व्यक्ति- 
त्वांत विसंवाद नसतोच. अर्थात दरेक कालखंडात 
माणूस हा समुदायाचा प्रतिनिधी म्हणूनच वावरत 
असतो. मग हा समुदाय म्हणजे ( साम्यवादात ) 
सारा समाज असेळ, नाही तर ( खाजगी माल- 
मत्तेच्या समाजात ) एखादा वर्ग असेल. माणसाची 


१३ 


वैयक्तिक सुखदुःखे, हेवेदावे, हर्षामषं हे सारे अखे- 
रीस एका विशाल सामुदायिक सत्याने-उत्पादन- 
संबंधाच्या सत्याने-संस्कारित झालेले असतात. 
माणसाला ' स्व'त्वाची जाण खूप असेल, पण हे 
“स्व 'त्व अखेरीस या सामुदायिक सत्याने संस्कारित 
झालेले असते. माणूस आपल्या “ अहम्‌'ने खूप सुखा- 
वत असेल, पण हा अहम्‌ अखेर सामाजिक असतो- 
असा माक्‍संच्या ऐतिहासिक भोतिकवादाचा निष्कर्ष 
आहे. , 

हा निष्कषे चूक आहे, कारण माणसाचा “अहम्‌ 
हे एक प्रचंड वास्तव आहे आणि ते मानवी जाणि- 
वेच्या एका आदिम रूपातून निर्मांण झालेले आहे. 


: मानव तीन नात्यांनी जगत असतो : निसर्गाशी 


नाते, समाजाशी नाते, आणि स्वतःशी नाते. माणस 
हा निसर्गाचा भाग आहे, पण तो निसर्गाचे काही 
भाग आत्मसात करीत जगत असतो. निसर्गाशी 
असलेले त्याचे हे नाते जीवसंरक्षणाच्या दृष्टीने 
मूलभूत स्वरूपाचे आहे. समाजात जी इतर माणसे 
असतात त्यांच्याशीही माणसाचे संबंध असतात. ही 
माणसेही निसर्गाचे अंशच. म्हणजे हे संबंधही 
निसर्गाशीच. पण या इतर माणसांना, प्रत्येकाला 
त्यांचे व्यक्तित्व असते, आणि ते निसर्गापेक्षा वेगळे 
असते. निसर्गाला जी जाणीव नसते ती या माणसांना 
असते. म्हणून माणसाचे हे नाते निराळया स्वख्पाचे' 
असते. पण माणसाचा स्वतःशी जो संबंध असतो, तो 
अगदीच निराळ्या स्वरूपाचा असतो, तो स्वतःच्या 
जाणिवेशी असतो. आणि ही जाणीव, ही संज्ञाशक्‍ती 
सवे संबंधांच्या मुळाशी असते. मानव निसर्गाचा 
आणि समाजाचा अंश म्हणून जन्मतो, वाढतो आणि 
वावरंतो. पण निसर्गाची आणि समाजाची जी 
जाणीव त्याला होते ती त्याची स्वतःची असते. ही 
जाणीव, ही संज्ञाशषती ही माणसाची निसर्गाकडे 
व समाजाकडे पाहण्याची खिडको असते. अर्थात 
संज्ञाशवती ही ताकिक दृष्ट्या निसर्ग आणि इतर 
यांच्या अगोदर येते. ही जाणीव नसती, ही संज्ञा 
नसती तर निसर्ग व समाज त्याला असुन नसल्या- 
सारखेच झाले असते. या जाणिवेतून निसगे व 
समाज यांचे अस्तित्व, त्याच्या दृष्टीने, प्रस्थापित 
होते. अनेक गोष्टींच्या जाणिवेत अनुस्यूत असलेली 
संज्ञा ही एकच संज्ञा आहे, असा प्रत्यय माणसाला 


१४ 


येतो, व यातुन त्याचा * अहम्‌ ! जन्मतो. ही संज्ञा 
म्हणजे माझी संज्ञा ही गृहीत गोष्ट जन्माला येते. 
जीवनात या “ अहम्‌'ची माणसाला अतिशय गरजही 
असते. जीवनाच्या जीवघेण्या स्पर्धेत तगून राहण्या- 
साठी प्रत्येकाला स्वतःच्या ' अहम्‌'ला कौल लावावा 
लागतो. हा कोल लागतो, अभावितपणे लागतो 
म्हणून तो जगतो, तगतो, टिकून राहतो. 


तेव्हा मानवाचा 'अहम्‌' ही फार महत्त्वाची गोष्ट 
आहे. ' अहम्‌ ' विसरून माणूस जगूच शकत नाही. 
अर्थात्‌ नुसत्या 'अहम्‌'ने निभावणार नाही. माणूस हा 
निसर्गाचा भाग असतो, आणि निसर्गनियमांनी तो 
जगतो. तो सामाजिक जगताचा भाग असतो आणि 


जगाच्या संकेताना बांधलेला असतो. जगत्‌ही निस- 


र्गाचा भाग असल्याने त्याला निसर्गाचे नियम पाळावे 
लागतात. तेव्हा 'अहम्‌'ला या व्यापक विशाल वस्तु- 
गत वास्तवाचे भान राखावे लागते. पण “ अहमूचे! 
भान राखावे लागतेच. 


याचा एक अथे असा की माणसाचे स्वत्व आणि 
सामाजिकता, दोनही महत्त्वाची असतात. मार्क्स ज्या 
प्रतियोगी द्वंद्राला ( १18]00(1०8 ला ) आवाहून 
करतो ते सर्वप्रथम मानवाच्या जाणिवेत दिसतें. मनुष्य 
स्वतःचा विचार करतो तेव्हा त्याला सामाजिक संके- 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


तांचा, सामाजिक संबंधांचा संदभ असतो आणि 
सामाजिक संबंधांचा विचार करतो तेव्हा तो स्वत्वाला 
सुरक्षित राखूनच करतो. माणूस 'स्व' असतो तेव्हा तो 
सामाजिकही असतो आणि सामाजिक असतो तेव्हा 
“ स्व'ही असतो. पण या “ स्व'चा उगम सार्‍याच्या 
मुळाशी असलेल्या जाणिवेत असल्यामुळे आणि माणूस 
हा व्यक्तित्व असलेला प्राणी असल्यामुळे ' स्व'ला 
विशेष महत्त्व प्राप्त होते. वस्तुत: प्रतियोगी द्वंद्वात्मक 
दृष्टीने माक्‍संने या ' स्व'ला मान्यता द्यायला ह्वी 
होती. आणि ती देताना 'स्व'चे आदिस्थान मान्य करा- 
यला हवे होते. 'स्व' आणि समाज यांचे प्रतियोगी हंद 
असते, पण या दृंद्याचा उगम ' स्व'ला जन्म देणाऱ्या 
संज्ञेत असतो. प्रतियोगी दृंद्दाची साखळी असली, 
तरी तिची कोठे तरी सुरवात व्हावी लागते, आणि 
ती सुरवात व्यक्तीच्या जाणिवेत होते, आणि या 
जाणिवेतुन  स्वची ? निर्मिती होत असल्यामुळे 
' स्व'ला आदिस्थान प्राप्त होते. 

पण माक्‍संचे समाजशास्त्र आणि क्रांति्षास्त्र 
“स्वला' विसरण्याचे आवाहून करते. त्यांचे वर्गनिष्ठ 
हिहेब ' स्वला ' दिलेल्या नकारावर आधारलेले 
असतात. पण या नकारास वास्तवात स्थान नसल्या- 


मुळे ते चुकतात. आजवर चुकले आहेत आणि पुढेही 
चुकणार आहेत. 


एरकिशिर्धशिर्शिणशिणणणण॥॥॥र्‍र्‍ऱर्‍ऱ--_______ 


> ८७% ४७७५००० सू 
॥॥/5. ॥.. (२. ८4 ॥/..4 


2(१0॥५८६॥५७ & ८0५1२७ ९1'०ए२ 


८५ 


“. ८७. 


$ 


"ण 8000072878 ८५ -- 


रि€टाद्वा1च[01 (2101९८, 8801181, टलाटा'8(€ 
32605 & [()व्चकणाड, 


117, (पिव७ए'912, 519, 1.11 ता82्टा ४१०9त 
शश 1, 50115. %- 52, 


॥॥0एए७ ॥ए०. 534940 & 547959 


1 र ०00 रि 


आ; यया 1) एागंरल!, 
ग्र (लाचा एळखतया ) 120-3 


॥॥1, 8, प, ॥१4॥219, 


क्कोकाााााााााााासाााााााााययनगा्याल्यवात 


अनुक्रमणिका 


वि. म. दांडेकर 


अनु. मे. पु. रेगे 


भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे स्वरूप : 


[ १९७७ सालचे कै. ग. रा. भटकळ स्मृती व्याख्यान प्रसिद्ध अर्थशास्त्रज्ञ व गोखले इन्स्टिट्यूट 
ऑफ्‌ पॉलिटिक्स अँड इकॉनॉमिक्स, पुणे ह्या संस्थेचे प्रमुख डॉ. वि. म. दांडेकर यांनी दिले. ह्या 
व्याख्यानाच्या भाषांतराचा पूर्वार्ध पुढे दिला आहे. उत्तराधं पुढील अंकात प्रसिद्ध होईल, ह्या व्याख्या- 
नाचे भाषांतर करून ते प्रसिद्ध करण्यास श्री. रामदास भटकळ ह्यांनी अनुमती दिली ह्याबद्दल त्यांचे 


त्रदरणी आहोत. का. संपा. ] 


8280888882. > कक सकस सससेकव चेक णी णीणकणकशोणणणणण पण तोचच 


प्रारंभी कै. ग. रा. भटकळ ह्यांनी पुस्तकविक्री व 
पुस्तकप्रकाशन ह्या क्षेत्रांत केलेल्या गौरवास्पद काम- 
गिरीवद्दल त्यांना कृतज्ञतेने धन्यवाद देऊन डॉ. 
दांडेकर म्हणाले, मळा एका कठीण विषयावर 
बोलायला सांगण्यात आले आहे. हे आमंत्रण मी जे 
स्वीकारले ते हे काम मी व्यवस्थितपणे पार पाडू 
शकेन असे वाटल्यावरून नव्हे. आज भारतीय 
समाजापुढे ज्या अनेक समस्या ठाकल्या आहेत 
त्यांच्या स्वरूपाचे यथार्थ आकलन होण्यासाठी ह्या 
समस्यांच्या बुडाशी असलेल्या वर्गकलहाचे स्वरूप 
नीटपणे समजून घेणे आवश्यक आहे असे मी मानीत 
असल्यामुळे, मी ते स्वीकारले आहे. हे म्हणणे 
अतिद्ाय मार्क्सवादी वाटेल. त्याची मला यत्किचितही 
खंत नाही, सामाजिक विश्लेषणाच्या एका विशिष्ट 
पद्धतीचा पुरस्कार करणार्‍या त्या महान्‌ विचार- 
पंथाचा अनुयायी म्हणून जर मला ओळखण्यात 
आले, तर मला अभिमानच वाटेल. मार्क्संवादा- 
विषयीची माझी जी कल्पना आहे, ती माक्‍संवाद 
म्हणजे एक एकसंघ, अभंग, अपरिवर्तनीय सिद्धांत 
आहे अशी नसून सामाजिक विइलेषणाची ती एक 
पद्धती आहे अश्ी आहे. कशाची भीडभाड न 
बाळगता सामाजिक वस्तुस्थितीचे परीक्षण करीत 
राहणे आणि दयामाया न बाळगता तार्किक विदले- 
षणांचा पाठपुरावा करीत राहणे, हा ह्या पद्धतीचा 
आधार आहे. कॅ. प्रा, दा, धे. कोसंबी ह्यांनी म्ह॒टल्या- 


प्रमाणे मार्क्सवाद ही विचार करण्याची पद्धती आहे, 
विचाराची जागा घेऊ शकेल असा विचाराला 
असलेला तो पर्याय नव्हे. 

दुर्दैवाने, विचाराला असलेला पर्याय म्हणूनच 
मार्क्संवादाकडे खूपच वेळा पाहण्यात आले आहे. 
प्रसिद्ध अमेरिकन माकसंवादी पंडित बारन आणि 
स्वीझी ह्यांनी अशी तक्रार केली आहे, की “ परिचित 
विचारसुत्रे, सिद्धांत आणि निष्कर्षे ( 1017111018. 
॥018 ) ह्यांचा पुनरुच्चार करीत राहण्यावर 
मार्क्सेवाद्यांनी खूपच वेळा समाधान मानून घेतले 
आहे. जणू काय मार्क. आणि एंगल्सनंतर, फारतर 
लेनिननंतर, खरेखुरे नवीन असे काही घडलेलेच 
नाही. ह्याचा परिणाम असा झाला आहे, को 
महत्त्वाच्या घडामोडींचा उलगडा करण्यात माक्स” 
वादी अपेक्ी ठरले आहेत; कित्येक वेळा ह्या घडार 
मोडींच्या अस्तित्वाची दखलही ते घेऊ शकलेले 
नाहीत.' ह्या तक्रारीत तथ्य आहे. ह्यामुळे माक्संवादी 
सामाजिक शास्त्राचा प्रवाह साचल्यासारखा झाला 
आहे. त्याच्यातील जोमदारपणा, त्याची प्रसवशक्‍ती 
क्षीण झाली आहे. 

मी जो विषय घेतला आहे त्याच्याकडे माक्‍क्‍सं- 
वादी पद्धतीचा अवलंब करून मी पाहणार आहे. 
कारण समाज हा एक सबंध पूर्ण आहे, असे 
मानून ह्या समाजाचे चलनवलन कसे होते आणि 
तो कुणीकडे चालला आहे, ह्याचा अभ्यास 


१६ 


करण्यावर ही पद्धती भर देते. पण माक्‍संने 
आपले ग्रंथ लिहिल्यानंतर ज्या तवीन वस्तुस्थिती 
आणि घटना घडून आल्या आहेत त्यांची आणि 
विज्षेषतः भारतीय समाजाची जी विशिष्ट परि- 
स्थिती आहे तिचीही, मी दखल घेणार आहे 
आणि ह्या गोष्टी ध्यानात घेतल्यामुळे, जेथे आवश्‍यक 
ठरेल तेथे माक्‍संच्या निष्कर्षांना मी मुरड घालणार 
आहे. ह्या गोष्टीला माझी तयारी आहे. 
सामाजिक वर्ग आणि वरगंकलह किवा वर्गलढा 
ह्याविषयीच्या माक्‍संच्या संकल्पनांचे परीक्षण करून 
आपल्या विशळेषणाला प्रारंभ करणे उपयुक्त ठरेल. 
आपल्या ऐतिहासिक लिखाणात मार्क्सने अनेक 
सामाजिक वर्गाचा उल्लेख केला आहे. उदा. 
* फ्रान्समधील वर्गविग्रह, १८४८-१८५०' ह्या 
आपल्या प्रबंधात पुढील सहा भिन्न वर्गांचा निदेश 
केला आहे :! वित्त वृर्ज्वाशी ' ( 1711810181] 
०प'2७०७० ), औद्योगिक वुर्ज्वाझी, कनिष्ठ 
बुर्ज्जाझी, ( ९७.४ 00प12०७०४७ ), शेतकरी 
कामगारवर्ग, बाजारबुणगे कामगार (]ए111)011]01- 
०160817191; ) म्हणजे देतमजूरांचा वर्ग. ' जमंनी- 
तील क्रांती आणि प्रतिक्रांती' ह्या ग्रंथात त्याने 
सात वर्गांत भेद केला आहे: सरंजामी उमराव, 
बर्ज्वाझी, कनिष्ठ बुर्ज्वाझी, श्रीमंत आणि मध्यम- 
स्थितीतील हेतकरी, गरीब शेतकरी, शेतमजूर 
आणि औद्योगिक कामगार. असे वर्गीकरण करताना, 
माक्‍संने त्या काळच्या इतिहासकारांत आणि समाज- 
शास्त्रज्ञांत सामाजिक वर्गाविषयीची जी संकल्पना 
प्रचलित होती आणि जिचा त्यांनी मोठ्या प्रमाणा- 
वर वापर केलेला आढळतो तिचाच केवळ स्वीकार 
केलेला आहे. 
पण सामाजिक वर्गांच्या मार्क्सेला अभिप्रेत 
असलेल्या अर्थामध्ये आणखी बरेच काही सामावलेले 
होते. लेनिनने म्हटल्याप्रमाणे, माकसने जे काही 
लिहिले आहे ते कोणत्या ना कोणत्या मार्गाने 
वर्गाच्या समस्येशी निगडित आहे. पण सामाजिक 
वर्गाची ही जी मूलभूत संकल्पना आहे तिची 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


मार्क्सने कधी व्याख्या केली नाही. लेनिनने पुढील 
व्याख्या दिली आहे: “ सामाजिक उत्पादनाची जी 
इतिहासनियत अक्ली व्यवस्था असते तिच्यात 
असलेल्या भिन्न स्थानांमुळे परस्परांपासून भिन्न 
असलेले लोकांचे मोठे समूह म्हणजे वेगवेगळे 
सामाजिक वर्ग; उत्पादनाच्या साधनांशी त्यांचे ज 
भिन्न संबंध असतात (आणि बहुतेकदा ह्या संबंधांना 
कायद्यांमध्ये स्थिर आणि निश्‍चित रूप देण्यात आलेले 
असते ) त्या संबंधांमुळे, श्रमाचे सामाजिक संघटन 
करण्यात ते ज्या भूमिका पार पाडतात त्यांच्यामुळे 
आणि ह्यांचा परिणाम म्हणून सामाजिक संपत्तीचा 
जो हिस्सा त्यांच्या वाट्याला येतो, त्याचे परिणाम 
आणि हा हिस्सा प्राप्त करून घेण्याची रीत ह्यांच्यामुळे 
हे वर्ग भिक्च ठरतात.” माक्‍संची ह्या विषयावरील 
जी मते होती त्यांचे सार ह्या व्याख्येत यथार्थपणे 
आणि पर्याप्तपणे आले आहे असे सामान्यपणे मान- 
ण्यात येते. पण माक्‍संच्या स्वतःच्या लिखाणात ही 
व्याख्या कुठेही आढळत नाही, हेही नमूद केले पाहिजे. 

माक्‍संने जे प्रचंड संशोधन केले त्याच्या अखेरी. 
अखेरीस सामाजिक वर्गाची आपली संकल्पना आणि 
वर्गविग्रहाविषयीची आपली उपपत्ती ह्यांचे पद्धतशीर 
विवेचन करावे, असे माक्‍संने ठरविल्यासारखे दिसते. 
* कॅपिटल 'च्या तिसर्‍या खंडाच्या अखेरच्या प्रकर- 
णात ह्याचा पुरावा आढळतो. दुर्देवाने हे प्रकरण 
अपुरे आणि अर्धवट राहिले आहे. एका पृष्ठापुरता 
मजकूर त्याने लिहिला असेल नसेल आणि त्याच्यात 
सामाजिक वर्गाच्या त्याच्या संकल्पनेपुढे ज्या 
अडचणी उभ्या ठाकतात असे त्याला दिसत होते, 
त्यांचीच त्याने प्रामुख्याने मांडणी केली आहे. 
माक्‍संने लिहिले आहे ते असे : 

“ उत्पादनसाधनांची श्रमापासुन अधिकाधिक 
फारकत करण्याकडे आणि विखुरलेली उत्पादन- 
साधने मोठाल्या समूहांत अधिकाधिक केंद्रित 
करण्याकडे भांडवलदारी उत्पादनपद्धतीची सततची 
प्रवृत्ती असते, भांडवलदारी उत्पादनपद्धतीच्या 
विकासाचा हा नियम आहे हे आपण पाहिले आहे. 


१, 'बुर्ज्वाझी ' हा इतिहासात विकसित झालेला विशिष्ट वर्ग आहे, असे माक्‍संचे मत असल्या . 
सळे ह्या शब्दाचे व संबंधित 'बुर्ज्वा) ह्या विज्षेषणाचे भाषांतर केलेले नाही. ह्या वर्गाचे स्वरूप ह्या 


डक्षाख्य़ातात-पुढेः स्पष्ट होईलच.< भाषांतरकती. 


भारतीय समाजातील वर्गकल्हाचे स्वरूप : 


ह्यामुळे श्रमाचे (181007 ) मजूरी-श्रमामध्ये 
( फ४४९-1800ए1 ) आणि उत्पादनसाधनांचे 
भांडवलामध्ये परिवर्तत होते आणि जमिनीच्या 
स्वरूपातील मालमत्तेची भांडवळ आणि श्रम 
ह्यांच्यापासुत फारकत होण्याची स्वतंत्रपणे धडूत 
य्रेणारी प्रक्रिया, किंवा जमिनीच्या स्वरूपातील सर्वे 
मालमत्तेचे भांडवलदारी उत्पादनपद्धतीशी अनुरूप 
अशा प्रकारच्या जमिनीच्या स्वरूपातील मालमत्तेत 
होणारे परिवर्तन ह्या प्रवृत्तीशी जुळते. केवळ श्रम- 
शक्‍तीचे असलेले मालक, भांडवलाचे मालक आणि 
जमीन-मालक- ज्यांच्या उत्पन्नाचे उगम अनुक्रम 
मजुरी, नफा आणि जमिनीपासून मिळणारा खंड हे 
असतात- किवा दुसर्‍या शब्दांत मजुरी मिळविणारे 
कामगार, भांडवलदार आणि जमीन-मालक हे 
नांडवलदारी उत्पादनपद्धतीवर आधारलेल्या आधु- 
निक समाजातील तीन मोठे वर्ग असतात. ” 

ह्यामुळे, सर्वसाधारणपणे असे मानण्यात येते 
क्री माक्‍संच्या दृष्टीने सामाजिक वर्गे हे त्यांच्या 
उत्पन्नाचे जे भिच उगम असतात त्यांच्यामुळे भिन्न 
ठरतात. पण मार्क्सेळा नेमक्या ह्या मताचे खंडन 
करायचे आहे असे दिसते. वरील उतार्‍्याच्या पुढे 
मार्क्सने असे लिहिले आहे : 

& ज्या प्रश्‍नाचे उत्तर पहिल्यांदी दिले पाहिजे तो 
प्रश्‍न असा, की एखादा वर्ग हा तो वर्ग कशामुळे 
ठरतो? आणि ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर दुसऱ्या एका 
प्रइनाच्या उत्तरापासून स्वाभाविकपणे निष्पन्न होते. 
हा प्रश्‍न असा, की मजुरी-कामगार, भांडवलदार 
आणि जमीनमालक हे तीन मोठे सामाजिक वर्ग 
आहेत, हे कशामुळे ठरते १" 

* प्रथमदर्शनी असे वाटेल, की ' उत्पन्न आणि 
उत्पक्षाचा उगम समान असल्यामुळे ' हे ह्या प्रश्‍नाचे 
उत्तर आहे. ज्यांचे सभासद असलेल्या व्यकती अनु- 
क्रमे मजरी, नफा आणि जमिनीचा खंड ह्यांच्यावर, 
आपली श्रमशक्ती, आपले भांडवल आणि आपली 
जमीन ह्यांच्यापासून होणाऱ्या प्राप्तीवर, जगतात 
असे हे तीन मोठे वर्ग आहेत. शं 

« वण ह्या दृष्टिकोणातून उदा. डॉक्टसे आणि 
अधिकारी असेही दोन वर्ग आहेत असे मानावे लागंल; 
कारण हेही दोन भिन्न सामाजिक गटांत समाविष्ट 
असतात आणि प्रत्येक गटाच्या सभासदांचे उत्पन्न 

न. भा, ₹ 


१ 


त्यांना एकाच उगमापासून लाभत असते. पण मग 
हितसंबंध आणि दर्जा ह्यांच्यातील भेदांमुळे सामाजिक 
श्रमाचे जे विभाजन होते त्याच्यामुळे कामगार. 
भांडवलदार आणि जमीनदार ह्यांच्यात जे अनंत 
गट पडतात त्यांच्याविषयीही असेच म्हणावे लागेल. 
उदा. जमीनदारांचे द्राक्षमळ्यांचे मालक, शेतमालक, 
जंगलांचे मालक, खाणमालक, जेथे मासे पकडता 
येतात अश्या समुद्रपट्टीचे मालक असे गट पडतील. "' 
आणि एवढे लिहून झाल्यावर मार्क्सने आपली 
लेखणी कायमची बाजूला ठेवली. ' सामाजिक वर्ग 
हा सामाजिक वर्ग कशाने ठरतो ? ? हा सुरवातीला 
उपस्थित केलेला प्रश्‍नही अतृत्तरित राहिला आहे. 
तेव्हा माक्संच्य़ा लिखाणातून जे काही हाताशी 
लागेल त्याच्यावर विसंबून राहणे आपल्याला प्राप्त 
आहे. मला असे सुचवायचे आहे, को ह्या परिस्थितीत 
* कम्युनिस्ट पक्षाच्या जाहीरनाम्य़ा'कडे वळणे 
फायद्याचे ठरेळू. हा १८४८ मध्ये प्रसिद्ध झाला 
आणि म्हणून माक्‍संच्या पूर्वकाळातील लिखाणात 
तो मोडतो. मार्क्स व एंगल्स हे त्यांचे संयुक्‍त लेखक 
आहेत. पण त्याच्या केंद्रस्थानी असलेला मूलभूत 
सिद्धांत हा माकसंचा आहे, हे एंगल्सने त्याच्या इंग्रजी 
आवृत्तीच्या प्रस्तावनेत स्पष्ट केले आहे. हा जाहीर- 
नामा म्हणजे ५० पृष्ठांहन ल्हान असलेली एक 
छोटीशी पुस्तिका आहे. तिच्यात आढळणाऱ्या सुत्रमय 
आणि तकंबद्ध मांडणीद्वारा माक्‍संच्या उपपत्तीचे 
प्रतिपादन करण्यात आले आहे असे म्हणण्यापेक्षा, 
भांडवलशाही समाजाच्या विकासाचे आणि भवि- 
तव्पाचे माक्‍क्‍संचे दर्शन तिच्यातून व्यक्‍त झाले आहे, 
असे म्हणणे अधिक योग्य ठरेल. माक्‍संचे सामाजिक 
उपपत्तीविषयीचे नंतरचे संशोधन व सिद्धांत ह्या 
दर्शनावर आधारले आहेत. ह्या समस्यांविषयीचो 
तुमची मते-तुमची ठाम मते किवा त्यांचा कल 
-काही असोत; ह्या दर्शनाच्या भव्यतेने, त्याच्या 
आर्ष गुणांनी तुम्ही प्रभावित झाल्याशिवाय राहणार 
नाही; विशेषतः ही पुस्तिका १८४८ मध्ये म्हणजे 
१२५ वर्षांपुर्वी लिहिण्यात आली आहे, हे ध्यानात 
घेतले तर हा प्रभाव द्विगुणित होतो. मी जे विचार 
पुढे मांडणार आहे त्यांच्या समर्थनासाठी मला ह्या 
जाहीरनाम्यातून विस्तृत प्रमाणावर उतारे उद्धृत 
करावे लागणार आहेत. ह्यामुळे माक्‍संच्या लिखा- 


१८ 


णाचे सामर्थ्यं, ह्या लिखाणातील बौद्धिक चमक 
आणि त्याचा विशिष्ट बौद्धिक स्वाद ह्याचाही 
प्रत्यय तुम्हाला येईल. 

जाहीरनाम्याची सुरवात आता ऐतिहासिक 
ठरलेल्या ह्या विधानाने होते. “ आतापर्यंत अस्ति- 
त्वात असलेल्या सवे समाजांचा इतिहास हा वर्गकल- 
हाचा इतिहास आहे.” आणि पुढे : “ इतिहासाच्या 
पूर्वीच्या कालखंडात आपल्याला जवळजवळ सर्वत्र 
समाजाची वेगवेगळ्या श्रेणींमध्ये ( 0१९15 ) 
करण्यात आलेली एक गुंतागुंतीची रचना आढळते, 
सामाजिक पदाचा उच्चनीचतेच्या तत्त्वावर आधार- 
लेला बहुविध अनुक्रम आढळतो .. ... सरंजामी 
समाजाच्या विनाशयातून उद्‌भवलेल्या आधूनिक 
बूर्ज्वा समाजाने वर्गामधील वितुष्टे संपुष्टात आण- 
लेली नाहीत. त्याने फक्त जुन्या वर्गाच्या जागी 
नवीन वगग प्रस्थापित केले आहेत, दडपझ्याहीच्या 
जुन्या परिस्थितीच्या जागी नवीन परिस्थिती 
आणि लढ्याच्या जुन्या प्रकारांच्या जागी नवीन 
प्रकार निर्माण केले आहेत ... आपल्या कालखं- 
डाच्या, म्हणजे बुर्ज्वाझीच्या कालखंडाच्या ठिकाणी 
त्याला वेगळे करणारे हे वैशिष्ट्य आहे : वर्गावर्गा- 
तील विरोधाला त्याने एक साधे, सरळ खूप दिले 
आहे. सबंध समाज अधिकाधिक दोन महान्‌, 
परस्परविरोधी गटांत, बूर्ज्वाशी आणि कामकरी 
ह्या दोन परस्परांसमोर सरळ ठाकलेल्या महान्‌ 
वर्गांमध्ये दुभंगतो आहे. ” 

मा्क्सेने ह्या दोन सामाजिक वर्गांच्या व्याख्या 
केल्या नाहीत. पण पुस्तिकेच्या इंग्रजी आवृत्तीला 
दिलेल्या एका तळटीपेमध्ये एंगल्सने पुढील व्याख्या 
दिल्या आहेत: “ बुर्ज्वाझी म्हणजे आधूनिक भांडवल- 
दारांचा वर्ग, उत्पादनसाधनांचे जे मालक असतात 
आणि मजुरीवर जे कामगारांना कामावर ठेवून 
घेतात त्यांचा वर्ग, कामकरी म्हणजे मजुरी- 
कामगारांचा वर्ग, ज्यांची स्वतःची अ्ली कोणतीही 
उत्पादनसाधने नसल्यामुळे जगण्यासाठी ज्यांना 
स्वतःची श्रमशक्ती. विकावी लागते अशांचा वग. ” 
.. बुर्ज्वाझी, हा वर्ग पहिल्याने घेऊ. ह्या वर्गाला 
वेगळे. पाडणारे त्याचे वैशिष्ट्य कोणते ? अर्थात्‌ 
ले उत्पादनसाधनाचे मालक असतात आणि मजुरी- 
कामगारांना: कामावर ठेवणारे. असतात, हीं वस्तु- 


- नेवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


स्थिती, हा वर्ग कसा उद्‌भवला ? भाक्‍संचे स्पष्टीकरण 
असे: “.,.. आधुनिक वृर्ज्वाश्ञी हा वर्ग स्वतःच 
विकासाच्या एका दीघ प्रक्रियेची, उत्पादनाच्या 
आणि विनिमयाच्या प्रकारांत घडून आलेल्या 
क्रांतीच्या एका मालिकेची निर्मिती आहे ,.. उत्पाद- 
नाच्या आणि विनिमयाच्या साधनांच्या ज्या पायावर 
वुर्ज्वाझीने स्वतःची उभारणी केली, त्यांचे जनन 
सरंजामी समाजात झाले, उत्पादनाच्या आणि 
विनिमयाच्या ह्या साधनांच्या विकासाच्या एका 
टप्प्यावर, ज्या परिस्थितीत सरंजामी समाजात 
उत्पादन व विनिमय चालत असे ती परिस्थिती, 
शेतीचे आणि वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या कारखा- 
न्यांचे सरंजामी संघटन, एका शब्दात सांगायचे 
तर मालमत्तेविषयीचे सरंजामी संबंध ह्यांचा आणि 
अगोदरच विकसित झालेल्या ह्या उत्पादक शक्‍ती 
ह्यांचा परस्परांशी मेळ बसेनासा झाला; हे संबंध 
म्हणजे उत्पादक शक्‍तीवरील वंधने ठरू लागली .. . 
त्यांची जागा मुक्‍त स्पर्धा आणि तिच्यासमवेत 
आलेले तिच्याशी अनुरूप असे सामाजिक व राजकीय 
संघटन आणि बृर्ज्वाझी ह्या वर्गाचा आथिक व 
राजकीय वरपगडा ह्या गोष्टींनी घेतली, ” 

तेव्हा सरंजामी काल्खंड वुर्ज्वा काल्खंडाहून जो 
वेगळा ठरतो, तो ह्या कालखंडात सरंजामी संबंधांची 
जागा मुक्‍त स्पर्धा घेते म्हणून. येथेही माक्‍संचे म्हणणे 
उद्धृत करण्यासारखे आहे. “ जेथे जेथे बर्ज्वाझी 
वरचढ ठरला तेथे तेथे त्याने सर्वे सरंजामी संबंध 
संपुष्टात आणले आहेत; एकत्र कुटुंबपद्धतीत कुटुंब- 
प्रमुखाचे आधिपत्य सर्वांनी मानणे, सर्वच ज्येष्ठांचा 
सर्वे कनिष्ठांनी मान राखणे आणि सर्व ज्येष्ठांनी 
सर्वे कनिष्ठांची काळजी घेणे, ह्यांसारखे जे परस्पर- 
संबंध आढळतात, त्यांच्या धर्तीवरील सर्वे सामाजिक 
संबंध बुर्ज्वाझी ह्या वर्गाने नष्ट केले आहेत; किंवा 
एखाद्या सुखी, नांदत्या गोकुळात आढळतील तसे 
परस्परांमधील असीम सौहार्दाचे भावरम्य संबंध कुठे 
असले, तर तेही नष्ट केळे आहेत. माणसाला त्याच्या 
“नॅसगिक वरिष्ठांशी ' जोडणारा सरंजामी संबंधांचा 
जो चित्रविचित्र गोफ होता, तो त्याने निर्दयपणे तोडन 
टाकला आहे. माणसामाणसांमध्ये नागड्या स्वार्था- 
शिवाय, ' रोख रकमे 'च्या देण्याघेण्याशिवाय दुसरा 
कोणताही दुवा त्यानें राहू दिला नाही. व्यक्‍ती 


भारतीय समाजातील वगकल्हाचे स्वरूप : 


म्हणून माणसाला असलेल्या मूल्याचे विसर्जन त्याने 
विनिमय-मूल्यात केले आणि सरंजामी व्यवस्थेत जी 
अगणित, निरंतरची वतनदारी ( ०॥७7॥6120 ) 
स्वातंत्र्ये होती त्यांच्या जागी त्याने एकाच वेदर- 
कार स्वातंत्र्याची प्रस्थापना केली-खुला व्यापार, 
एका शब्दात ही गोष्ट मांडायची तर असे म्हणता 
येईल, कौ धाभिक आणि राजकीय आभासांच्या 
अवगुंठनात दडलेल्या पिळवणुकीच्या जागी त्याने 
उघड्या-नागड्या, निलंज्य, सरळ, पाशवी पिळ- 
णुकीची स्थापना केली. ” 

पण थांबा. आपण एवढ्याचीच दखल घेतली, 
तर गैरसमज होईल. दोनच पृष्ठांनंतर, बुर्ज्वाझीने 
खुली स्पर्धा आणि खुला व्यापार ह्यांच्या साहाय्याने 
जे साधले आहे, त्याचे माक्‍संने उज्ज्वळ गुणगान केले 
आहे. मी एक छोटासाच उतारा उद्धृत करतो. 
माक्‍सं म्हणतो : 

“ ऐतिहासिक दृष्टीने पाहता बुर्ज्वाझीने एक 
अत्यंत क्रांतिकारक भूमिका बजाविली आहे.... ... 
माणूस आपल्या कृतिशीलतेने काय घडवून आणू 
शकतो, हे पहिल्यांदा दाखवून देण्याचा मान त्याचा 
आहे... .- आपल्या फारतर शंभर वर्षांच्या अम- 
दानीत भांडवलदार वर्गाने एवढ्या भरघोस आणि 
प्रचंड उत्पादनशक्‍्ती निर्माण केल्या आहेत, कौ 
पुर्वीच्या सर्वे पिढ्यांनी निर्माण केलेल्या उत्पादन- 
शक्‍ती एकत्रित केल्या, तरी त्यांच्याहून त्या अधिक 
भरतील. माणसाने अंकित केलेल्या निसगैशकती यंत्रे, 
रसायनशास्त्राचे औद्योगिक उत्पादन आणि शेती 
यांसाठी केलेले उपयोजन, वाफेच्या शक्‍तीवर चाल- 
णारी जहाजे, आगगाड्या, तारायंत्रे, शेतीसाठी 
खली केलेली सबंध खंडेच्या खंडे, नद्यांतून काढलेले 
कालवे, भूमीतून जादूने उगवावे तश्ाप्रकारे फोफा- 
वलेले लोकसमूह-सामा जिक श्रमाच्या कुशीत एवढ्या 
उत्पादक शक्‍ती सुप्त आहेत ह्याची चाहूल तरी 
अगोदरच्या कोणत्या शतकाला लागली होती काय ?' र 

मग बिघडले काय होते ? बिघडले होते ते 
एवढेच, की हे असेच अनंतकाळपर्यंत चालत राहू 
शकणार नाही, असा माक्‍संचा विश्‍वास होता. ह्याची 
कारणे अश्ली होती : मार्क्स म्हणतो, “ आधुनिक 
बर्ज्वा समाजाची, उत्पादनाच्या, विनिमय आणि 


षा 


मालमत्ता यांच्या काही. विशिष्ट .संबंधांवर आधार. 


१९ 


लेल्या आणि उत्पादनाची आणि विनिमयाची जणू 
काय जादूने करावी तशी राक्षसी प्रमाणावर 
निर्मिती केलेल्या ह्या समाजाची स्थिती, आपण 
स्वतःच मंत्रांनी उठविलेल्या पै्याचिक शक्‍तींचे 
ज्याला नियंत्रण करता येईनासे क्षाले आहे; अश्या 
मांत्रिकासारखी आहे. गेली अनेक दशके उद्योगधंदे 
आणि व्यापार ह्यांचा इतिहास म्हणजे आधुनिक 
उत्पादक शक्‍तींनी उत्पादनाच्या आधूनिक परि- 
स्थितीविरुद्ध, वुर्ज्वाझी आणि त्यांची सत्ता ह्यांच्या 
अस्तित्वाची अट असलेल्या, मालमत्ताविषयक 
संबंधांविरुद्ध केलेल्या बंडांचा इतिहास आहे. व्यापा- 
रात चक्रनेमिक्रमाने परत परत उद्‌भवणाऱ्या आणि 
सबंध भांडवलशाही समाजाला आपल्या शक्‍ती 
पणाला लावायला भाग पाडणाऱ्या पेचप्रसंगांचा 
( ७1818 ) केवळ निर्देश ह्या संदर्भात पुरेसा 
ठरेल. असा प्रत्येक पेचप्रसंग पूर्वीच्या पेचप्रसंगां- 
हून अधिक मोठा धोका हया समाजाला निर्माण 
करतो. ह्या पेचप्रसंगांत, त्या त्या काळी अस्ति- 
त्वात असलेल्या उत्पादनाचा मोठा भाग, एवढेच 
नव्हे तर पूर्वी निर्माण करण्यात आलेल्या उत्पादन- 
शक्‍तींचाही मोठा भाग मधूनमधून नष्ट होतो . . . 
भांडवलशाही समाजाची परिस्थिती ( भांडवलशाही 
समाजाच्या अस्तित्वाच्या अटी ), स्वतःच निर्माण 
केलेली संपत्ती सामावून घेण्याच्या दृष्टीने अति 
संकुचित असते . . . भांडवलशहांनी ज्या शस्त्रांनी 
सरंजामी व्यवस्थेला जमीनदोस्त केले, तीच शास्त्रे 
आता भांडवल्शाहीविरुद्ध वापरण्यात येतात.' खुली 
स्पर्धा आणि खुलाव्यापार ही शास्त्रे माक्सला 
अभिप्रेत होती. 

वस्तुस्थिती अशी आहे, की माक्‍संने हे लिहिल्या- 
नंतर भांडवलश्याही समाज अश्या खूप पेचप्रसंगांतून 
तगून राहिला आहे. खुल्या स्पर्धेच्या परिस्थितीमध्ये 
काही बदल करून ही गोष्ट ह्या. समाजाने साधली. 
१९३० सालची मोठी मंदी हा अशा स्वरूपाचा 
शेवटला मोठा पेचप्रसंग होता. माक्‍संच्या सैद्धांतिक 
बैठकीशी छान रीतीने जुळणारा असा तो होता 
आणि ह्या प्रकारचे, आथिक व्यवस्थेला कोलमडून 
टाकणारे व सबंध समाजाला संकटात लोटणारे 
पेचप्रसंग भांडवलशाही व्यवस्थेला अपरिहार्य 
असतात, ह्या समजुतीला पुष्टी देणारा होता. पण 


--] 


दुसऱ्या जागतिक युद्धानंतरच्या तीन दशकांत उग्र 
मंदीचे एकही उदाहरण आढळत नाही, ह्याचा 
' माक्‍संवादी उपपत्ती उलगडा करू शकत नाही. 
ह्याचे कारण असे, की मक्तेदारी भांडवलशाहीचा 
(7010017 ५७७1811810) ) झालेला उदय 
भाणि तिने खुल्या स्पर्धेच्या अटींत विशिष्ट प्रकारे 
घडवून आणलेले बदल, ती ध्यानात घेत नाही. 
खुल्या स्पर्धेमध्ये केंद्रीकरणाची आणि एकत्रीकर- 
णाची जी प्रवृत्ती असते तिची दखल माक्‍संने घेतली 
आहे, यात शंका नाही. तो म्हणतो, “विखुरलेली लोक- 
संख्या, विखुरलेली उत्पादनसाधने आणि मालमत्ता- 
ह्या प्रकारची समाजस्थिती नाहीशी करण्याचा 
भांडवलदारवर्ग अधिकाधिक प्रयत्न करतो. त्याने 
लोकसमूहांना एकत्र एकवटायला लावले आहे, 
उत्पादनसाधनांचे केंद्रीकरण केले माहे आणि माल- 
मत्ता काही व्यक्तींमध्ये एकत्रित केली आहे.' पण 
ह्यापासून त्याने काढलेला निष्कषं असा होता, की 
“ ह्यांचा परिणाम अपरिहार्यपणे राजकीय केंद्रीकर- 
णात होणार. * पण त्याचवेळी मोठ्या प्रमाणावरील 
उद्योगघंदे (19186-808]6 61(61]100180) आणि 
मक्तेदारी ह्यांचा भांडवलशाही उत्पादनाच्या इतर 
अंगांवर, विशेषतः खुल्या स्पर्धेच्या स्वरूपात आणि 
अटींवर काय परिणाम होतो, ह्याचा शोध त्याने 
घेतला नाही. अर्थात्‌ माक्‍संने आपले लेखन शंभर 
वर्षापूर्वी केळे होते, ही गोष्ट ध्यानात घेतली तर 
त्याने हेसुद्धा केले पाहिजे होते ही अपेक्षा अतिरेकी 
ठरेल. पण “ भांडवलशाही व्यवस्थेमध्ये सुप्त अस- 
लेल्या क्षमतांपैकी ज्या क्षमता तिच्या इतिहासाच्या 
स्पर्धात्मक टप्प्यामध्येसुद्धा बहरू शकल्या असत्या, 
त्या सवे बहरण्यापूर्वी कितीतरी अगोदर भांडवल- 
झ्ाही व्यवस्था उलथून पडेल अद्ली माक्‍संची अपेक्षा 
होती, ' असा जो संशय बारन आणि स्वीक्ची ह्यांनी 
व्यक्‍त केला आहे, तो सत्य असेलही. 
पंण ह्या मुद्याचा मला येथे अधिक विचार करा- 
यचा नाही; कारण तो माझ्या आजच्या विषयाशी 
संबंधित नाही. पण आपण एक महत्त्वाचा मुद्दा 
ध्यानात घेतला पाहिजे- आणि सामान्यपणे हा मुद्दा 
स्पष्टपणे ध्यानात धेतला जात नाही, विशेषतः 
माक्‍संवाद्यांकडून ध्यानात घेतला जात नाही- हा 
मुद्दा असा, की माक्‍संने भांडवल्शाहीचे केलेले 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९५८ 


विदलेषण हे पूर्णपणे स्पर्धात्मक अश्या अथंव्यवस्थे- 
पुरते मर्यादित आहे आणि म्हणून आजच्या भांडवल- 
शाहीच्या अनेक वैशिष्ट्यांचा उलगडा करण्याच्या 
दृष्टीने ते अपुरे आहे. 

भाता दुसर्‍या वर्गाकडे, म्हणजे कामकरीवर्गाकडे 
(. 0701018118, ) वळूया. कामकरीवगं ही बुर्ज्वा 
समाजाची निर्मिती आहे. माक्‍संने म्हटले आहे 
त्याप्रमाणे ' कामकरीवर्ग ही बुर्ज्वाझीची विशिष्ट 
आणि तिच्या स्वरूपाचे सार व्यक्‍त करणारी 
निर्मिती आहे. ' भांडवलदार वर्ग म्हणजे उत्पादन- 
साधनांच्या मालक असलेल्या आणि मजुरी-कामगा- 
रांना कामावर ठेवणाऱ्या व्यक्‍ती, अशी भांडवलदार 
वर्गाची व्याख्या केली, तर ह्या वर्गाने ज्याच्याकडे 
कोणत्याही उत्पादनसाधनाची मालकी नसते आणि 
म्हणून ज्याला जगण्यासाठी आपले श्रम विकावे 
लागतात असा वर्ग निर्माण केला पाहिजे, हे उघड 
आहे; म्हणून भांडवलदारवर्ग स्वत:चाच हात्रू निर्माण 
करतो. मासं म्हणतो, ' आपले मरण ज्यांच्यामुळे 
ओढवेल अशी शस्त्रे तर भांडवल्दारवर्गाने घडविली 
आहेतच; पण जी ही शस्त्रे वापरतील अश्ली 
माणसेही त्याने अस्तित्वात आणली भाहेत. ही 


माणसे म्हणजे आधुनिक कामगारांचा वर्ग, 
कामकरीवगं. ' 


बुर्ज्याझी आणि कामकरीवर्ग यांच्यामधील वर्ग- 
लढा आणि त्यात कामकरीवर्गाचा अपरिहार्यपणे 
होणारा विजय ह्याविषयीची माक्‍संची जी संकल्पना 
होती तिची रूपरेखा येथे माक्संच्याच शब्दांत देतो : 


“ ज्या प्रमाणात बुर्ज्वाज्ञीचा म्हणजे भांडवलाचा 
विकास होतो, त्याच प्रमाणात कामकरीवर्गाचाही, 
आधुनिक कामगारवर्गाचाही, विकास होतो-हा 
म्हणजे जोपर्यंत त्यांना काम मिळेल तोपर्यंतच जग 
शकणार्‍या श्रमिकांचा वर्गे असतो आणि जोपयत 
त्यांच्या श्रमांनी भांडवलात वाढ होत असते, तोपर्य- 
तच त्यांना काम मिळू शकत असते. ज्यांना स्वतःला 
किरकोळीने, एकएकटे विकावे लागते ते हे कामगार 
ज्याचा व्यापार करण्यात येतो, अज्ञा दुसऱ्या कोण- 
त्याही पदार्थासारखाच एक जिन्नस असतो आणि 
म्हणून स्पर्धेचा परिणाम म्हणून जे सर्व फेरबदल 
धडत असतात, बाजांरभावाचे जे सारे चढउंतार 


भारतीय समाजातील वगकल्हाचे स्वरूप : 


असतात ते ह्या जिन्नसाच्या बाबतीतही घडत 
असतात.” र 

“ यंत्राच्या व्यापक प्रमाणावर होणाऱ्या वापरा- 
मुळे आणि श्रमविभागामुळे कामकऱ्यांना कराव्या 
लागणाऱ्या कामातील व्यक्‍तिगत वैशिष्ट्य नाहीसे 
होते आणि म्हणून कामकऱ्यांच्या दृष्टीने ते पूर्णपणे 
नीरस बनते. कामगार हे यंत्राला जोडलेले एक 
उपांग (9101070920 ) बनते आणि जे कसब 
त्याला साधावे लागत असते ते अगदी साधे, एकसुरी 
(170010101018 ) आणि अगदी सहज कमावता 
-येईल असे असते. ह्यामुळे एका कामकऱ्याचे 
उत्पादन करण्यासाठी पडणारा खर्चे, हा जवळ- 
जवळ पुर्णपणे त्याला केवळ जीवधारणेसाठी 
आणि प्रजोत्पादनासाठी ज्या वस्तु आवश्यक 
असतात त्यांच्यावरील खर्चाएवढा मर्यादित असतो. 
पण कोणताही जिन्नस घेतला, तर त्याची आणि 
म्हणून श्रम हा जो जिन्नस आहे त्याचीही किमत 
त्याच्या उत्पादनासाठी होणाऱ्या खर्चाएवढी असते. 
ज्या प्रमाणात काम अधिक घृणास्पद बनत जाते, त्या 
प्रमाणात मजुरी कमी होत जाते.” 

“< उद्योगधंद्याचा जसजसा विकास होत जातो 
तसतसा .कामकरीवर्ग केवळ संस्थेने वाढत जात नाही; 
तो मोठमोठ्या समूहांत एकत्रित होत जातो, त्याचे 
बळ वाढत जाते आणि ह्या बळाची त्याची जाणीवही 
वाढत जाते. यंत्रामुळे वेगवेगळ्या प्रकारच्या श्रमां- 
मधील भेद, त्यांची वैशिष्ट्ये जसजसी पुसली जातात 
आणि मजुरी जसजशी जवळजवळ सवंत्र एकाच 
खालच्या पातळीवर आणून ठेवण्यात येते, तसतशा 
कामगारवर्गात जे वेगवेगळे हितसंबंध असतात, आणि 
जीवनाच्या ज्या अनेक भिन्न परिस्थिती असतात त्या 
अधिकाधिक समान बनतात. भांडवलदारांमधील 
वाढती स्पर्धा आणि तिच्यातून निर्माण होणारे पेच- 
प्रसंग ह्यांच्यामुळे कामगारांच्या मजुरीत अधिका- 
धिक चढउतार होत जातात. यंत्रांमध्ये सतत कर- 
ण्यात येणार्‍या सुधारणेमुळे- आणि ही अधिकाधिक 
वेगाने विकसित होत असते- त्यांची उपजीविका 
अधिकाधिक अशाइवत बनत जाते; वैयक्तिक काम- 
गार आणि वैयक्तिक भांडवलदार यांच्यामध्ये 
होणाऱ्या टकरींना अधिकाधिक दोन वर्गामधील 
टकरींचे स्वरूप येत जाते. ह्यानंतर कामगार भांड- 


'आणि 


२१ 


वलदाराविरुद्ध संघटना- मजूर संघटना- उभारतात; 
मजुरीचा दर वरचा राखण्यासाठी ते एकत्र येतात; 
आपण अधूनमधून जी बंडे करू त्यांच्यासाठी अगो- 
दरच तरतूद करण्यासाठी ते कायमचे संघ प्रस्थापित 
करतात.” . 

“ कामकऱ्यांचे एका वर्गामध्ये व म्हणून एका 
राजकीय पक्षामध्ये हे जे संघटन झालेले असते 
त्यामुळे ...-... बुर्ज्वाझीमध्ये जे भेद असतात त्यांचा 
फायदा उठवून, कामकर्‍्यांच्या विशिष्ट हितसंबंधाची 
कायद्यामध्ये दखल घेणे भाग पडते.” र 

५ अखेरीस, वर्गेलढ्यांचा निर्णायक प्रहर जेव्हा 
जवळ येऊत ठेपतो ..-. तेव्हा शासक वर्गाचा एक' 
लहान विभाग स्वतःला ह्या वर्गापासुन तोडतो 
क्नांतिकारक वर्गाला येऊन मिळतो ... 
मध्यमवर्गाचा एक भाग, विदोषतः इतिहासाच्या 
समग्र गतीचे सैद्धांतिक आकलन करण्याची पातळी 
ज्यांनी स्वतः होऊन गाठलेली असते अश्या मध्यम- 
वर्गीय विचारवंतांचा एक विभाग, कामकरीवर्गात 
सामील होतो.” 

“< आतापर्यंत समाजव्यवस्थेचा प्रत्येक प्रकार 
दडपणारा वर्ग आणि दडपला गेलेला वर्ग यांच्या- 
मधील वितुष्टावर आधारलेला होता. पण एखाद्या 
वर्गाला दडपून टाकायचे, तर कित्येक अटींचे पालन 
होईल असे आइवासन त्याला लाभणे आवश्यक 


'असते; म्हणजे ह्या अटींना अनुसरून आपले गुलामी 


अस्तित्व त्याला निदान चालू ठेवता येते. भूदास- 
पद्धतीच्या काळात भूदास ( 8९ ) कम्यूनचा 
सभासद होण्यापर्यंत वर चढू शकत असे आणि 
ह्याच प्रकारे अबाधित सरंजामशाहीचे जू खांद्यावर 
बाळगीत असतानाही, मध्यमवर्गामध्ये विकसित 
होण्याची कामगिरी कनिष्ठमध्यमवर्ग साधू शकला. 
ह्याच्या उलट, आधुनिक कामगार उद्योगधंद्यांच्या 
प्रगतीबरोबर वरवर चढत जाण्याऐवजी स्वत:च्या 
वर्गाच्या जीवनपरिस्थितीच्या, जीवनाच्या पातळीच्या 
खालीखाली अधिकाधिक खोल बुडत जातो. तो 
अकिचन बनतो आणि लोकशाही व संपत्ती यांच्यापेक्षा 
अकिचतावस्था अधिक झपाट्याने फैलावत जाते. 
आणि मग मध्यमवगे हा ह्यापुढे समाजाचा शासक वग 
म्हणून रहांयला आणि आपल्या अस्तित्वाच्या अटी 
सर्वोच्च नियम म्हणून समाजावर लादायला नालायक 


श्रे 


आहे हे स्पष्ट होते. तो ज्ञासक म्हणून रहायला 
नालायक ठरतो; कारण आपल्या गुलामांना त्यांच्या 
गुलामीतही अस्तित्वाची हमी द्यायला तो असमथं 
असतो. कारण तो ह्या गुलामाला अज्ञा अवस्थेत 
नाइलाजाने आणून सोडतो, की तो गुलाम त्याचे 
'पोषण करू शकत नाही,. तर त्याला त्या गुलामाचे 
'पोषण करांवे लागते. अशा मध्यमवर्गाच्या हाताखाली 
समाज यापुढे नांदू शकत नाही; दुसर्‍या. शब्दांत, 
श्याचें अस्तित्व समाजाशी सुसंगत राहिलेले नसते. 

“ भांडवलाची घडण आणिं वृद्धी ही मध्यम- 
'वर्गाच्या अस्तित्वाची आणि सहीची अनिवार्य अट 
'असते आणि मजुरी-श्रम ( ७9४० - 189001 ) 
अस्तित्वात असणे, ही भांडवलाची अनिवार्ये अट 
आहे. मजुरी-श्रम हा केवळ कामकर्‍्यांमधील 
'स्पर्धेवर आधारलेला असतो. उद्योगधंद्याच्या प्रगती- 
'मुळे- आणि हया प्रगतीचा मध्यमवर्गच अभावित 
अ्रणेता असतो-पुर्वी कामकरी स्पर्धेमुळे जे एकएकटे 
पडलेले असत . ते एकत्रित येतात आणि त्यांचे 
क्रांतिकारक संघ बनतात. वस्तूंचे उत्पादन करण्याची 
आणि उत्पादित वस्तु हस्तगत करण्याची मध्यम- 
वर्गाची कारवाई ज्या पायावर आघारलेली असते तो 
पायाच, आधुनिक उद्योगधंद्यांच्या .ह्या प्रगतीमुळे 
'उखडून निघतो. तेव्हा मध्यमवर्ग उत्पादन करीत 
असलेल्या गोष्टींत सर्वांत लक्षणीय काय असेल, तर 
स्वतःचे थडगे खणणार्‍यांचे तो करीत असलेले 
.उत्पादन. त्याचे पतन आणि कामकरीवर्गाचा विजय़ 
सारखेच अपरिहायें असतात.” 

माक्‍संचे विवेचन मी जे विस्ताराने उद्धृत केले 
आहे, त्याचा उद्देश असा आहे की बुर्ज्वाझी 
भाणि कांमकरीवर्ग ह्यांच्यामधील लढ्याची 
होणारी वाटचाल आणि त्यात अखेरीस आणि 
भपरिहार्यंपणे बूर्ज्याझीचे होणारे पतन व काम- 
करोवर्गाचा होणारा जय ह्यांविषयी'ची माक्‍संची 
संकल्पना तुमच्या. मनात ताजी. असावी. ह्यात 
'कामकरीवर्गाचे कामगारसंघांत होणारे संघटन, 
'त्यातुन राजकीय सत्तेचा त्याला होणारा लाभ, 
हंथांमुळे त्यांच्या हक्कांना व हितसंबंधांना मिळणारी 
कायदेशीर मान्यता आणि- ही सर्वांत महत्त्वाची 
ग्रोष्ट- सामूहिक. वाटाघाटींती मजुरीचे दर वर 
नेण्याची . व .राखण्याची प्रक्रिया ह्या गोष्टींना 


जेव भारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


माक्स अतिशय महत्त्व देतो आणि हे योग्यच आहे. 
बुर्ज्जाझीमध्ये मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगधंद्यांचा 
-(1&17४९-80810 110081४ ) आणि मक्तेदारी 
भांडवलशाहीच्या झालेल्या विकासाची ही नेमकी 
उलटी बाजू , तिचे प्रतिबिंब असते. किंबहुना असे 
म्हणता येईल, की मोठ्या प्रमाणावरील उद्योगधंदे 
आणि मक्तेदारी भांडवल्झाही ज्या प्रमाणात 
विकसित होते, तेवढ्याच प्रमाणात कामकरीवर्गात 
कामगारसंघांचे बळ वाढत जाते. पहिल्या घटनेमुळे 
भांडवलदारांमध्ये. खुल्या स्पर्धेची जी परिस्थिती 
असते तिला मुरड पडते; दुसऱ्या घटनेमुळे कामकरी- 
वर्गामधील खुल्या स्पर्धेच्या परिस्थितीला मुरड 
पडते. ह्याचा पुरता अर्थ ध्यानात घेणे मासला 


'जमले नाही; कारण त्याचा विचार पुणेपणे स्पर्धा- 


त्मक अथंव्यवस्थेच्या चौकटीत बंदिस्त राहिला. 


'ह्यामुळेच * मजुरी-श्रम हा केवळ कामकऱ्यांमधील 


स्पर्धेर आधारलेला असतो ' किंवा मजरी 
-कामकऱ्यांचा आधुनिक वर्ग * स्वतःला एकएकटे 
विकतो आणि म्हणून स्पर्धेमुळे होणारे सवे 
फरबदल, बाजारभावात होणारे सर्व चढउतार 
भोगणे त्याच्या वाट्याला येते! आणि इतर॑ सवे 
जिनसांप्रमाणे त्यांना जी किमत मिळते ती * काम- 
कर्‍याचे उत्पादन करण्यासाठी पडणाऱ्या खर्चा- 
एवढी असते, म्हणजे त्याला केवळ जीवधारणे- 
साठी आणि प्रजोत्पादनासाठी ज्या वस्तु आवश्यक 
असतात त्यांच्यावरील खर्चाएवढी मर्यादित असते ? 
अशी विधाने तो करतो. कामगार-संघटनांचा उदय 
होईल आणि कामगार श्रमाचा भाव ठरविण्यासाठी 
सामूहिक शक्‍तीचे पाठबळ देऊन आपल्या मागण्या 
करतील, हे भाकित माक्‍संने अगोदरच स्पष्टपणे 
केले होते; पण त्यामुळे वर वर्णन केलेली सर्व 
परिस्थिती बदलेल हे त्याच्या ध्यानात आले नाही, 

माक्‍संचे विचार पूर्णपणे खुल्या असलेल्या स्पर्धा- 
त्मक अथंव्यवस्थेच्या चौकटीत बंदिस्त असल्यामळे 
कामगारांचा पुर्णपणे एकविध, परस्परांमधील कोण- 
त्याही भेदांना वज्यं करणारा असा वगे असतो, असे 
मानणं त्याला आवश्यक होते. ह्यामुळेच “ यंत्रांच्या 
व्यापक प्रमाणावर होणार्‍या वापरामुळे आणि 
श्रमविभागामुळे ( कामगार ) यंत्राचे एक उपांग 
बनते आणि जे कसब त्याला साधावे. लागते. ते 

रै 


भारतीय समाजातील वर्गकलहाचे स्वरूप : 


अगदी साधे, एकसुरी आणि सहर्ज कमावता येईल 
असे असते; ” किवा '' यंत्रामुळे वेगवेगळच। प्रकॉ- 
रच्या श्रमांमधील भेद, त्यांची वैशिष्टये जसजशी 
पुसली जातात आणि मजुरी जशी जवळजवळ संत्र 
एकाच खालच्या पातळीवर आणून ठेवण्यात येते, 
तसतशा कामगारवर्गात जे वेगवेगळे हितसंबंध 
असतात, त्यांच्या जीवनाच्या ज्या भिन्न परिस्थिती 
असतात, त्या अधिकाधिक समान होत जातात. ” 

पण माक्‍संची ही विधाने चूक आहेत, हे उघड 
आहे. यंत्राशी काम करणारा कामगार त्या यंत्राचे 
केवळ एक उपांग आहे, अधिक काही नाही असे 
बाहेरून पाहणाऱ्या एखाद्याला दिसेलही. पण ह्यामुळे, 
अगदी सहजपणे साधता येतील अश्लीच केवळ 
कौशल्ये कमावणे त्याला आवश्यक असते, हे सत्य 
ठरत नाही. यंत्रे जसजशी अधिकाधिक गुंतागुंतीची 
बनत जातात भाणि ती बनवीत असंलेल्या वस्तू 
अधिकाधिक नेमक्या आणि काटेकोर असाव्यात 
अशी मागणी असते, तेव्हा कामगांराला अनेक 
वर्षांच्या प्रशिक्षणानेच ( ४७11112 ) कमावता 
येतील अशो अतिशय विशिष्ट स्वरूपाची कौशल्ये तर 
आत्मसात्‌ करावी लागतातच, पण त्याच्या ठिकाणीं 
उच्च दर्जाची बुद्धिमत्ताही असावी लांगते. आधुनिक 
औद्योगिक कामगारवर्गाला जी कौशल्ये कमवावी 
आणि वापरावी लांगतात, त्यांच्यातील विविधता 
पाहिली, तर यंत्रपुर्व युगातील कारागीर आणि 
हस्तव्यावसायिक ह्यांच्यामधील विविधतेपेक्षा ती 
कमी नसते. ी 

मोठ्या प्रमाणावरील औद्योगिक उत्पादनासाठी 
वेगवेगळ्या पातळ्यांवरील संघटनात्मक आणि 
व्पवस्थापकीय कौशल्ये आवश्‍यक असतात; कार- 
खान्यात प्रत्यक्ष उंत्पादनाचे काम जेथे चालते तेथ- 
पासूनचं ह्या कौशल्यांची आवश्यकता भासू लागते. 
ह्यामुळे कामगारवर्गातच देखरेख करणाऱ्यांची, 
एखाद्या विभागाची जबाबदारी ज्यांच्यांवर सोपव- 
हेली असते अश्या मुकादमांची कमीअधिक श्रेष्ठ- 
कनिष्ठ अश्ली' पदे तयार होतात. तळच्य़ा माणसांना 
ह्या साखळीत वर सरकायचे' असते. तेथे मेहनताना 
अध्रिक मिळतो ह्या केवळ कारणासाठी नव्हे; तर 
उच्चंतंरः पदाशी अधिक अधिकार निगडित असतात 
महुणूंन आणि साखळीच्या. शिखवरांशी त्या काम« 


२३ 


गाराला लाभू शकतील अल्या पांढरपेशा (४॥॥116- 
00])817 ) किंवा निम-पांढरपेश्या नोकऱ्या उपलब्ध 
असतात. आणि ह्या नोकर्‍्यांमुळे अधिक पगार 
आणि अधिक अधिकार तर लाभतोच, पण पांढरपेक्ा 
पदाशी' निगडित असलेल्या प्रतिष्ठेचा व सामाजिक' 
दर्जाचाही लाभ होतो. न 

हा पांढरपेशा समाज म्हणजे नवीन मध्यमवर्ग 
होय. ह्या मध्यमवर्गात ऑफिसांतील कर्मचारी, पर्य- 
वेक्षक (80९1718018), तंत्रज्ञ आणि इतर अनेक 
समाविष्ट असतात. हे सारे ही भांडवलशाही विका- 
साची निमिती होय. ह्या वर्गाचा उद्भव आणि 
त्याची वाढ ह्यांचे भाकित माक्‍संने केले नव्हते. 
भांडवलशाही समाजात कल्याणकारी राज्याचा 
उदय होईल आणि ह्यामुळे शिक्षण, सार्वजनिक 
भारोग्य, आगगाड्या व इतर प्रकारची वहातुक, 
पोस्ट व तारायंत्रे, इ. कल्याणकारी सेवा पुरविणारा 
नोकरवर्ग आणि त्यांच्यावर देखरेख करणारा अधि- 
कारीवगे यांच्यात वाढ होईल, हा अंदाजही त्याला 
आला नाही. ह्या वर्गाचीही स्वतःची उत्पादनसाधने 
नसतात; त्यांच्याकडे फक्त अनेकदा अतिझाय मंहागं 
असलेल्या शिक्षणाच्या साहाय्याने कमावलेली कौदल्ये 
असतात. ते मूलतः: मजुरीवर काम करणारे कामंगारचं 
असतात आणि सामान्यपणे करण्यात येते त्याप्रमाणे 
कामकरीवर्गात त्यांचा अंतर्भाव करता येईल. तथापि 
कामकरीवर्गाची औद्योगिक कामगारांचा वगे, अशीं 
संकुचित व्याख्या केली, तर ह्या कामकरी वर्गापासून 
वरील कामगारांना वेगळे पाडणारे त्यांचे जे महः 
त्वाचे वैशिष्ट्य असते ते आपणं ध्यानात घेतले 
पाहिजे. हे वैशिष्ट्य म्हणजे पांढरपेशे आणि 'नीळपेंशे? 
( 01ए6-००]101 ) ह्यांच्यामधील भेद.. पांढरपेक्षा 
व्यवसायांशी काही एक.सामाजिकं प्रंतिष्ठा निगडित 
असते. माक्स व्हेबंरने सुचविल्यांप्रमाणे तिचे मूळ 
भांडवल्शाहीपूर्वे समाजातील उमराववर्ग, दरबारी 
अधिकारीवगं, पंडितवर्ग इ. सामाजिक गटांची' जी 
प्रतिष्ठा मान्य करण्यात येत असे, तिच्यात आहें 
नवीन पांढरपेशा वर्गाची जी एक विशिंष्ट जीवनंदीली 
आढळते, तिच्यातून हे जुने सामाजिक गट आणिं हॉ 
नवीन वगे ह्यांच्यामधील सातत्य स्पष्ट होते. . :: 

पांढरपेक्षे व्यवसाय आणि त्यांच्याशी .संबंधिर्क 
अँसलेलो जोंवनशेली 'ह्यांना लांभत असलेली प्रतिंष्छा 


अनुक्रमणिका 


२४ 


ह्यांचा “ नीळपेशांवर ' काहीच परिणाम झालेला 
नाही असे नाही. माक्‍संने असे म्हटले आहे, “ काम- 
करीवर्गाला स्वतःची मालमत्ता नसते. त्याची वायको 
आणि मुले यांच्याशी त्याचे असलेले संबंध आणि 
बुर्ज्जा कौटुंबिक संबंध यांच्यात काहीही साम्य उर- 
लेले नसते. कायदा, नीती आणि धर्मं हे त्याच्या 
दृष्टीने कित्येक बुर्ज्वा पूवंग्रह्‌ असतात आणि त्यांच्या- 
मागे झडप घालायला तयार असलेल्या पवित्र्यात 
बुर्ज्या हितसंबंध दडलेले असतात. ” माक्‍संने जेव्हा 
हे लिहिले तेव्हा ते कदाचित्‌ बरोबर असेल. पण 
आजच्या समाजात कामकरी जीवनाची परिस्थिती 
आणि जीवनद्वीली आणि बूर्ज्वा जीवनाची परिस्थिती 
च जीवनदशेली ह्यांच्यात खूपच अंतर आहे. हे सत्य 
असले, तरी सवंत्र आकांक्षा ह्या बुर्ज्वाच असल्याचे 
आढळून येते. ह्याच कारणामुळे ' नीळपेशा ' काम- 
गार पदांच्या साखळीत वर चढण्यासाठी झगडत 
राहतो. त्यामुळे त्याला अधिक आधिक लाभ होतो, 
ह्या केवळ कारणासाठी नव्हे, तर त्यामुळे तो पांढर- 
पेझ्षा वर्गाच्या जवळ सरकतो हेही त्याचे एक कारण 
असते. भूदासपद्धतीच्या कालखंडात भूदास ज्याप्रमाणे 
आपली उन्नती साधून कम्यूनचा सभासद होत असे, 
त्याप्रमाणे आज नीळपेशा कामगार आपली उन्नती 
साधून पांढरपेशा वर्गात प्रविष्ट होतो. बूर्ज्वा भांड- 
चलशाही समाजाने ह्या आकांक्षा आणि त्यांना 
साजेशा संधीही निर्माण केल्या आहेत. बुर्ज्वा भांड- 
वल्शाही समाजाने व्यक्‍तींना वर चढत जाण्याच्या 
ज्या खऱ्याखुऱ्या शक्‍यता उपलब्ध करून द्ल्या 
आहेत, त्यांचे स्वरूप व महत्त्व यांचे यथाथ आकलन 
माक्‍्संला झाले नाही. 
आधुनिक भांडवलशाहीच्या विकासात अतिशय 
महत्त्वाचा घटक असलेला जो व्यवस्थापकीय वर्ग 
आहे, त्याच्या उदयाचीही अटकळ माक्‍्संला बांधता 
आली नाही. सामान्यपणे व्यवस्थापकीय वर्गातील 
व्यक्तींच्या मालकीची उत्पादनसाधने नसतात; 
मजुरी कमावणार्‍या व्यक्‍ती हेच त्यांचे खरेखुरे 
स्वख्प असते. फक्त त्यांचा खिसा मोठा असतो. 
मार्क्संची वर्गाविषयी जी संकल्पना होती, तिच्या- 
प्रमाणे खिशाच्या आकारमानावरून वर्ग ठरत नाही, 
हे. त्याचे मत स्पष्ट आहे. मग व्यवस्थापकीय 
वर्गाला कामकरी वर्गातच समाविष्ट केले आहे; पण 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


व्यवस्थापकीय वर्गाचा खिसा मोठा आणि भरगच्य 
असतो एवढेच त्याचे त्याला वेगळे पाडणारे वैशिष्ट्य 
नाही. हा वर्ग बुर्ज्वाझीच्या जवळपास वावरत 
असतो, त्याची जीवनदीली त्याने स्वीकारलेली 
असते, आपले हितसंबंध व बुर्ज्वाझीचे हितसंबंध 
ह्यांच्यांत त्याने एकात्मता मानलेली असते, इतकेच 
काय, संधी लाभली तर बुर्ज्वाशीमध्ये शिरकाव 
करून घेण्याचीही त्याची आकांक्षा असते. कामकरी- 
वर्गाचा जो दैनंदिन झगडा असतो त्याच्यात ह्या 
वर्गाची जर कुणाशी समोरासमोर गाठ पडत असेल, 
तर ती बुर्ज्याशीशी पडत नाही, ती व्यवस्थापकीय 
वर्गाशी पडते. , 

ह्या विविध घटनांची माक्सेला अटकळ करता 
आली नाही किवा जेव्हा त्याला अशी अटकळ करता 
आली तेव्हा आपल्या मध्यवर्ती सिद्धांताच्या प्रामा- 
ण्पाला ह्या घटना कितपत तिरोधी किंवा पोषक 
ठरतील, हे त्याला नीट अजमावता आले नाही. 
पण भांडवल्झाहीच्या विकासामुळे क्रमशः सबंध 
समाजाची केवळ दोन वर्गांत पुनरंचना होईल, 
बुर्ज्वाझी आणि त्यांच्या समोर ठाकलेला कामकरी- 
वर्गाचा एकरूप, एकविध जमाव अश्ला दोन वर्गांत 
पुनरेंचना होईल, ही त्याची अपेक्षा ह्या घटनांनी 
खोटी पाडली आहे. ह्याच्याऐवजी माक्‍संने संकल्पि- 
लेल्या दोन वर्गांच्या दरम्यान कमीअधिक श्रेष्ठ 
असे अनेक साभाजिक गट स्थानापन्न असलेले 
आढळतात. ह्या गटांची मालमत्ता किंवा उत्पादन- 
साधनांवर मालकी असेलच असे नाही; पण 
सामाजिक दर्जा आणि प्रतिष्ठा ह्यांनी तरी ते 
मंडित असतात. ही केवळ तपशिलाची बाब नव्हे. 
वर्गविग्रह आणि अंतिम वगेलढा ह्यांच्याविषयीची 
माक्‍संची जी उपपत्ती आहे, तिच्याबर तिचे मूलगामी 
परिणाम होतात. समाजाची केवळ दोन परस्पर- 
विरोधी वर्गांमध्ये होणारी पुनरंचना माक्‍संच्या 
वर्गेलढ्याच्या उपपत्तीसाठी ताकिक दृष्ट्या भावश्यक 
आहे. ह्या दोन वर्गादरम्यान जर खूपच वरगे किंवा 
गट असले, तर ह्या लढ्याला धार येणार नाही 
आणि अंतिम लढ्याची आणि त्यातील कामकरी- 
वर्गाच्या विजयाची परिणती ज्या वर्गविहीन 
समाजात व्हायची आहे, तो प्रत्यक्षात उतरणार 
नाही. मासला हे स्पष्टपणे दिसत होते. कमी 


अनुक्रमणिका 


भारतीय समाजातील बगेकलहाचे स्वरूप : 


अधिक श्रेष्ठ-कनिष्ठ सामाजिक दर्जाच्या गटांची 
साखळी आपण घेतली, तर अशा गटांमधील संबंध 
हे वितुष्टाचे नसतात, ते काहीसे स्पर्धेचे असतात. 
पण त्याबरोबरच कनिष्ठ मानले गेलेल्यांनी वरिष्ठ 
मानण्यात येणार्‍यांना आदर्श म्हणून स्वीकारून 
त्यांचे अनुकरण करावे, त्यांच्यासारखे बनण्याचा 
प्रयत्न करावा असेही हे संबंध असतात. 

तेव्हा वृर्ज्वाशी आणि कामकरीवगं ह्यांच्या 
दरम्यान वेगवेगळ्या दर्जाच्या गटांची एक श्रेणी 
असते, तसेच हे गट त्यांच्या कडांशी एकमेकांत 
मिसळलेले असतात, ही गोष्ट ध्यानात घेतली पाहिजे. 
त्याच प्रमाणे ह्या गटांशिवाय भांडवल्शाहीपुर्व 
समाजातील कोणते गट किंवा वर्गे भांडवलशाही 
समाजव्यवस्थेत टिकून राहिलेले असतात हेसुद्धा 
तपासुन पाहिले पाहिजे. माक्‍रसंच्या म्हणण्याप्रमाणे 
असे कोणतेच वर्गे टिकून रहात नाहीत. माक्‍सं 
म्हणतो की, ' आधुनिक उद्योगधंद्यांच्या प्रभावामुळे 
इतर वर्ग क्ष पावतात व अखेरीस नष्ट होतात; 
कामकरीवर्ग ही त्यांची विशिष्ट आणि अनिवायं 
अज्ली निमिती होय. 

विद्षेषतः माक्संची, ज्यांचा * मध्यमवर्गाचे खालचे 
थर' असा तो निर्देश करतो, त्यांच्याविषयीची 
अपेक्षा अश्ली आहे, की ते खाली खाली बुडत अखेरीस 
कामकरीवर्गात मिसळून जातील. माक्‍संचे म्हणणे 
असे आहे, की “ मध्यमवर्गाचे खालचे थर-लहान 
व्यापारी, दुकानदार, निवृत्त व्यापारी, सामान्यपणे 
हात-कारागीर ,आणि शेतकरी-- हे हळू हळू खाली 
जात जात त बुडून जातात. ह्याचे 
काहीसे कारण असे, की ज्या मोठ्या प्रमाणावर 
निक उद्योग चालवावा लागतो त्यासाठी त्यांचे 
भांडवल पुरे पडत नाही आणि मोठ्या 

भांडवलदारांबरोबर होणार्‍या स्पर्धेत ते टिकाव 
बरू दकत नाहीत. आणि दुसरे कारण असे, की 
उत्पादनाच्या नवीन हरे त्यांची जी खास 
कौशल्ये असतात ती कुचकामी ठरतात. ह्यामुळे 
समाजातील सवव वर्गामधून कामकरीवर्गात भरती 
होत रहाते. '' न 

मासे मध्यमवर्गाची किवा त्याच्या वरच्या किवा 
खालच्या थरांची व्याख्या देत नाही. पण मध्यम 
वर्गाच्या. ज्ञाछच्या थरात. तो. कुणाचा अंतर्भाव 

'- 'न.भा.४ 


अल्प 


२५ 


करतो हे ध्यानात घेतले, तर वर्गीकरणाचा कोणता 
आराखडा त्याला अभिप्रेत होता, हे समजणे कठीण 
नाही. मूलभूत विभाजन अर्थात्‌ बुर्ज्वाझी आणि 
कामकरीवर्ग यांच्यामध्ये-ज्यांच्याकडे उत्पादनसाध- 
भांची मालकी असते, जे स्वतः काम करीत नाहीत 
पण मजुरी-कामगार कामावर ठेवतात ते .आणि 
ज्यांच्या मालकीची उत्पादनसाधने नसतात. आणि 
मजुरीसाठी ज्यांना काम करावे' लागते ते. ह्यांच्या- 
मध्ये असते. मध्यमवगे ह्या दोहोंच्या दरम्यान 
असतो; हा वर्ग म्हणजे ज्यांच्या मालकीची उत्पा- 
दनसाधने असतात आणि जे स्वतः काम करतात 
त्यांचा बनलेला असतो. मध्यमवर्गाची जर -अश्ी 
व्याख्या करण्यात आली, तर त्याचे दोन थर कल्पिता 
येतील. वरच्या थरामध्ये ज्यांच्याकडे भरपूर उत्पा- 
दनसाधने असतात व म्हणून जे जरी स्वतः उत्पा- 
दतसाधने चालवीत असले, तरी जे बरेच मजुरी- 
कामगार कामावर ठेवीत असतात. अशांचा समावेश 
होतो. भांडवलशाही विकासाच्या प्रक्रियेत ते अधि- 
काधिक भांडवल गोळा करीत जातील आणि 'वर 
सरकून बुर्ज्याझीमध्ये शिरकाव करून घेतील. 
खालच्या थरात, ज्यांच्या मालकीची मर्यादित उत्पा- 
दनसाधने असतात आणि मूलतः जे ही उत्पादनसाधने 
स्वतःच चालवून धंदा करतात अशांचा समावेश 
होतो; ह्यांनी जर कुणी मजुरी-कामगार कामावर 
ठेवळेच तर अगदी किंचित्‌ प्रमाणात, केवळ पुरक 
मदतनीस म्हणून त्यांना ते कामावर ठेवतात. 
छोट्या प्रमाणावर वस्तूंची निर्मिती करणारा उत्पा- 
दक, दुकानदार, कारागीर हे ह्या वर्गात मोडतात 
आणि माक्‍संने त्यांना हे जे एकत्र आणले आहे ते 
योग्यच आहे. हे गट हळूहळू कामकरी-वर्गात बुडून 
जातील हे जे माक्‍संचे भविष्य होते ते औद्योगिक 
देशांत भांडवलशाहीचा जो विकास झाला आहे 
ययाने खरे ठरविले आहे. आणि असे घंडण्याची त्याने 
जी कारणे दिली आहेत तीही योग्यच आहेत, हे ह्या 
विकासाने दाखवून दिले आहे. ही कारणे म्हणजे एक, 
त्यांचे अल्प भांडवल व त्यातून उद्‌भवणारी मोठ्या 
आंडवलदारांशी स्पर्धा करण्याची त्यांची असमर्थता 
आणि दुसरे म्हणजे, त्यांची उत्पादनाची जी खास 
कौशल्ये असतात ती उत्पादनाच्या नवीन पद्धतीमुळे 
:कालबाह्य ठरतात, . हुं 


२६ 


तथापि आज मंध्यमवर्ग त्याच्या मोठाल्या कनिष्ठ 
थंसंसंहिंत अस्तित्वात आहे, आजच्या सामाजिक 
वास्तवाचा तो न नाकारता येण्याजोगा भाग आहे, 
ह्यां गोष्टीची आपण दखल घेतली पाहिजे. लहान 
दुकानदार, माक्‍संची कल्पना होती त्यापेक्षा अधिक 
चिवट निघाला. शिपी, धोबी, न्हावी, टॅक्सी चाल- 
विणारे, मोटारी दुरुस्त करून ठीकठाक करणारे इ. 
वेगवेगळ्या वैद्यकीय, कायदाविषयक किंवा वैयक्तिक 
सेवा उपल्ब्ध करून देणार्‍या व्यावसायिक मंडळी- 
विषयीही हीच गोष्ट म्हणता येईल. ह्याशिवाय, 
मोठ्या प्रमाणाच्या आधुनिक उद्योगधंद्याच्या 
विकासामुळे ह्या उद्योगधंद्यांसाठी आवश्यक अस- 
लेल्या आनुषंगिक वस्तूंचे उत्पादन करणाऱ्या लहान 
उद्योजकांचा एक नवीन वर्ग अस्तित्वात आला आहे. 
तसेच भांडंवल्शाही विकासामुळे चाटंडे अकाउन्ट- 
न्ट्ंस, विमा व्यावसायिक किंवा औद्योगिक, वित्त- 
विषयक ( 1171817019] ), विक्रीविषयक मार्ग- 
दशन करणारे सल्लागार असे अनेक नवीन व्याव- 
सायिक वर्ग निर्माण झाले आहेत. ह्या अनेक गटांचा 
मिळून मध्यमवर्ग बनतो; आणि त्यांतील बहुसंख्य 
गट, माक्‍संने मध्यमवर्गाच्या ज्या खालच्या थराची 
कल्पना केली आहे, त्याच्यात अंतभूत होणारे आहेत. 
हा मध्यमवर्ग लहान नाही, त्याचे आकारमान उपे- 
क्षणीय नाही आणि तो अंतर्धान पावत चालला 
आहे असे बिलकूल नाही. माक्‍संने मध्यमवर्गाचा जो 
खालचा थर कल्पिलेला आहे त्याच्यात श्षेतकरीसुद्धा 
समाविष्ट आहेत हे ध्यानात घेतले, तर आजच्या 
भारतीय समाजाच्या सर्वे गटांत मध्यमवर्ग हा 
सर्वांत मोठा गट आहे. अर्थात्‌, ह्या देशात भांडवल- 
शोहीचा विकास पुरत्या प्रमाणावर झालेला नाही, हे 
'ह्या: वस्तुस्थितीचे काहीसे कारण आहे. 
'' जाताजाता एका गोष्टीचा निर्देश करण्यासारखा 
आहे. शेतकर्‍याला मध्यमवर्गाच्या खालच्या थरात 
संमाविष्ट केल्यावर आणि आपल्या वर्गाबरोबर तो 
कांमकरी-वर्गात लुप्त होईल असे भविष्य वर्तविल्या- 
वर, आपल्या जाहीरनाम्यात माक्‍सं त्यानंतर त्याच्या 
भवितव्याकडे खास असे लक्ष पुरवीत नाही. 


*.. मध्यमवर्गाचा हा खालचा. थर टिकून राहीपर्यंत 
बुर्ज्वाझी आणि कामकरीवगं ह्यांच्या दरम्यांनच्या 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


वर्गेकलहात कोणती भूमिका पारं पाडतो? मोक्‍संचे 
म्हणणे असे आहे! 

“ बुर्ज्वाझीच्या समोर आज जे वरगे ठाकलेले 
भाहेत त्या सर्वांत कामकरीवरगे हा एकच खराख्रा 
क्रांतिकारक वर्ग आहे. आधुनिक उद्योगधंद्यांच्या 
प्रभावाखाली इतर वर्ग क्षय पावत जातात व अखेरीस 
नाहीसे होतात; कामकरीवरग हीच त्यांची विशिष्ट 
आणि अनिवायं अश्ली निमिती आहे. ” 

*“ कनिष्ठ मध्यमवर्ग, लहान उत्पादक, दुकानदार, 
कारागीर, शेतकरी हे सारे मध्यमवर्गाचे विभाग 
म्हणून स्वतःचे असलेले अस्तित्व टिकवून धरण्या- 
साठी वुर्ज्वाझीविरुद्ध लढत असतात. म्हणून ते 
क्रांतिकारक नसतात, ते स्थितिवादी असतात. 
एवढेच नव्हे, तर ते प्रतिगामी असतात; कारण 
इतिहासाची चक्रे उलटी फिरविण्याचा त्यांचा 
प्रयत्न असतो. ” 

म्हणजे, लहान उत्पादक, लहान दुकानदार, 
कारागीर आणि झेतकरी यांचा मिळून बनलेला जो 
कनिष्ठ मध्यमवर्ग असतो त्याला बुर्ज्वाझी आणि 
कामकरीवर्ग यांच्या दरम्यान चालत असलेल्या 
वर्गेकलहात काही स्थान नसते, कोणतीही 
भूमिका नेसते. एक वगग म्हणून क्षय पावत 
जाऊन नाहीसे होणे, कामकरीवंर्गात विरघळून 
जाणे, हीच त्याची ऐतिहासिक भूमिका असते. 
बुर्ज्वाझी  नि्देय स्पधेच्या साहाय्याने मोठय़ा 
प्रमाणावरील. आधुनिक उद्योगधंद्यांची अप्रतिहतं 
प्रगती साधून ह्या प्रक्रियेला साहाय्य करंतो. ज्या 
भ्रमाणात कनिष्ठ मध्यमवगं बर्ज्वाझीला प्रतिकार 
करीत असतो, त्या प्रमाणात तो ऐतिहासिक 
प्रक्रियेलाच विरोध करीत असतो, इतिहासाची चक्रे 
मांगे ढकलण्याचा त्याचा प्रयत्न असतो. ह्या 
प्रमाणात आणि ह्या अर्थाने कनिष्ठ मध्यमवर्ग हा 
श्रंतिगामी वर्ग असतो. ह्यापासुन असे सरळ निष्पन्न 
होते, की ह्या वर्गाचे संरक्षण करण्यासांठी म्हणून, 
हृहान उत्पादक, लहान दुकानदार, कारागीर आणि 
शेतकरी यांचे संरक्षण करण्यासाठी म्हणून 
योजिलेली सर्व धोरणे ही अतिगामी धोरणे 
असतात. ' प्रतिगामी ' हे पद माक्‍से ज्या अर्थाने 
वापरतो 'तो. आपण - नीट समजून घेतलां पाहिंजे. 
स्वतेःछा भोक्संवादी 'म्हणविणारी मंडळी: ह्याच्या 


भारतीय समाजातील वर्गकलद्याचे स्वरूप : 


पुर्ण विरुद्ध अर्थाने जेव्हा ' प्रतिगामी ' हे पद 
वापरताना आणि माक्‍संनें ज्यांची ' प्रतिगामी 
अशी संभावना केली असती, अशा धोरणांना 
प्रत्यक्षपणे किंवा अप्रत्यक्षपणे पाठिंबा देताना 
दिसतात, तेव्हा मला नवल वाटल्याशिवाय, मी बुच- 
कळ्यात पडल्याशिवाय रहात नाही. 

माक्‍संच्या वरगंकलहाच्या उपपत्तीच्या दृष्टीने 
समाजा'ची नेमक्या दोन वर्गात- बुर्ज्वाझी आणि 
कामकरीवगगे अश्या दोन वर्गांत- रचना होण्याला 
किती महत्त्व आहे हे जाहीरनाम्यात माक्‍संने आणखी 
एका वर्गाचा जो निदेश केला आहे, त्यावरून स्पष्ट 
होते. मार्क्स म्हणतो : 

“ जुन्या समाजाच्या सर्वांत तळच्या थरांतून 


बाजूला पडलेला आणि आपल्या ठिकाणी सडत राहि-_ 


लेला जो समूह असतो, हा जो सामाजिक गाळ, 
धोकेबाज वर्गे असतो, तो कुठे कुठे कामकरी क्रांतीच्या 
चळवळीच्या लाटेत खेचला जाणे शक्‍य आहे. पण 
त्याच्या जीवनाची जी परिस्थिती असते तिच्यामुळे 
प्रतिगामी कारस्थानांचे लाचखोर हत्यार, ही भूमिका 
वठविण्याचे वळण त्याला अधिक प्रमाणात लाभलेले 
असते. ” 

हा वर्ग कोणता ? त्यांच्या मालकीची उत्पादन- 
साधने नसतात. आधुनिक भांडवलशाही उद्योगधंद्यांत 
ते मजुरीवर कामही करीत नसतात. भारतीय संद- 
र्भात हे वर्णन ग्रामीण भागातील भूमिहीन गोरगरि- 
बांना बरोबर लागू पडते. हे काही प्रमाणात शह्री 


२७ 


झोपडपट्टयात येऊन दाखल झाले आहेत, पण त्यांना 
मजुरीवर काम मिळत नाही. ह्या वर्गाचे * सामाजिक 
गाळ, जुत्या समाजाच्या सर्वांत तळाच्या थरांतून 
बाजूला पडलेला, आपल्या ठिकाणी सडत राहिलेला 
समूह * हे माक्‍संचे प्रत्ययकारी वर्णन पारंपरिक हिंदू 
समाजातील दलित जाती आणि सरंजामी जमीनदार 
- सावकारांच्या पदरचे वेठ-बिगारी मजूर यांचाही 
निर्देश करते. आजच्या भारतीय समाजात हा वर्ग 
संख्येने उपेक्षणीय नाही. पण माक्‍संची जी ह्वि-वर्ग 
रचना आहे तिच्यामध्ये चांगल्या प्रकारे कामी येणारे 
प्रतिगामी कारस्थानांचे ' लाचखोर हत्यार * ह्याशि- 
वाय त्याला दुसरे स्थान नाही. ह्याचा अथे काय 
आणि ह्याच्यात काय काय अभिप्रेत आहे, हे निदान 
मला तरी स्पष्ट होत नाही. पण मला एका सावध- 
गिरीच्य़ा सुचनेवर भर द्यावासा वाटतो. माक्‍सं 
जेव्हा ' प्रतिगामी ' हे पद वापरतो, तेव्हा त्याला 
त्याचा एकं अतिशय विशिष्ट असा अथे अभिप्रेत 
असतो आणि गावठी मार्क्सवादी हे पद ज्या अर्थाने 
वापरतात त्याहून तो अतिशय वेगळा आहे. माक्‍सेला 
अभिप्रेत असलेल्या अर्थाच्या दृष्टीतुन भूमिहीनांना 
जमीन वाटून देणे किवा वेठ-बिगारी मजुरांना घरां- 
साठी जागा देणे ही छृत्येही प्रतिगामी कारस्थाने 
ठरतील आणि ह्या भूमिहीनांचा आणि वेठ-बिगारी 
मजूरांचा लाचखोर हत्यार म्हणून वापर करण्यात 
येत आहे असे म्हणता येईल. असे असणे शक्‍य आहे. 
मला निश्चितपणे काही म्हणता येणार नाही. 


१९४७-१९५४ पर्यंत झालेल्या मराठी पुस्तकांत प्रथम क्रमांकाचे साहित्य अकादमी 
(नवी दिल्ली ) चे रु. पाच हजार पारितोषिक प्राप्त झाळेळे 


कषेदिक संस्कृतीचा विकास 


पृ, द्‌ ७० ] 


( सुधारून वाढविलेली नवीन आवृत्ती ) 


[किंमत ३० रु. 


लखक- तर्कतीथे लक्ष्मणक्षास्त्री जोशी. 
प्रकाशक : प्राज्ञपाठश्याळामंडळ वाई ( जि० सातारा ) 


-:-३<>>>>>>>“ “शा 


वा. मे. कुलकर्णी 


शंकुंकाची भूमिका : अलोकिकतावादी ? 


. [ सत्यकथेच्या जून १९७८ च्या अंकात “ शंकुक आणि रा. भा. पाटणकर? या नावाचा डॉ. 

य. स. वाळिबे यांचा लेख आला आहे. त्यात “ सौंदयमीमांसा ' या ग्रंथात रससिद्धांताविषयी केलेल्या 
विवेचनासंबंधी काही आक्षेप घेतले आहेत, आणि शंकुकाच्या भूमिकेविषयी काही विधाने केली आहेत. 

- या लेखाच्या निमित्ताने शंकुकाची भूमिका निवचित काय होती, हे तपासण्याचा प्रयत्न प्रा. वा. म. 


क्रुलकर्णी.यांनी केला आहे. - का. सं. ] 


प्रा. पाटणकरांनी ' आपल्या सौंद्यंमीमांसा ? या 
गाजलेल्या ग्रंथात अगदी अभिनव दृष्टिकोणातून 
रसस्वरूपाची आणि रसास्वादाची मौलिक चर्चा 
केली आहे आणि ती फार रोचक आणि मामिक 
झाली आहे. अभिनवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ या 
साहित्यक्षास्त्रकारांची मते वेदाज्ञेप्रमाणे प्रमाण 
मानणाऱ्यांना सौंदर्यमीमांसाकारांचे विश्‍लेषण व 
निष्कषे जरी पटले नाहीत, तरी त्यांनाही हा नवा 
दृष्टिकोण निश्चितच स्वागताहे वाटेल आणि साघा- 
-रणीकरण व अलौकिकतावादासारख्या संकल्पनांचे 
ते अधिक खोलात जाऊन विवेचन करून सौंदयं- 
मीमांसाकारांच्या मताचे गुणदोषविवेकपूर्वक परीक्षण 
करतील अशी अपेक्षा आहे. 

अभिनवगुप्तानंतर क्षालेल्या बहुतेक सवे काव्य- 
रसमीमांसकांनी, त्यांच्या संस्कृतातील. मूळग्रंथांवर 
संस्कृुतातून टीका लिहिणार्‍या संस्कृत पंडितांनी, 
तसेच मराठी व इंग्रजी भाषेतुन * रसा 'वर 
लिहिणाऱ्या आधुनिक विद्वानांनी अभिनवगुप्ताने 
शंकुकाच्या रससुत्रावरील व्याख्यानाविषयी ये म्ह्टले 
आहे तेच त्याच्या अथवा आपल्या झब्दांत उद्धृत 
केळे आहे व काहींनी त्याचे थोडेफार स्पष्टी- 
करंण केले आहे. मात्र शंकुकाच्या व्याख्यांनावरून 
' नाटक पाहणे या संकल्पनेची ती एक जवळज़वळ 
स्वयंपूर्ण उपपत्ती आहे ' हे सवंप्रथम सौंदयंमीमांसा- 
कारांनीच बिनतोडं युक्तिवादाने सिद्ध केले आहे. 


रसस्वरूपाविषयीचे त्यांचे हे मूलगामी विवेचन 
आपल्या रसासंबंधीच्या पारंपरिक ज्ञानात मोलाची 
भर टाकणारे आहे. या गोष्टी लक्षात घेता ' तिच्या 
झंकुकाच्या उपपत्ती कडे काहीक्षा उपेक्षावृत्तीने 
पाहुण्याचा प्रधात आहे. ' असे ग्रंथकारांनी म्हटले, 
तर त्यात काही आक्षेपाह नाही. 

अर्थात शंकुकाचे व्याख्यान भट्ट तौत ( अभिनव- 


.गुप्ताचे गुरू ), स्वतः अभिनवगुप्त आणि त्याचे 


मम्मटादी अनुयायी यांना मान्य नाही. त्यांनी त्याच्या 
मतावर अनेक आक्षेप घेतले आहेत. त्यांतील काही 
महत्त्वाच्या आक्षेपांचा ग्रंथकारांनी परामशे घेतला 
आहे. पण त्याचबरोबर त्यांच्या आणि भट्ट नाय- 
काच्या काही आक्षेपांचा परामशं सदर विवेचनात 
यायला हवा होता असे वाटते. उदाहरणाथ, 

१) रस रामादिगत अथवा नटगत म्हणून 
अप्रत्यक्ष प्रतीतीचा विषय होत असेल, तर लोकांना 
नाट्यदश्षंनप्रसंगी रस स्वतः प्रत्यक्ष अनुभवीत 
असल्याची प्रतीती येते, ती क्ली ? रसाची परगत 
म्हणून प्रतीती येते, असे मानण्यामुळे आणखी एक 
आपत्ती येते. ती ही की, या प्रतीतीमुळे शुद्ध आस्वाद 
दुर राहुन सामाजिकाला लज्जा, उबग, अभिलाषा 
इत्यादी स्वगत भावना जाणवू लागतील. प्रत्यक्षात 
स्त्रीपुर्षाना एकांतात पाहून सुसंस्कृत मनुष्याला 


लज्जा वाटते. ती त्याला नाट्यदर्वषन प्रसंगीही वाट 
लागेल. ' 


१) पहा: काव्य़प्रकाश, उपन्यास पू. ०१४५, देशमुख प्रकाशन, पुणे. 


शेकुकाची भूमिका 


२) ... स्थायिभावाहून निराळाच पदाथं-तो 
रस. पण ' स्थायिभावच विभावादींनी प्रतीतिगोचर 
झाला म्हणजे त्याचा ( आ ) स्वाद घेतला जातो 
म्हणून त्यालाच रस म्हणतात ” असे जे शंकुक 
-प्रभूतींनी म्हटले आहे ते बरोबर नाही. तसे असेल 
तर लोकव्यवहारातही का रस येऊ नये ? प्रत्यक्षात 
नसलेलासुद्धा स्थायिभाव जेथे आस्वाद्य होतो, 
तेथे वास्तविक स्वखूपांतील स्थायिभाव आस्वाद्य 
कसा बरे होणार नाही ? तेव्हा स्थायी भावाच्या 
प्रतीतीला अनुमितीच म्हणायला हवे, रस नव्हे. ' 

३) जे ( शंकुक वर्गरे अनुकरणवादी ) “ रस 
म्हणजे रती इत्यादी स्थायींचे अनुकरण असे 
म्हणतात आणि ( दुःखात्मक ) शोक हा सुखाचे 
कसे काय बरे कारण ” अशी आपत्ती उपस्थित 
करतात आणि “ अनुकरणखूपाने स्थायी भाव जेव्हा 
नाट्यात प्रकट होतात, तेव्हा त्यांच्या ठिकाणी 
लौकिक भावाहून काही विशेष गुण निर्माण होतो; 
त्यामुळे ते आनंदप्यवसायी होतात, ” असे उत्तर 
देतात. त्यांना उद्देशून अभिनवगुप्ताचे म्हणणे असे 
आहे: तुम्ही उपस्थित केलेली आपत्ती मुळात चुकीची 
आहेः परगत झोकाची प्रतीती ही निरपवादपणे 
दुःखच उत्पन्न करीत नाही. कारण शत्रूचा शोक 
'वाहून हष होतो. तर आणखी कोणाचा ( तटस्थाचा ) 
शोक पाहून सुखही होत नाही अथवा दुःखही होत 
नाही, असा ( सावंत्रिक ) अनुभव आहे. आणि 
तुम्ही आपत्तीचा केलेला परिहार पण चुकीचा 
आहेः * सुखरूपता हा नाट्यगत भावांचा स्वभावच 
आहे हे तुमचे उत्तर म्हणजे उत्तरच नव्हे ” 

तसेच तटस्थ रीतीने अवलोकन व अनुमान 
करणारा, शंकुकाला अभिप्रेत असलेला प्रेक्षक 
( सामाजिक, रसिक )) हा भरताला अभिप्रेत 


: अलौकिकताबादी ? 


र्र 
असलेल्या प्रेक्षकाहन* वेगळा कसा आहे आणि 
संख्येच्या दृष्टीने विचार केला, तर कोणते प्रेक्षक 
नाट्यगृहांत अधिक आढळतात यासंबंधी सौंदर्य- 
मीमांसाकारांनी स्वत:चे मत मांडले असते, तर बरे 
झाले असते. - न 

शंकुकाची उपपत्ती अनुकरण वें अनुमानावर 
आधारलेली असल्याने नटाच्या अनुकरणात साघा- 
रणीकरण अटळ आहे, असे सौंदर्यमीमांसाकार म्हण- 


“तात तेव्हा साधारणीकरण या संकल्पनेच्या जनक- 


त्वाचे श्रेय ते शंकुकाला देऊ पाहतात असा निष्कर्ष 
काढणे सयुक्तिक होणार नाही. साघधारणीकरण 
( दैनंदिन व्यवहारात दुसऱ्यांचे सुखदुःख आपल्याला 
कळणे, आपल्याला त्यात सहभागी होता येणे आणि 
त्यांच्या सुखदु:खांनी आपण हषित होणे, हेलावून 
जाणे, गलबलून जाणे) ढोबळपणे शंकुकालाच काय, 
पण भरतालाही अभिप्रेत होते असे गृहीत धरावे 
लागते. रती, शोक इत्यादी स्थिर चित्तवृत्ती आणि 
निर्वेद, ग्लानी इत्यादी तात्कालिक चित्तवृत्ती नट 
प्रेक्षकापयंत पोचवतो ते अभिनयाच्या द्वारे. नटाच्या 


' अमुक अमुक अभिनयावरून मूळ पात्राची अमुक अमुक 


चित्तवृत्ती प्रेक्षकाला कळावी-शिकावू नटासाठी, 
दिग्द्शेकासाठी आणि प्रेक्षकासाठी उपयुक्त होईल 
अशी दृष्टि ठेवून-याहेतूने अभिनयाची सविस्तर 
चर्चा भरताने केली आहे. तेव्हा * सवे मानवी व्यवहां- 
राचा पाया! असलेले साधारणीकरण भरताला पण 
अभिप्रेत होते असे मानावे लागते. भट्ट नायक, अभि- 
नवगुप्त, मम्मट, जगन्नाथ या संस्कृत साहित्यशास्त्रे- 
कारांनी साधारणीकरणाचे जें विवेचन केले आहे, 
त्या संदर्भात या संकल्पनेची अधिक चर्चा व्हायला 
पाहिजे; तो स्वतंत्र लेखाचाच विषय आहे. “ ' सत्ता- 
शास्त्रीय स्थान नसलेल्या पात्रांच्या ठिकाणी भावनांचे 


२) अ, भारती ६. पृ. १७४८७५ (प्रा. कंगळे, रस-भाव विचार, म. रा. सा. संस्कृति मंडळ, 


मुंबई ). 


३) पहाः मूळ अ. भारती १. पृ. २९२-९३ व उपरिनिदिष्ट ( टीप१, पू. ०१६१ ). 


४) यस्तुष्टे तुष्टिमायाति शोके शोकमुर्पति च । 


क्ुडः क्रोधे भये 


भीतः स श्रेष्ठ: प्रेक्षक: स्मृतः ।। -नाट्यशास्त्र २७.६१-६२ 


भावार्थ : रंगभूंमीवरील राम इत्यादींची भूमिका करणारा नट संतुष्ट होताच जो स्वतः संतुष्ट होतो, 


झोकांत बुडाला असता स्वतः 


झोकात बुडतो, रागावला असता जो रागावतो, भयभीत झाला असता 


जो भयभीत होतो, तोच ( प्रेक्षागृहातील ) खरा प्रेक्षक होय. 


.-१-) 


अस्तित्व जाणवणे ' हे शंकुकाच्या उपपत्तीप्रमाणे 
रसानुभवाचे वैशिष्ट्य आहे असे पाटणकर म्हणतात 
(पृष्ठ २६८); परंतु हे वैशिष्ट्य शंक्रुकाच्या उपपत्ती- 
प्रमाणेच आहे असे नसुन सर्वे रससिद्धांताचेच ते 
वैशिष्ट्य आहे असे म्हटले पाहिजे. ” पृ. ३६ हे 
:डॉ.. वाळिब्यांचे विधान ' चित्य' आहे-जरा जास्त 
स्पष्ट बोल्यवयाचे झाल्यास स्वीकायं नाही. अभिनव 
'गुप्ताच्या रसस्वरूपाच्या विवरणात साधारणीकरण, 
-स्वात्मानुप्रवेश, त्यानंतर तादात्म्य आणि ( साधा- 
रणीकृत ) भावनांचा प्रत्यक्ष अनुभव ह्या गोष्टींना 
असाधारण महत्त्व आहे. स्वात्मानुप्रवेश, तादात्म्य 
:आणि ( साधारणीकृत ) भावनांचा प्रत्यक्ष अनुभव 
ह्या गोष्टींना शंकुकाच्या व्याख्यानात स्थान नाही. 
-शंकुकाच्या मताप्रमाणे ताटस्थ्याने अवलोकन आणि 
अनुमान ह्या अत्यंन महत्त्वाच्या गोष्टी होत : राम 
वगैरे पात्रांची भूमिका वठणार्‍या. नटाच्या “ठिकाणी 
खरोखर नसलेले ( स्थायि- ) भाव नटाने केलेल्या 
हुबेहुब अनुकरणावरून अथवा अभिनयावरून ते तेथे 
आहेत, असे अनुमानाने जाणणे आणि त्या स्थायीच्या 
* स्वभावसौंदर्यामुळे त्याचा मनाने आस्वाद घेणे, या 
गोष्टी आढळतात. तेव्हा या दोन उपपत्तींमधील 
महदंतर पाहता “ सवे रससिद्धांताचेच ते वैशिष्ट्य 
आहे? असे कसे म्हणता येईल ? ह्या स्पष्टीकरणा- 
वरून सौंद्यमीमांसाकारांचे मूळ विधान बरोबरच 
आहे हे लक्षात यावे. 

'“ परंतु साधारणीकरण आणि अलौकिकतावाद 
या दोन्ही कल्पना भारतीय साहित्यशास्त्रात तरी 
परस्परसंलग्न आहेत आणि त्या एकमेकींपासून 
निराळ्या काढता येणार नाहीत. ” पृ. ३७. हे 
विधान एरवी आक्षेपाह नसले तरी संदर्भ पाहता 
स्वीकार्य ठरत नाही. भारतीय साहित्यशास्त्र परं- 
परेप्रमाणे या दोन्ही कल्पना संलग्न आहेत ही 
गोष्ट खरी; पण म्हणून आधुनिक सौंदर्यंमीमां- 
सकानी “ साधारणीकरण हा सर्व मानवी व्यव- 
हाराचाच पाया आहे, साघारणीकरण ही केवळ 
रसनाव्यापारातच दिसणारी गोष्ट नव्हे”, असे 
युक्तिवाद करून सिद्ध केले, तर त्यांचा तो 
युक्तिवाद कसा विमर्दक्षम अथवा क्षोदक्षम 
(टिकणारा) नाही. हे बलवत्तर युक्तिवादाने दाख- 
वून दिले पाहिजे. सौंदर्यमीमांसाकारांच्या मते 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


“ अलौकिकतेचे हे तीन आधार आहेत : तटस्थ अव- 
लोकनाची भूमिका, कलावस्तृच्या प्रत्यक्ष अस्तित्वा- 
बद्दलची उदासीनता व कलावस्तूची अलौकिक 
-म्हणजे ज्ञानात्मक व व्यवहारात्मक नसलेली रचना. 
हे तीन आधार परस्परपूरक आहेत. यांपैकी फक्त 
कोणताही एक आधार अलौकिकत्व सिद्ध करण्या- 


. साठी पुरेसा ठरत नाहीं.” (पृ. ४३९), हे निकष अर्थात 


पाश्‍चात्त्य तत्त्वज्ञांच्या विचारप्रणालीस अनुसरून 
दिलेले आहेत. हे निकष लावळे तर अभिनवगुप्त हा 
अलौकिकतावादी ठरत नाही आणि सौंदर्यमीमांसा- 
कारांनी अभिनवगुप्त हा ( अलौकिकतेच्या आपण 
दिलेल्या अर्थाने ) अलौकिकतावादी आहे असे कोठेही 
म्हटलेले नाही. उलट, “ नाटकातील पात्रांना 
बास्तब जगातील व्यक्ती म्हणून सत्ताशात्रीय 
स्थान नसल्याने त्यांना ' पाहणे ! हे वास्तवा- 
तीळ व्यक्ती ' पाहण्या 'पेक्षा निराळे आहे, 
आणि केबळ तेवढ्याच बाबतीत अलौकिक 


आहे. ( पण या अलौकिक ' पाहण्या ? मुळे आपल्या- 


वर जे परिणाम होतात तेही अलौकिक आहेंत असे 


मानण्याचे कारण ताही... ” ( पृ. २७२ ) असे 
रसप्रतीतीच्या विषयी स्पष्ट विधान केले आहे. 
मात्र भट्टचायक, अभिनवगुप्त वर्गरे संस्कृत 
साहित्यशास्त्रकारांना अभिप्रेत असलेला अलौकिक- 
तेचा अर्थ वेगळा आहे. रसास्वाद ही अलौकिक 
प्रतीती आहे असे म्हणणाऱ्या ( अलौकिकतावादी 3 
संस्कृत साहित्यशास्त्रकारांची वैचारिक भूमिका अशी 
मांडता येईल : लौकिकातील शोक, भय, जुगुप्सा व 
क्रोध ह्या चित्तवृत्ती दुःखास कारणीभूत होतात; पण 
'त्याच नाट्यात चित्रित झाल्या म्हणजे साधारणीभूत 
होऊन आनंदाला कारणीभूत होतात. लौकिकातील 
प्रणयी- युग्माच्या प्रणयचेष्टा स्वतः त्या युग्माला 
आनंद देतात- प्रेक्षकाच्या ( त्याच्या स्वभावाला, 
सभ्यतेला अथवा संस्कृतीला अनुसरून ) अंतःकरणात 
लज्जा, जुगुप्सा, ईर्ष्या, उबग इत्यादी भावना उत्पन्न 
करतात. परंतु नाट्यातील नायक नायिका या 
युग्माच्या प्रणयचेष्टा सर्व रसिक प्रेक्षकांत शृंगार 
रसा द्वारा केवळ आनंदच निर्माण करतात. लौकिक 
व्यवहारातील घटना राग-द्वेष वगैरे भावना निर्माण 
करतात आणि प्रवृत्ती, अथवा निवृत्तीस कारण 
होतात याउलट, नाट्यातील ' घटना ? - ज्या खऱ्या 


शंकुकाची भूमिका 


अर्थाने * घटना ' नसतात- आनंद निर्माण करतात 
आणि प्रवृत्ति-निवृत्ति-निरपेक्ष असतात. तसेच, 
रसास्वादाची प्रतीती ही सम्यग्ज्ञान, मिथ्याज्ञांन, 
संशयज्ञान, सादृव्यज्ञान,इत्यादी रूढ लौकिक प्रतींतीत 
बसत नाही. स्थायिभाव अथवा भावना या लौकि- 
काशी निगडित आहेत, तर रस नाट्याशी ( नाट्य 
एव रसः न तु लोके । ). [ लोकव्यवहार आणि 
नाट्य यामधोळ अनुभव वेगवेगळ्या' पातळीवरचे 
भअसतात- ] सारांश, भावना सुखदुःखात्मक असतात 
तर सवे रस आनंदरूप असतात म्हणून रसास्वाद ही 
अलौकिक प्रतीतीच होय. ] 

मात्र अलौकिकता ( स्वायत्तता ) या संज्ञेचा 
कोणता अर्थ आपणास अभिप्रेत आहे, हे सॉांदर्य- 
मीमांसाकारांनी जसे आपल्या ग्रंथात स्पष्ट करून 
सांगितले आहे त्याचप्रमाणे त्यांनी भारतीय साहित्य- 
शास्त्रकारांना या ( अलौकिकता ) संज्ञेचा कोणता 
अर्थ अभिप्रेत आहे, हे सुस्पष्ट करायला हवे होते. 
असे जर त्यांनी केले असते आणि पाइचात्त्य तत्त्व- 
ज्ञांच्या अर्थी शंकुक आणि अभिनवगुप्त हे दोघेही 
संपूर्णतया अलौंकिकतावादी ठरत नाहीत असेही 
विधान केले असते, तर काही वाचकांच्या मनात 
संभ्रम निर्माण झाला नसता. र 

भारतीय परंपरेप्रमाणे शंकुक 'व अभिनवगुप्त हे 
दौघेही अलौकिकतावादी होत. भारतीय साहित्य- 


५) नाट्य हे लौकिक पदार्थाहून भिन्न 


: अळौकिकतावादी ? 


श्श 


शास्त्रकार प्रा. ग, त्र्यं. देशपांडे हे मात्र श्री शंकुक 
हा सुखदु:खवादी परंपरेत बसतो, असा तर्काने अंदाज' 
बांधतात (पृ. २९१) तटस्थ अवलोकनाने व॑ 
अनुमानाने प्रेक्षक राम वगेरे पात्रांच्या भूमिका 
करणाऱ्या नटाच्या ठिकाणी रती, शोक इत्यादीं 
स्थायिभाव असल्याचे जाणतो आणि मनाने त्यांचा 
आस्वाद घेतो, या त्याच्या उपपत्तीला धरून तो. सुख- 
दुःखवादी परंपरेतील ( म्हणजेच लौकिकतावादी ) 
आहे असा ग्रह होणे साहजिक आहे. परंतु. अभिनव- 
भारतीत एके ठिकाणी ( शंकुकासारख्या) भावानु- 
करण म्हणजेच रस म्हणणार्‍्यांचा उल्लेख केला आहेः 
ये तु रत्याद्यनुकरणखूपं रसमाहु:, अथ चोदयन्ति 
“ झोक: कथं सुखहेतुः” इति परिह्रन्ति च “ अस्ति 
को$पि नाट्यगतानां विशेष: ” इति, तत्र चोद्यं ताव- 
दसत्‌ ... ... उत्तरं .- ... इति न किज्चिदेतत्‌ । - 
अ. भारती. ६. आनुवंरय इलोक २ वरील पू. २९२ 
-९३ (या अवतरणाचे मराठी भाषांतर अगोदर 
येऊन गेले आहे. ) या अवतरणावरून झंकुक सर्व 
रस आनंदरूपच आहेत असे मानणारा होता, असे 
निःसंदिग्ध रीत्या कळून येते. तेव्हा भारतीय साहित्य- 
शास्त्रातील अलौकिकतेच्या अर्थाला अनुसरून झंकुक 
हा अलौकिकतावादीच होता, असे निइचयाने म्हणता 
येते. . . 


आहे. ते त्याचे अनुकरण, प्रतिबिन, आलेल्य 


( "त चित्र ) , सादृश्य, आरोप, अध्यवसाय, उत्मेक्षा, स्वप्न, माया, इंद्रजाल इत्यादी लौकिक प्रकारा- 
हृन विलक्षण आहे. तसेच नाट्याचे ग्राहक ज्ञान ( आस्वादरूप साक्षात्कारात्मक ज्ञान ) लौकिक 
ज्ञानाहून-सम्यग्ज्ञान, भ्यांती, संशय, अनवधारण, अनध्यवसाय या प्रकारांहून-वेगळे आहे, आणि रस- 
स्वरूप आहे. ( पहा अ. भारती १-१ ) तसेच, नाट्यगत पात्रांच्या भूमिका करणार्‍या नटांच्या बाब- 
तीत-सम्यग्‌-प्रतीती ( हाच तो आणि तो हाच अशी ) , हा.अमक्यासारखा आहे अशी सादृद्यप्रतीती, 
शुक्ती ( शिपल्याच्या ) ठिकाणी रूपे आहे अश्यासारखी अआ्रांती-प्रतीती, मुखाच्या ठिकाणी-. 
केलेल्या चंद्राच्या आरोपासारखी प्रतीती, ( मुखाच्याविषयी ) हा चंद्रच आहे अश्ली अध्यवसाय 
-_ निश्चय ) खूप प्रतीती, मुखाच्या ठिकाणी जणू काही हा चंद्रच आहे अशी उत्प्रेक्षा-खूप प्रतीती, . 
. चित्र, पुस्ता (> माती, धातू इत्यादीपासून. तयार केलेल्या प्रमाणे मुळाची प्रतिकृती (२ प्रतिमा ) रूप-- 
प्रतीती,. गरुजींनी शिष्याला दिलेल्या व्याख्यानाचे हुबेहुब केलेळे जे अनुकरण तत्स्वरूप प्रतीती. इंद्रजाला-. 
प्रमाणे तात्कालिक निर्माण केलेल्या वस्तुची प्रतीती, हातचलाखी वगैरे सारखी मायाखूप प्रतीती-या 
सर्व प्रतीतींहून भिन्न अशी राम वगैरेंची होणारी प्रतीती आहे. ( म्हणजेच ती अलौकिक आहे) या सवे 
प्रकारच्या लौकिक प्रतीतीत वैशिंष्ट्य असल्याने द्रष्टा ( प्रेक्षक ) उदासीन राहील आणि मग रसास्वाद 
त्याला कोठून घडणारं? अं-भारतीं १.१०७. रसांच्या अलौकिकतेविषयी अभिनवगुप्ताने अं. भारती व 


लोंचंनात खूप लिहिले आहे. ' '"। 


डर 


[... ... रत्यादिर्भावस्तत्रासत्नपि ] “ सामाजि- 
कानां वासनया चरव्यंमाणो रसः । *- या वाक्यात 
भंम्मटाने * वासनया * हे पद कोणत्या अर्थी वापरले 
असावे, या विषयी खात्रीने सांगणे कठीण आहे. 
अभिनवगुप्त आणि मम्मट यांना सर्वसाधारणपणे 
अनुसरणाऱ्या हेमचंद्राच्या काव्यानुशयासनात हा शाब्द 
आढळत नाही. * सामाजिकजनतासखाद्यमानः ' 
(पृ. ९२)असे शब्द तो वापरतो. ' कल्पलताविवेक'- 
क्रार पण त्यांचाच अनुयायी आहे. तो पण ( तत्रास- 
ज्ञपि ) सामाजिकानां चब्येमाण इत्यथथः । 
( पू. २०४ ) “ वासनया ' हा शब्द या संदर्भात 
देत नाही. याचा अथे या दोघांच्या पुढे असलेल्या 
'काव्यप्रकाशाच्या प्रतीत हा शब्द नव्हता, असा 
लावता येईल. अथवा वाक्याचा अर्थ करायला तो 
विध्नरूप वाटल्यावरून जाणूनबुजून त्यांनी तो 
गाळला असावा. झळकीकर त्या शब्दाचा अर्थ 
* घारावाहिनी इच्छा ' असा. देतात. ( विभावादी 
.सामग्रीवरून ) प्रेक्षक ( नटगत स्थायीचे-तो तेथे 
खरोखरी नसताही-अनुमान करतात आणि ) 
वासनेने म्हणजे इच्छेच्या बळावर त्याची चवेणा 
.करतात- मनाने आस्वाद घेतात, असा सवंसाधारण- 
'पणे या वाक्याचा अथे आधुनिक करतात. वासना 
म्हणजे रसिकता असा अथ येथे अभिप्रेत आहे असेही 
काही संस्कृत पंडित म्हणतात. रसिकता, सहूदयता 
अंगी असलेल्या लोकांनाच नाटकाच्या प्रयोगाच्या 
वेळी रसाचा अनुभव घडेल. जे अरसिक आहेत 
त्यांना रसानुभव येणारच नाही. कारण ते नाट्य- 
गृहाच्या भितीतील दगडा सारखे अगदी कोरडे 
असतात. *  । ी 


शंकुकाच्या रस-स्वरूपाच्या प्रतिपादनात 'आत्मा- 
नुभ्रवेशा'ला स्थान असणेच शक्‍य नाही हे अगोदरच्या 
विवेचनावरून लक्षात आलेच असेल, “ पण मम्म- 
टाच्या वरील धाक्यावरून जर कोणी असे 
अनुमान केळे, की रसिकाचा आत्मानुप्रवेश 
होतो हे शेवटी शंकुकाने मान्य केळे आहे, तर 


'नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


शंकुकाच्या मताचे स्वतंत्र अस्तित्वच नाहीसे होते 
या वाक्यातील सावधानपूर्वक केलेली शब्दयोजना 
पाहता त्यात आक्षेपार्ह काहीच दिसत नाही. तटस्थ 
अवलोकन आणि तटस्थतेने केलेले अनुमान ह्या गोष्टी 
झ्ंकुकाच्या मतातील प्राणभूत होत. आत्मानुप्रवेश 
( आणि ओघानेच तादात्म्य ) मान्य केल्यावर या 
मतात प्राण तो काय राहील? 


तथापि प्रेक्षकाचा आत्मानुप्रवेश होत नाही 
तसेच तो स्वतः प्रत्यक्ष भावना अनुभवत नाही 
(160 8068 10 1060120 ॥॥७ ७९00010198) 
<त्याच्या स्वतःच्या भावना उचंबळून येत नाहीत- 
असे शंकुकाचे मत होते असे मानावयाला अभिनव- 
गुप्ताच्या अभिनवभारतीतच* आधार सापडतो. 
* रसापासून भावांची निष्पत्ती होते का भावापासून 
रसांची ? * या प्रश्‍नाचे विवेचन करताना अभिनव- 
गुप्ताने श्री शंकुकाचे मत उद्धृत करून ते खोडून 
काढले आहे. “ प्रयोगाच्या वेळी नटाच्या ठिकाणी 
असलेल्या रसाचा प्रेक्षक आस्वाद घेत असता 
नाट्यातील मूळ पात्राच्या भावाची त्याला प्रतीती 
येते ... ” या अर्थाच्या शंकुकाच्या उद्धृत केलेल्या 
वाक्यावरून स्पष्ट कळून येते, की शंकुकाच्या मता- 


प्रमाणे प्रेक्षकाच्या स्वतःच्या भावना उचंबळून येत 
नाहीत. 


संदर्भित परिच्छेदात ' प्रेक्षकाचा संपुर्ण अनु- 
प्रवेश होतो हे मत अभिनवगुप्ताला मान्य नाही 
असे डॉ. वाळिव्यांनी म्हटले आहे ते यथा्थंच आहे. 
परंतु “ मम्मट हा अभिनवगुप्ताचा अनुयायी आहे 
आणि त्यालाही अनुभ्रवेशाचे तत्त्व मान्य नाही ' 
असे जेव्हा ते. म्हणतात, तेव्हा त्यांची काहीतरी 
गफलत झाली आहे ( अथवा येथे काही मुद्रणदोष 
आहे ) असे म्हणावे लागते. हः 


द 
व *** तेह्मास्वादसहोदर इत्यादी रसास्वादाच्या 
संदर्भात वापरल्या जाणाऱ्या शब्दांचा उपहास करून 
पाटणकर " रामभरोसे टी स्टॉल 'चा दृष्टांत देतात 


६) तुलना: सवासनानां नाट्यादौ रसस्यानुभवो भवेत । 


निर्वासनास्तु रड्गान्तवेश्‍्मकुड्याश्मसंनिभा; ।। 


-“ धमंदत्त 


७) श्रीशडूकुकस्त्वाह- भनुकतेरि रसानास्वादयतोःनुकाये भावप्रतीति: प्रयोगे । 


: नाट्यशास्त्र ग्रंथ क्रसांक १५ पू. २९२ 


शंकुकाची भूमिका 


(पृष्ठे २५६-२५७)” हे डॉ. वाळिब्यांचे म्हणणे एका 
अर्थी रास्त आहे. शास्त्रीय चर्चेच्या संदर्भात सौंद्य-. 
मीमांसाकारांनी उपहासाचा मोह टाळला असता 
आणि ब्रह्मानंदाच्या सुकाळाबद्दल आणि “ अमृत 
तुल्य चहा'चा उल्लेख केला नसता तर, बरे झाले 
असते. * अलौकिकते'च्या मुद्यापुरती ही रसास्वादाची 
ब्रह्मास्वादाशी तुलना समर्पक मानता येईल. जाता 
जाता मात्र अभिनवगुप्ताची या संदर्भातील विसंगती 
वाचकांच्या नजरेस आणून देणे अस्थानी होणार 
नाही. एके ठिकाणी रसास्वाद हा ब्रह्मास्वादसविध 
आहे असे. त्याने म्हटले आहे, तर दुसऱ्या ठिकाणी 
: रसास्वाद हा त्या ( परमेश्‍वराच्या ठिकाणी मन 
विसावले असता मिळणार्‍या ) आनंदाच्या केवळ 
बिंदूच्या अवभासा (भासा ) एवढाच आहे€ असे 
त्याने म्हटले आहे. यावरून काव्याचा केवळ गौरव 
करण्यासाठीच रसास्वादाची ब्रह्मास्वादाशी तुलना 
* केली असावी असे कोणी म्हटल्यास त्यात गैर काही 
नाही. 


८) तदानन्द [ परमेइवरविश्रान्त्यानन्द- ] - विप्रुण्मात्रावभासो 


पृ. ५१० ( बालप्रियाटीका आवृत्ती बनारस ).. 


आनंदाचा डोह 


- तुकारामाच्या अभंगवाणीचे रसिकांवलोकन 
करणारा मराठीतील अनन्यसाधारण ग्रंथ 
लेखक ! प्रा, रा. ग. जाधव 
स्रूल्य १ रु. ८-०० 


मागणी : कार्यवाह, प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई- ४१२८०३ 
( जि« सातारा ) . 


: अलौकिकताबादी ! शड 


शेवटी आणखी एका आक्षेपाचा परामशं : 
* ..परंतु अभिनवगृप्त, 'मम्मट, विश्‍वनाथ; जग्‌न्नाथ 
इत्यादी संस्कृत साहित्यशास्त्रज्ञ याविषयी काय 
म्हणतात, याचे प्रत्यक्ष उल्लेख त्यांनी, फारसे केलेले 
नाहीत. कोणत्याही वादग्रस्त ' विषयात पहिल्या 
दर्जाचा म्हणून जो पुरावा विश्‍वसनीय मानला जातो 
तोच. येथे अनुपलब्ध आहे. ” ( पू. ३५ ) 


तात्त्विक दृष्ट्या डॉ. वाळिंबे जे म्हणतात ते 
योग्यच आहे. तथापि मराठी ग्रंथांत मूळ संस्कृत 
ग्रंथांतील उतारे पुरावे म्हणून देण्यापेक्षा त्या 
विषयावरील मराठीतील प्रमाणभूत ग्रंथांतुत अवतरणे 
दिली तर फारसे बिघडत नाही. अर्थात आधारभूत 
उतार्‍्यातील मूळ संस्कृतचे भाषांतर करताना त्या 
लेखकांनी. केलेल्या चुकांची. काही उदाहरणे डॉ. 
वाळिब्यानी दाखवली असती, तर त्यांच्या संदर्भात 
सौंद्येमीमांसाकारांना त्या आघारभूत लेखकांबरोबर 
दोष देता. आला असता. 'एरवी, केवळ संस्कृत 
अरंथांतील अवतरणे मराठी वाचकांना . बहुधा शल्य- 
भूतच झाली असती. 


हि रसास्वादः । - लोचन 


जाजे हेन्रिक फॉन राइट 


न्याय 4 .उत्तराधे 


अनु. मे. पुं. रेगे 


[ ह्या अनुवांदाचा पूर्वार्ध सप्टेंबर १९७८ च्या अंकात प्रसिद्ध झाला आहे. - का. संपादक ] 


६ ) अपाय करण्यापासून परावृत्त होणे असे 
कतंव्य कोणत्या परिस्थितीत असू शकते हे दाखवून 
देण्याचा मी प्रंयत्न केला आहे. आता काही काळ 
थंबंकूंन जो युक्तिवाद आपण . मांडत आलो आहोत 
त्याच्या स्व्पाविषयी विचार करू या. र 
” एखांदे कृत्य कतंव्य आहे ह्याचा अर्थ एखाद्या 
व्यक्‍तीच्या किवा व्यक्तींच्या कल्याणाच्या दृष्टीने 
ते करणे व्यावहारिक दृष्ट्या अनिवार्य आहे असा 
होतो, असे आपण म्हटले आहे. “कोणत्या परिस्थितीत 
अमुक एक -कुत्य:-कतेव्य असते. ? ह्या प्रनात 'अमुक 
एक कृत्य करणे व्यावहारिक दृष्ट्या अनिवार्य आहे 
असे असण्यासाठी माणसांना कोणत्या गोष्टी हव्या 
असल्या पाहिजेत ? ' हा प्रश्‍न ्गाभित असतो. 

माणसांच्या कोणत्या गरजांमुळे अपाय करण्या- 
पासून पंरावृंत्त होणे अनिवार्य ठरते, ही . तात्काळ 
स्पष्टपणे दिसुन येणारी गोष्ट नाही. इतरांकडून 
अपाय होण्यापासून वाचण्याच्या केवळ. इच्छेमुळे ते 
अनिवार्य ठरू शकत नाही-ह्याचे एक कारण असे 
की एकमेकांच्या कल्याणाचा आदर करावा असा 
आदिश माणसे व्यक्‍ती. म्हणून एकमेकांना. देऊ शकत 
नाहीत. इतरांना अपाय न करण्याच्या इच्छेमुळे 
अप्नाय करण्यापासुन निवृत्त होणे कर्तव्य ठरू ककत 
नोही- एखादी गोष्ट हवी असणे आणि ती गोष्ट 
क्वरिगे व्यावहारिक दृष्ट्या अनिवार्य असणे, ह्या 
दोहोत भेद आहे. ह्यावरून आपल्यापुढील ' समस्या 


धुल्ल्क नाही हे दिवून येईल. ...  - . 
ज्या रीतीचा अवलंब करून आपण तिची उकल 
क्षेळही ती एक साधारण ( 8018] ) रीत आहे. 


अप्राथ/करयापासुन॑ निवृत्त होण्याच्या कतंव्यांची 


आपण जी निष्पत्ती केली, तिच्यामुळे ही रीत एका 
विशिष्ट प्रश्‍नाच्या बाबतीत कल्या प्रकारे काम देते 
ह्याचे एक उदाहरण लाभते. ह्या विशिष्ट प्रश्‍नाला 
उद्देशून आपण. तिचे जे. उपयोजन . केले आहे, ते 
बाजूला सारून तिच्या, साधारण स्वरूपाचे वणंन 
आता करू या. 

जिला आपण “इष्ट वस्तूंमधील मूल्भूत विषमता' 
असे म्हटले आहे, तिच्याविषयी सहमत असलेल्या 
माणसांचा एक परिवार आहे असे गृहीत धरून 
'आपण सुरवात केली. इ, ही. कोणतीतरी इष्ट गोष्ट 
इ2 ह्या दुसऱ्या कोणत्यातरी इष्ट गोष्टीहून त्यांच्या 
दृष्टीने ( व्यक्तिश: ) इध्टतर आहे. ही मूलभूत 
विषमता पुढील तीन अटींचे समाधान करतेः 
. , (1) . परिवारातील सवं व्यक्‍तींनी, जर कमी 
इष्ट वस्तु वज्यं केली, तर त्यां सर्वाना अधिक 
इष्ट वस्तू लाभेल, इ > 5 आळू ! 

(1) व्यक्‍तीला कमी आणि अधिक इष्ट 
असलेल्या दोन्ही वस्तू स्वत:साठी प्राप्त करून घेणे, 
ताकिक दृष्ट्या शक्‍य असते. र 

(1 ) एखाद्या माणसाने. जर स्वत:साठी दोन्ही 
दृष्ट वस्तू प्राप्त करून घेतल्या असतील, तर दुर्सरा 
कोणतातरी माणूंस अधिक इष्ट वस्तूपासून वंचि 
झालेला असणे तकंत: अनिवार्य असते. : 
' एखाद्या माणसाला इष्टतर वस्तू प्राप्त होणे 
ह्याला आपण “* परिवाराच्या महत्तर इष्टातील 
त्याचा हिस्सा असे. म्हटले आहे. एखाद्या माणसाने 
स्वत:चे कमी इष्ट सोडून देणे ह्याला * त्याने आर्पले 
देय (“१0० ) देणे ' असे आपण म्हटले आहे.'ह्मा 


*परिभाषेप्रमाणे आपल्या अटीचा अथ असा, की 


न्याय 


परिवाराच्या प्रत्येक सभासदांने जर आपले देय दिले 
तर परिवाराचे महत्तर इष्ट साधले जाते. दुसर्‍या 
अटीचा अर्थ असा, की स्वतःचे देय न देताही 
माणसाला स्वतःचा हिस्सा मिळणे शक्‍य असते. 
'तिसरीचा अर्थ असा, की स्वतःचे देय दिल्याशिवाय 
जर माणसाला त्यांचा हिस्सा मिळाला तर दुसरा 
कुणीतरी त्याच्या हिदझ्यापासुन वंचित झालेला 
असतो. . , 
दोन्ही इष्ट स्वत:साठी मिळविंणे किंवा स्वतंःचे 
देय न देता स्वतःचा हिंस्सा मिळविणे- ह्या दोहोंचा 
अथे एकच आंहे-हे अन्यायाचे एक मूलभूत खूप 
आंहे असे मानंता येईल; न्यायाच्या. कल्पनेची अनेक 
वेगळी: पाळेमुळे आहेत आणि त्यांना 'अंनुसरून 
न्यायाच्या' संकल्पनेने अनेक भिन्न आकार धारण 
केले आहेतं. न्यायाच्याः भिन्न .प्रकारांचे आपल्यालो 
येथे. विवेचन करायचे नाही.. आपल्याला "आता 
न्यायाच्या एकाचे रूपाशीं कतंव्य आहे आणि हे रूप 
पुढील “तत्त्वात. मूर्त होते : परिवाराचा सदस्य 
असलेल्या माणसाला, त्यांने ' आपले देय दिल्या- 
शिचाय, परिवाराच्या महत्तर इष्टातील ' त्यांचा 
हिस्सा लाभता कामा नये. ( * महत्तर इष्ट ' , 
* हिस्सा ? देय ” ह्यांच्या व्याख्या अ्या केल्या 
पाहिजेत, की स्वत:चे देय दिल्याशिवाय स्वतःचा 
हिस्सा जर एखाद्याला लाभलेला असेल त्यापासुन 
त्या. परिवाराचा दुसरा एखादा सदस्य स्वतःच्या 
हिंदशापासुन वंचित झालेंला असणार, 'हे ताकिक 
अनिवायेतेने निष्पन्न होईल. ). ' 

न्यायाचे हे तत्त्व म्हणजे नीतीच्या कल्पनेला 
आधारभूत असलेले तत्त्व आहे असे मी मानतो. 

आपल्या तीन अटींचे समांधान करणारी ' इष्टांची 
मूलभूत विषमता ' ज्यांच्या बाबतीत खरी ठरते असे 
माणसांचे जेवढे परिवार आहेत, त्या प्रत्येकाला 
न्यायाचे हे तत्त्व लागू पडते. अशा कोणत्याही परि- 
वाराला मी . माणसांचा नैतिक परिवार म्हणतो 
आणि न्यायाच्या तत्त्वाला अनुसरून वागण्याच्या 
कतव्याला नैतिक कतेन्य म्हणतो. उदा. (परिवारा- 
तील) कुणा दुसर्‍याला कधीकधी अपाय केल्याने जो 
लाभ होईल, त्यापेक्षा (परिवारातील) कुणाहीकडून 
कधीही अपाय नं झाल्याने होणारा लाभ माणसाच्या 
ज्या परिवाराच्या . दृष्टीने ..अधिकः असतो, त्या 


9५ 
परिवारात अपाय करण्यापांसुन निवृत्त होणे हे नैतिक 


कर्तव्य असते. आपण नैतिक कतंव्य नैतिक परिवारा- 


'पुरते जे मर्यादित केले आहे त्याचा. विचार पुढे करू, 
(पहा ७.) वश 
आता प्रश्‍न असा आहे: न्यायाच्या तत्त्वाला 


'अनुसरून करावयाची कृती हे नैतिक परिवारांत 


कतंव्य कसे बनते ? » 
ही गोष्ट दोन प्रकारे घडून येईल. ह्यांना आपण 
बाह्य आणि आंतरिक मागं म्हणूया. पहिल्या मार्गा- 


'मुळे नैतिक कततेव्य हे सदस्यांवर परायत्त अन्यलक्षी 


कतंव्य म्हणून लादेले जाते. दुसरा मागे स्वायत्त 
अन्यलक्षी.कतंव्य म्हणून ते लादतो. 7. 1. 2 
* स्वहितांची. प्रेरणा परायत्त. नैतिकः कतेव्यांच्या 
बाबंतीत पुरेशी ठरते. ह्याचे कारण असे; क्री'-परि- 
वाराच्या महत्तर इष्टातील स्वतःचा हिस्साः प्राप्त 
करून घेण्याची माणसांना. जी उंत्केट :इन्न्छा “असते 
तिच्यांतून.त्यांनी आपले. देय द्यावे अशी व्यावहारिक 
आवश्यकता त्यांच्यांसाठी निर्माण होऊ शकते; ज्या 
ताकिक यंत्रणेमुळे हे साधले जाते, 'तिची' प्रक्रिया 
अशी असते ् ४ &८ 
परिवाराच्या महत्तर इष्टातील स्वत:चा, हिस्सा 
प्राप्त करून घेण्याच्या इच्छेतुन, जे सदस्य आपले देय 
द्यायला एऱहवी तयार नसते त्यांच्यावर स्वतःचे देय 
देण्याचे कतेव्य लादण्यासाठी म्हणून इतर सदस्यां- 
बरोबर एकवटण्याची प्रेरणा व्यक्‍तीला :. लासते. 
ह्यांच्यातृुन आपण स्वतः आपले देय द्यावे अशी प्रेरणा 
लाभत नाही. पण इतरांनी आपले देय द्यावे ह्या 
आपल्या उत्सुकतेमुळे जे कायदे आपण उचलून धरतो 
ते आपण मोडले तर आपला सुड उगवला जाईल 
किंवा आपल्याला शिक्षा होईल ह्या भीतीतून अश्ली 
प्रेरणा मिळू शकते. आपण अशा एखाद्या परिवारांची 
कल्पना करू शकतो, की त्याच्यातील प्रत्येक सदस्य, 
दृष्टांच्या मूलतः विषम असलेल्या जोडीतील अधिक 
इष्टाचा आपला हिस्सा हस्तगत करून त्याच्यात कमी 
इंष्टाची भर घालायला उत्सुक असतो, पण इतर 
कुणालाही ह्या अन्याय्य चलाखीचा वापर करायला 
प्रतिबंध करावा ही त्याची इच्छा अधिकच तोत्र 
अंसते- कारण आपण तिचे बळी ठरू अशी त्याची 
भीती असते- आणि ती त्याला तसे करायला 
अटकाव करते. इष्टांची मूलभूत विषमता : मान्य: 


१३६ 


करण्यात आलेली असते, ह्यापासुन असे. निष्पन्न 
-होते. की इष्टांतील॑ आपला हिस्सा आपल्याला 
-मिळाबा ही आंपली मनींषा अन्यायापांसुन होणारा 
लाभ उठवावा ह्या आपल्या इच्छेहून-अशी इच्छा 
आपल्याला असलीच: तर-अधिक उत्कट असते. 
विषमतेचे' हे “ मर्म ' आहे; इतरांना अन्यायाने 
वागविण्याची माणसाची जी इच्छा असते तिला, 
इतरांनी आपल्याला स्यायाने वागवावे अशी त्याची 
जी तीव्रतर इच्छा असते, त्या इच्छेच्या रूपाने ती 
लगाम घालते. दुसर्‍या शब्दांत असे म्हणता गय्रेईल 
को ज्याच्यात केवळ स्वहिताच्या प्रेरणेने न्याय 
आणि नीती प्रचलित राहते-अगदी परिपूणे स्वरूपात 
सुद्धा प्रचलित राहते-- अशा समाजाचे * चित्र 
आपण रंगवू शकू. असा समाज असणे शक्ष्य आहे 
ही गोष्ट तोत्त्विक दृष्ट्या -अ्थपूर्ण आहे. त्याच्यात 
माणसे आपली नैतिक कतंव्ये पाळत राहातील; 
पण ज्यांना आपण नतिक हेतु म्हणू त्या हेतूंनी ते 
ती पाळणार नाहीत. 
एखादा मांणूस जेव्हा आपले नैतिक कतेव्य 
सुडाची किवा शिक्षेची भीती ह्यांसारख्या स्वहित- 
पर हेतुने करीत नाही किंव्रा आपल्या कृत्याने 
ज्याच्या कल्याणावर काही परिणाम होईल अक्या 
शेजाऱयाविषयीचे प्रेम किवा आदर ह्यांसारख्या 
परहितपर हेतुने करीत नाही, तर सर्वांसाठी महत्तर 
इष्ट साधण्याचा संकल्प करून-त्याच्या क्षेजाऱ्यांनी 
अश्लीच कृती केळी तर त्याचे जे इष्ट साधले जाईल 
ते इष्ट सर्वांसाठी साधण्याचा संकल्प करून-जेव्हा 
तो आपले नैतिक कतेव्य पाळतो तेव्हा तो नैतिक 
हेतूने कृती करीत असतो असे भी म्हणेन. नैतिक 
हेतूने प्रेरित झालेली कृती ही स्वहितवृत्ती व परहित- 
वृत्ती ह्या दोहोंच्या पलीकडची असते. नैतिक संकल्प 
हा न्यायासाठी असलेला स्वहितनिरपेक्ष आणि 
पक्षपातहीन-समदर्शी-अला संकल्प असतो, हे 
त्याचे स्वरूपवैशिष्ट्य असते. तुमच्या कज्ञेजार्‍याचे 
कल्याण हे जणू काय तुमचे स्वतःचे कल्याण आहे 
आणि तुमचे कल्याण हे जणू काय त्याचे कल्याण आहे, 
अद्या रीतीने हेजार्‍याला वागविण्यात ही अपक्षता 
सामावलेली असते. तेव्हा नैतिक संकल्प हे शेजार्‍्या- 
वरील, तो शेजारी म्हणजे तुम्ही स्वतःच असल्या- 
प्रमाणे, असलेले प्रेम असते. 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


कृती जेव्हा नैतिक हेतुमुळे घडतें तेव्हा न्यायाच्या 
तत्त्वाचे पालन हे स्वायत्त, परलक्षी कतंव्य बनलेले 
असते. 

आता असा प्रश्‍न उद्‌भवतो, की नैतिक कतंव्ये 
कधीही आपण निरिचत केलेल्या अर्थाप्रमाणे परायत्त- 
पणे लादली जातात का? की ही केवळ ' तात्त्विक 
शक्‍यता ' आहे ? 

ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर असे आहे, की ही शक्‍यता 
' केवळ तात्त्विक ' नाही. जिला आपण राज्यसंस्था 
( 100 8810 ) म्हणतो ती एक प्रचंड दंडकीय 
( ॥०"1811४० ) यंत्रणा असते आणि माणसांच्या 
नैतिक परिवारांचे हिंत साधणे, हेही तिच्या कार्याचे 
महत्त्वाचे अंग असते. राज्याच्या कायद्यांमध्ये, 
त्यांच्याकडे केवळ कायदे म्हणून पाहिले तर, काही 
नैतिक आशय नसतो, असे मानणे ही मोठीच गैर- 
समजूत ठरेल. आपण नैतिक कतंव्याच्या ज्या उदा- 
हरणाचे विवेचन वर केळे आहे- म्ह. अपाय 
करण्यापासून परावृत्त होण्याचे कतंव्य- तोच बहुधा 
सर्वे राज्यांच्या कायद्यांचे जे साध्य असते त्याचा 
सर्वांत महत्त्वाचा घटक असतो. राज्याचा कायदा 
हा नैतिक नियमाहून मूलतः भिन्न असतो असे 
आपल्याला जे वाटते, ते सावेजनिक किंवा खाजगी 
हिताशी साक्षात्‌ संबंध नसलेल्या अशा कायद्याच्या 
काही शाखा असतात म्हुणून तितकेसे नसते, तर 
जरी राज्याचे कायदे नैतिक आाझयापासून विरहित 
नसणे शक्‍य असले, तरी दंडक घालून देणारी अधि- 
कारी सत्ता णून राज्याचे असलेले बळ साध्या- 
साठी माणसे जे स्वहितपर सहकार्य करतात त्याच्या- 
वर आधारलेले असते, न्यायाच्या तत्त्वाचे पालन 
करण्याच्या स्वहितनिरपेक्ष अश्या संकल्पावर ते 
आधारलेले नसते, म्हणून आपल्याला तसे वाटत 
असते. 

स्वहितपरवृत्तीतुन नीतीचे संरक्षण होऊ शकते. 
मग माणसाने कधीही नैतिक हेतूने कृत्य करावेच 
का ? हा प्रश्‍न जेव्हा आपण उपस्थित करतो, तेव्हा 
स्वहितपर साध्यांव्यतिरिक्त दुसरी कोणतीही अंतिम 
साध्ये गाठण्याचा माणसांनी प्रयत्न करावा, ह्यावि- 
षयीचे आपले आद्चर्य आपण व्यक्‍त करीत असतो. 
पण माणसांनी नैतिक कृत्ये नैतिक हेतूंनी का करा- 
वीत, ह्याची कारणे जरी देता येत नसली तरी 


अनुक्रमणिका 


न्याय 


युक्तिवादाचा उपयोग करून, माणसाने दुसर्‍याच्या 
कल्याणाचा, जणू काय ते स्वतःचेच कल्याण असल्या- 
सारखा, आदर करावा असा प्रयत्न करता येतो 
आणि हे युक्तिवाद साध्यांना केलेल्या आवाहनासारखे 
दिसतात. आपण असे प्रश्‍न विचारू शकू : “तुम्हाला 
विशेषाधिकार ( 1711626 ) भोगायचा काय 
हक्‍क आहे ? तुमचा हिस्सा तुम्हाला तुमचे देय 
दिल्याशिवाय जर मिळाला, तर स्वतःचा हिस्सा 
मिळविण्याची तितकीच तीब्र इच्छा असलेल्या दुसर्‍या 
कुणाला तरी त्याच्यापासून अनिवार्यंपणे वंचित व्हावे 
लागणार. हे रास्त (1911) नाही हे तुम्हाला दिसत 
नाही काय? ” माणसाच्या न्यायाच्या जाणिवेला 
केलेले हे आवाहून जवळजवळ त्याच्या सममिततेच्या 
( 8700710611'ए ) जाणिवेला केलेल्या आवाहना- 
सारखे असते. “ मला जे पाहिजे आहे ते मी दुस- 
ऱ्याला जे पाहिजे आहे त्याची किंमत देऊन साधले, 
तर मला जे पाहिजे आहे त्याची किंमत देऊन त्याला 
जे पाहिजे असेल ते का साधू नये ? ” हे असे म्हण- 
ण्यासारखे होईल : “ सममिततेसाठी तुम्हाला न्यायी 
व्हावे असे वाटले पाहिजे. आणि न्यायाप्रीत्यथं परि- 
वाराच्या कल्याणातील तुमच्या हिद्हासाठी तुम्ही 


तुमचे देय दिले पाहिजे. ” 


अश्या युक्तिवादांचा माणसांवर परिणाम होणारच 
नाही असे नाही. त्यांचा अवलंब करणे म्हणजे फस- 
वणूक करणे नव्हे. पण हा युक्तिवाद म्हणजे आणखी 
कोणत्यातरी साध्याला, ज्याच्या प्रीत्यथे म्हणून 
आपण न्यायाने वागण्याचे उद्दिष्ट बाळगावे अज्ञा 
साध्याला, केलेळे आवाहन नव्हे. कित्येक संकल्पनां- 
मधील ताकिक संबंध आपल्याला दाखवून देऊन न्याय 
ह्या साध्याचे स्वरूप ह्या युकतिवादामुळे अधिक 
स्पष्ट होते. 

आपण जिला इथे नैतिक हेतुने केळेली कृती असे 
म्हटले आहे तिच्यात आणि जिला कांटने कतंव्याच्या 
हेतुने केळेली कृती असे म्हटे आहे तिच्यात काही 
साम्य आहे. त्यांच्यातील समान विशेष म्हणजे 
स्वहितनिरपेक्षता आणि पक्षातीतता, आणि नैतिक 
संकल्पाच्या ठिकाणी, स्वहिताविषयीची आस्था आणि 
वरहितपर भावना ह्या दोहोंपासून असलेली 
तटस्थता. 


श्ऊ 


नैतिक संकल्प म्हणजे इतरांनी आपल्या संबंधात 
जे करावे असे आपल्याला वाटते ते इतरांच्या संबंधात 
करण्याचा संकल्प. पण सेवेची परतफेड होईल 
ह्या भरवश्यावर किवा सेवेची परतफेड केली पाहिजे 
ह्या मागणीवर हा संकल्प आधारलेला नसतो. 
ज्याच्यात सर्वांचे कल्याण आहे हे मान्य झालेले असते 
त्याला आपणही हातभार लावणे केवळ रास्तच आहे 
असे वाटल्यामुळे हा संकल्प करण्यात येत असतो. 
नैतिक संकल्प म्हणजे ज्याला सुवर्णनियम म्हणतात 
त्या तत्त्वाचे, आपल्या शेजार्‍याविषयीच्या * ख्तरिश्‍चन* 
प्रेमाच्या अगदी जवळ येणार्‍या हेतूने पालन 
करण्याचा संकल्प होय असे म्हणता येईल. पण 
आपले सहमानव ही स्वतःसाध्ये (8108 ग 
1)01010180]1४68 ) आहेत अश्यारीतीने त्यांना 
वागविण्याचा तो संकल्प असतो, असेही त्याचे वर्णन 
करता येईल. आपल्या नैतिक भूमिकेचे कांटच्या 
नैतिक भूमिकेशी असलेले हे दुसरे साम्य होय. 


७) आपण जो युक्तिवाद मांडीत आहोत त्याच्या- 
विरुद्ध असा एक आक्षेप येण्याची शक्‍यता . आहे : 
ह्या युक्तिवादाप्रमाणे नैतिक कतंव्ये ही माणसांच्या: 
इच्छांवर अवलंबून असतात. अशा कतंव्यामागे ज्या 
इच्छा असतील त्यांच्या वैशिष्ट्यपुर्ण स्वरूपाचे वणेन 
करणे मनोरंजक आणि बोधप्रद असेलही. पण 
माणसांच्या इच्छा * आगंतुक ' (0०॥॥॥॥४०॥.) 
असतात. एखादी गोष्ट एक नैतिक कतेव्य आहे की 
नाही, ह्या प्रश्‍चाचा निर्णय अशा आगंतुक इच्छांवर 
अवलंबून ठेवणारी ही भूमिका नीतिझास्त्रात फार 
असमाधानकारक ठरेल की नाही ? 


आपण * नैतिक कतेव्यां 'चा जो अथ लावला 
आहे त्याप्रमाणे नैतिक कतंव्ये माणसांच्या इच्छांवर 
दोन प्रकारे अवलंबून असतात. एक प्रकार असा की 
जिला मी ' इष्टांतील मूलभूत विषमता ' म्हटले 
आहे तिच्या द्वारा निणित होणार्‍या नैतिक परि- 
वारामध्येच नैतिक कतंव्यांना अस्तित्व असते.. 
दुसरा प्रकार असा, की नैतिक 
नैतिक कतंव्य हे जोपावेतो सदस्याने ते स्वत:वर: 
स्वायत्ततेने लादुन घेतलेले असते किंवा इतरांनी. 
त्याच्यावर परायत्ततेने लादलेले असते, तोपावेतोच 
नैतिक कतंव्य असते. 


शद 


“नैतिक कतंव्ये नैतिक.परिवाराच्या सदस्यांपुरती 
मर्यादित करणे म्हणजे त्यांना खूपच संकुचित करणे 
होय, असे वाटणे शक्य आहे. पण तसे एखाद्याला 
वाटले तर ती फसगत ठरेल, वर ज्या उदाहरणाची 
आपण चर्चा केली आहे त्यातील मूलभूत विषमतेकडे 
प्रत वळूने ह्या विषमतेकडून निणित होणारा नैतिक 
पंरिघार किती व्यापक असेल ते पाहू. 


* आपल्याला अभिप्रेत असलेला नैतिक परिवार हा 
ज्या व्यक्‍तींना त्यांनी इतरांना कधीकधी अपाय 
करण्यापेक्षा इतरांकडून त्यांना कधीही अपाय न: 
होणे अधिक लाभदायक असते अशा साऱ्या व्यक्तींचा 
मिळून बनलेला असतो. ह 
- ,आपण. कधीकधी इतरांना अपाय केल्याने 
आपल्याला जो लाभ होतो,. त्यापेक्षा इतरांकडून 
आपल्याला. कधीही अपाय न. झाल्याने आपल्याला 
होणारा लाभ अधिक असतो ही गोष्ट काही माणसे 
दृढपणे नाकारतील, पण त्यांचे हे म्हणणे बरोबर 
असंणे शक्यही आहे. त्यांचे म्हणणे कोणत्या परि- 
स्थितींत बरोबर ठरेल हे पाहण्यासाठी वरील विषम- 
तेत ज्या इष्टांची तुलना भापण करतो त्यांचे स्वरूप 
अधिक बारकाईने निरखून पाहणे आवरयक आहे. 


- ज्याला त्याच्या सबंध आयुष्यात त्याच्या कुणाही 
शेजाऱयाने काहीही अपाय केलेला नाही अशा 
माणसाची कल्पना. आपण करू शकू. ह्या माणसाते 
आपले एखादे साध्य साधण्यासाठी दुसर्‍या कुणाला 
तरी अपाय केला आहे आणि त्याचा त्याला काहीही 
खेद झालेला नाही. अशीही कल्पना आपण करू शकू. 
म्हणजे अश्या माणसाने आपल्या शेजाऱ्याला अपाय 
करून आपला फायदा करून घेतला आहे, पण त्या- 
बेद्दळ सूडाच्या किंवा शिक्षेच्या स्वरूपात त्याला 
कोणतीही हानी सोसावी लागलेली नाही. आणि 
त्याला कूणाहीकडून झालेला अपाय सोसावा लागलेला 
नाही असे आपण गृहीत धरलेले असल्यामुळे, ह्या 
लाभाविरुद्ध कोणतीही हानी त्याला तोलावी लागत 
नाही. त्याला असे म्हणण्याचे काही कारण नाही, की 
£ मला करण्यात आलेली ही जी इजा मला सोंसावी 
लागत आहे त्यापेक्षा माझ्या शेजाऱ्यांना अपाय करूनं 
मी जो लाभ करून घेतला आहे त्यांच्याशिवाय 
चालवून घेणे मी पसंत केले असते. ' त 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


आता हे सारे जर गृहीत धरले, तर आपली 
मूलभूत विषमता ह्या माणसाच्या बाबतीत लागू 
पडत नाही असे निष्पन्न होते का? हे निष्पन्न होत 
नाही. निष्पन्न होते ते एवढेच, की इतरांनी अपाय 
केल्यामुळे ह्या माणसाची जेवढी हानी झाली तिच्या- 
पेक्षा इतरांना अपाय केल्यामुळे त्याचा प्रत्यक्षात 
अधिक फायदा झाला. मूल्भूत विषमतेमध्ये ही शक्‍यता 
नाकारण्यात येत नाही. तिचे म्हणणे एवढेच आहे, 
की अपाय केल्याने माणसाचा जो छाभ होईल त्यापेक्षा 
अपाय न झाल्यामुळे त्याला होणारा लाभ अधिक 
असतो. तेव्हा आपली मूलभूत विषमता ह्या 
माणसाच्या बाबतीतही खरी ठरते की नाहीहे 
पाहण्यासाठी अपायापासुन बचावल्यामुळे त्याचा 
'किती लाभ झाला आहे हे पहावे. लागेल, तो किती 
आहे हे कसे अजमावता येईल? 
: आपण जे गृहीत धरले आहे त्याच्याप्रमाणे पाहता 
आपला माणूस कोणत्या इजेपासून बचावला आहे? 
तर जेव्हा जेव्हा त्याला अपाय केल्याने आपला लाभ 
होईल असे त्याच्या शेजाऱ्यांना वाटले असेल तेव्हा 
तेव्हा त्यांनी त्याला काकू न करता अपाय केला 
असता तर त्याला जी इजा झाली असती तिच्या- 
पासुन तो बचावला आहे. ह्या इजेपासुन बचाव 
होण्यात जो लाभ आहे तो कुणाकडूनही अपाय न 
होण्याने माणसाला साधायचा असतो. 

भाता. ह्याच्याशी जो लाभ तोलायचा आहे तो 
म्हणजे आपल्या माणसाने, आपण गृहीत धरल्या- 
प्रमाणे, कुणाला तरी अपाय करून प्रत्यक्षात जो 
लाभ साधला आहे तो नव्हे. ह्यांच्याशी जो लाभ 
तोलला पाहिजे तो म्हणजे, ज्या ज्या गोष्टीचा 
त्याला लोभ वाटला असेल ती ती गोष्ट साधण्या- 
साठी म्हणून आपल्या शेजाऱ्याला अपाय करायला 
त्याने जर मागेपुढे पाहिळे नसते, तर त्याचा जो 
लाभ झाला असता तो लाभ. होय. इतरांना कधी 
कधी अपाय करून माणसाला जो लाभ साधता 
येण्यासारखा अंसतो तो हा लाभ. आपला माणूस 
अतिशय निष्ठुर आहे असे जर आपण गृहीत धरंणार 
नसु तर अपकार करण्यापासून त्याला आपला जोः 
लाभ साधंता आला असता त्याचे “भरपूर माप 


त्याच्या पदरात पडलेले नांही हे आपल्याला . मान्य 
करावे लागेल. ४४ 


न्याय . 


तेव्हा वरील मूलभूत विंषमता कुणाही माण- 
साच्या बाबतीत खरी ठरते की नाही हे पाहण्या- 
साठी आपल्याला पुढील दोन इष्ट गोष्टी-एक 
त्ृूणस्वरू्ष आणि एक धनस्वरूप एकमेकींशी 
तोलल्या पाहिजेत: एक म्हणजे, त्याला अपाय करून 
इतरांना आपला जेवढा लाभ करून घेता येणे 
शक्‍य असेल तेवढा सर्व त्यांनी साधायचा. ठरविले 
तर त्याला जेवढी हानी सोसावी लागेल ती अपेक्षित 
हानी; आणिं दुसरी म्हणजे इतरांना अपाय करून 
त्याला जेवढा लाभ उठविता येणे शक्‍य असेल तो 
सारा अपेक्षित लाभ. 

. ज्या इष्ट गोष्टींची एकमेकींशी तुलना, केली 
पाहिजे त्यांचे स्वरूप आपण स्पष्ट केले आहे. तेव्हां 
मूलभूत विषमता सर्वे माणसांच्या बाबतीत खरी 
असते की नाही ह्या मूळ प्रश्‍नाकडे परत वळू या. 
हा प्रश्‍न; दुसऱ्या शब्दांत, असा की ह्या विषमतेने 
निणित होणारा जो परिवार आहे तो सवे मानव- 
जातीला व्यापणारा असेल की नाही? 

माणसे स्थूलमानाने परस्परांशी समान असतात 
आणि त्यांच्यामध्ये जी नैसगिक असमानता असेल 
तिचे परस्परांशी सहकाये करून ते .निराकरण करू 
शकतात असे जे आपण मागे म्हटले आहे, ते ह्या 
प्रनाशी संबंधित आहे. , वि 

समजा, इतर सर्वे माणसांना क्षुद्र कीटकांसारखे 
वागवू. शकेल असा एखादा अजस्र माणूस मानव- 
जातीत असता; आणि समजा माणसे त्याला काही 
अपाय करायला असमर्थ असती; तर मग हा माणूस 
आपल्या उदाहरणातील मूलभूत विषमतेने निणित 
होणाऱ्या नैतिक परिवारात मोडला नसता. कित्येकदा 
काही माणसे आपण लाक्षणिक अर्थाने असे अजस्र 
महापुरुष आहोत अशी कल्पना करून घेतात. आपण 
खरोखर तसे नाही हा. धडा त्यांना लवकरच 
क्षिकविण्यात येतो. ज्या माणसाच्या बाबतीत हा 
धडा परिणामकारक ठरत नाही 
इतरांना अपाय करून त्याचा जो लाभ होऊ शकेल 
त्याच्यापेक्षा . इतरांकडून होऊ शकणाऱ्या अपाया- 
पासून झालेला बचाव त्याला अधिक लाभदायक 

ठरेल हे. सत्यच असू शकेल. , ४ 
- »पण कोणताही एक माणूस: इतर सव एकत्रित 
'आणणसांपेक्षा दुबळा असल्य फाहिजे ही काही: पूवेप्राप्त 


३९ 


अनिवायेता ( 8 ७0०५. 1600688117 ) नाही: 
समजा एखाद्या माणसाने एक भयानक शस्त्र शोधन 
काढले आणि समजा हे शस्त्र त्याला एकट्यालाच 
उपलब्ध आहे आणि त्याच्या साहाय्याने , त्याच्या 
इच्छांना विरोध करणार्‍या किंवा त्याच्या व्यक्‍तिगत 
जीवनावर आक्रमण करणार्‍या कितीही माणसांना 
तो नष्ट करू शकेल, हा माणूस दयाळू असू शकेल 
आणि कुणालाही अपाय करण्याची इच्छाही त्याला 
असणार नाही. हा माणूस न्यायी आणि नीतिमान 
असू शकेल का? ह्या प्रश्‍नाचे उत्तर द्यायचा प्रयत्न 
मी करणार नाही. जोपयत त्याचे ते गुप्त शस्त्र 
त्यांच्यापाशी असेल आणि त्याच्यामुळे इतर सर्व 
माणसांच्या संबंधात त्याला जी श्रेंष्ठठा लाभलेली 
आहे तिची जाणीव त्याला असेल तोपर्यंत आपल्या 
उदाहरणातील मूलभूत विषमतेने निणित होणाऱ्या 
नैतिक परिवारात तो मोडणार नाही, ही गोष्ट मात्र 
निश्‍चित आहे. ् ळ 

आता कुणी असे म्हणेल, की आपण कल्पिलेला 
अजस्र महापुरुष अस्तित्वात असणे तार्किक दृष्ट्या 
शक्‍य असले तरी ही कल्पना अतिशय अवास्तव आहे. 
पण ती अतिदाय अवास्तव आहे का ? आपल्या 
उदाहरणातील व्यक्‍तीच्या जागी माणसांचा एक गट्ट 
आहे अशी कल्पना करा. मग ही कल्पना कमी 
अवास्तव वाटेल; आणि तिच्या जागी एक राष्ट्र 
आहे अश्ली कल्पना करा. मग हे उदाहरण पुर्णपणे 
वास्तववादी आहे हे आपल्याला ओळखता येईल, 
शेजाऱ्याच्या कल्याणाचा आदर करण्याचे नैतिक 
कतेव्य आपण ज्या मूलभूत विषमतेपासून निष्पन्न 
करून घेतळे आहे, ती जवळजवळ सवे माणसांच्या 
बाबतीत खरी असते. तेव्हा तिच्यामुळे निणित 
होणारा नैतिक परिवार सबंध मानवजातीला 
व्यापतो ही गोष्ट ताकिक दृष्ट्या अनिवाये नसली, 
तरी व्यवहारात निश्‍चितपणे सत्य म्हणून धरून 
-चालता येते. माणसांमध्ये जी ने्सागक समता आणि 
परस्परसहकार्याची शक्‍ती असते तिच्यापासन 
निष्पन्न होणारा हा परिणाम होय. राज्यांमधील 
परस्परसंबंध आपण घेतले, तर राज्यांच्या पातळीवर 
ही मूलभूत विषमता शंकातीतपणे सत्य आहे . असे 
म्हणता येणार नाही. कारण राज्ये जरी परस्परां्ी 
सहकाय करू: शकत असली, तरी एकेकटी राज्ये 


अनुक्रमणिका 


४० 


स्थूलमानाने परस्परांशी समान असतात असें नसते. 
ह्याच कारणामुळे मानवी व्यक्‍तींमधीळ परस्पर- 
संबंधांच्या संदर्भांत न्याय आणि नीती यांच्याविषयी 
ज्या समस्या उद्‌भवतात त्यांचे स्वरूप आणि राज्यां- 
मधील परस्परसंबंधांच्या संदर्भात उद्‌भवणाऱ्या 
न्याय आणि नीतिविषयक समस्यांचे स्वरूप ह्यांच्या- 
मध्ये-ताकिक स्वरूपाचा भेद असतो. 

तेव्हा नैतिक कतंव्य हे माणसांच्या परिवारापुरते 
भर्यादित असते ही त्याच्याविषयीची जी मर्यादा 
आपण निष्पन्न केली, ती व्यावहारिक दृष्ट्या 
महत्वाची नाही असे मी दाखवून दिले आहे, असे मी 
भानतों. कारण ह्या परिवाराची जी व्याख्या आपण 
केली आहे तिच्याप्रमाणे पाहता कुणीही माणूस 
स्वतःला ह्या परिवाराबाहेर ठेवणार नाही, अशी 
व्यावहारिक निश्चिती असते. 

पण परिवारात समाविष्ट नसलेला आपला जो 
कल्पित महापुरुष आहे त्याचे काय ? आपल्या 
शेजार्‍यावर कधीही अपकार करू नये हे त्याचेही 
नैतिक कतंव्य असते की नाही ? हे प्रत्येकाचेच 
कतेव्य असलेच पाहिजे असे नाही का? * नाही ? 
असे उत्तर मला द्यावेसे वाटते. महापुरुषाने आपल्या 
शेजाऱ्याचा आदर करावा असा आदेश त्याला देणे 
शक्‍य नसते; म्हणजे असे की अद्या आदेश्याचे पालन 
करायला तो शिक्षेच्या भीतीमुळे प्रवृत्त होणार नाही. 
शिवाय माणसाविषयीच्या ज्या प्रकारच्या प्रेमामुळे 
इतर सवे माणसांचा आदर करण्याचा जो स्वायत्त 
नियम तो स्वीकारील त्या. प्रकारचे प्रेमही त्याला 
वाटू शकत नाही. कारण * स्वतः सारखेच झेजार्‍्या- 
'वरील * जे प्रेम असते, माणसामाणसांमध्ये गरजांचे, 
_ इच्छांचे आणि शक्‍तींचे जे साम्य असते, त्याच्यावर 
आधारलेले असते. इतर सवें माणसे एकत्रित घेतली 
असताही त्यांच्यापेक्षा शक्तिमान असलेली व्यक्‍ती 
जेव्हा माणसांच्या कल्याणाविषयी आस्था दाखविते 
तेव्हा तिचे हे कृत्य इतकेसे न्यायाचे नसते; ते 
करुणेच्या स्वरूपाचे असते. 
* ८) समारोपादाखल मला पुढील प्रश्‍न उपस्थित 
करायचा आहे : न्याय आणि नैतिक कर्तव्याचे पालन 
थांचे, कोणत्याही अर्थाने, * उपयुक्ततावादी समथन? 
करतां येईल का? न्यायाच्या तत्वाची जी मांडणी 
आपण केलीं आहे, तिच्याप्रमाणे परिवाराच्या कुणाही 


नेवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


सदस्याने आपले देय दिल्याशिवाय परिवाराचे जे 
सामायिक कल्याण असते, त्यातील स्वतःचा हिस्सा 
घेता कामा नये, ह्या तत्त्वाला मान्यता देण्याने 
परिवाराच्या सदस्यांवर आपले देय देण्याची प्रथा 
स्वीकारण्याचे नैतिक कतंव्य स्वायत्तपणे लादले 
जाते. हेच कतंव्य परायत्तपणेही लादले जाईल. 


ह्या मताप्रमाणे नैतिक कतंव्याचे पालन करणें 
ही एक प्रकारची * सार्वजनिक दृष्ट्या उपयुक्‍त ' 
अशी गोष्ट आहे. म्हणजे : स्वत:चे नैतिक कर्तव्य 
करणे हे, कतंव्याने बांधलेली व्यक्‍ती ज्या परिवाराची 
सदस्य असते त्या परिवाराचे सामायिक कल्याण 
साधले जाण्याची अनिवार्य अल्ली अट असते. ह्या 
अर्थाने न्याय आणि नैतिक कततंव्याचे पालन ह्यांचा 
आधार उपयुक्ततावादी असतो. 


पण ह्यावरून न्याय आणि नैतिक कर्तव्य ह्यांना 
अनुसरून वागणाऱ्या माणसाचे अन्यायाने वागणांऱ्या 
आणि आपल्या नैतिक कर्तव्यांची हेळसांड करणाऱ्या 
माणसापेक्षा अधिक भले होईल असे निष्पन्न होत 
नाही. जर परिवारातील सर्व माणसे न्यायाने वागली, 
तर ह्या त्यांच्या. सद्वतंनामुळे त्या सर्वांचा लाभ 
होईल आणि अन्यायाने वागून त्यांना जो लाभ 
ज्ञा असता, त्यापेक्षा हा लाभ अधिक असेल ; 
त्यांचा हा लाभ अधिक असेल हे ते त्या पंरिवाराचे 
सदस्य आहेत ह्यापासूनच निष्पन्न होते. पण आपण 
पाहिले आहे त्याप्रमाणे माणसाला न्यायापासून 
होणाऱ्या लाभात अन्यायापासून होणाऱ्या लाभाची 
भर घालता येणे शक्‍य असते. दुसऱ्या कोणत्यातरी 
माणसाला पहिल्या लाभापासुन वंचित करण्याची 
किमत देऊन हे त्याला करता येते. ही भयावह 
यक्यता आहे आणि ताकिक युक्तिवादाचा आंश्रय 
करून ती घडून येणार नाही, असे दाखवितां येणांर 
नाही. अर्थात्‌ न्यायापासुन होणारे फायदे सुरक्षित 
राखून अन्यायापासुन होणारे अतिरिक्‍त फायंदे 
उठवीत रहाण्याचा खेळ अंतिश्य कठीण आहे आणि 

यशस्वीपणे खेळणारे फारच थोडे असतात असे 
म्हणणे योग्य ठरेल. आणि सवच माणसांना न्याय 
आणि अन्याय ह्या दोहोपांसुन लाभ घेतां येणे ताकिक 
दृष्ट्या अशक्य आहे. (मूलभूत विषंभंतांना ज्या 
अटींचे समाधान करावे लागते त्यांच्यापांसून ही 


न्न्याय 


गौष्ट निष्पन्न होते.) पण कित्येकांना हे करणे 
ताकिक दृष्ट्या शक्‍य असते. 

न्यायाच्या अधिराज्यापासुन जे लाभ प्राप्त होतात, 
त्यांच्यांत अन्याय्य कृत्यापासून होणार्‍या फायद्यांची 
भर घालण्याची ही जी शक्यता- थोडक्यात, जिला 
आपण परोपजीवी कृती म्हटले आहे तिची शक्‍यता 
- असते तिच्यामुळे एका महत्त्वाच्या अर्थाने न्याय 
आणि नीतिमत्ता ह्यांचे उपयुक्ततावादी समर्थन 
करणे स्वरूपतःच गसते असे म्हणावे लागते. 

एका अर्थाने न्याय आणि नीतिमत्ता ह्या सावं- 
जनिक दृष्ट्या उपयुक्त गोष्टी आहेत आणि ह्या 
अर्थाने अन्याय आणि अनीती सावंजनिक दृष्ट्या 
उपयुक्‍त असणे तकेतःच अशक्‍य आहे. पण अन्याय 
आणि अनीती व्यक्‍तीला उपयुक्त ठरणे शक्य असते. 
अनैतिक साधनांनी स्वतःच्या हितात भर घालण्याचा 
प्रत्येक प्रयत्न अखेरीस अटळपणे कर्त्याला हानि- 
कारक ठरतो असे असते, तर मग नैतिक कृत्याचे 


४१ 
स्वरूप आहे त्याहून भिन्न असते - केवळ त्या 
कर्त्याच्या हिताच्या दृष्टीने व्यवहारतः आवश्यक 
कृत्ये असे त्यांचे स्वरूय असते. नैतिक कृत्य हे 
स्वायत्त, स्वहितलक्षी कतंव्य बनले असते. 

नैतिक आदेश हा स्वलक्षी कर्तव्याच्या स्वरूपा- 
चाच असतो असे दाखवून देण्याचे अनेक प्रयत्न झाले 
आहेत. ईश्‍वर अखेरचा निवाडा करील आणि मग 
अन्यायी माणसांना दुःख भोगावे लागेल व न्यायी 
माणसांचा विजय होईल, 'ह्या कल्पनेचे एक मूळ ह्या 
स्वरूपाच्या प्रयत्नात आढळते. 

न्यायाचा अंतिम विजय होईल असा हा जो 
आश्ञावाद आहे त्याच्यात मला सहभागी होता येंत 
नाही. अन्यायाचा प्रत्यक्षात बदला घेतला जाईल, हे 


- अगदी शक्‍य असते. किंवा त्याला शिक्षा करण्यात 


येईल, हेही शक्‍य असते. पण इहवादी नीतीच्या 
दृष्टीने पाहता अन्यायी माणसाची भरभराट होईल 
की त्याचा नाश होईल हे अनियत रहाते. । 


कोत्या सिमेंट कस्तुनिमिती सहकारी 
संस्थाः ठिमिंटेड, कराड 


६२ शिवाजीनगर, हौसिंग सोसायटी, कराड ( जि. सातारा ) 
& आमची उत्पादने & | 


(१) ४” व्यासापासुन ४८” व्यासापर्यंतचे प्रेशर नॉनप्रेशर पाइप्स. 


(२) सेप्टिक टॅक्स व वॉटर टॅक्स. 
(३) व्ही टाईप क 
(४) काँक्रीटचे टॉलोब्लॉक्स, दरवाजा फ़ेम, 
(५) मजबूत, 
(६) लिफ्ट इरिगेशन 


गटर्स, ह्राफ राउंडस्‌ व कंपौंड पोल्स. 


खिडकी फ्रेम छावण्या, तुळया व इतर सामान 


टिकाऊ, गुणवत्तेत सरस माल माफक दरात मिळेल. 
स्किम्स सव्हे करून पूर्ण करून देण्याची खास सोय. 


(७) पुर्वरचित घरांचे सुटे भाग, तसेच स्वस्तांत घरे बांधून देण्याची सोय. 
अ -: पत्रव्यवहाराचा पत्ता :- 


६२ शिवाजीनगर, कराड ( जि. 
शा. ग. पवार न 
__ मॅनेजिंग डायरेक्टर त्न्न्त्त्त्त्त्त्त्त्त्त्न्य्न्त्त्त्त्त् डायरेक्टर _____मॅमैलिग डाबक्टर > _्न्न्न््स्सन्सयन्ानिपना 


ते. भा. ६ 


सातारा) फ़ोन नं. ५२०, ७५४ 


ग्रंथ-परीक्षण 


: ळज्ञागोरी ? : आदिमातेच्या स्वरूपावर आणि उपासनेवर नवा प्रकाश, लेखक : डॉ. रामचंद्र 
चितामण ढेरे. प्रकाशक: दामोदर दिनकर कुलकर्णी. श्री विद्या प्रकाशन, २५० शनिवार पेठ, अष्टभुजा 
रस्ता, पुणे-४११ ०३०. प्रथमावृत्ती : २० जून, १९७८, पृष्ठे २२८; किमत २५ रपये, 


मान्द्य 


भारताच्या धामिक संस्कृतीच्या इतिहासात इति- 
'हासपूवे कालापासून आजच्या विसाव्या शतकापर्यंत 
स्थिरावलेल्या शक्‍तिपुजेच्या एका घटकाचे म्हणजे 
लैंगिक प्रतीकांचे अत्यंत मूलगामी असे संशोधन 
करणारे हे पुस्तक आहे. अद्ययावत संशोधित साध- 
नांच्या आधारे आणि सवे नव्या सामग्रीच्या प्रकाशात 
विखुरलेल्या वा उत्खननात सापडलेल्या प्रतीकांचा 
आणि मूतींचा अभ्यास करून सुसंगत असे मनन यात 
प्रसन्न शैलीने व्यक्‍त केले आहे. उत्खननात मिळा- 
लेल्या आणि निरनिराळया तीर्थस्थानात, मंदिरात व 
अन्यत्र पाहिलेल्या मूर्तींची आणि प्रतीकांची चित्रे व 
स्वतंत्र चित्रपत्रे यात अंतर्भूत केली भाहेत. आदिवासी 
जमातीपासून तो अत्यंत सुसंस्कृत अशा भारतीय 
समाजातील लैंगिक शक्‍तिपूजेचे संदर्भ दाखवून यात 
विवेचन केलेले आहे. हिमाल्यापासुन कन्याकुमारी. 
पर्यंतच्या प्रदेशातील लेंगिक शक्‍्तिपूजेची प्रतीके वा 
मूर्ती यांचा संदर्भ अर्थपूर्ण रीतीने उकलून दाखविलेला 
आहे. हे करीत असताना श्रीमती स्टेला क्रामरीश 
यांच्या एका प्रसिद्ध लेखात या शक्‍तिपुजेचा 
क्रग्वेदातील अदिती या विशवजननी, विशवखूपा व 
सर्वेदेवजननी देवतेशी जोडलेला संबंध कसा बरोबर 
आहे, हे दाखवून दिलेळे आहे. त्याबरोबरच स्टेला 
क्रामरीश यांच्या प्रतिपादनाला डॉ. ह. धी. सांकल्या 
यांनी विरोध केला आणि ही योनिस्वरूपी शक्‍्ति- 
देवता इजिप्तमधून रोमन संपर्काच्या काळात 
ख्रिस्तोत्तर पहिल्या एक-दोन शतकात भारतात 
आली असे मत मांडले; ते साधार खोडले आहे. 

या पुस्तकाच्या, वेष्टनपत्रावर ल्ज्जागौरीचे रंगीत 
चित्र छापले आहे. लज्जागौरी म्हणजे स्त्रीयोनीच्या 
दैवतीकरणाने भाविलेले देवीचे एक मूर्त स्वरूप आहे. 
देवीची पावंती, दुर्गा, लक्ष्मी, श्री, अंबा, सरस्वती, 


काली इत्यादी संस्कृत आणि अन्य प्राकृत देशी 
नामांनी आणि विविध रूपांनी भारतात पूजा होत 
असते. भारतात देवीची तीर्थस्थाने आणि देवालये 
जितकी आहेत, तितकी इतर शिव, विष्णू, गणेश, 
हनुमान, दत्तात्रय, भेरव इ. देवांची नाहीत. इतकी 
या शक्‍तिपुजेची व्यापकता आहे. लज्जागौरी म्हणजे 
स्त्रीयोनीरूपी देवता. तिच्याबरोबर तिच्या संदर्भा- 
तील इतर देवदेवता यांचाही परामशं या पुस्तकात 
घेतलेला आहे. वेदपूर्वकालीन सिंधू संस्कृतीतील 
लिंगदेवता व योनिदेवता यांच्याशी लज्जागौरीचा 
ऐतिहासिक संबंध कसा पोचतो, हेही निर्दिष्ट केले 

आहे. 
क्रग्वेदातील अदिती देवता ही भार्यांची मूलभूत 
देवता आहे. परंतु क्रुग्वेद किवा सगळया वेदसंहिता 
याच्यामधील सवं प्रमुख देव आदित्य म्हणजे अदिति- 
उत आहेत. मित्र, वरुण, इंद्र अ्यमन, भग, सूर्य, 
विष्णू , सविता इत्यादी देव आदित्यच होत. क्रग्वे- 
दात अदितीवर सहाच सुकते आहेत. परंतु अदितीचा 
इतर देवांच्या स्तोत्रांमध्ये वारंवार उल्लेख आलेला 
आहे. वैदिक मुख्य देवांचा क्रग्वेदामध्ये किवा अन्य 
वेदांमध्ये आदित्य या विशेषणाने म्हणजे मातृनामा- 
टी होतो; पितृनामावरून होत नाही. 
क्या 1 कयास करता येतो, की आदित्यपूजक 
असावी आपि उेहबसंस्था ही प्रथम मातृप्रधान 
नंतर पितृप्रधान झाली असावी; 


आणि त्यामुळे क्हग्वेदातील कुटुंबसंस्थेत स्त्रीला 
दुय्यम स्थान प्राप्त झाले. 1 


अदितीची पूजा 
असणे शक्‍य आहे, ही 
संहितेतील क 
सुचित होते. 


मुळात क्रलझु' स्वरूपात होत 
गोष्ट यजुवेदाच्या वाजसनेयी 
अध्याय ११ ) उखासंभरण मंत्रांवरूत 
मस्तकावर चंद्राची सुक्ष्मकला असलेली, 


ग्रंथ परीक्षण 


सुरेख वेणी घातलेली, त्यावर कनकाभरण वा 
मुकुट असलेली आणि संभोग घेणाऱ्यास विलासाने 
जवळ घेणारी असे अगोदरच्या मंत्रात अदितीचे 
वरणेन केले आहे. उखा म्हणजे अभ्नी ठेवण्याचा 
मृत्तिकिचा कलश होय. उखा अग्निचयन नामक 
यज्ञामध्ये आवइयक असते. उखापात्राच्या पुखा- 
भोवती कड असते; अदितीची रशना म्हणजें 
कंबरेस बांधावयाची साखळी, असे तिला म्हटले 
आहे. त्या कडेखाली स्तनांचे आकार दिलेले असतात 
( वाजसनेयी संहिता अं. ११-५९ महीधरभाष्य ). 
त्या पात्राच्या पोटात अग्नी ठेवावयाचा असतो. या 
पोटाला उपस्थ ( म्हणजे योनी ) या शब्दाने 
वाजसनेयी संहितेने निदिष्ट केले आहे. उखापात्र 
म्हणजे कृंभच होय. हल्ली अग्निहोत्री क्वचित 
सोमयागाबरोबर अग्निचयनाचेही अनुष्ठान करतात. 
निदान २५ वर्षांपूर्वी तरी करीत होते, हे आम्हांस 
माहीत आहे. परंतु ते उखापात्र कसे बनवीत 
असत, हे आम्हांस माहीत नाही. 

कुंभ शब्दाचा वाचस्पत्यकोश व राजतरंगिणी 
( ३-४५६ ) प्रमाणे एक अर्थ स्वैरिणी वा साधा- 
रणी ( त्रद्ग्वेद १-१६७-४ ) स्त्री असा आहे. 
साधारणी म्हणजे अविवाहित मुक्‍त स्त्री. अगस्त्य 
व वसिष्ठ यांना कुंभयोनी किवा कुंभोद्भधव किंवा 


कुंभसंभव म्हणतात. अनेक पुराणांत सांगितलेल्या 


कथेप्रमाणे मित्रावरुणांना उववशी किवा घृताची या 
अप्सरेला पाहून कामवासना उत्पन्न झाली व त्यांनी 
आपले रेतःसिचन कुंभामध्ये केले आणि त्यातून 
अगस्त्य व वसिष्ठ निर्माण झाले. यज्ञातील मंत्रावरुण 
संज्ञक त्रद्रत्विजापासुन साधारणी स्त्रीच्या ठिकाणी 
अगस्त्य व वसिष्ठ यांची उत्पत्ती झाली; असे हदी 
मिथ्यकथा सूचित करते. यज्ञात प्रजोत्पादनाचा विधी 
होत असावा. ही गोष्ट द्रौपदीच्या जन्मकथेवरूनही 
सुचित होते, हेही या संदर्भात लक्षात येते, यास दुसरे 
प्रमाण असे, की छान्दोग्य उपनिषदात म्हटले आहे, की 
वामदेव्यव्रत आचरणाऱ्या सामवेदी क्रद्वत्विजाने संभोग 
मागणार्‍या कोणत्याही स्त्रीला नकार देऊ नये. 
अप्सरा या अविवाहित व मुक्‍त अशा स्त्रिया 
होत्या, याबद्दल मतभेद असण्याचे कारण नाही. 
महाभारतातील द्रोणाचार्यांचाही जन्म द्रोण कलशात 
झाला म्हणून त्यांना द्रोण म्हणतात. भरद्वाजमुनींनी 


४३ 


घृताची नावाच्या अप्सरेला वस्त्रे नेसत असतांना 
नग्न स्वरूपात पाहिल्यानंतर त्यांचे रेतःस्खंलन 
झाले व ते रेत कलशात त्यांनी ठेवले; त्यातून 
द्रोणाचाये उत्पन्न झाले ( महाभारत, आदिपर्व ५७. 
८९; १२९. ५; १५४.५). शाक्‍तपंथीय वाममार्गातही 
पूजेच्या वेळी योनीचे प्रतीक म्हणून कलडशपूजा' 
करतात; या पूजासमारंभात सामील झालेल्या मुक्‍त 
स्त्रीच्या योनीची पूजा सांगितली आहे. हिंदूंच्या 
कोणत्याही मंगल कार्यात वरुणाची पुजा म्हणजे 
पाण्याने भरलेल्या कल्शाची पुजाच असते. मात्र हां 
कलश॒ अदिती म्हणून संबोधिला जात नाही. 
क्वग्वेदातच अदिती ही दुय्यम देवता ठरली, त्यामुळे 
अदितीचे विस्मरण झाले असावे. क्र्ग्वेदात न अन्य 
वेदांमध्ये गाईचे माहात्म्य वणिले आहे. तिला अदिती 
ही संज्ञा देऊन देवजननी व विश्‍वजननी म्हणूनही 
अथर्ववेदात तिचा निर्देश केला आहे. एवढेच नेव्हे, 
तर गाईचा पुच्छभाग सर्व धार्मिक हिंद्र लोक पूज्य 
मानतात व त्याला पुज्यबुद्धीने स्पष करतात. हा 
पवित्र आचार एक प्रकारे योनिपुजेचाच अवशेष 
असावा, असा कयास करता येतो. शिवमंदिरातील 
नंदीच्या वृषणाला स्पर्श करून त्याच्या शिंगातून 
शिवाच्या पिंडीचे दशन घेणे अधिक पुण्यकारक 
मानतात. संस्कृतमध्ये गो शब्द पुल्लिंगीही आहे, हे 
या संदर्भात लक्षात घ्यावे. 

डॉ. ढेरे यांनी शाकंभरी अथवा बनशंकरी या 
देवीच्या माहात्म्याचा उल्लेख केला आहे. क्र्‌ग्वेदा- 
तील अरण्यानी या देवतेच्या सुकक्‍ताची आठवण 
या वेळी हे वाचताना होते. क्रग्वेद मंडळ १० सुक्‍त 
१४६ सुक्‍तकार ऐरंमद देवमुनी; सायणभाष्यानुसारे 
मराठी अनुवाद :- 

“८ (१ ) हे अरण्यानी देवी, तू वनामध्ये गुप्तपणे 
राहतेस. ( रहाण्याकरिता ) गाव कोठे आहे असा 
प्रश्‍न करीत नाहीस. तुला भीती कशी वाटत नाही ? 
(२) रानकिड्यांच्या रानात भरलेल्या मोठ्या 
ची: चीः आवाजाला प्रतिसाद देणाऱ्या पक्ष्यांचा 
वाद्यासारखा किलकिलाट सुरू असतो तो म्हणजे 
तुझा पुजोत्सवच चाललेला असतो. ( ३ ) येथे मृग 
गाईसारखे चरत असतात. येथे लतागुल्मादी तिचे 
घरच आहे, असे दिसते. अरण्यानी संध्याकाळी 
वनातल्या ( इंधन भरलेल्या ) गाड्या परतविते. 


3-4 


(४) या वनात चरणाऱ्या गाईला एकादा हाकारत 
असतो; दुसरा इंधन भराभर तोडत असतो; मागे 
राहिलेल्याला कोणी तरी भोरडत आहे, असा भास 
होत असतो. (५ ) येथे राहणार्‍या कोणालाही 
अरण्यानी धोका देत नाही. येथे परका फिरकत 
नाही. मधुरफळे खाऊन प्राणी येथे यथेष्ट विश्रांती 
घेतो. (६) कस्तुरीसारख्या द्रव्याच्या वासाने 
भरलेली, सुगंधी, कृषीवलावाचूनच अन्नाची समृद्धी 
असलेली, मृगांची माता अज्ा अरण्यानीचे हे स्तवन 
मी ( देवमुनीने ) केले आहे. 
जोतीबा व सुब्रह्मण्य ( स्कन्द ) या देवांचाही 
उद्बोधक उलगडा डॉ. ढेरे यांनी केलेला आहे. 
इतिहासाचे विशेषतः सांस्कृतिक इतिहासाचे 
व्यृत्पत्तिश्ास्त्र ( फायलॉलॉजी ) हे एक महत्त्वाचे 
साधन आहे, ही गोष्ट युरोपात अठराव्या शतकात 
इतिहासाचे तत्त्वज्ञान प्रथम मांडणाऱ्या विको 
( हाळ ) यांनी सांगितली आहे. शब्दाच्या 
व्युत्पत्तिशास्त्राचा योग्य उपयोग कसा करावा, याचे 
निदर्शंक या पुस्तकातील अनेक प्रश्‍नांच्या विवेचना- 
मध्ये मिळते. भारतीय पंडितांना गेल्या शतकात 
महत्त्वाच्या शब्दांची व्युत्पत्ती शोधताना संस्कृतकडे 
धाव घ्यावी, असे वाटत असे. आता ही पद्धत विद्वा- 
नांनी मोडली आहे; भाणि अनेक प्राचीन भाषांचा 
विशेषत: ऑस्ट्रिक व द्रविडी भाषाकुलांचा सावध- 
पणे उपयोग करण्याची योग्य प्रथा सुरू झाली आहे. 
त्या प्रथेची उपयुक्तता या पुस्तकावरून ध्यानात 
अधिक भरते. स्कन्द या देवाचे माहात्म्य प्राचीनकाळी 
मोठे होते; त्यामुळे अष्टादशपुराणांमध्ये स्कन्द 
पुराणाचा अंतर्भाव केला गेला. महाभारत, वाल्मीकी 
रामायण, पद्मपुराण, मत्स्यपुराण व वायुपुराण 
यांच्यामध्ये स्कन्द देवाची उत्पत्तीदेखील कुंडामध्ये 
म्हणजे कुंभामध्येच दाखविली आहे. स्वाहादेवीला 
अग्निदेवाकडून मिळालेल्या वीर्याची तिने कुंडात 
स्थापना केली. त्यापासून स्कन्दाचा जन्म झाला; 
असे तेथे म्हटले आहे. 
कवडी हे योनिप्रतीक म्हणून या पुस्तकात ( पृष्ठ 
६७-७० ) चचिले आहे. ल्ज्जागोरी या संज्ञेतील 
ळज्जा पदाची व्युत्पत्तो सांगितली; परंतु गौरी 
शब्द संस्क्रुत शब्द म्हणून मान्य केला आहे. आम्हांस 
वाटते की, गौरी शब्द हा मूळचा तमिळ असणे 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


शक्य आहे. तमिळ भाषेत गोरी म्हणजे कवडी 
असा अथंही होतो. 

ल्ज्जागोरी हे पुस्तक म्हणजे मातृपूजक संस्कृती 
व विक्षेषत: भारतातील देवीपूजा पद्धती यांच्या 
अध्ययनाचे एक उत्कृष्ट साधन आहे, असे निश्चितपणे 
म्हणता येते. आधुनिक मनोविशलेषणज्ञास्त्रातील 
सांस्कृतिक मानसशास्त्राच्या अध्ययनाला ब संशो- 
धनालाही याचा चांगला उपयोग होईल. 


लक्ष्मणक्याख्री जोशी 


२ 


शि विद्रोही कविता? - संपा. केदाव मेश्राम: 
कॉन्टिनेन्टल प्रकाशन, पुणे; १९७८. पू. १११--३९. 
किमत ७ रु, 


स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर मराठी साहित्यात दलित 
कवितेचा तोंडावळा उमटू लगला. १९६० नंतरच्या 
काळात तिला पृथगात्म स्वरूप लाभले. देशाला 
स्वातंत्र्य मिळाळे; पण त्या स्वातंत्र्याचा अनुभव 
श्रमिक, शोषित, दलित समाजाला आलाच नाही. 
कारण हे स्वातंत्र्य केवळ राजकीयच ठरले. सांस्कु- 
तिक-सामाजिक संदर्भात ते अवतरलेच नाही. 
स्वातंत्र्योत्तर काळात दलितांना पारतंत्र्यापेक्षाही 
भयानक अशी मानसिक गुलामगिरी भोगावी लागली. 
आपल्याच सत्ताधारी उच्चवर्णीय समाजाकडून 
अनन्वित अन्याय, अत्याचार, मानहानी, शोषण व 
दारिद्रथ यांचाच भयावह अनुभव आला. स्वातंत्र्य 
कशासाठी ? स्वातंत्र्य कोणासाठी ? हे प्रश्‍न या 
समाजापुढे निर्माण झाले. ' स्वातंत्र्य हे कोण्या गाढ- 
वीचं नाव? ' या नामदेव ढसाळांच्या बोचऱ्या 
उपहासामागे ही मनोभूमिका आहे. आणि म्हणून 
स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतरच्या या दारुण अपेक्षाभंगामुळे 
दलित लढा अधिक तीव्र, अधिक प्रखर झाला. 
त्याला डॉ. आंबेडकरांच्या झुंजार व विचारप्रवर्तक 
नेतृत्वाची- “ शिका, संघटित व्हा आणि लढा? -- 
या त्रिसुत्रीची प्रेरणा लाभली, ' महारासी अंती । 
नाही लढल्याविण मुक्‍ती ! हा प्रत्यय प्रथम किसन 
फागुजी बनसोड या आद्य दलित कवीने बोळून 


अनुक्रमणिका 


प्रेंथ परीक्षण 


दाखविला. ही प्रतिक्रिया सामान्यपणे दोन वळणांनी 
प्रकट झाली : स्वतःची व आपल्या स्वजन बांधवांची 
दुःस्थिती व दुःखे यांचे अनुभवजन्य, प्रखर वास्तव 
प्रकटीकरण दलित कवी करू लागले. ते फार जळ- 
जळीत व हृदयद्रावक होते. दलित कविता ही केवळ 
आत्माविष्कारारथ अवतरत नसून, तो एक सामुदायिक 
अस्तित्वाविष्कार आहे, या विधानाचे हे मर्म आहे. 
दुसऱ्या बाजूने ही प्रतिक्रिया अधिक ज्वलज्जहाल 
व प्रखर होती. निषेधात्मक, आक्रमक, विध्वंसक 
होती. हे सर्व उच्चवर्णीयांचे दायित्व त्यांचा धर्म 
व परंपरा, तत्त्वज्ञान व मूल्यव्यवस्था, आचार व 
विचार हे सर्वे मोडून, फेकून, झुगारून द्यावे, त्याची 
पाळेमुळे पार खणून काढावीत, उच्चवर्णीयांची 
सांस्कृतिक मक्तेदारी ठोकरून लावावी, असा एक 
लढाऊ क्रांतिकारक पवित्रा या कवितेने घेतला, 
सत्ताधाऱ्यांकडून होणारे अन्याय व अत्याचार, 
शोषण व द्रारिद्रथ, त्यातून भोगाव्या लागणाऱ्या 
व्यथावेदना व त्यापोटी अटळपणे येणारी विद्रोहाची 
प्रवृत्ती, असे या प्रक्रियेचे स्थूल स्वरूप म्हणता येईल. 
परिणामी वेदना व विद्रोह हा दलित कवितेचा 
स्थायिभाव ठरला. तथापि या विद्रोहाचे स्वरूप 
मूलतः राजकीय सत्तांतराचे वा आथिक क्रांतीचे 
नव्हते; तर समाजपरिवतंनाचे, मूल्यप्रस्थापनेचे होते. 
त्या अर्थाने हा सांस्कृतिक विद्रोह म्हणता येईल. 
अर्थातच असा विद्रोह केवळ नकारनिषेधात्मक वा 
विध्वंसनात्मक असुन भागत नाही; तर त्यास विधा- 
यकतेचे, जीवनसन्मुखतेचे, आदर्शासक्‍्तीचे अधिष्ठान 
असावे लागते. असा विद्रोहाचा उद्गार क्रांतीचा 
जन्मदाता असतो. दलित विदठ्वोहाला अभिप्रेत 
आहे ती सांस्कृतिक क्रांती. समाजमानस बदलू 
पाहणारी; समता, बंधुभाव, मानवसन्मान 
यांवर श्रद्धा असलेली; माणसातल्या माणुस- 
कीला हाक घालणारी. ती नव्या मानवतावा- 
दाचे स्वप्न पाहते. एऱहवी ढसाळांच्या कवितेत निषेध- 
-विध्वंसाचा शून्यवादी ( निहिलिस्टिक ) सूर 
कितीही कठोरपणे उमटत असला तरी, तिचे आवाहून 
अंती “ एक तीळ सात जणानी करंडून खाण्याचेच ' 
आहे, हे विसरून चालणार नाही. दलित कवितेतील 
या अभूतपूर्व विद्रोहाची मोमांसा मराठी समीक्षेत 
अलीकडे बऱ्याच व्यापक व विस्तृत प्रमाणात होत 


४५ 


आहे. प्रा. रा, ग. जाधव (* निळी पहाट ! : प्रक० 
-विद्रोहाची प्रकती आणि आकृती ); डॉ. भालचंद्र 
फडके ( ' दलित साहित्य : वेदना आणि विद्रोह ' : 
प्रक०- दलितांच्या विद्रोहाचे आदिरूप ) ; प्रा. 
गंगाधर पानतावणे (* विद्रोहाचे पाणी पेटले आहे?) 
प्रभृतींची समीक्षा या दृष्टीने अभ्यसनीय आहे, 

तेव्हा या पारइवंभूमीवर प्रतिनिधिक स्वरूपाच्या 
विद्रोही काव्यसंकलनाची आजमितीला गरज भासत 
होतीच. ती लक्षात घेऊन प्रा. केशव मेश्राम यांनी 
* विद्रोही कविता ' हा संग्रह संपादित केला आहे. 
दलितेतर कवितेतही विद्रोहाचा सूर जिथे जिथे 
निष्ठापूवेक, पोटतिडिकोने व प्रखरपणे उमटला आहे, 
त्य़ाची प्रत्यक्षाप्रत्यक्ष दखल प्रा. मेश्रामांनी घेतली 
आहे. आपल्या मार्मिक व विवेचक प्रस्तावनेत 
त्यांनी विद्रोही दलित कवितेची स्वरूप-वे शिष्ट्ये 
नेमकेपणाने स्पष्ट केली आहेत. या दलित कवितेचा 
सूर जागतिक पातळीवर रशियन क्रांतिकाव्यापेक्षा 
निग्रो काळया कवितेशी अधिक जुळतो, असे ते 
म्हणतात. शिवाय या कवितांच्या निवडीमागे एक 
प्रकारचे निश्‍चित कलात्मक भान असल्याने ( प्रस्ता. 
पृ. २६-२७ ) त्यास मोलिकता लाभली आहे. 
दलित झाली तरी ती अखेर ' कविता' च आहे आणि 
म्हणुनच निमिती-आस्वादनाचे काव्यांतर्गेत निकष 
तिच्यातही पहावे लागतात, अशी एक डोळस जाणीव 
या निवडीमागे दिसते. प्रत्यक्ष काव्यसंहितेमध्ये 
किसन फागूजी बनसोड या आद्य लोकशाहिरापासुन 
ते अगदी आजच्या मल्लिका अमरहखसारख्या' 
नवोदित कवयित्रीपर्यंत एकूण २७ कवींच्या ५५ 
कविता निवडल्या आहेत. 

पारंपरिक रूढीग्रस्त मूल्यव्यवस्थेची जुनाट इमा- 
रत नष्ट करण्याचे व नवे मानवतेचे मंदिर उभार- 
ण्याचे आवाहन अमरशेख करतात. तर ' आम्ही 
पेरीत नसतो युद्ध ! आम्ही निमित असतो बृद्ध' ही 
प्रगल्भ जाणीव नारायण सुर्वे व्यक्त करतात. 
श्रमिकांच्या कुटुंबजीवनाचे एक करुण विदारक चित्र 
ते रेखाटतात, वरवरचे क्षणिक रतिसुख व अंतर्यामी 
पेटलेला भोवतालच्या परिस्थितिजन्य वेदनेचा वणवा 
यांतील अंतविरोध “सत्य ' या कवितेत फार प्रभावी- 
पणे व्यक्त झाला आहे. विद्रोहाला निमितिकारण 
ठरणाऱ्या परिस्थितीचे वास्तव विदलेषण * एका 


.& 


नव्या. 'संघर्षात ? ग्रा कवितेत आहे. “. पोकेपो- 
केसे? या अन्वर्थक विश्लेषणातून व्यक्त झालेली 
संमाजजीवनातील॑ लाचारी, दोबेल्य व कंम- 
कुंवतपणा; परमेश्‍वरसाज्िध्य साधू पाहणारी 
पुरातन - संस्कृती ; दुःखदेन्यातुन येणारे नाका- 
रलेपण ; स्वातंत्र्यानंतर फोल ठरलेली फसवी 
पोकळ आडवांसने व त्यातुन जगण्याच्या प्रत्येक 
संदेर्भालां. येणारी दुर्गंधी व. संवँकष पसरलेले 
औदोसीन्य हे सारे विद्रोहनिमितीचेच घटक आहेत. 
क्रॉंतींचाचं आणंखी एक सुर केझ्वंव मेश्रामांच्या कवि- 
तेत उमटला आहे. पुराणमतवाद्यांनी बंद करून घेत- 
लेले दरवाजे व नव्या पिढीच्या लालबुंद तरुण 
मनाला खुंली असलेली राने हे प्रंतिमाद्वंद्द ते रंगवतात, 
त्यांच्याच आणखी एका कवितेत परमेश्वराला शिवी 
घांतल्यावर तो “ लेकाचा फक्कन ! हासतो. * साल्या 
तुकडाभर भाकरीसांठी । गाडीभर लाकडं फोडशींल 
काय ? ' असा जळजळीत सवाल ते विचारतांत. या 
संमाजव्यवस्थेंत तळागाळाच्या व्यक्‍तीला भोगावे 
लागणारे दारुण दु:ख, सामाजिक अन्यायाची- तीब्नप्र- 
खर जाणीव व हा समाज मुळापासुन पार उखडून 
काढला पाहिजे हीं खदखदती क्रोधभावना यांचे अति- 
शय प्रभावी व प्रत्ययकारी चित्रण नामदेव ढसाळांच्या 
कवितेत आहे ; पण त्यांच्या कवितेची साद अंती 
माणुसकीलाच आहे. त्यामुळे एकाचवेळी सांस्कृतिक 
उद्‌ध्वस्तता व नवमूल्यांचे साक्षात्कारी शिल्पांकन 
ही दुहेरी अथेवत्ता त्यांच्या कवितेला लाभते. फुटपा- 
थवर जगणार्‍या स्त्रीला गुंडाचे पाशवी अत्याचार 
सोसावे लागतात व या अनैतिकतेतून जन्मलेल्या 
अनाथ अपत्याला “* दरग्याच्या वाटेवर ? (विधर्मी 
स्थितीत) “ फ्यूज उडालेल्या माणसासारखे ' भीक' 
मांगत रस्त्याच्या विष्ठेवर जगावे लागते. या 
वास्तवाची दखल न घेणारा इथला प्रत्येक महाकवी 
आखूडच असंतो आणि माणसालाच माणूस 
खात असतो. ही वस्तुस्थिती भयांनके आहे. 
वंडांरी दगडातून वास्तु घडवतात; पण त्यांना 
जिवंतपणी मरणयातना भोगोव्या लागतात. 
आजंवंर हे सारे सहन करीत ते जगले, पण त्यांच्या 
पीटी आलेली संतप्त तरुण पिढी हे सहन करणार 
नाही. ' वडारी दगडाचं घर करतात । मी दगड 
डीक्यात घालतो ! असे. कवी बजांवतो. “ बेंबीचा 


नवभारत: 


ऑक्टोबर १९७८ 


देठ ओला होणाऱ्या वयात” या कवितेत अस्पृश्यांना 
आजवर भोगाव्या लागणाऱ्या यातनांचे अत्यंत प्रखर 
चित्रण आहे. उच्चवर्णीयांना “वेश्ीबाहेरचा आक्रोश 
आणि ' पेटलेला. माणूस ' जाणवलाच नाहीका, हा 
कंवीचा प्रश्‍न आहे. आणि इथून पुढे * माझे हात 
जागे झालेत ' या' आंत्मसामेर्थ्याच्या जाणिवेने व 
डॉ. बाबासाहेब आंबेडकरांच्या प्रेरणेने भी ' काळ 
शील्गावीत जाणार.आहे ' हा क्रांतीचा समर्थ उद्‌- 
घोष कवी करतो. दलित जीवनातील भयाण 
दारिद्रयाचे मनाला खिन्नउदास' व अंतर्मुख. कर 
णारे करुणगंभीर चित्र. कवी वामन निंबाळकर 
अंतर्यामी “ जपून ठेवतात '. “ आयुष्यभर पेरलेलं 
दारिद्रथच उगवत गेलं ... तरीही आयुष्य वेचतच 
गेलो ' हा त्यांचा आत्मप्रत्यय. दया पवार थांची 
*“ चिमणी ही छोटी पण समर्थ, प्रतीकात्म कविता. 
पुराणकथेतील. चिलयाचे आणि आजच्या चिमणीचें 
दुःख यांची जातकुळी एकच : कर्ताकरविता परमेदववर 
व तद्‌जन्य धर्म-तत्त्वज्ञान. देशासाठी लढणाऱ्या' 
जवानालाच अस्पृश्यतेच्या विदारक अनुभवातून हा 
देश कोणाचा, ही परकेपणाची भावना येते (सीमा ). 
“शहर” या  कल्पनाप्रचुर कवितेत विसाव्या 
शतकातल्या एका शहराचे उत्खनन आणि त्यात 
आढळलेल्या जाति-वणे-वंक्भेदांच्या खुणा पाहून हे 
शहर मातीत गाडण्याच्याच लायकीचे होते, हा 
कवीचा अभिप्राय व्यक्‍त झाला आहे. फसव्या ढोंगी 
आधुनिकतेचा बुरखा फाडणारी ही कविता आहे. 
प्रल्हाद चेंदवणकरांनीही अंसेच कल्पक प्र तिमांचा 
वापर करून उच्चवर्णीयांच्या संस्कृतीचे व मूल्य- 
व्यवस्थेचे रोखठोक * ऑडिट ' केले आहे. * माणसा- 
सारखे वागत चला, नाहीतर दिवाळखोरी जाहीर 
करा ” असा इशारा ते देतात. नव्या तरुण पिढीने 
धर्मातीत, सहिष्णू, समतावादी विचारसरणी. 
आचेरणात आणल्यास तिचे समंजस उमदेपणाने 
स्वागत करण्याची तयारी कवीने ' प्रकाशाच्या 
किरणांना” या कवितेत दाखवली आहे. त्र्यंबक 
सपकाळे यांनी बेगडी कागदी लोकझ्ञाहीचा धिक्कार 
व खर्‍याखुर्‍या प्रगल्भ- * मॅच्युअर ' लोकशाहीचे 
स्वागत केले आहे. * माणुसकी*वर बलात्कार होत 
अंसता तिचा दगडी पतीपरमेदवर ' षंढ'च राहतो; 
तेंव्हा कवी स्वत: * गॉड मेकर ' बनून दगडी देवाला 


अनुक्रमणिका 


प्रंथ परीक्षण 


* युअर र्साव्हिस इज नॉट रिकवायर्ड” असे ठणकावून 
सांगतो व त्याच्या जागी नव्याने जन्मलेल्या सूर्य- 
कुलातील मानवतावादी ईइवराची प्रतिष्ठापना 
करतो. या “ हिंदवी संस्कृतीच्या गुऱ्हाळात चिपाडा- 
गत झालेला देह पेटून उठणारच ' अज्ञा भाषेत कवी 
विद्रोहाची अपरिहार्यता स्पष्ट करतो. अर्जून डांग- 
ळ्यांना अजूनही आपण ' युगानूयुगाचे दुःखाचे 
बलुतेदार ' असल्याची व बहुजनसमाजाच्या औदा- 
सीन्याची खंत आहे; पण त्याचबरोबर भविष्य- 
कोळाविषयी ते आशावादीही आहेत. यशवंत मनोहर 
हे * नट्टापट्टा करून मनामनातून हिंडणाऱ्या म्हाताऱ्या 
पक्षपाती संस्कृतीचा ' जळजळीत निषेध करतात. 
: त्या हरामखोर परंपरांवर विध्वंसाचा - नांगर 
घरणारी; तथाकथित देवाच्या तोंडाला उकळते 
डांबर फासणारी' ही ज्वल्लजहाल व प्रक्षोभक कविता 
आहे. आणि तिचे मूळ जन्मोजन्मी भोगाव्या 
लागणाऱ्या अन्यायमूलक यातनांत व दु:खात आहे. 
* झेणाच्या पाट्यांप्रमाणे वाहत गेलेले पूर्वजांचे जन्म 
त्यांना आजही व्यथित करतात. ' जिथे जावे तिथे 
जन्म सावलीसारखा सोबत येतो ' ही जाणीव छळ 
मांडते. परिणामी इथल्या विचारांना कावीळ 
झाल्याचा वः इथल्या नद्यांचे पाणी नासल्याचा 
उद्ध्वस्त स्फोटक प्रत्यय त्यांना येतो. दलित जीवना- 
तील दुःखानुभूतीचे व त्या पोटी येणाऱ्या धगधगत्या 
संतापाचे फार समथ चित्रण यशवंत मनोहर करतात. 
* समुद्रालाही किनारा. माझ्या दुःखांना सीमा का 
नाही? ' हा ज. वि. पवारांचा सवाल आहे. 
आंबेडकरांचा सामाजिक समतावाद व मार्क्सवादी 
अर्थेसिद्धांत या वैचारिक प्रणालींमधला ताण भावना- 
;त्मक. पातळीवर त्यांच्या ' दवादारू ' या कवितेत 
: व्यक्‍त झाळा आहे.:.यांखेरीज़ दलित .जीवनातील 
वेदना विद्रोहाचे अनुभवजन्य व प्रत्ययक्षम चित्रण 
वेगवेगळ्या स्तरांवर, कधी अन्वथक प्रतिमांतून, तर 
कधी काळजाला भिडणाऱ्या, उत्कट सरळ साक्षाती- 
करणा तून,,. कमीअधिक तीव्रतेने सरवेश्री माघव 
कोंडविलकर ( वाढत होतो.) धर्मराज निमस्रकर 
( जंगलाच्या नव्या आलेखाबद्दल ); भीमसेन देठे 
(.म्ला .जगायचंय.) ; रविचंद्र हडसनकर (आज). 
इत्यादी कवींच्या काव्यातुन व्यक्‍त झाले आहे. 
य़ा संग्रहाला काव्यविषयक विवेचक टीपांची व; 


ष्७ 


कविपरिचयाची अशी दोन परिशिष्टे जोडली आहेत. 
बहुजनसमाजातून निर्माण झालेली ही कविता बहुजन- 
समाजापर्यंत पोहोचवण्याचे, कवितेच्या सामान्य 
रसिक वाचकाला अधिक काव्यंसन्मुख करण्याचे 
उद्दिष्ट त्यामुळे बर्‍याच अंशी साध्य क्षाले आहे. 


होरपळ $ (काव्यसंग्रह) -- भीमसेन देठे; 
आडोनी प्रकाशन, मुंबई- ४००००८; १९७७; 
पृ. ५८--८, किमत ७ रुपये, : 


भीमसेन देठे या तरुण दलित कवीचा * होरपळ 
हा पहिलाच काव्यसंग्रह. दलित कवितेचा स्थूल व 
सवेसामान्य असा प्रकृतिधर्म व आकृतिबंध त्यातूंन 
व्यक्‍त होतोच; शिवाय काही वेगळे सुरही उमटतात. 
प्रा. रमेश तेंडुलकरांच्या प्रस्तावनेतून व दया 
पवारांच्या प्रशस्तीतून या काव्याची चांगली ओळख 
घडते. ' आपली कविता सुरुवातीला स्वप्नरंजनात्मकं, 
पलायनवादी, फसव्या आणि उसन्या शब्दजालांत 
फसत चालली होती; पण दलित जाणिवेच्या 
उदयानंतरच तिला खरा सूर गवसला ', असे. कवी 
म्हणतो. “ माझ्या इमानी शब्दांनो -- झकपक 
चांदण्यात मिरवू नका - या गुलाबाचा वास 
तुम्हाला येणार नाही - तर “ अशधूंच्या थेंबांमध्ये 
निखारे भरून उगवणाऱ्या सुर्याला कवेत घेण्यास 
सज्ज व्हा हे त्याचे काव्यरूप उद्गार आहेत. एक' 
सुस्थिर संपन्न कुटुंबजीवन जगण्याची इच्छा व प्रंत्य- 
क्षात वाट्याला येणारे हलाखीचे, काबाडकष्टाचें, 
दुःखदैन्याचे व मानहानीचे कुटुंबजीवन हा विरोध 
या कवितेतून उमटतो व आई, बाप, प्रेयसी, पत्नी, 
दोस्त ही सगळीच नांतीगोती अस्ताव्यस्त होतात; 
विसकटून जातात. ' हयातभर काखोटीला पाटी- 
खराटा घेऊन ' गाव स्वच्छ करणारी व स्वतः 
घाणीत वावरणारी आई हे कवीचे प्रेरणास्थळ बनते. 
तिच्या काबाडकष्टाच्या, अवंमानित जिण्यात त्यांला 
'अवघ्या दलित वस्तीचे दैन्य व दुःख दिसते. * तुझ्या 
पाटी-खराट्याचा वारसा .माझ्या नावावर नोंदवू 


* नकोस ग... माझ्या' हातात कुदळ दे- मला' फोडा- 
.यचय आभाळाला, ' असे कवी म्हणतो. श्रमिक कष्ट- 
: क्री बापालां घास्तविक “ भाकरीचं गाणं” यायचं 


अनुक्रमणिका 


-4 


असतं; पण मृकादमाच्या हुकुमाखातर ' फक्कडशी 
लावणी * गावी लागते. कठोर वास्तवाला सामोरे 
जाऊन स्वाभिमानाने जगण्याचा निग्रह व स्वतःच्या 
पत्नीनेही स्वप्नरंजनाचे दुबळे भावजीवन जगू नये 
हा निर्घार कवी व्यक्त करतो (मला जगायचंय). 
“ ठणकणार्‍्या ठणकांनी लुन्रे सलाम ठोकू नयेत ! 
का चोंभाळीत बसावे इथले हजारो वर्षांचे संकेत? ' 
या उद्गारांतूनही हा स्वाभिमानी जिण्याचाच 
निग्रही प्रत्यय येतो. अगदी वालवयापासून ते प्रौढा- 
वस्थेपर्यंत जातीय द्वेषातून भोगाव्या लागणार्‍या 
दुःखयातनांचे प्रखर व प्रक्षोभक चित्रण “जात * या 
कवितेत आहे. माधव बामण, सुध्या पाटील, कुलकर्णी 
मास्तर व विमल जोशी यांच्या रूपाने, जातीचा 
अपमानकारक व कुचेष्टापुवेक उल्लेख, अवमान व 
मानहानी, प्रतारणा, श्यारीर- मानसिक छळ व 
यातना यांचेच कटू अनुभव कवीला येत राहतात. 
अशा दु:खप्रद व अपमानित प्रसंगांनीच ज्याचे अनु- 
भवविरव घडले आहे, त्याच्या * किरंरं झालेल्या 
रक्‍तात लहडलेल्या प्राणाच्या फांदीफांदीवर फक्‍त 
विद्रोहाचे श्‍वास'च फडफडावेत, हे अगदी स्वाभाविक 
आहे. उच्चवर्णीय ऐषारामी व विलासी राहणीमान 
आणि परीटघडी पांढरपेशी संस्कृती यांविषयीचा 
खदखदता क्रोध व जळजळीत संताप कवी व्यक्‍त 
करतो (हे थांबवायला हवं) आणि या लब्धप्रतिष्ठित 
ढोंगी संस्कृतीत जगण्याचे * नाटक ' आपल्याला 
जमणार नाही, हे बोलून दाखवतो. ' आम्ही पचकन 
थुंकलेल्या थुंकोला आणि हासडलेल्या अर्वाच्य 
शिवीला इतिहासात फार मोठा अर्थ आहे' हा 
समर्थ प्रत्यय त्याच्या आत्मजागृतीचाच द्योतक आहे. 
आपल्याला नागवणाऱया संस्कृतीच्या ठेकेदारीला 
“ स्खलित होऊन भोगण्याची ' उद्दाम आक्रमक भाषा 
त्या प्रत्ययापोटीच येते. परंतु आपला संघर्षे केवळ 
अराजक माजवण्यासाठी नसुन एका नव्या क्रांती- 
साठी, नव्या परिवतंनासाठी आहे, याचीही समंजस 
जाणोव कवीला आहे. व्यक्तिचित्रे निर्माण कर- 
ण्याची एक चांगली क्षमता ग्रा कवितांतून दिसते. 
८ गटार उपसणारा माणूस, ' अन्यायाविरुद्ध झगड- 
ल्यामुळे गुन्हेगार ठरून तुरुंगवास भोगावा लागणारा 
संतप्त तरुण (नागडा), कुणाचे तरी पाप उरीपोटी, 
'बागवणारी, निरागस ' वेडी हरिणी, ' गावगुंडांच्या 


नवभारत 


: दलित म्हणून झिडकारले जाते आणि 


ऑक्टोबर १९७८ 


निघृंण अत्याचाराला बळी पडलेली- आणि जिच्या 
अत्याचारामध्ये कवीला सर्वे तळागाळाच्या अन्याय- 
ग्रस्तांची दुःखे व यातना साकळून आलेल्या दिस- 
तात- अशी चंद्रा ही काही व्यक्‍तिचित्रे. आजच्या 
सुशिक्षित तरुण दलित पिढीला उच्चवर्णीयांकडून 
स्वजन 
बांधवांकडून पोषाखी पांढरपेशा ठरवून नाकारले 
जाते. ही दोन्हीकडून तुटलेपणाची व्यथा * पैलतीरा- 
वरील शिरपा? या कवितेत साकार झाली आहे. 
यश्ोधरेचे मूक दुःख व त्याचा गौरवपूर्ण आविष्कार 
“ यरशोधरेस ! या कवितेत आहे. कवीला निसर्गाची 
एक स्वाभाविक ओढ आहे. सुखसमृद्धी, ' हरित- 
क्रांती ' घेऊन येणाऱ्या पावसाचे स्वागत करण्याची 
त्याची इच्छा माहे; परंतु पावसाच्या येण्याबरोबर 
झोपडवासीयांच्या जगण्याचे प्रश्‍न अधिकच उग्र व 
भयंकर होतात. त्यामुळे ' बसक्या घरातील बसक्या 
माणसांनी ' पावसाचे स्वागत कसे करावे, हा कवी- 
पुढे प्रश्‍न पडतो. अत्यंत हळुवार, संयमपूणे परंतु 
उल्कट अशा हाताळणीमुळे ही कविता हृदयस्पर्शी व 
उत्कृष्ट ठरली आहे. 


भ्रामक शब्दांच्या मृगजळात न फसणारी आणि 
खऱ्याखुऱ्या अस्सल ' जीवननिष्ठांचा निवारा ' शोध- 
णारी ही कविता आहे. अनुभव कितीही अस्सल 
असला आणि त्याची अभिव्यक्ती कितीही उत्कट 
व प्रामाणिक असली, तरी त्यातून चांगली कविता 
निपजतेच असे नव्हे. तर या आविष्कारामागचे 
कविमन जितके सर्जनशील, तितकेच प्रगल्भ, आणि 
परिपक्व असावे लागते. अनुभवाकडे पाहण्याची 
तटस्थ कलात्मक वृत्ती असावी लागते; नाहीपेक्षा 
हळव्या भावविवशतेने काव्यात्मता गढुळण्याचीच 
शक्‍यता अधिक ! कवीमध्ये काही ठिकाणी आढळ- 
णारे हे भात सातत्याने ठेवल्यास, प्रस्तावनेत प्रा. 


तेंडूलकरांनी सुचित केल्याप्रमाणे, ग्रा कवितेला 
निश्चितच उज्वल भविष्यकाळ आहे. 


- एस, डी. इनामदार 


ग्रंथ परीक्षण 


आंबेडकरवाद: प्रा. रावसाहेब कसबे; बुद्धिस्ट 
पब्लिशिंग हाऊस, नागपूर ; १९७८; पृ. ४८; 
किंमत ३ स्पये. 


मानवेंद्रनाथ रॉय यांचा अपवाद वगळता भार- 
तातील बहुतेक सर्व राजकीय विचारवंतांनी भापले 
स्वत:चे राजकीय तत्त्वज्ञान सुत्रवद्ध रूपाने मांडलेले 
आढळत नाही. महात्मा गांधीच्या विचारसरणीला 
सूत्रबद्ध गांधीवादाचे रूप त्याच्या अनुयायांनी दिले. 
त्याचप्रमाणे प्रा. रावसाहेब कसबे यांनी डॉ. आंबेड- 
करांच्या विपुल आणि विदुवत्तापूणे लिखाणातून 
4 आंबेडकरवाद मांडण्याचा प्रयत्न या छोट्याश्या 
पुस्तिकेत केलेला आहे. सुमारे २६ पृष्ठांचा सदरचा 
निबंध १९७७ च्या अस्मितादशंच्या दिवाळीभंकात 
प्रथम प्रकाशित झाला होता. तोच या पुस्तिकेत 
पुनर्मुद्रित केलेला आहे. 

आंबेडकरवादाची पद्धतशीर मांडणी करण्यापाठी- 
मागील लेखकाची भूमिका सुजाण व' जबाबदार 
विचारवंताची आहे. आंबेडकरांच्य़ा नावाचा आपले 
व्यक्तिगत हेतू साध्य करण्यासाठी अनेकदा दुरुपयोग 
केला जात आहे व त्याचे दलित चळवळीला गंभीर 
परिणाम भोगावे लागत आहेत. अशा परिस्थितीत 
आंबेडकरांच्या विचारांची चिकित्सक व सूत्रबद्ध 
मांडणी लेखकाला आवश्यक वाटते व मोठ्या नम्र- 
तेने त्याने या आव्हानाचा स्वीकार केला आहे. 
आंबेडकरांच्या कालखंडात भारतीय समाजजीवनावर 
प्रभाव टाकणाऱ्या हिंदुत्ववाद, गांधीवाद, मार्क्सवाद, 
व गांधी आणि मासं यांचा समन्वय साधणारी 
समाजवादी विचारसरणी या चार प्रमुख विचारस- 
रणींच्या संदर्भात आंबेडकरवादाची चर्चा करणे 
अधिक फलदायी होईल असे लेखकाला वाटते. 

डॉ. आंबेडकरांनी मानवी समाजाचे शास्त्रीय 
विश्‍लेषण करण्यासाठी स्वतंत्र असा विचार मांडलेला 
नाही. तत्त्वज्ञानाच्या क्षेत्रात त्यांनी बुद्धाची जडवादी 
विचारसरणी स्वीकारली आणि हिंदुत्ववादी विचा- 
रसरणीबर कठोर प्रहार केले. बौद्ध धर्म हा मूलतः 
व तत्त्वतः सामाजिक आहे, असे डॉ. आंबेडकरांचे 
मत होते. डॉ. आंबेडकरांना व्यक्‍ती व समाज यांचा 
समन्वय साधणारी समाजरचना अभिप्रेत होती. 

न. भा. ७ 


४९ 


त्यामुळे आंबेडकरवादाचा विंचार केवळ व्यक्तिवादी 
वा समूहवादी दृष्टीकोनातून मांडणे ही एक मोठी 
वैचारिक चूक तर आहेच, परंतु दलित चळवळीच्या 
दृष्टीनेही ते हानिकारक आहे असे लेखकाचे मत 
आहे. हुकूमशाहीचा भस्मासूर निर्माण करून व्यक्‍्ति- 
स्वातंत्र्याचे खच्चीकरण करणाऱ्या साम्यवादाला डॉ. 
आंबेडकरांचा विरोध होता. तरीही उत्पादनसाधनांची 
व्यक्तिगत मालकी ठेवून उभ्या केलेल्या राजकीय 
लोकशाहीच्या ढाच्यात व्यक्‍तीला व्यक्‍तिगत स्वातंत्र्ये 
उपभोगता येणार नाहीत, याची त्यांना पुण जाणीव 
होती व तसे विचार त्यांनी आपल्या * स्टेटस्‌ अँड 
मायनॉरिटिजू या ग्रंथात मांडले आहेत (पू. ३२). 

लेखकाच्या मते “ बाबासाहेब आंबेडकरांची चळवळ 

ही मुख्यतः समाजवादी समाज निमिण्याच्या स्वप्नाची 

प्रेरणा देणारी एक सामाजिक चळवळ होती व हे 

स्वप्न वास्तवात आणण्याचे, संसदीय लोकशाही व 

बौद्ध धर्म ही दोन प्रमुख साधने होती ” (पृ ३७). 

थोडक्यात, डॉ. आंबेडकरांना सामाजिक, राजकीय 

व आधिक न्यायावर आधारलेला लोकशाही समाज- 

वादच या देशामध्ये प्रस्थापित व्हावा असे वाटत 

होते, असे लेखकाचे मतप्रतिपादन आहे. डॉ. आंबेडकर 

हे केवळ लोकशाहीवादीच होते असे म्हणणे किंवा 

आंबेडकरवादाला मा्क्संवादाच्या जवळ बसवणे, या 

दोन्ही गोष्टी त्यांना अन्यायकारक होतील असे 

लेखकाला वाटते.' 

राजकीय लोकशाही ही भांडवलशाहीची बटीक 

होण्याचा धोका बाबासाहेबांना सतत वाटत होता. 

परंतु क्रांत्युत्तत काळात समाजवादाचे संरक्षण 

करण्याचे व हुकूमशाही टाळण्याचे संसदीय 

लोकशाही हे एक साधन आहे असे ते मानीत असत. 

खऱ्या लोकशाही समाजवादासाठी बुद्ध धमे हे दुसरे 

महत्त्वाचे साधन वापरावे असे वाबासाहेबांचे म्हणणे 

होते. त्यांनी केलेळे धर्मांतर केवळ धाभिक नसुन 

त्याला राजकीय, सामाजिक व आथिक संदर्भ 
आहेत. बाबासाहेबांना अभिप्रेत असणारा बुद्ध हा 
लोकशाही समाजवादी - होता. बुद्ध ही केवळ हिंदु- 
धर्माविरुद्धची प्रतिक्रिया नव्हती, तर ती एकूण 
धर्मसंकल्पनेविरुद्धची प्रतिक्रिया होय. भारतीय 
समाजवाद्यांनी समाजवादाला केवळ राजकोय रंग 
देण्याची गंभीर 'चूक केली, समाजवादी विचार 


५० 


'झुंजविण्यासाठी माणसाच्या . जाणीवेत ' बदल होणे 
आवश्यक आहे. हे .ते विसरले, असे लेखकाचे 
मत आहे ( पृ. ४१ ). याउलट डॉ. भांबेडकरांनी 
वुद्धविचाराची आजच्या परिस्थितीच्या संदर्भात 
मांडणी करून * धम्मा ' ची कल्पना स्पष्ट केली. 
भारतीय समाजमनाच्या जाणीवेत आमूलाग्र परि- 
वर्तन घडवून आणण्याची डॉ. आंबेडकरांची ही 
-घधडपड लेखकाला ऐतिहासिक महत्त्वाची वाटते. 

आंबेडकरवाद व गांधी वाद यांतील मूलभूत मह- 
तत्वाचे मतभेदही लेखकाने विशद केले आहेत. गांधी- 
जींची अहिंसा आंबेडकरांना एका अर्थाने ह्सि- 
हनही अधिक पाझवी वाटत. होती. गांधीजींनी 
वर्गसंघषें आणि. हिंसा टाळण्यासाठी नवीन तंत्र- 
ज्ञानाला केलेला विरोध इतिहासाची चक्रे उलटी 
फिरवणारा आहे असे त्यांना वाटे. गांधीजींची 
विश्वस्ताची कल्पना त्यांना भोंगळ व प्रतिगामी 
वाटत होती. विशवस्ताची कल्पना श्रीमंतवर्गाला 
सामाजिक दायित्वातून मुक्‍त करण्याचा एक डाव 
आहे, असे त्यांचे मत होते. मानवी जीवनाला आधु- 
निकतेचे सवे संदर्भ घेऊन यंत्राचा, विज्ञानाचा सर्वा- 
गाने स्वीकार करावा, असे बाबासाहेबांचे मत होते. 
भगवान बुद्धाप्रमाणेच त्यांनी हिसेला किंवा अहि- 
सेला सर्जतशील मानलेले नाही. योग्य कारणासाठी 
हिंसा अपरिहाये असेल तर डॉ. आंबेडकर ती त्याज्य 
मानत नाहीत ( पृ. ४२,४२३ ). 

निबंधाच्या शेवटी लेखकाने आंबेडकरवाद व 
मराठी साहित्य यांच्या संबंधाबाबत विचार मांडले 
आहेत. आंबेडकरवादाचा प्रभाव काही लेखकांवर 
असणे अशक्य. नाही. परंतु एखाद्या विशिष्ट कला- 
वंतावर अमूक एका वादाचा प्रभाव असतो व तो 
त्या दृष्टीने कलानिर्मिती करीत असतो, असे मराठी 
व्राडमयातील कलानिमितीबाबत गृहीत धरण्याची 
प्रद्ती लेखकाला चुकोची वाटते. दलित साहित्यात 
आंबेडकरवाद व माक्‍संवाद असे दोन गट पाडण्याची 
खटपट लेखकाला नामंजूर आहे. भारतातील 
जातीयतेचे. संदर्भे ज्यांच्या लिखाणात दिसतात ते 
आंबेडकरवादी आणि आधिक पिळवणुकीचे संदर्भ 
येणारे लिखाण माक्‍संवादी अश्ी चुकीची मांडणी 
करण्याची प्रथा. पडत आहे, असे लेखकाला वाटते 
(यु.. ४६), केवळ एका वादाच्या. अनुषंगाने 


“नवंभारत: 


ऑक्टोबर १९७८ 


वाडू्मयाचे केलेले विवेचन निर्दोष होईल असे म्हणता 
येणार नाही. वाडू्मयातील जीवनवादी भूमिका 
अधिक सामथ्येवान करण्यासाठी कलांकृतीचे कला- 
त्मक ( कलावादी नव्हे ) दृष्टिकोनातून केलेले 
विश्लेषण पुढे येण्याची गरज लेखकाला वाटते. 
( पृ. ४७ ). 
लोकल्ञाही समाजवाद हा डॉ. आंबेडकरांच्या 
विचारांचा व चळवळीचा गाभा मानून प्रस्तुत 
निवंधात लेखकाने केलेले विवेचन हे आंबेडकरवादा- 
कडे पाहण्याचा एक आगळा दृष्टिकोन वाचकाला 
प्राप्त करून देते यात शंका नाही. निबंधाच्या 
लघुत्वामुळे मात्र त्यावर अनेक प्रकारच्या मर्यादा 
'पडल्या आहेत. वैचारिक निबंधामध्ये संदर्भ देण्याचा 
संकेत लेखकाने न पाळल्यामुळे पुष्कळदा डॉ. आंबेंड- 
करांचे विचार व त्यावर लेखकाने केलेले भाष्य 
यांमधील सीमारेषा वाचकाला स्पष्टपणे कळत 
नाहीत. त्यामुळे त्याबद्दल स्वतःचे मत बनविणे 
सामान्य वाचकाला अवघड जाईल. उदाहरणार्थ 
आंबेडकरांच्या व्यक्ती आणि समाज यांच्या परस्पर- 
संबंधांविषयीच्या विचारावर मिल किंवा हेगेल- 
पेक्षाही प्रसिद्ध विचारवंत रूसो याचा प्रभाव अधिक 
असावा, असे मत लेखकाने व्यक्‍त केले आहे (पृ. २९). 
उचित संदर्भाशिवाय लेखकाचे हे मत मान्य करणे 
कठीण आहे, बुद्धाने मांडलेला प्रतित्यसमुत्पादाचा 
सिद्धांत लेखकाने निर्देशित केला आहे; परंतु त्यातील 
जडवादी विचारसरणी व आंबेडकरवाद यांतील 
परस्परसंबंध सुस्पष्ट करण्यामध्ये लेखकाला यश 
आलेले नाही. परमेश्‍वर, आत्मा, पुनर्जन्म व कर्म- 
विपाकाचा सिद्धांत नाकारणारा बुद्ध हा मूलतः जड- 
वादी होता असे लेखक म्हणतो; परंतु निराळ्या 
दृष्टिकोनातून पुनर्जन्म व करम हे सिद्धांत. बद्धांने 
कसे मांडले, त्याचे विवेचन लेखक करीत नाही न 
१९३५ नंतर गांधीवादावर आंबेडकरवादाचा आणि 
तत्पूर्वी माकसंबादाचा जो प्रभाव पडला, त्यातून 
गांधीवादात परिवतंने झाली असे मत लेखकाने 
नमूद केले आहे ( पू. ४५ ); परंतु गांधीवादावर 
आंबेडकरवादाचा नेमका कोणता व कसा प्रभाव 
पडला त्याचे विवेचन लेखक करीत नाही. 
विवेचनाच्या ओघात लेखकाने केलेली काही 
विधाने वस्तुनिष्ठ पुराव्याच्या अभावी. भान्य “करणे 


ग्रंथ परीक्षण 


कोणालाही कंठीण जाईल. उदाहरणाथं, आज 
भारतातील इतर समुदायापेक्षा तुलनेने दलित 
तरुण हा अधिक पुरोगामी व विज्ञाननिष्ठ बनतो 
आहे याचे कारण धर्मांतर आहे, असे मत लेखक 
ड्यक्‍्त करतो. (पृ. ४२), अद्या तर्‍हेची तुलना 
कितपत योग्य होईल याची शंका वाटते. स्वातंत्र्यो- 
तर काळातील सवे स्तरांमधील तरुणवर्गामध्ये ज्या- 
प्रमाणे त्याग, धंडाडी, दुदेम्य आशावाद, विज्ञान- 
निष्ठा; इहलौकिक वृत्ती हे गुण आढळतात त्या- 
वरोबरच दुसऱ्या वाजूला, स्वार्थ, ध्येयशून्यता, 
वैफल्य, अंधश्रद्धा व जातीय संकुचित वृत्ती हे दोषही 
काहीवेळा दृष्टोपत्तीला येतात. त्यामध्ये एखाद्या 
समुदायाचा अपवाद करणे, हे चिकित्सक वृत्तीचे 
द्योतक नाही. दलित तरुणातील पुरोगामी व विज्ञान- 
निष्ठ दृष्टीकोनाला केवळ धर्मांतर हे एकच कारण 
आहे असे म्हणणेही वस्तुस्थितीला सोडून होईल. 
शिक्षणाचा सावंत्रिक प्रसार, औद्योगीकरण, लोक- 
शाही शासनपद्धती इत्यादी अनेक घटकांमुळे सामा- 
जिक अभिसरणाची जी प्रक्रिया सुरू झाली आहे, 
तिच्याकडे सरधोपट विधाने करून दुलंक्ष करणे 
योग्य तर होणार नाहीच; परंतु त्यामुळे भांबेडकर- 
वाद व दलितचळवळ यांचा निकोप विचार करणे 
शक्‍य होणार नाही असे नमूद करावेसे वाटते. 

:: आंबेडकरवाद ही समाजवादी समाजरचनेची 
मूलभूत प्रेरणा आहे ... ( बहुधा ' समाजवादी 
समाजरचना ही आंबेडकरवादाची मूलभूत प्रेरणा 
आहे? असे लेखकाला म्हणावयाचे असावे ), या 
दृष्टीने आंबेडकरवादाची मांडणी करण्याचे आजचा 
सुशिक्षित दलित आणि दलितेतर मध्यमवर्ग 
जाणीवपूवेक का टाळतो, हा एक विचार करण्या- 
सारखा प्रश्‍न आहे. त्यात कदाचित वर्गीय स्वाथं 
असेलही . .. ( पृ. २० ) असे एक मत लेखकाने 
व्यक्‍त केले आहे. हा आरोप करताना लेखकासमोर 
नेमक्या कोणत्या व्यक्‍ती आहेत ते कळत नाही. 
परंतु वचारिक स्वरूपाच्या लेखनामध्ये जाता जाता 
अ्या तर्‍हेची देरेबाजी करणे अप्रस्तुत वाटते. 
छेखकाने अशा तर्‍हेचे गंभीर आरोप अधिक स्पष्टता- 
पूर्वक मांडावेत असे कोणालाही वाटेल. 

हेगेलला मार्क्से आणि बुद्ध-फुल्यांना जसे 
बाबासाहेब आंबेडकर शिष्य म्हणून लाभले तसा 


38: 


बाबासाहेबांना एकही निष्ठावंत, विवेकी व चिकित्सक्र 
शिष्य लाभला नाही, अशी लेखकाने तक्रार केली 
आहे (पृ. २५). थोडीशी वैचारिक शिस्त लावून 
घेतली तर आंबेडकरवादाची चिकित्सक व॑ सूत्ररूपाने 
मांडणी करण्याचे सामर्थ्यं व वैचारिक. कुवत प्रा. 
रावसाहेब कसवे यांच्या ठायी निःसंशय आहे .असे 
म्हणता येईल. अशा विस्तृत ग्रंथाची प्रतीक्षा मराठी 
वाचक त्यांच्याकडून करीत राहतील. अशा तर्‍हेच्या 
ग्रंथाची मांडणी शक्‍य तितक्या निर्दोष व निकोप 
रीतीने व्हावी या हेतुनेच प्रस्तुत परीक्षणात काही 
आक्षेपांची नोंद करण्यात आली आहे. न 

या पुस्तिकेच्या प्रारंभी श्री, मधुकर ताकसांडे 
यांची “ अत्त दीपो भव * ही बावीस पृष्ठांची विस्तृत 
प्रस्तावना आहे. तिचे प्रयोजन कळत नाही. कारण 
त्यामध्ये प्रा. रावसाहेब कसबे यांनी मांडलेले 
विचारच पुनः ऐसपैस पद्धतीने व विस्कळित स्वरू- 
पात मांडले आहेत. त्यामध्ये “ विसाव्या शतकात 
या पृथ्वीवर अत्यंत महत्त्वपूण घटना कोणत्या 
घडल्या असतील, तर त्या म्हणजे रशियामध्ये 
१९१७ ची ऑक्टोबर क्रांती व भारतातील डॉ. 
बाबासाहेब आंबेडकरांचे १९५६ चे धर्मांतर ह्या 
होत ” ( पृ. २ ). या सारखी अतिशयोक्त विधाने 
विपुल आहेत. प्रस्तुत परीक्षणामध्ये या प्रस्तावनेचा 
विस्ताराने परामषे घेण्याचे कारण नाही. 


प्र. म. बांदिवडेकर 


फीस्ट $ ( कथासंग्रह ) ; प्रा. व. बा. बोधे $ 


$ फस्ट ' हा प्रा. व. बा. बोधे यांच्या ग्रामीण 
कथांचा पहिला संग्रह आहे. गेल्या दशकापासून 
मराठी ग्रामीण कथेत लक्षणीय कथालेखन करणारे 
जे नवोदित लेखक आहेत, त्यांमध्ये प्रा. बोधे यांचा 
समावेश करायला हरकत नसावी. 

* फौस्ट ' कथासंग्रहातील कथांचे जाणवणारे 
वैशिष्ट्य म्हणजे त्या अस्सल ग्रामीण कथा वाटतात. 
अत्यंत वास्तव अनुभूतींचे कलात्मक चित्रण या कथां- 
मध्ये पदोपदी जाणवते. ग्रामजीवनाच्या मातीतून 
वरती येऊन तरारलेले अनुभव आपल्या अस्सलतेसह 


ष्र 


शब्दरूप झालेले. असल्यानें या कथा एका अंगाने 
वास्तववादी आहेत, तर दुसर्‍या अंगाने ग्रामीण संस्कु- 
तीच्या गुण-दोषाचे, नव्या-जुनेपणाचे सूचक व अंत- 
मुख करणारे दंन त्या घडवितात. त्यामुळे या कथांना 
केवळ वाचनीयता प्राप्त झालेली नाही. या संग्रहातील 
कथांचे भावानुभव केवळ ग्रामीण परिसरातच घड- 
ण्यासारखे असल्याने आणि त्या अनुभवांना कोणताही 
शहरी संस्कार न करता अथवा शहरी अभिरुचीच्या 
चौकटीत न बसविण्याचा प्रयत्न केल्याने या 
कथांना सहजस्वाभाविकता आणि प्रत्ययकारिकता 
प्राप्त झालेली आहे. 


फीस्ट मध्ये समाजाच्या ज्या स्तराचे चित्रण प्रक- 
र्षाने भाले आहे; त्यातही लक्षणीयता आहे. ते केवळ 
दलितांच्या जीवनातील व्याकूळ करणाऱ्या व्यथांचे 
नाही. अथवा गावागावांतून उजळ माथ्याने 
वावरणार्‍या सुखवस्तु शेतकर्‍यांचे, पुढाऱ्यांचेही 
नाही. यामध्ये उपेक्षितांचे भावजीवन प्रामुख्याने 
प्रकट झाले आहे. दुसऱ्याच्या शेतावर खुरपण्यास 
जाणार्‍या, तापाने फणफणले तरी दहा पैशाची 
गोळीही न मिळणाऱ्या; जनावरे राखणाऱ्या; 
पोटार्थी कमाई दिवसाची आग विझविण्यास अपुरी 
पडते म्हणून इतर उद्योग करणार्‍या आणि पसाभर 
रोगांच्या बदल्यात आपली अब्रू नाइलाजाने विकावी 
लागणार्‍या उपेक्षितांच्या जीवनाचा भेदक, दाहक 
आणि कलात्मक आविष्कार या कथांमधून झालेला 
आहे. या दृष्टीने * भर्ती' आणि “गराडा” या 
कथा अतिशय प्रभावी आणि धारदार वाटतात. 
समाजाच्या उपेक्षित वर्गाची जगण्याची केविल- 
वाणी धडपड आणि घधडपडीचे भांडवल करून 
साधला जाणारा स्वार्थ नि शोषण हे या कथांमधून 
चित्रित केलेले असल्याने त्या प्रातिनिधिक वाटतात. 


त्या दलित वाडू्मयात समाविष्ट करता यायच्या 
नाहीत. या भावचित्रणात परिणामासाठी मुद्दाम 
आणलेला भडकपणा नाही, नाटकीपणा नाही किवा 
शोषितांच्या बाजूने उभे राहून सुचक रीतीने केलेली 
वकिलीही. नाही. स्वतःला लक्षणीय आणि कला- 
त्मक वाटलेला एक भावक्षण सशब्द करणे हीच 
लेखकाची भूमिका जाणवते. ' 


. नवभारत. 


ऑक्टोबर १९७८ 


या संग्रहातील काही कथांमध्ये एक वेगळेच 
भावविश्‍व साकार झालेले आहे. प्राथमिक झाळेत 
जाणार्‍या वा जाण्यास योग्य असलेल्या कुमारांचे एक 
प्रसन्न, मिस्किळ आणि भावूक जीवन त्यांत चित्रित 
झालेले आहे. या कुमार वयातील मनोवृत्तीची 
विविध रूपे अतिशय नेटक्या व नेमक्या शब्दांत 
मोडलेली आहेत. त्या वयातील मनात असलेला 
भाबडेपणा, अल्लडपणा, खेळण्याकडे असलेला कल, 
त्यांची किरकोळ विषयावरील गंभीर भांडणे: 
त्यांचा नादी आणि स्वप्नाळूपणा अतिशय सुस्पष्ट 
रीत्या बोध्यांनी साकार केलेला आहे. क्‌मारांच्या 
स्वप्नाळू व भाबड्या मनाचे भावमधुर चित्रण या 
कथांमध्ये आलेले आहे. ग्रामीण परिसरातील या 
भावविश्वाचा असा प्रसन्न व मनोरम आविष्कार 
प्रथमच झालेला असावा असे वाटते. 


फीस्टची भाषा हे तिचे आणखी एक वैशिष्ट्य 
आहे. खेड्यांतील माणसांच्या बोलीतुनच या कथां- 
तील प्रसंग साकार झालेले आहेत. भाषेचा बाज 
सहज, सुंदर, प्रसंगोचित, स्वाभाविक व ठसकेबाज 
वाटतो. बोलीमुळे कथेचे सौंदय द्विगुणित होते. पण 
शहरी वातावरणातील वाचकांना ही बोलीभाषा 
किती भास्वाद्य व आकलनीय वाटेल याविषयी क्षंका 
वाटते. या बोलीला तिचा अंगभूत असा ताजेपणा 
लाभलेला असल्याने कथांनादेखील टवटवीतपणा 
आलेला आहे. 
__ एकूण नव्याने कथा लिहिणार्‍या या लेखकाकडून 
चांगल्या अपेक्षा बाळगण्यास हरकत नसावी. पण 
त्या अपेक्षा फलद्रूप व्हायच्या असतील, तर अजूनही 
चितन, अनुभवाची खोली, रचनासौष्ठव, अनुभवाची 
परिपक्वता इत्यादींकडे अधिक जाणीवपूर्वक लक्ष 
दैणे उचित ठरेल, प्रा. बोघे यांच्या आगामी कथा- 
सग्रहाकडे या अपेक्षेने वाचक पाहुतील व त्या अपेक्षा 
प्रा. बोधे पूणे करतील असा विश्वास वाटतो. 


द. ता. भोसले 


नि 
नव सदर 


चारिका 


धर्मानंद कोसम्बी ह्यांच्या ' भगवान बुद्ध ' ह्या पुस्तकात “ चारिके ' विषयी पुढील विवेचन 
आढळते. चारिका म्हणजे प्रवास. ती दोन प्रकारची, शीत्र चारिका आणि सावकाश चारिका. 
यासंबंधाने अंगुत्तरनिकायाच्या पंचकनिपातात तिसर्‍या वग्गाच्या आरंभी सुत्त आहे ते असे - न 

भगवान म्हणतो, '' भिक्षूहो, शीध्व चारिकेमध्ये हे पाच दोष आहेत. ते कोणते ? पूर्वी जे धमं- 
वाक्‍य ऐकले नसेल, ते ऐकू शकत नाही; जे ऐकले असेल, त्याचे संशोधन होत नाही; काही गोष्टींचे 
पूर्ण ज्ञान मिळत नाही; त्याला कधी कधी भयंकर रोग जडतो; आणि मित्र मिळत नाहीत. भिकल्षूही, 
शीघ्र चारिकेत हे पाच दोष आहेत.” 

भिक्षुहो, सावकाश चारिकेत हे पाच गुण आहेत. ते कोणते ? पूर्वी जे धमंबाक्य ऐकले नसेल, 
ते ऐकू शकतो; जे ऐकले असेल, त्याचे संशोधन होते; काही गोष्टींचे पूर्ण ज्ञान मिळते; त्याला भयंकर 
रोग होत नाहीत; आणि मित्र मिळतात. भिक्षु हो, सावकाश चारिकेत हे पाच गुण आहेत. ” 

“ नवभारता च्या नियमित किवा नैमित्तिक वाचकांना त्यांच्या जीवनप्रवासात किंवा ज्ञान- 
प्रवासात मधूनमधून असे काहीतरी आढळून येत असेल की त्याच्यावर त्यांना रेंगाळावेसे वाटेल,, ते 
इतरांच्या ध्यांनी आणून द्यावेसे वाटेल, त्यांच्या समवेत अधिक न्याहाळून पाहावे असे वाटेल, कदाचित्‌ 
एकान्तात किंवा गप्पांच्या ओघात अचानक स्फुरलेला एखादा विचार असा असेल, की इतरांना त्यांच्यात 
सहभागी करून घ्यावे आणि काही काळ त्याचा पाठपुरावा करावा असा मोह त्यांना होईल. किंवा तो 
कोपऱ्यात दडून राहिलेला एखादा लहानसा प्रश्‍न. असेल-व्याकरणातला किंवा इतिहासातला किंवा धर्म 
शास्त्रातळा किवा ज्ञानाच्या किंवा व्यवहाराच्या कोणत्याही क्षेत्रातला-तो फारसा महत्त्वाचा असणार 
नाही; तसा तो असता तर बहुधा कोपर्‍यात दडी मारून बसू शकला नसता. पण तो महत्त्वाचा नसला 
तरी तो एक प्रश्‍न आहे आणि त्याला कोपऱ्यातून काढून आणून मध्यस्थानी ठेवून त्याच्याकडे काहीकाळ 
लक्ष खेचण्यात आणि देण्यात मौज असणे शक्‍य आहे. अक्या प्रकट चिंतनासाठी, भाष्यांसाठी, असे प्रदन 
_ उपस्थित करण्यासाठी, त्यांची थोडक्यात उत्तरे देण्यासाठी ' चारिका ' हे सदर सुरू करण्यात येत आहे. 


ह्या सदराचा विस्तार एका पृष्ठाहून अधिक असणार नाही. कारण चारिका सावकाश अंसावी, 

रेंगाळावे, थबकावे असा भगवंतांचा उपदेश असला, तरी भिक्षूला एका. मर्यादेपेक्षा अधिक 

काळ थबकून राहता येणार नाही, कारण मग ते थबकणे राहणार नाही, तो मुक्काम होईल. आणि 

* चांरिका ' हे पूर्णपणे नैमित्तिक असे सदर राहील. कारण कोण कशासाठी कुठे थबकेल आणि रेंगाळेलं 

हे अगोदर सांगता येणार नाही. पण कुणीही जे दिसल्यामुळे, ध्यानी आल्यामुळे, थबकेल त्याच्यात आणि 

थबकल्यामुळे त्याच्या जे ध्यानी येईल त्याच्यात इतरांना सहभागी करून घेईल अशी आक्या आहे. आणि 
असे प्रसंग खूपंदा घडून येतील अश्ली आझा आहे. 


उदा. ' चारिके ' विषयीच बोलताना प्रा. स. ह्‌. देशपांडे म्हणाले, की बुद्धाने सावकाश चारिकेचे 
नेमके पांच गुण सांगितले आहेत. सावकाश चारिकेमुळे बरेच लाभ होतात एवढेंच बुद्ध सांगत नाही. ते 


तेसके किती आणि कोणते असतात हे बुद्ध सांगतो आणि ही परंपरा चीनमध्ये अजून टिकून असल्या- 


५४ 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


सारखी दिसते. माओही नेहमी नेमक्या संख्यांचा उपयोग करून बोलतो. “धोरण दोन पायावर उभे असले 
पाहिजे' किवा पंचशील. असे का ? वुद्ध भगवान होता, सवंज्ञ होता, म्हणून त्याला सर्व गोष्टींविषयी 
निश्चित, असंदिग्ध ज्ञान होते, ह्याचे गमक म्हणून ह्या नेमक्या संख्या परत परत येतात का? आणि 
सवेश्रेष्ठ नेत्याला सर्वज्ञतेचा दावा करावा लागत असल्यामुळे त्यालाही भआापल्या आदेशात आणि उपदे- 
झात संदिग्धता ठेवता येत नाही, निश्‍चित संख्यांचा वापर करून बोलावे लागते. किंवा असे आहेका की 
अनुयायांकडून जेव्हा कृती करून घ्यायची असते तेव्हा ठामपणेच बोलावे लागते, आणि ठामपणे बोलायचे 
तर संख्यांच्या भाषेत बोलावे लागते. उदा. ' वीस कलमी ' कार्यक्रम ? की जेव्हा ज्ञान श्रौत आणि 
स्मात असते, ऐकून स्मरणात ठेवावे लागते, लिहिलेले ग्रंथ वाचून प्राप्त करून घेता येत नोही, तेव्हा 
संख्याचा उपयोग होतो ? चारिकेसंवंधी पाच गोष्टी लक्षात ठेवल्या, की सर्व लक्षात ठेवल्यासारखे झाले. 


वाचकांचा पत्रव्यवहार 


संपादक “ नवभारत ' मासिक यांस- 

, स. न. वि. वि. “ नवभारता'ताच्या सप्टेंबर 
१९७८ च्या अंकांतील संपादकीयाला “ भारताच्या 
आजच्या शासक वर्गात उच्च मध्यमवर्गाला महत्त्वाचे 
स्थान आहे. आधुनिक शिक्षणाचे अनेक पिढ्यांचे 
संस्कार आता त्याच्यावर आहेत. ' अशी सुरवात 
केल्यावर संपादकोयाच्या शेवटी शेवटी पृ. ४ वर 
“ गेल्या पिढ्यांनी केलेल्या पापांना आपण जबावदार 
नाही हे म्हणणे अगदी योग्य आहे असे म्हणणे 
यांत विसंगती नाही का ? मागच्या पिढ्यांकडून 
'वांगल्या संस्कारांचा वारसा जर आजच्या उच्च 
मध्यमवर्गाला मिळत आहे, तर मागच्यांनी केलेल्या 
दुष्कृत्यांची जबाबदारी आजच्यांवर नाही, हे म्हणणे 
* अगदी योग्य ' कसे ठरेल ? 


आजच्या मध्यमवर्गीय माणसाला शिक्षण घेतानां 
आपण म्हणता त्याप्रमाणे मागच्या अनेक पिढ्यांच्या 
वॅस्कारांचा. फायदा निश्चितच मिळत' असतो. ज्या 


--- का. संपादक 


कुटुंबात तो जन्म घेतो, जिथल्या संस्कारी वातावर- 


णांत तो वाढतो आणि ज्या शहरी शाळा-कॉलेजांतून 
तों शिक्षण घेतो त्या सर्व परिस्थितिजन्य गोष्टींचा 
फायदा त्याला हरघडी मिळत असतो. हे फायदे 
मिळवण्यासाठी तो मुद्दाम घडपडत नाही हे खरे, पण 
समाजातील काही घटकांना तें मिळत नाहीत म्हणून 
ते तो नाकारीतही नाही. अशा परिस्थितीत मागच्या 
पिढीतील लोकांनी केलेल्या वाईट गोष्टींची जवाब- ' 
दारी आजच्या मध्यमवर्गीयाने सोयीस्करपणे झटकन 
टाकणे कितपत योग्य ठरेल ? आताची पिढी मागच्या 
पिढ्यांच्या दुष्कृत्यांबद्दल साक्षात जबाबदार असत 
नाही हे खरे; परंतु मागच्या पिढ्यांच्यामुळे मिळणारे 
फायदे उचलताना त्यांनी केलेल्या वाईट गोष्टींच्या 
जबाबदारीतून कायदेबाजपणे आपण सुटून जाअ 
शकतो असे जर आजच्या मध्यमवर्गीयाने मानले, तर 
तें योग्य ठरेल असे वाटत नाही. 
क. लो. अ. ही वि. आ. 


म. अ. मेहेंदळे 


ऑक्टोबर १९७८ नव भारत ५५ 


>८:€>€9€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€>€%€%€> €>€3 ८926 


द्ध व्र ५&०४/८८००८००८& रय 


(१५8 » प'॥1517,5॥'111, 
127०7९३ » 4209/4174 
1'८९१९%८ -. 0195-215 


क्क्क्क्का्क्क्क्क्ककळ»>» ०100000009 हीची ***०*१ 


त॥0॥॥ ड्रॉ आणा्ी1४ 
कुणा, हॉग, णीय 


2094-57, १1311192१1, ए01./,715-416005 (1)॥9॥81'98511179) 


1 


५८&७€9€9€3€>€>€>€>€>€>€9€>€>€>€>€>€>€>€>€3€3 


ः |शह्ार्णण्यीण'श'$ र्ण ः 
(९९ & ॥॥०५ $(९९ €०5[॥७ 


1. खक काशा प 


€७€9€3€8 83 €9€9€3€38383तसत्रिस्ि €€%€3€%€3€3€€€चञे रक 


सार-संकलन 


>>> ___२>>>__>>..जव्व्वब्ब्न्््न्व्व््ू..।.।.।.।ँ।ँव5--._. 


वीस वर्षांपूर्वी चीनला भेंट दिलेल्या एखाद्या 
भारतीयाने आज जर चीनला परत भेट दिली, तर 
त्याला कोणते बदल घडून आलेले आढळतील ? 
भारतीय पत्रकारांच्या एका संघाने नुकतीच चीनला 
भेट दिली. त्यांनी लिहिलेल्या वृत्तांतावरून ह्याची 
बरीचश्यी कल्पना येऊ शकेल. 
पहिले दर्शन 

पेकिगमध्ये बऱयाच नवीन गोष्टी आढळतात. 
बरेच रस्ते इतके रुंद करण्यात आले आहेत, को ते 
ओळखता येत नाहीत. सायकलींची वर्दळ खूपच 
वाढली आहे. टॅक्सी रस्त्यावर आढळत नाही. रंगीत 
दूरदर्शन सुरू झाले आहे, पण काही मोठ्या शहरां- 
पुरते भर्यादित आहे. रस्त्यांच्या दुतर्फा झाडांच्या 
दाट रांगा आढळतात. पेकिंगपासून कँटन प्रांता- 
मधून थेट सरहद्दीवरील ठाण्यापर्यंत जाणाऱ्या 
रस्त्याच्या दोन्ही बाजूंना झाडांच्या ह्या रांगा गर्दीने 
उभ्या आहेत. पण सकाळच्या रामप्रहरी पक्ष्यांची 
किलबिल ऐकू येत नाही; रातकिड्यांची किरकिर 
ऐकू येते, पक्षी धान्य फस्त करतात म्हणून माओच्या 
आदेशाने चिमण्यांचा संहार करण्यात आला. आता 
किडे खायला पक्षी नाहीत म्हणून किड्यांची संख्या 
भरमसाट फोफावली आहे. चीनमध्ये दुधदुभत्याचे 
पदार्थ खाणे लोकांना पसंत नाही; पूर्वीही नव्हते. 
खेडेगावातून गुरे आढळत नाहीत. जेवणात बटाटा 
आढळत नाही. 

ह्या गोष्टी पटदिश्ी ध्यानात येतात. आणखी 
ध्यानात येते, भारतातुन चीनला गेलेल्या माणसाच्या 
डोळ्यात भरते, ती गोष्ट म्हणजें आजच्या चीन- 
मध्ये दारिद्रय आढळत नाही. दारिद्रयाच्या खाणा- 
खुणा आता भूतकाळात विरून गेल्या आहेत. 


शोती 

आज एखादा म्हातारा शेतकरी भाजीपाल्याने 
बहरलेल्या स्वत:च्या छोट्या परसात उभे राहून 
सभोवर क्षितिनापर्यंत पसरलेल्या, उभ्या पिकांनी 


झाकून गेलेल्या शेतमळयाकडे समाधानाने पाहू 
शकतो. जमीनदारांनी पूर्वी केलेल्या पिळणुकीच्या 
जखमा आज बुजल्या आहेत. 


चिनी खेडी आता ' कम्यून'च्या पद्धतीने संघटित 
करण्यात आली आहेत. कम्यून हे शेती आणि 
लघुउद्योग यांचे केंद्र असते. पण शेतीसाठी लाग- 
णाऱ्या लहान अवजारांचे उत्पादन करण्यापलीकडे 
* लघुउद्योगा'ची मजल गेलेली नाही. उत्पादनाच्या 
गुणवत्तेवर नियंत्रण करण्याचा किंवा उत्पादनाचा 
खर्चे आणि त्याची उपयुक्तता यांचा ताळमेळ घाल- 
ण्याचाही फारसा प्रयत्न झालेला नाही. शेतक- 
ऱ्यांच्या मुलामुलींना ह्या लहान औद्योगिक केंद्रांत 
काम करण्यासाठी आवद्यक ते तांत्रिक शिक्षण दिले 
जाते. हे स्थानिक किवा प्रादेशिक पातळीवर दिले 
जाते. पण ही मुले हे शिक्षण घेऊन आणि औद्यो- 
गिक केंद्रांत काम करूनही मूलत: शेतकरीच रहा- 
तात. त्यांची वृत्ती आणि रहाणी ज्षेतकऱ्याचीच 
राहते. त्यांचे औद्योगिक कामगारांत परिवर्तन होत 
नाही. भारताच्या पंजाबसारख्या कित्येक विभागांत 
हेतीचे ज्या प्रकारचे यांत्रिकीकरण झालेले आहे 
तसे चीनमध्ये झालेले नाही. 


पण कम्यूनमुळे शेतकऱ्याची परिस्थिती सुधारली 
आहे. आपल्या खेड्याचे व्यवहार चालविण्यात आता 
त्याचा प्रत्यक्ष सहभाग असतो. कम्यूनमध्ये सर्वांनी 
एखाद्या संयुक्‍त कुटुंबाप्रमाणे एकत्र रहावे, सामूहिक 
जीवन जगावे, ही १९५८ मधल्या * महान उड्डा- 
णा'च्या वेळची कल्पना आता मागे पडली आहे. 
शेतकरी आता आपल्या कुटुंबाबरोबरच रहातो, 
घरीच जेवतो. कामासाठी घरापासून दूर आलेले 
लोकच कम्यूनच्या जेवणघरात जेवतात आणि जेव- 
णाचे पैसे देतात. पण कम्यूनने चालविलेल्या दुकानात 
आता अगदी जीवनावश्यक वस्तूंबरोबर मिठाई 
आणि चॉकलेट्स विकण्यासाठी ठेवलेली आढळतात. 
कपड्यातही आता अधिक विविधता, रंगाची 


सार-संकलन 


थोडी खुंलावट दिसुन येते. पण अजून समृद्धी आढ- 
ळून येत ताही. 

माओचा भर स्वावलंबनावर, * आत्मनिभंरते'वर 
होता. “ ' ताचाइ'चा आदश डोळ्यापुढे ठेवा ” असा 
त्याचा कळकळीचा उपदेश होता. ताचाइला कम्यु- 
निस्ट पक्षाच्या स्थानिक झाखेने उपक्रमशीलता 
दाखवून वैराण पडिक जमिनीचे दोतजमितीत खूपां- 
तर केले. आज ' ताचाइ ' हा चीनमध्ये शेतीतील 
प्रगतीच्या दृष्टीने प्रदशंनीय विभाग म्हणून गणला 
जातो. पण ही प्रगती लोकांनी केवळ स्वावलंवनाने 
घडवून आणलेली नाही हे उघड आहे. चित्ती फोजेने 
वुलडोझर्स वापरले नसते आणि सरकारच्या खात्यांनी 
कालव्यांचे जाळे ह्या विभागात पसरवून दिले नसते, 
तर ताचाइचा उपक्रम फसला असता, निदान 
हृटला असता. 

शेतीची उत्पादकता कक्यी वाढवावी हा चीन- 
पुढील प्रमुख प्रश्‍न आहे. चीनी शेतीची दर एकरी 
उत्पादकता खूपच आहे, पण जितकी माणसे शेतीवर 
काम करतात त्यांच्या दृष्टीने ही उत्पादकता 
पाहिली- दर माणशी उत्पादकता- तर भारतातील 
कित्येक भागांच्या तुलनेनेही ती कमी आहे. रासा- 
यनिक खतांचा पुरवठा अपुरा आहे आणि त्याची 
प्रतही हळ्की आहे. शेतीविषयक संशोधनाच्या 
क्षेत्रात, अधिक कणखर आणि अधिक पीक देणाऱ्या 
धान्याच्या जाती शोधून काढण्यात भारत चीनच्या 
पुढे आहे. आता अमेरिकन कंपन्यांच्या मदतीने 
ट्रकटर्संनी जमीन नांगरण्याचा, तसेच कालवे, पाट- 
वंधारे वाढविण्याचा उपक्रम सुरू करण्यात आला 
आहे. गेली कित्येक वर्षे धान्याचे उत्पन्न २८५० 
कोटी टनांवर स्थिर आहे. ते ४० कोटी टनांपर्यंत 
वाढविण्याचा इरादा आहे. पण लोकसंख्या १.७० 
कोटीपर्यंत पोहोचली आहे. आणि कुटुंबतियोजनाची 
मोहीम जोराने जारी केल्याशिवाय निभाव लाग- 
णार नाही, है चिनी नेत्यानी ओळखले आहे. १९५६ 
मध्ये चाउ-एन्‌-लाय्‌ ह्यानी पुढाकार घेऊन ही 
मोहीम सुरू केली. कुटुंबनियोजनाच्या आवड्यकतेचा 
अधिकृतपणे स्वीकार करणारा चीन हा. पहिला 
साम्यवादी देश होय. 

आपल्याकडे शेती सुघारण्यासाठी. म्हणून सुरू 
केलेल्या: उपक्रमात. जे गैरप्रकार आढळून येतात, ते 

न. भा. ८ 


द्‌छ 


कम्यून्समध्येही घडतात असे दिसते. म्हणजे लांच- 
लुचपत, पैसे खाणे, एका कामासाठी म्हणून मुक्रर 
केलेले पैसे आणि मजूर अन्य अनुत्पादक कामासाठी 
वापरणे, वेठबिगारी इत्यादी. कम्यून्सच्या उज्ज्वल 
यशाचे गुणगान मुक्‍तपणे करता यावे . म्हणून ह्या 
सर्वे घटना दडवून ठेवण्यात येत असत. आज त्या 
बाहेर आल्या आहेत. आता शेतकऱ्यांनाच अधिक 
उत्सन्नाचे प्रलोभन दाखवून आणि त्यांच्यावरील 
खर्चाचा आणि सक्तीच्या वेठविगारीचा भार कमी 
करून उत्पादन वाढविण्यावर भर आहे. समता- 
वादाला विरोध करा आणि ' प्रत्येकापासुन त्याच्या 
कुवतोप्रमाणे आणि प्रत्येकाला त्याच्या कामाप्रमाणे ' 
ह्या तत्त्वाची कास घरा, ' जो अधिक काम करतो 
त्याला अधिक दाम मिळेल असे पहा ? असे आदेश 
पक्षाकडून सुटले आहेत. 

आधुनिकीकरणावर भर . 

एकंदरीत चीनच्या नवीन नेतृत्वाचा भर आधु 
निकीकरणावर आहे. टेंग शियाओ पिंगच्या नेतृत्वा- 
खाली “चार आधुूनिकीकरणां'चा कार्यक्रम आता 
रावविण्यात येत आहे- शेती, उद्योग, संरक्षण आणि 
विज्ञान व तंत्रज्ञान ह्यांचे आधुनिकोकरण. वास्तविक 
हा माओच्या तत्त्वज्ञानाचा आणि धोरणाचा संपूण 
पराभव आहे. माओ शह्राविरुद्ध खेडी, कामगारा- 
विरुद्ध शेतकरी, वैज्ञानिक तंत्रज्ञानाविरुद्ध मनुष्यवळ 
ह्यांच्या बाजूला होता “अणुबाँब हा कागदी वाघ 
आहे ' असे म्हणून त्याने वैज्ञानिक बळाला हिणविले 
होते. ज्या * चांडाळचौकडी'चा- “ गँगऑफ्‌ फोर'चा 
समूळ निःपांत आज चीनच्या कानाकोपर्‍यातून 
करण्यात येत आहे तिच्या सहीची सुरुवात १९५८ 
च्या ' महान्‌ उड्डाणा'पासून आणि त्यानंतरच्या 
सांस्कृतिक क्रांतींपासूने ज्ञाली, सांस्कृतिक क्रांतीत 
* लाल रक्षकां 'च्या तांड्यांनी सार्‍या देशभर धुमा- 
कूळ घातला. ' गोंधळ, अव्यवस्था ह्यांना घाबरू 
नका * असा माओचा त्यांना उपदेश होता. “पक्षाच्या 
हेडक्वॉटसवर हल्ले चढवा ' असा माओचा आदेश 
होता. चाउ-एन्‌ं-लाय हे भांधूनिक जगाचे स्वरूप 
अधिक चांगल्या प्रकारे ओळखणारे राजकारणी 
होते. त्यांनी काहीसे अंगतिकपणे मानो ह्यांच्या 
ह्या * मूलसैद्धांतिक ' ( _॥091१81101181180 ). 
भूमिक्रेशी जुळवून घेतले. पंण आज. चाऊं यांचा, 


८ 
-पफनभम' 
-चसह४ळ्छर 


द्द 


एक जवळचा अनुयायी टेंग हा चीनचा एक अध्वर्यू 
आहे. - . 

:. चीन आता झपाट्याने औद्योगीकरणाच्या मागे 
लागला आहे. स्वावलंबन मागे पडून पश्‍चिम जमंनी, 
ग्रेट ब्रिटन, फ़ान्स, स्वीडन, कॅनडा, जपान इ. प्रगत 
देशांकडून प्रचंड प्रमाणावर यंत्रसामग्री आयात 
करण्यात येत आहे. यंत्रांच्या पेटंटस्‌साठी चीन योग्य 
ती रॉयल्टी द्यायला तयार आहे. आयातीसाठी 
आवश्यक असलेला पैसा आंतरराष्ट्रीय बॅंकांकडून 
कर्ज घेऊन उभारण्यात येणार आहे. सांस्कृतिक 
क्नांतीत विद्यापीठे उध्वस्त झाल्यासारखी झाली 
होती. आत्ता जुनी शैक्षणिक व्यवस्था परत प्रस्या- 
पित करण्यात येत आहे. सत्तरी ओलांडलेल्या वृद्ध 
प्राध्यापकांना परत विद्यापीठात बोलावण्यात येत 
आहे. मागोचें विचार मुखोद्गत असण्यापेक्षा वेग- 
वेगळ्या विज्ञानांच्या आणि अभ्यासविषयांच्या 
भरीव ज्ञानांला आज परत अधिक महत्त्व देण्यात 
येत भाहे. निरंतर क्रांतीच्या सिद्धांताला मोठाच 
तडा गेल्यासारखा दिसतो. दहा हजार चिनी विद्या- 
थ्यांना वैज्ञानिक व तांत्रिक शिक्षणासाठी . प्रगत 
देशांतील विद्यापीठांत पाठविण्याचा चीनचा प्रयत्न 
आहे. इतर कुणाही विद्यार्थ्यांप्रमाणेच ह्या विद्यार्थ्या- 
नाही वागवावे आणि त्यांच्या शिक्षणाचा सवं खरचं 
चिनी सरकारने करावा, ह्या अटीवर ही व्यवस्था 
करण्यात आली आहे. माओोने आधुनिक चीनभोवती 
न" अलगपणाची ' प्रचंड भित ' कोसळू लागली 
आहे. - 

आंतर्राष्ट्रीय राजकारणातील चीनचे पवित्रे 
* माओोनंतर चेअरमन हुमा ह्यांना चिनी जनतेचे 
सर्वोन्च आणि वादातीत पुढारी हे स्थान देण्याचे 
प्रयत्न जोराने सुरू आहेत. सार्वजनिक ठिकाणी 
आणि कचेर्‍यांत माओ आणि हुभा ह्यांच्या तसबिरी 
शेजारीशेजारी आणि सारख्याच आकाराच्या झळकत 
असतात. सववत्र * चेभरमन हुभा ह्यांच्या नेतृत्वाखाली 
मध्यवर्ती समिती'ने काय काय केले हे सांगण्यात येते. 
पूर्वप्राथमिक शाळांतील गोंडस छबकडी जी गाणी 
नाचत नाचत आणि अभिनय करीत गातात त्यांच्यांत 
*“ चेअरमन हुभाने चांडाळचौकडीचा पाडाव कसा 
केला ' आणि * चेभरमन हुभाचे लई उपकार. दाट 
प्रिकाने झाकली शेतं पार' आणिं ' चेअरमन हुओला 


"नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


आमि तिन -आम - मेनला बघितलं' ही गाणी प्रमुख 
असतात. चेअरमन हुआाला टेंग शह देऊ झकतील. 
पण मानो ह्यांनीच हुभा ह्यांची वारस म्हणून 
नेमणूक केली होती हे हुमा ह्यांचे बळ आहे. आणि 
पक्षात टंग याचे स्थान मजबूत नाही-ते दोनदा 
पदच्युत ज्ञाळे होते- हे टेंग यांचे दुबळेपण आहे. 
दोघांना एकमेकांची जरुरी आहे आणि म्हणून 
ते एकमेकाशी जुळवून घेतील अक्षी अपेक्षा आहे. 
हुआाला “चांडाळचौकडी'चा पाडाव करता आला, तो 
ये चिन्‌यिंगच्या नेतृत्वाखाळी लाल स॑न्याने त्याला, 
दिलेल्या भक्‍कम पाठिब्यामुळे. आणि ये चिनयिंगच्या 
आग्रहामुळेच टेंग यांना सरकारात परत बोलविण्यात 
आले असा समज आहे. टेंग यांच्या आधुनिकी- 
करणाच्या धोरणाला सैन्याच्या कित्येक घटकांचा 
-उदा. विमानदळ, तोफखाना वर्गरे- स्वाभाविकपणे 
पाठिंबा आहे. पायदळाची संख्या कमी करावी असा 
टेंग ह्यांचा पूर्वी जो आग्रह होता तो, एकदा हात 
पोळल्यामुळे, त्यांनी सोडून दिल्यासारखा दिसतो. 
युद्ध होणारच, ते लांबणीवर टाकता येईल पण 
ते अखेरीस अटळ आहे हे बोलणे चीनमध्ये सवंत्र 
ऐकू येते. सोव्हिएट रशिया हा चीनचा शत्रू नं १ 
आहे. अमेरिका प्रबळ असली तरी ते एक' थकलेले 
राष्ट्र आहे, रशिया ताज्या दमाचे व म्हणून अधिक 
धोकेबाज आहे असे चिनी नेत्यांचे एकंदर निदान 
आहे. शिवाय अमेरिकेचे साम्राज्यवादी राष्ट्र है 
स्वरूप उघड आहे. आशियाआफ्रिकेतील अंकित 
सष्ट्रांना मुक्त करण्याच्या नावाखाली कारवाया 
करून रशिया आपले विस्तारवादी धोरण रेटतो, 
बाही ल ता आरोप आहे. ह्यामुळे आधुनिक 
*स्मास्थरांनी सुसज्ज राहणे हा चीनच्या धोरणाचा 
वा कुन आहे. ब्रिटन, फ़ान्स, परिचिम जमनी, 
ष्ट्राकडून अत्याधुनिक शस्त्रास्त्रे खरेदी 
करण्याचे चीनने ठरविले आहे. 
पुरविण्याची हे चीनला ही शस्त्रास्त्रे 


नाटो संघटनेतील' 


पहिला उघड खटका व्हिएतनाम ह्यांच्यामधील 
उडाला, पण फिलिपीन्स आणि 
कोरिया ह्यांनाही चीनच्या विस्तारवादाची साक्षात्‌ 


सार-संकलन 


झळ लागली आहे. ह्याच तेलाच्या लोभाने जपानने 
चीनशी जुळवून घेतले आहे. सन १९९० पर्यंत 
चीनचे तेलाचे उत्पादन ४० कोटी टन, म्हणजे सोदी 
अरेबियाच्या सध्याच्या उत्पादनाएवढे होईल असा 
अंदाज आहे. श्‍ 
आधुनिकीकरणाची मोहीम पुरी झ्ञाली- आणि 
हिला सुमारे वीस वर्षे लागतील- की एक *महासत्ता' 
म्हणून चीन जागतिक राजकारणात प्रवेश करील, 
ह्याचे जागतिक राजकारणावर काय परिणाम घडून 


५९ 


येतील ? “ चिनी लोक परकीयांशी दोन प्रकारे 
वागतात, एकतर ह्या कुणीतरी उच्च कोटीतील 
विभूती आहेत म्हणून त्यांगा वंदन करतात, किंवा हे 
कुणीतरी रानटी पशू आहेत म्हणून त्यांचा तिरस्कार 
करतात, ही आपल्यासारखी माणसे आहेत म्हणून 
त्यांच्याशी मंत्री करावी हे त्यांना जुळत नाही”; असे 


- एका चिनी विचारवंतानेच म्हटले आहे. 


ह्या संदर्भात भारत-चीन संबंधाचा विचार आपण 
केला पाहिजे. 


८06२-06 १८% >-0% २0५२८१ २१५२८१५२८५ २१८0५२३८१५ >७८०१%>१-% ६ 
ह प्रसिद्ध झाला ग 


अनेकजणांनी तो मांन्यही केला आहे. 


श्रीविद्या प्रकाठान, 


ज्ञानेधरीचा विशेष अर्थ सांगणारा बृहत्‌ ग्रंथ 


साथ श्रीज्ञानेश्वरी 


संपादक व अनुवादक : म. शं. गोडबोले 
किंमत ६० रुपये (पोष्ट खचे ३॥ रुपये ) 


पृष्ठे डबल क्राऊन सुमारे एक हजार : पूणे कापडी बांधणी - उत्कृष्ट कागद 
कल्पना मुद्रणाल्याची मोह्रेदार छपाई 

श्रीज्ञानेश्‍वरीच्या सुमारे दहा हजार ओव्यांपैकी सहा हजार 

ओव्यांचा अथे स्वतंत्रपणे लावला आहे. ज्ञानेश्‍वरी अभ्यासकांपैकी 


की शनिवार पेठ, अष्टभुजा मागे, पुणे ४११०३० 


८५८२९-५८-५८-५८३<-१८१-%३८-५८२ 


६०: नवभारत ऑक्टोबर १९७८ 


वौ 


ख “- -. .िो 


ण ठत 
ताश्‍लारव करावा टयार 


॥इ ह 3१30 (51 


॥॥८॥) ॥॥]९८-॥0॥0.. र 


> 


टत: ाडाठाचा या“ 51110015.. 


"० ॥॥.त 5९ :ावाव0० 
0९९९४ 


-५- 


-ख्क्श्ञा” 


"करेबगपर चज” 
-रढडर हवि र 


: नवभारत ' वर्ष ३१ वे, अंक १ ते १२ ( आक्टोबर १९७७ ते सप्टेंबर १९७८ ) 


लेखक-सूची ( अकारविल्हे ) 


[ डॉ. म. प. पेठे, ग्रंथपाल, पुणे विद्यापीठ, यांच्या सौजन्याने | 


1 


आर्‌. ' ( टोपणनाव ) : अमेरिकेतील दारूवंदीचा 
प्रयोग ३१1८ मे ७८. 
दि. के. वेडेकर : धर्मचतन (ग्रंथ-परिचय) 
३१॥९ जून ७८. 
इनामदार, एस. डी. : ' सर्वोत्कृष्ट मराठी कथा ? : 
खंड १० वा ( संपा. राम कोलारकर ) 
परीक्षण ३१॥७ एप्रिल ७८. 
: स्वाद आणि चिकित्सा ' (यशवंत मनोहर ) 
दलित वाड्मय चिकित्सा (परीक्षण ) २१।९ 
जून ष्ट. 
' ( टोपणनाव ) : आधुनिक पाहचात्त्य 
५ मद्यवर्ग ' २ लेखांक ३१८ मे ७८; २१1९ 
जून ७८. 
कणिक, व. भ. : ' समाजवादाचे भवितव्य * प्रस्ता- 
वना. ( माधव लिमये अनुवादित सी. ए. 
आर. क्रॉसलंड यांच्या “ द फ्यूचर ऑफ 
सोशिअलिझम या ग्रंथाची प्रस्तावना) २१२ 
नोव्हें. ७७. 
कवीश्‍वर, ग. वा. : एकलव्याची कथा-आणखी 
प्रकाश ३१॥१ ऑनंटो. ७७. 
कानडे, विश्वास : " अ सेप्रिट रिआलिटी ' (कार्लोस 
कास्टानेडा ) ग्रंथपरिचय, २१1७ एप्रिल ७८. 
कुलकर्णी, अ. र. : ' अलेक्सांद्र पुटिकन ' ( पंडित 
आवळीकर ) परीक्षण, ३१1११ आगस्ट ७८. 
' ट्रिक - अन इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडी ' 
( हमन लेव्ही ) ग्रंथपरिचय २१1८ मे ७८. 
: मराठी पाकेट बुक्स : निवडक कथा: ? 
वि.स. खांडेकर, ना. सौ. फडके, आचाय अत्रे 
(संपा- राम कोलारकर) परीक्षण ३२१1१० 


१ ए म्‌ श्र 


जुल ७८. 


* वसंत व्याख्यानमाला वाई हीरक महोत्सव 
स्मरणिका ' १९७८ ( परीक्षण ) 
३१1१२ सप्टे. ७८. 
होळ्प2 आणि सोपान ? (रत्नाकर पटवर्धन) 
*लघुकादंबऱर्‍्या (परीक्षण) ३१1२ नोव्हें. ७७. 

कुलकर्णी, अनिरुद्ध : आपल्या राष्ट्रीय वाडू्मयाचे 
स्मरण ३१॥ ९१ ऑगस्ट ७८. 

कुलकणी, प्रमिला : ( ग. दि. ) माडगूळकर व 
परंपरावाद ३१॥४-५ जाने-फेब्रु. ७८. 

कुलकर्णी, विनायक य. : दृंद्रात्मक विशवरचना 
३ १॥४-५ जाने-फेब्रू. ७८. 

कुलकर्णी, सतीश : “ दंलित साहित्य : सिद्धान्त 
आणि स्वरूप? ( यशवंत मनोहर ) परीक्षण 
३१1८ मे ७८. 
विचारयुगाचे प्रणेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
(संपां. गंगाधर पानतावणे) परीक्षण ३१1१० 
जुले ७८. 

कोटबागे, व्यं. वा. : संदर्भ भारती! हिंदी द्वैमासिक 
४॥१ फेब्रु. ७८. संपा. ( कन्हैयालाल बोझा ) 
३१॥७ एप्रिल ७८. 

खरे, ग. ह. : मराठेशाहीतील मद्यपांन 4 काही 
निर्देश ( पत्र ) ३१॥१० जुल ७८. 

खोबरेकर, वि. गो. : मराठेशाहीतील मद्यपानविष- 
यक धोरण आणि शासनव्यवस्था ३१1८ 
मे ७८. 

गद्रे, विश्राम रा. : सरकती योजना (रोलिंग प्लॅन) 
३१1२ नोव्हें ७७. 

गोखले, न. ना. : प्लेटोचे दुसरे जग ३१॥४-५ जाने, 
- फेब्रु. ७८. 


६२ 


चव्हाण, रा. ना. : दीनबंधु राजारामशास्त्री भागवत 
३१॥६ मार्च ७८. 
फुले यांच्या शब्दांत फुले ३१॥११ आगस्ट ७८. 

चव्हाण, शिवाजीराव : “ गाभारा  ( संपा. मु. श्री. 
कानडे व भालचंद्र खांडेकर ) परीक्षण 
३१॥१० जुले ७८. 

चौसाळकर, अशोक : प्राचीन भारतीय राजकीय 
विचार, २- धमं-स्वरू्प विकास आणि 
व्याख्या ३१॥१ आक्टो. ७७. 
शं बा. जोशी यांच्या प्राचीन ग्रंथाचा 
अभ्यास या शंकेस उत्तर - ( पत्र) ३१1२ 
नोव्हें. ७७. 

जहागीरदार, विश्‍वास : ' गवाह' हिंदी त्रैमासिक 
वर्षे १ अं १० (संपा. भगवानदास वर्मा ), 
परीक्षण, २१1६ मार्च ७८. 

जाधव, रा. ग. : “उत्खनन ( केशव मेश्राम ) 
काव्यसंग्रह ( परीक्षण ) ३१॥६ मार्च ७८. 
उत्थान ' गुंफा ( यशंवत मनोहर ) काव्य- 
संग्रह (परीक्षण) २१॥७ एप्रिल ७८. 
“जी. एं. ची कथा? ( पंडित आवळीकर ) 
परीक्षण ३१॥९जून ७८. 
निळी जखम (म. ना. वानखडे यांचे 
संस्मरण) ३१1१० जुलै ७८, 
$ ' पहाट ' ( नीळकंठ महाजन ) ; 'पानफूल' 
( सूर्यकांत खांडेकर ); दोन काव्यसंग्रह; 
( परीक्षण ) ३१1२ नोव्हे. ७७. 

पु. भा. भावे : आव्हानक्षम व आव्हानप्रिय, ३१॥२ 
नोव्हें. ७७. 

जोशी, मधुकर रामदास : “ज्ञानदेव चिंतन ' या 
ग्रंथाच्या प्रस्तावनेतील लक्ष्मणशास्त्री यांच्या 
विधानासंबंधी शंका ( पत्र) 
३१0४-४५ जाने. - फेब्रु. ७८. 

जोशी, मुरलीधर गोपाळ : जे शाश्‍वत त्याचा 
देठ तुटे ( माडगुळकर यांचे काव्य ) ३१] 
४-५ जाने-फेत्रु. ७८. 

जोशी, लक्ष्मणशास्त्री : आमची अमेरिकेची यात्रा 
(८ जून ते २३१ जुल॑ ७७ या काळात केलेल्या 
अमेरिकेच्या यात्रेची दैनंदिनी ), ४ लेखांक, 
१-२१॥१ आक्टो. ७७; २-३१)२ नोव्हे, ७७; 
३-३ १॥४-५ जाने; - फेब्रु. ७८, 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


४-३१॥७ एप्रिल ७८. 
- ' चार्वाक-समीक्षा ? ( संपा. गणेश थिटे ) 
परीक्षण ३१॥१० जुलै ७८. 
- जातिसंस्था आणि धमंशास्त्र : 
३१1११ ऑगस्ट ७८, 
- तंत्रमागं व तांत्रिक धम : 
३१॥१२ सप्टे, ७८. 
प्राचीन भारतीय संस्कृतीतील मद्यविषयक 
- आचारसंहिता : ३१1८ मे ७८. 
* बाळ गंगाधर टिळक ' ( गोविद तळवळकर ) 
- परीक्षण-३१॥१२ सप्टें. ७८. 
* ज्ञानदेव चिंतन ' प्रस्तावनेतील विधानावरीह 
म. रा. जोशी यांच्या शंकेस उत्तर ( पत्र) 
३१॥४-५ जाने.-फेब्रु, ७८. 
माझे थोर मित्र गोवर्धन पारीख 
३१)३ डिसे.७७. 
संपूण राजकीय क्रांती आकाशवाणीवरील 
भाषण १०-११-७७ 
३१॥४-५ जाने.-फेब्रू. ७८, 
(सो.) सत्यवतीची जीवनयात्रा ( पत्नीच्या 
आठवणी) ३१॥१२ सप्टे. ७८. 
सेनापती बापट समग्र वाडमय ' उपोद्घात 
३१॥४-५ जाने.-फेत्रु. ७८. 
हिंदूंच्या धामिक व सामाजिक सुधार- 
णांचा इतिहास ( पां. वा. काणे वर्षदिन 
व्याख्यानाचा ८-५-७८ अनुवाद, ३१॥१० 
जुल छट. 

जोशी, वसंत स. : * अनुबंध ' - मराठी साहित्य 
मंडळ गुलबर्गा, या संस्थेचे त्रैमासिक १1१ 
१९७८ (परीक्षण ) २१॥४-५ जाने.-फेब्र. ७८. 
* भक्‍्तिपंथ: व चितन ! (हे. वि. इनामदार) 
परीक्षण ३१९ जून ७८, 
* महदंबेचे धवळे ' (संपा. सुहासिनी इलेंकर) 
परीक्षण ३१॥७ एप्रिल ७८. 

टापरे, पंडित : ' अनुक्षासन गीता अर्थात आधूनिक 
महाभारतातील कृष्णार्जुन संवाद ! ( नर- 
सिह्‌ अच्युत दाभोलकर ) परीक्षण, ३१॥१ १ 
ऑगस्ट ७८. 
(नोलकान्त चव्हाण) काव्यसंग्रह ( परीक्षण) 
३१॥१२ सप्टे, ७८. 


छेखक-सूची 


“ पाऊलखुणा ! ( बालाजी टेकाडे व राम 
कंधारकर ) काव्यसंग्रह ( परीक्षण ) ३१॥७ 
एप्रिल ७८. 
* पाळत ' ( द. ता. भोसले ) कथासंग्रह, 
प्रीक्षण ३१॥१२ सप्टेंबर ७८. 
* वाडूमयीन आकलन * ( रा. ग. जाधव ) 
परीक्षण, ३१॥४-५ जाने-फेब्रु ७८. 
* शतरूपा ' ( “ राजीव ' टोपणनाव; 
चंद्रकांत महामुनी ) काव्यसंग्रह (परीक्षण) 
३१1१२ सप्टेंबर ७८. 
* सुरुंग ' ( त्र्यंवक सपकाळे ) काव्यसंग्रह 
परीक्षण, ३१॥७ एप्रिल ७८. 
“ हृदयातले चांदणे ( रत्नप्रभा शहाणे ) 
कथासंग्रह, परीक्षण ३१॥११ भगस्ट ७८. 

टिकेकर, श्री. रा. : ' नवभारता “चा मद्य, मद्य 
निवृत्ती आणि संस्कृती विषषोषांक ( प्रति 
क्रिया-पत्र ) ३१॥११ ऑगस्ट ७८. 

टिळक, कमलाबाई ' युरायपिडीजची पाच. शोकट 
नाटे प्रस्तावना : २१॥६ माचं ७८. 

ठाकूर अ. ना. $ जय महाराष्ट्र मंडळ - समाजप्रबो- 
धन विशेषांक १९७७ ( संपा. काका बडके ) 
परीक्षण ३१॥१ नोव्हें. ७७. 
मदात्यय (भल्कोहोलिझम) : ३१1८ मे ७८. 
रंगाद्वारे व्यक्‍तिपरीक्षा ( अनु. प्रभाकर गोरे; 
मॅक्सळूशरकृत मूळ ग्रंथ ) परीक्षण 
३१८ मे ७८. 
अनु. विसाव्या शतकातील जादूचा दिवा 
(जयंत वि. नारळीकर) इंजिनिअर्स दिना- 
निमित्त दिलेले भाषण, १५1९ - ७७. 
३१॥११ ऑगस्ट ७८. 

तळवलकर, गोविद : वृत्तपत्रीय संसाराचे प्रश्‍न; 
३१॥३ डिसेंबर ७७. 

तुळपुळे, शं. गो. : महानुभाव पंथ आणि नामदेव; 
३१1१ आक्टो. ७७. 

दाभाडे, बालकृष्ण ! सेतुबंधाच्या निमित्ताने (प्रवर- 
सेनकुत काव्याचे संशोधन ); 
३१४ - ५ जाने.-फेब्रु. ७८. 

दाभोलकर, देवदत्त : तस्मै श्री गुरवे नमः खुपेरकर- 
झास्त्री यांचे संस्मरण ) ३१॥९ जून ७८, 


डड 


दामले, प्र. रा. : गांधीजी, हिंदुधमं व बुद्धिवाद 
३१॥७ एप्रिल ७८. 

देव, शांताराम भालचंद्र : भारतीय पुरातत्व : काही 
विचार ; ३१॥ १ १ ऑगस्ट ७८. 

देशपांडे, सु. र. : दुसरे स्वातंत्र्य ( भा. ल. भोळे ), 
परीक्षण, ३१॥ १ आक्टो. ७७. 
“मराठवाडा संशोधन मंडळ वाषिक १९७५ ! 
( संपा. सु. ग. जोशी ), परीक्षण, 
३१८ मे ७८, 
- “ मराठवाडा संशोधन मंडळ वाषिक 
१९७६ ' ( संपा. सु. ग. जोशी ), परीक्षण, 
३१॥१० जुले ७८. 
* संशोधन मुक्‍तावलि सर८वा (वा. वि. 
मिराशी ), परीक्षण ३१1८ मे ७८. 

देसाई, द. म. 4 सोंदयंशास्त्राचे प्राथमिक प्रश्‍न : 
कलाकृतीचे स्वरूप, लेखांक २ रा. ३१॥४-५ 
जाने.-फेब्रु. ७८. 

धारूरकर, वि. ल. : ओरंगाबाद लेणी-समूहातील 
नूतन बोद्ध मूर्तीवर प्रकाशझोत, 
३१॥११ ऑगस्ट ७८. 

निपाणीकर, रा. पां. : भाषाशास्त्रातील एक अलक्षित 
प्रक्रिया : समानशब्दलोप ३१॥६ माचे ७८. 

नेवाळकर, मेधा, अनु. : प्रा. गोवधनदास पारीख- 
प्रणीत पहिली लोकयोजना - एक आढावा 
( चंद्रा दलायाकृत ), ३१॥३ डिसें. ७७. 

पठाण, यू. म. : “ शोधशिल्प * (रा. चि. ढेरे ), 
लेखसंग्रह ( परीक्षण ) ३१॥६ मार्च ७८. 

परळीकर, नरेश: मद्यपान आणि आदिवासी ३१॥८ 
मे ७८. 
संतकवी तुकाराम : एक चिंतन ( निमंलकुमार 
फडकुले ) परीक्षण ३१॥११ आगस्ट ७८. 

पाध्ये, प्रभाकर : मानव आणि माक्स, 
२१1१० जुलै ७८, 
मासं आणि मनुष्यस्वभावः पूर्वाधे 
३१॥१२ सप्टेंबर ७८. । 

पारीख, गोवर्धन $ गोवर्धन पारीख विक्वोषांक : सुची 
( ग्रंथ, लेख, भाषणे : इंग्रजी व मराठी ), 
३१॥३ डिसें. ७७. 

थोरे, प्रतिभा : ' क्रूचा ' ( कवितेला वाहिलेले 
नियतकालिक डिसें. ७७ संपा. विदवास 


3.) 


:जहांगिरदारं) परीक्षण चे १॥६ माच ७८, 
- “ तात्पयं ' लोकायत प्रतिष्ठानचे मासिक, 
व. १ अं, १ एंप्रिल ७८.(संपा. सुधीर बेडेकर). 
परीक्षण, /३१॥९ जून ७८.. 
'> नित्तान्त' ( वा; रा. सोनार ) काव्यसंग्रह, 
परीक्षण ३१॥७ एप्रिल ७८, . 
-! ' मूड्‌ंस ' ( नागनाथं कोत्तापल्ले ) . काव्य- 
संग्रह ( परीक्षण ), ३१॥७ एप्रिल ७८. 
- ' स्वरोवर ' ( लक्ष्मीकांत प्रामाणिक ), 
काव्यसंग्रह ( परीक्षणे ), . क 
., २१४ - जाने > फेब्रु. ७८ 
बांदिवडेकर, प्र. म. : नवी : घटना दुरुस्ती : अन्वय 
आणि अथ ( भा. 'ह भोळे ), परीक्षण 
३१]४ -५ जाने. - फेब्रु. ७८. 
बेडेकर, वि. म. : क्रग्वेद - संस्कृत साहित्यशास्त्राचे: 
प्राचीनतम अधिष्ठान ( त्र्यं. गो. माईणकर- 
कृत इंग्रजी पुस्तक ) , परिचय 
३१॥१आक्टो. ७७, .  . 7. १५) 
बेडेकर, वि, म. मराठी - इंग्रजी लेख-सूची व 
संपादित ग्रंथसूची, । 
३१॥४ - ५ जाने. -फेब्रु. ७८ भं 
भट, गो. के. : ' नीलकंठ दीक्षित व त्यांची काव्य- 
: संपदा ( के. रा. जोशी ), परीक्षण 
३१1४ -५ जाने. - फेब्रु. ७८, 
भागवत चारुदत्त : संकलन : एकोणीसाव्या शतका- 
तील मद्यपानविषयक दोन मतप्रवाह ' श्ञानोट 
दय? खंड १२ - १ फेब्रु. १८५३ मधील 
मजकूर ।( भाऊ दाजी व :राजारामकास्त्रीः' 
भागवत आदीची भाषणे ), ३१1८ मे ७८. 
भागवत, मीरा अनु. : “पंडिता रमाबाई' ( अ. भि. 
*: शाह) प्रेस्ताव्रत्ञा, २ ठेखांक २ १॥७ एप्रिल ७८; 
३१॥१ जून ७८.,. ॅ व 
भालेराव, यशवंत : अल्कोहोलचे शरीरावरील 
परिणाम..३.१॥८ मे ७८. । 
- प्राथमिक आरोग्यसेवक वैदकीय मार्ग- 
दर्शक । ( अनु... अशौक ठाकूर व इतर ); 
परीक्षण २१॥ १० जुल ७८. . 
- विषण्णता ( हिप्रेशन ) ३१1६ माचं. 
झळें,. भास्कर. लक्ष्मण : राज्यसभेच्या. फेरमांडणीची/ 
*दिा.,३१॥४-५ जांने.-फेत्रु.: ७८. 


1 


ऑक्टोबर १९७८ 


- “विवेकाची गोठी ' ( म. गं. नातू ) लेख, 
संग्रह ( परीक्षण .) ३१॥६ माचे ७८. 
मराठे प्र. शं. : दारूबंदी कायदा हवाच £ काही 
विचार ३१८ मे ७८.. 
मिराशी, मधुकर वासुदेव : विज्ञानाचे पुरस्कते 
पंडित जवाहरलाल नेहरू, ३१॥९ जून ७८. 
मिराशी, वां. वि. ! गुप्तांच्या इतिहासातील एका 
कालखंडावर नवीन प्रेकादह. ३१॥११ आगस्ट 
७८ सेतुबंधाची समस्या ३१॥६ मार्च ७८. 
मेश्राम, केशव : ' निळी पहाट * ( रा. ग. जाधव ). 
दलित साहित्यसमीक्षा ( परीक्षण ), ३१1९ 
जून ७८. * पैक 
मेहेंदळे, म. अ. : ' मराठी भाषेचा आथिक संसार ' 
. ( अशोक रा. केळकर). परीक्षण. ' 
०. ३१1८ ऑगस्ट ७८. ! 
रेगे, मे. पुं. : “ अथंसंवाद ? (मराठी त्रैमासिक, व 
१, अंक १ परीक्षण, ३१॥२नोव्हें. ७७. 
>. अतु. : आणीबाणी कारणे आणि उपाय 
(गोवधंन पारीख २६-२८ डिसें. ७५ रोजी 
* अहमदाबाद येथे भरलेल्या रॅडिकल हघूम- 
निष्टांच्या. मेळाव्यातील ठराव मसुदा). 
३१1३ डिसें. ७७. | 
अनु. : आपल्या शैक्षणिक समस्या ( गोवर्धन 
पारीख १४-१२-७६ रोजी ग. रा. भटकळ 
स्मृती , व्याख्यानमालेतील भाषण, ३१३ 
डिसें. ७७. क, क 
.* अनु. : निसगविषयक वृत्ती (जॉनन पासमोर). 
-1 :३१॥७एप्रिल ७८, ___ र्‍ 
अनु. न्याय: (जॉर्ज हेन्रिक फॉन राइट), 
पूर्वाधं, ३११२ सप्टे, ७८. 
विषमता. .विवेक आणि हिसा. ३११३ 
अनु. समतेची संकल्पना (बंर्नाड विल्यम्स). 
र लेखांक, ' ११९. जून ७८; ३१॥१७ 
जुलै ण्ट डे र भर 
' संस्कृती आणि माणुसकी ३१॥२ नोव्हें. ७७. 
वी क. 7. त. बा मलता बी 
“ - भनु.. : स्वातंत्र्याच्या दोन:संकल्पना , ( .इसाया. 
*-बलिनु; झॉक्सफहं त्रिद्यापीठांत अ काडा 


रोठकर, बी. व्ही. : पर्यावरणातील प्रदूषण समस्या 


लागू, र. गो. अनु. : विज्ञानाचा सामाजिक आकृति- 


शाहु. अ. भिं. : विद्यापीठीय प्रश्यासन 


सबनीस, रवींद्र : प्रा. गोवर्धन पारीख: व्यक्‍्ति- 


'छेखक--सूची 


३५ 


रोजी दिलेले व्याख्यान ) ४ लेखांक१ - * साहित्यांतील प्रीती भाणि भक्ति (मुरलौघर 
३१॥१ आक्टो ७७. २ - ३१२ नोव्हें ७७. जावडेकर ), परीक्षण ( साहिंत्यसमीक्षा ) 


३ - ३१॥४ -५ जाने.-फेब्रु. ७८. ४- ३१॥१२ मॉगस्ट ७८ 


३१॥६-मार्च ७८. सुंठणकर, बा. रं. अनु. । “ संक्रमणकालीन हिंदुस्थान 


आणि सद्यस्थिती, २१॥४ ५ - जाने-फेब्रु ७८ 


बंध ( सायन्स इन हिस्टरी, जे. डी. बर्नील 
लेखांक ३-४ ).- ३१॥१ आक्टो, ७७ ३ १॥३ डिसें. ७७ 


- प्रस्तावना ( रॉय यांच्या “ इंडिया इन 
ट्रॅझिज्ञन ' या गंथाच्या बा. रं. सुंठणकर यांनी 
केलेल्या अनुवादाला लिहिलेल्या गोवधेन 
पारीखकृत प्रस्तावनेचा अनुवाद. ) 


३१1२ नोव्हें. ७७ सुर्वे, भा. ग. : दोन तेजस्वी. महाकवींचा अस्त 


३१॥३ डिसें ७७ - ३१॥ ६ मार्च .७८ 


मत्त्वाचे काही पैलू, ३१॥३ डिसें, ७७ ३१॥३ डिसें. ७८ 


साळुंखे आ. ह. : परीक्षण “ गीतेचा दृष्टिकोन 


( ग. श्री. खर ), २१॥१२-सप्टे, ७८ 


&८-<६२%०५-२२०५-२२०५-०२२२० २२७३२ 


प्राज्ञ प्रकारान 
शिबाजी विद्यापीठाचा पाचशे रुपयांचा पुरस्कार छाभलेला ग्रंथ 


- भ्राचीन मराठी साहित्यावरीळ संशोधनपर विविध लेखांचा संम्रह्द 
संशोधन >सरावना 


लेखक ! “ 
_ डॉ. घसंत स. जोशी 


मुंल्य रुपये बारा फक्त $ ( पृष्ठे १९१४) . 
. .4मराठी- वाढ्ययांच्या इतिहासामध्ये या * संशोधन साधने ' ने लक्षात मख्यासारखी 


निखाळसपणे भर टाकली भाहे. ही गोष्ट मराठी वाड्ययेतिद्वासज्ञांच्या. “ 


लक्षात आल्याशिवाय राहणार नाही.' 


_- तकेतीर्थ ढक्ष्मणशाखी . जोशी ९ प्रास्ताविक ) 
प्राक्षपाठशाळांमंडळ, वाई ( जि. सांवारा ) 


४ 3 क. 1” किजूच 
नड « 


( सुमित्रानंदन पंत व जी,-शंकर कुरूप ) 


सोवनी, नी. वि.:: प्राः पारीखांचे आथिक विचार, 


। 
| 


नट 


| 
। 
| 


* नवभारत 


: वर्ष ३१: अंक १ ते १२ ( आक्टोबर ५७ ते सप्टेंबर ७८ ) 


लेख सूची : (अकार विल्हे ) 


“ अनुबंध ( मराठी साहित्य -मंडळ, गुलबर्गा ह्या 
5 . संस्थेचे त्रैमासिक १-१ ) - परीक्षण, वसंत 
* -स॒. जोशी :३१॥४--५ जाने.-फेब्रु. , ७८. 
* अनुश्ञासन गीता अर्थात्‌ आधुनिक- महाभारतातील 
“ 'कृष्णाजूंन संवाद !-( नरसिंह अच्युत दाभोल- 
कर ) परीक्षण, पंडित : टापरे ३१1११ 
ऑगस्ट, ७८. 
अभिनंदन पु. भा. भावे : ३१॥२ नोव्हेंबर १९७७. 
अमेरिकेतील दारूबंदीचा प्रयोग : ' आर्‌. ' (टोपण- 
नाव ) २३१८ मे, १९७८. 
“ अथंसंवाद ' ( मराठी त्रैमासिक वर्ष १ अंक १ ) 
परीक्षण, मे. पुं. रेगे. ३१॥२ नोव्हें. ७७. 
अल्कोहोलचे शरीरावरील परिणाम : यदवंत 
भालेराव ३१1८ मे, १९७८.  _ 
* अलेक्सांद्र पुशिकिन ' ( पंडित आवळीकर ), परी- 
क्षण, अ. र. कुलकर्णी ३१॥११ ऑगस्ट, 


१९७८, 

“अ सेप्रिट रिअलिटी ' : ( कार्लोस कास्टानेंडा ) 
ग्रंथ-परिचय : विद्वास कानडे ३१॥७ 
एप्रिल, १९७८ 


आणीबाणी : कारणे आणि उपाय (गोवधंन पारीख) 
*. अनु. मे. पुं. रेगे. २१३ डिसेंबर १९७७. 
आधुनिक पाइचात्त्य मद्यवगंः ' एम्‌ .' ( टोपणनाव) 
२ लैखांक, ३१1८ मे, १९७८; ३१॥९ जून 
१९७८६, | 
अपल्या राष्ट्रीय वाडू्मयाचे स्मरण : 
// कुलकर्णी ३१११ आगस्ट, १९७८ 


1 


अनिरुद्ध 


ओपेल्या शैक्षणिक समस्या ( गोवधंन पारीख,) अनु. 


| 


।» मे. पुं. रेगे ३१॥३ डिसेंबर, १९७७. .. 
आंसची अमेरिकेची यात्रा ( अंमेरिका- यात्रेची 


“> दैनंदिनी. ):-. तकतीर्थ. लक्ष्मणशास्त्री जोशी. 


३१॥१; ३१२१; ३१४-५; _ २१७ 
आक्टोबर, नोव्हेंबर, १९७७; . जाने-फेब्रु 
आणि एप्रिल १९७८ 

उत्खनन * ( केशव मेश्राम ) काव्यसंग्रेंह“'" ( परी- 
क्षण ) रा. ग. जाधव ३१॥६ मार्च, १९७८. 
* उत्थानगुंफा ' ( यक्षवंत मनोहर ) ' काव्य- 
संग्रहू- ( परीक्षण ) रा. ग. जांधव, ३१७४ 
एप्रिल, १९७८ 

“ क्रग्वेद ' : संस्कृत साहित्यश्ास्त्राचे प्राचीनतम 
अधिष्ठान; ( त्र्यं. गो. माईणकरकृत इंग्रजी 
ग्रंथ), ग्रंथ-परिचय, वि. म. बेडेकर, ३१1१ 
आक्टोबर, १९७७ 

“ क्ूचा ' ( कवितेला वाहिलेले अ-नियतकालिक ) 
परीक्षण, प्रतिभा पोरे ३२१1६, मार्च, १९७८, 

एकलव्याची कथा-आणखी प्रकाश : ग. 
कवीइवर, ३१1१ आक्टोवर, ७७. 

एकोणिसाव्या शतकातील मद्यपानविषयक' दोन 
मतप्रवाह : ( संकलन ), चारुदत्त भागवत, 
३१॥८ मे, १९७८ 

औरंगाबाद लेणी-समृहातील नतन बोद्ध मूर्तीवर 
प्रकाशज्ञोत :- वि. ल. धारूरकर २३१1११ 
गस्ट, १९७८ श 

* गवाहू' ( हिंदी त्रैमासिक वर्ष १ 
परीक्षण , . विश्वास जहागिरदार 


वा. 


अंक १) 


माच, १९७८ क 
गांधीजी, हिंदुधर्म व बुद्धिवाद : प्र. रा. दामले, 
5... २१७ एप्रिल, १९७८ 
“गाभारा ' (संपा. म. श्री कानडे; भालचंद्र 


खांडेकर ), परीक्षण 


शिवाजीराव चव्हारी 
ठे १] १-जुल १९ ड़. । 


लेख-सूची 


“ ग्रीतेचा दृष्टिकोन ! : (ग. श्री. खर ), परीक्षण , 
आ. ह. साळुंखे, ३१1१२ सप्टेंबर, १९७८. 
गुप्तांच्या इतिहासातील एका कालखंडावर .नवीन 
प्रकाश : वा..वि.. मिरांशी, ३१1१६१, आगस्ट, 
१९७८ 
( के.) गोवधंनं पारीख विशेषांक- ' नवभारत 
३१1३, डिसेंबर, १९७७. 
* चार्वाक समीक्षा: ( सेंपा.: गणेश थिटे ), 
** परीक्षण , तंकेतीथ लक्ष्मणशास्त्री -जोशी, 
- ११-१० जुलै, १९७८, :- । . 
“ जय महाराष्ट्र मंडळ : समाज प्रबोधन विशे- 
षांक ( संपा. काका वडके ), परीक्षण, 
अ. ना. ठाकूर, ३१1२ नोव्हे. ७७. 
जातिसंस्था आणि धर्मशास्त्र : तकतीथे लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी, ३१॥११ आगस्ट, १९७८, 
“जी. एं. ची कथा ' : ( पंडित आवळीकर ), 
परीक्षण, रा, ग. जाधव, ३१९ जून, १९७८. 
जे शाइवत त्याचा देठ तुटे: ( ग. दि. माडगूळ- 
करांचे काव्य ), मुरलीधर गोपाळ जोशी 
३ १॥४-५ जाने. - फेब्रु. १९७८ 
* ड्रिक : अन इकॉनॉमिक अँड सोशल स्टडी ? $ 
( हर्मन लेव्ही ) , ग्रंथ-परिचय : अ. र; 
कुलकर्णी, २१॥८ मे, १९७८.. 
तंत्रमांगे व तांत्रिक धर्म : तकंतीर्थ ल॑क्ष्मणंशास्त्री 
- जोशी, ३११२ सप्टेंबर, १९७८. डु 
तस्मै श्रीगूरवे नमः ; ( कै. बाळाचायं खुपेरकर 
ह्यांचे संस्मरण ), देवदत्त दाभोलकर, ३१1९ 
जून, १९७८ 
* तात्पर्य ' : ( लोकायत प्रतिष्ठानचे मासिक, प्रथ- 
मांक, एप्रिळ, १९७८ ), प्रतिभा पोरे, ३१।॥९ 
: जून, १९७८. . 
7: दलित: साहित्य : सिंद्धातत आणि स्वरूप 
(: यशवंत मनोहर ), संतीश कुलकर्णी, 
(परीक्षण), २१॥८ मे, १९७८. 
दारूबंदी कायदा हवाच : काही विचार, डॉ. प्र. शं. 
मराठे, २१॥८ मे, १९७८. 
दि. के. बेडेकर : धर्मचचतन : ( दि. के. बेडेकर ), 
ग्रंथपरिचय, ' आर. ' ( टोपणनाव ) , 
-*“ ३११९ जून, १९७८. 


इऊ 
दीनबंधु राजारामद्यास्त्री भांगवत : रा. ना: चव्हाण 
२१॥६ मार्च, १९७८, 

* दुसरे स्वातंत्र्य ' : ( भा. ल. भोळें ), परीक्षण, 

__ सु. र. देशपांडे, ३११, ऑक्टोबर, १९७७. 

दोन तेजस्वी महाकवींचा अस्त : ( सुंमित्रानंदन पंत 
_ वै जी. .शंकर कुरुप ह्यांचे. संस्मरण ), 

भा. ग. सुव ३१॥६, मार्च, १९७८ 


दंद्रात्मेक विशवरचना : विनायक य.- कुलकर्णी, ३१ 


'४-५ जाने, फेब्रु. १९७८. : - 
“नवी घटना दुरुस्ती : अन्वय ओणि अथ”: (भा. ल. 
_ भोळे ) , परीक्षण, प्र: म. बांदिवडेकर 
२१॥४-५ जाने.-फेब्रु. ७८ 

£ निखारा “ :: नीलकांत चव्हाण, काव्यसंग्रह- 
( परीक्षण ), पंडित टापरे, ३१ १२ सप्टेंबर, 
१९७८ 

* नितान्त ' : (वा. रा. सोनार ) काव्यसंग्रह, 
(परीक्षण) प्रतिभा पोरे, ३१॥७ एप्रिल, १९७८ 

निसर्गाविषयीच्या वृत्ती : (जॉन पासमोर) अनु. में 
पुं. रेगे, ३१1७ एप्रिल, १९७८ 

निळी जखम : (डॉ. म. ना. वानखडे यांचे संस्मरण), 
रा. ग. जाधंव, ३१1१० जुले, १९७८. 

* निळी पहाट ' : (रा. ग. जाधव) दलित साहित्य- 
समीक्षा, (परीक्षण), केशंव मेश्राम, ३१1९ 
जून, १९७८ | 

नीलकंठ-दीक्षित व त्यांची काव्यसंपरदां ' : (के. रा. 
जोशी ), परीक्षण, गो. के. भट, ३१॥४-५ 
जाने.-फेब्रू. १९७८ 

न्याय : पुर्वार्ध, (जॉजे हेन्रिक फॉन राइट), अन्‌ 
मे. पं रेगे, ३१॥१२ सप्टबर, १९७८, 

पंडिता रमाबाई : प्रस्तावना : (अ. भि. शाह) 
अनु. मीरा भागवत, २ लेखांक, २१॥७ एप्रिल, 
१९७८ ; ३१९ जून, १९७८ 

पर्यावरणातील प्रदूषण-समस्या आणि सद्यस्थिती : 
बी. व्हि. रोठकर, ३१॥४-५ जाने.-फेब्रु. ७८. 

। पहाट " : ( नीलकंठ महाजन ),, काव्यसंग्रह; 
(परीक्षण), रा..ग. जाधव, ३१1२ नोव्हें. 
१९७७. 

* पाऊलखुणा * : (वालाजी टेकाडे; राम कंधारकर), 
काव्यसंग्रह; (परीक्षण), पंडित टापरे, ३११७ 
एप्रिल, १९७८. 


-14 


* वानफूल ' ( सूर्यकांत खांडेकर ); काव्यसंग्रह; 
( परीक्षण), रा. ग. जाधव, ३१।२ नोव्हेंबर, 
१९७७. 

$ पाळत ” (द. ता. भोसले) ; कथासंग्रह, (परीक्षण), 
पंडित टापरे, ३१1१२ सप्टेंबर, १९७८. 

पु. भा. भावे : आव्हानक्षम नि आव्हानप्रिय : रा, ग. 
जाधव, ३१॥२ नोव्हें. ७७. 

प्रा. गोवघंनदास पारीखप्रणीत पहिली लोकयोजना : 
एक आढावा; (चंद्रा दलाया), अनु, मेधा 
नेवाळकर, ३१1३ डिसेंबर, १९७७. 

प्रा. गोवर्धन पारीख : व्यक्तिमत्त्वाचे काही पैलू : 
रवींद्र सबनीस, ३१1३ डिसेंबर, १९७७. 

प्राचीन भारतीय राजकीय विचार :.२ रा लेखांक, 
अशोक चौसाळकर, ३१॥१ अक्टोबर, १९७७ 

प्राचीन भारतीय संस्कृतीतील मद्यविषयक आचार- 
संहिता : तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशो, 
३१॥८ मे, १९७८. 

: प्राथमिक आरोग्य सेवक : वैद्यकीय मागेदर्शक 
( अनु. अशोक ठाकूर व इतर ). परीक्षण- 
यशवंत भालेराव, ३१॥१० जुले, १९७८. 

प्रा. पारीखांचे आथिक विचार: नी. वि. सोवनी, 
३१३ डिसेंबर, १९७७. 

प्ढेटोचे दुसरे जग : न. ना. गोखले, ३१॥४-५ जाने. 
-फेब्रु. ७८. 

फुले यांच्या दब्दात फुले : रा. ना. चव्हाण, ३१ 
११, आगस्ट, १९७८. 

* भक्तिपंत ४ नवचितन ': (हे. वि. इनामदार ), 
परीक्षण वसंत स. जोशी, ३१।५ जून, १९७८ 

भारतीय पुरातत्त्व: काही विचार; शां. भा. देव, 
३१1११ आगस्ट, १९७८. 

भ्षाषाशास्त्रातील एक अलक्षित प्रक्रिया : समानशब्द- 
लोप; रा. पां. निपाणीकर, ३१॥६ मार्च 
१९७८, 

“बाळ गंगाधर टिळक * ( गोविद तळवळकर ), 
परीक्षण, तकतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
३१॥१२ सप्टेंबर, १९७८. 


मदात्यय ( अल्कोहोलिझम ) ! अ. ना. ठाकूर 
३१८ मे, १९७८. रि 

मद्यपान आणि आदिवासी : नरेश परळीकर, 
२३१८ मे, १९७८. 


नवभारत 


ऑक्टोबर १९७८ 


मद्य, मद्यनिवृत्ती व संस्कृती विशेषांक ' नवभारत ' : 
३१८ मे, १९७८. 

“मद्य, मद्यनिवृत्ती व संस्कृति विज्षेषांकांबाबतची 
प्रतिक्रिया : पत्र श्री. रा, टिकेकर, ३१1११ 
ऑगस्ट, १९७८. 

* मराठवाडा संशोधन मंडळ वाषिक- १९७५ ' 
( संपा. सु. ग. जोशी ), परीक्षण, सु. र. 
देशपांडे, २१1८ मे, १९७८, 

* मराठवाडा संशोधन मंडळ वाषिक १९७६ : (संपा, 
सु. ग. जोशी), परीक्षण, सु. र. देशपांडे, 
३१॥१० जूल, १९७८. 

* मराठी पॉकेट बुक्स : निवडक कथा ? : ( कथा- 
संग्रह ); वि. स. खांडेकर; ना. सी. फडके; 
प्र. के. अत्रे ( संपा. राम कोलारकर ) 
परीक्षण, अ. र. कुलकर्णी ३१1१० जुलै 
१९७८. 

* मराठी भाषेचा आथिक संसार ' ( अशोक रा. 
केळकर ), परीक्षण, म. अ. मेहेंदळे, 
३१॥११ ऑगस्ट १९७८. 

मराठेशाहीतील मद्यपान : काही निदेश : (पत्र ) 
ग. ह्‌. खरे, ३१॥ १० जुल, १९७८. 

मराठेशाहीतील मद्यपानविषयक धोरण आणि शास- 
नव्यवस्था : वि. गो. खोबरेकर, 

३१1८ मे, १९७८, 

* महदंबेचे धवळे ? : ( संपा. सुहासिनी इलॅकर ) 
परीक्षण, वसंत स. जोशी, 
३१॥७ एप्रिल, १९७८ 

महानुभाव पंथ आणि नामदेव : झां. गो तुळपुळे, 
३११ ऑक्टो. १९७७. 

माझे थोर मित्र गोवधन पारीख : तकंतीथं लक्ष्म- 
णक्शास्त्री जोशी, ३१॥३ डिसेंबर, १९७७ 

( ग. दि. ) माडगूळकर व परंपरावाद : प्रमिल! 
कुलकर्णी, २१॥४ - ५ जाने.-फेब्रु. ७८. 

मानव आणि माक्‍क्‍सं : प्रभाकर पाध्ये, 
३१॥१० जुल, १९७८ 

मार्क्से आणि मनुृष्यस्वभाव : ( पूर्वार्ध ); प्रभाकर 
पाध्ये, २१॥१२ सप्टेंबर, १९७८. 

* मूड्स ' : नागनाथ कोत्तापल्ले, काव्यसंग्रह (परी. 
क्षण ), प्रतिभा पोरे, ३१॥७ एप्रि्ध, र ९७८ 


लेख-सूची 


युरायपिडीजची पाच शोकनाट्थे : ( महाराष्ट्र 
राज्य़ साहित्य संस्कृती मंडळातर्फे प्रसिद्ध 
होणाऱ्या अनुवादाची प्रस्तावना), कमलाबाई 
टिळक, ३१1६ मार्च, १९७८, 

* रंगांद्वारे व्यक्‍्तिपरीक्षा ' : ( अनु. प्रभाकर गोरे ) 
परीक्षण, अ. ना. ठाकूर, २१1८ मे, १९७८, 

राज्यसभेच्या फेरमांडणी'ची दिशा : भास्कर लक्ष्मण 
भोळे, ३१४४ - ५ जाने. - फेब्रु. ७८. 

* वसंत व्याख्यानमाला, वाई हीरक महोत्सव स्मर- 
णिका ? १९७८ : परीक्षण, अ. र. कुलकर्णी, 
३१॥१२ सप्टेंबर, १९७८ 

* वाड्मयीन आकलन ": ( रा. ग. जाधव ) 
परीक्षण , पंडित टापरे, ३१॥४-५ जाने. 
फेब्रु. १९७८. 

* विचारयुगाचे प्रणेते डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर 
संपा. गंगाधर पानतावणे ), परीक्षण, 
सतीश कुलकर्णी, ३१॥१० जुले, १९७८. 

विद्यापीठीय प्रशासन : अ. भि. शाह, ३१1३ 
डिसेंबर, १९७८. 

: विवेकाची गोठी ': ( म. गं. नातू ); लेखसंग्रह 
( परीक्षण ), भास्कर लक्ष्मण भोळे, ३१॥६ 
मार्च, १९७८. 

विषण्णता ( डिप्रेशन ) : यष्षवंत भालेराव, ३१1६ 
मार्च, १९७८. 

विषमता, विवेक आणि हिंसा: मे पुं. रेगे, ३१1३ 
डिसेंबर, १९७७. 

विसाव्या शतकातील जादूचा दिवा: ( जयंत वि. 
नारळीकर ), अनु. भर. ना, ठाकूर, ३१1११ 
ऑगस्ट, १९७८ 

विज्ञानाचा सामाजिक आकृतिबंध : (जे. डी. 
बर्नाल), लेखांक ३ व ४, अनु. र. गो 
लागू, २११; ३१२ अक्टोबर व 
नोव्हेंबर, १९७७, 

विज्ञानाचे पुरस्कर्ते पं. जवाहरलाल नेहरू : मधुसुदन 
वासुदेव मिराशी, ३1९ जून, १९७८. 

वृत्तपत्रीय संसाराचे प्रश्‍न: गोविद तळवलकर, 
३१॥३ डिसेंबर, १९७७. 

शं. बा. जोशी ह्यांच्या शंकेस उत्तर : (पत्र) - 
अशोक चौसाळकर, २१1२ नोव्हेंबर, १९७७. 


६९ 


“ शतरूपा ! : ( * राजीव ? टोपण नाव; चंद्रकांत 
महामुनी ); काव्यसंग्रह ( परीक्षण ), पंडित 
टापरे, ३१॥१२ सप्टेंबर १९७८. 

: शोधशिल्प ' : ( रा. चि. ढेरे); 
( परीक्षण ), डॉ. यू. म. पठाण, 
३१॥६ मार्चे, १९७८. 

श्रद्धांजली. 

शं. रा. जोशी ३१1८ मे, १९७८. 

वि. द. घाटे ३१1९ जून, १९७८. 

केशवराव भोळे ३१॥३ डिसेंबर, १९७७. 

ग. दि. माडगूळकर ३१॥४-५ जाने-फेब्रु. १९७८. . 

पु. क्लि. रेगे ३१॥६ मार्च १९७८. 

म. ना. वानखडे ३१॥९ जून, १९७८. 

संक्रमणकालीन हिंदुस्थान : प्रस्तावना : ( गोवधंन 
पारीख ) अनु. बा. रं. सुंठणकर, ३१1३ 
डिसेंबर, १९७७. 

५ संतकवी तुकाराम : एक चिंतन! : ( निमंलकुमार 
फडकुले ), परीक्षण नरेश परळीकर, 
३१॥११ ऑगस्ट, १९७८. 

* संदर्भ भारती ! : हिंदी दैमासिक, अंक ४-१ 

फेब्रुवारी, १९७८ ( संपा. कन्हैयालाल ओझा ), 
( परीक्षण ), व्यं. वा, कोटबागे, ३९1७, 
एप्रिल, १९७८ 

संपादकीय : 

आपली भाषिक समस्या निवेदन : ३२१॥ १ ऑक्टो.७७. 

भारताचे बदलणारे राजकीय चित्र: 
३१॥२ नोव्हें. ७७. 

कै. गोवधंन पारीख ( प्रथम पुण्यतिथी दिन ): 
३१॥३ डिसेंबर ७७. 

कै. वि. म. बेडेकर ( श्रद्धांजली ): ३१॥४-५ 
जाने.- फेब्रू. ७८. 

संस्कृत विद्या : ३१॥६ मार्च ७८. 

विद्यापीठे आणि मराठी : ३१॥७ एप्रिल, ७८. 

मद्य, मद्यनिवृत्तिः ३११८ मे ७८, 

विद्त्तेची आधुनिक परंपरा : ३१॥९ जून, ७८. 

वॉश घेऊन फ्रेश झालेली मराठी : ३१॥१० जल, ७८. 

भारतीय आणि दलित : ३१-११ ऑगस्ट, ७८. 

मराठवाड्यातील दंगलींच्या संदर्भात : ३१-१२ 
सप्टेंबर ७८. 


लेखसंग्रह 


७३ नंवभोरत 


संपूर्ण राजकीय क्रांती : तकतीथ॑ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, 
1” ३१४-५ जाने.-फेब्रु. १९७८. 

: सुंशोधन-मुकक्‍तावलि, सर आठवा! : ( वा. वि. 
मिराज्ली ), परीक्षण, सु. र. देशपांडे, 
३१८ मे, १९७८. 

संस्कुती आणि माणुसकी : मे. पुं. 
नोव्हेंबर, १९७७. 

समतेची संकल्पना : पूर्वार्ध व उत्तराध॑ ; ( बर्नाडे 
विल्यम्स ) ; अनु. मे. पुं. रेगे, ३१॥९; 
जून १९७८ व ३१1१० जुले, १९७८. 

* समाजवादाचे भवितव्य “- प्रस्तावना ; ( माधव 
लिमये ह्यांनी अनुवादिलेल्या सी. ए. आर. 
क्रॉसलंड ह्यांच्या ग्रंथाची प्रस्तावना) , व. भ. 
कणिक, ११॥२ नोव्हें. १९७७. 

सरकती योजना : विश्राम रा. गद्रे, ३१।२ नोव्हे. 
१९७७. 

* सर्वोत्कृष्ट मराठी कथा : खंड १०, ( संपा. राम 
कोलारकर), परीक्षण , एस्‌. डी. इनामदार, 
३१॥७ एप्रिल, १९७८. 

सारसंकलन : देश : बोनस, सी. एस. आय. आर, 
परदेद : चीन-लोकसंख्येचे नियंत्रण : दहशत- 
वाद; अपहरणे. ३१) १ आक्टो, ७७. 
देश : जन्नतेचे राजकारण आणि झुंडीचे राज- 
कारण; परदेश : पाकिस्तानातील घटना _ 
३१1२ नोव्हें. ७७. 
देश : इंडियन नॅशनल काँग्रेस दुभंगली. 

३ १॥४-५ जाने.-फेब्रु. ७९. 

देश-परदेश : भारताचे परराष्ट्रीय धोरण 
३१1६ मार्च ७८. 

परदेश $ पाकिस्थानातील घडामोडी - भृत्तो 
फाशीची शिक्षा. ३॥७ एप्रिल ७८. 

देश $ परदेश हिमालयातील किरणोत्सर्गी केंद्र. 
३१॥८ मे ७८, 

देश : परदेश : अमेरिकेचा आण्विक नियमन 
आयोग व भारत. २१1९ जून ७८. 

परदेश : आराकान मुसलमान शरणार्थी; चीन 
व्हिएटनाम. ३१॥१० जुलै ७८. 
परदेश : आग्नेय आशियांतील साम्यवादी 


रेगे, ३१२ 


ऑक्टोबर १९७८ 


राज्यांतील अद्यांतता, ३१११ आगस्ट, ७८. 
परदेश : अमेरिकेचे परराष्ट्रीय धोरणं 
३१1१२ सप्टे. ७८. 

* साहित्यातील प्रीती आणि भक्‍ती, ? ( मुरलीधर 


जावडेकर ), परीक्षण, आ. ह. साळुंखे, 
३१1११ ऑगस्ट, १९७८. 
£ सुरुंग  ( त्र्यंबक सपकाळे ) ; काव्यसंग्रह 


'( परीक्षण, ) पंडित टापरे, ३१॥७ एप्रिल. 
१९७८. | 

सेतुवंधाची समस्या. - वा. वि. मिराशी, ३१1६ 
मार्च, १९७८. | 

सेतुबंधाच्या निमित्ताने : बाळकृष्ण दाभाडे, 
३१॥४-५ जाने.-फेत्रु. १९७८. 

* सेनापती बापट समग्र वाड्मय : उपोद्घात? : 
(संपादित) , परीक्षण- तकंतीथं लक्ष्मणशास्त्री 
जोशी, ३१॥४-५ जाने.-फंब्रु. १९७८. 

सौंदयंशास्त्राचे प्राथमिक प्रश्‍न : कलाकृतीचे स्वरूप 
ः (लेखांक दुसरा), द. अ. देसाई, ३१॥४-५ 
जाने.-फेब्रु. १९७८. : 

सो. सत्यवतीची जीवनयात्रा : (पत्नीच्या आठवणी): 


तकंतीथे लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ३१1१२ 
सप्टेंबर, १९७८. । । 

स्थळ, काल, जीवन आणि मद्यं : मे. पुं. रेगे, ३१८ 
मे, १९७८. 


“* स्वरोवर ' (लक्ष्मीकांत प्रामाणिक); काव्यसंग्रह 
(परीक्षण), प्रतिभा पोरे, ३१॥४-५ जाने. 
- फेब्रु. १९७८. 

स्वातंत्र्याच्या दोन संकल्पना : (इसाय बलिन), अनु. 
मे. पुं. रेगे, (४ लेखांक) ३१॥१; ३१1२ 
३१॥४-५; २१1६ ऑक्टो. नोव्हें. ७७ जाने- 
फेब्रु, ७८; माच, ७८, 

* स्वाद आणि चिकित्सा ' (यशवंत मनोहर) ; दलित 
वाड्मयचिकित्सा ( परीक्षण ), एस. डी. 
इनामदार, ३१1९ जून, १९७८, 

हिंदूंच्या धामिक व सामाजिक सुधारणांचा इतिहासं 

' :( पां. वा. काणे वर्षेदिन व्याख्यानाचा 


'लेख-सूची. ४ 


क 


अनुवाद ), तकंतौथ लक्ष्मण्यास्त्री जोशी, ' ज्ञानदेव चिंतन” ह्या ग्रंथाच्या प्रस्तावनेतील, 


३१॥१० ऑगस्ट, १९७८. लक्ष्मणशास्त्री जोशी ह्यांच्या विधानासंबंधी 

* हूदयातले चांदणे, ' (रत्नप्रभा शहाणे) ; कथासंग्रह शंका,-पत्र, मधुकर रामदास जोशी, ३ १॥४-५ 
:_ परीक्षण, पंडित टापरे, ३१॥११ आगस्ट, जानें.-फेब्रु. १९७८. 1. 

१९७८. * ज्ञानदेव चितना'च्या प्रस्तावनेतील विधानावरील 
* होळपट आणि सोपान ': ( रत्नाकर पटवर्धन ); म. रा. जोशी यांच्या शंकेस उत्तर : (पत्र,) 

दोन लघ कादंबर्‍या. परीक्षण; अ. र. कुलकर्णी, तकंती्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी, ३१॥४-५, 

३१॥२ नोव्हेंबर, १९७७, जाने.-फेब्रु. १९७८. 

ल डला 


6५७-०१४७०७७७ ७०% ७: मरळ कद कळ य 
* प्राज्ञ ' प्रकारान : 


| क्ातदेक चित 


० टू 9 


२»! 
डं 


र्‍ौ 
श संपादक : ल 
डॉ० वसंत स० जोशी क 
र प्रस्तावना : र 
तर्कतीर्थ लक्ष्मणशास्त्री जोशी र; 
डर मुल्य वीस रुपये. प 
ड लिहा : शु 
डर चिटणीस, प्राज्ञ पाठशाळामंडळ, बाई & 
12५. य्ह्ुझ्ऑ थ्श्ः >, य >“) £ 
प९:ध्काश्ध्काय्य्ा >या य्यक क्ला कप्का्रर 


प्रकाशित झाला_ 
प्रा, रा. ग. जाधव यांचा दलित साहित्यावरील मीमांसाग्रेथ 


“निळी पहाट! 


पृष्ठे डेमी- १५६ मूल्य ९ रुपये 
प्रातिस्थळ :--- प्राश्षपाठशाळा मंडळ, वाई ( जि० सांतारा ) 


->->::::<<८:२२>->>> 
फकळसप्यन्यकस्यजळळव्धक्कव्स्क्ड्ज्स्स्ज कका काका 


(८%१८०७५११२९८५८२९९१%%२८१%८१५२८:% १८१५२८0५८0 )८% 42८06) 
फ़ाजझफाडाळासंडळ गयेकफाळा 


मराठी 


टि 

( १ ) वैदिक संस्कृतीचा विकास: तकंतीथ लक्ष्मणशास्त्री जोशी ....... ३०.०० 
(२) अद्वेतसिद्धीचे मराठी भाषांतर ( पूर्वार्ध 1. कच ता ७५.०० 

ब्र. स्वामी केवलानंदसरस्वती  65.,,.., १.५... 
(३ ) इतिहासाचे तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले .............. १०.०० 
(४) क्रोचेचे सौंदर्यज्ञास्त्र : एक भाष्य : डॉ. रा. भा. पाटणकर ...... १०.०० 
(५) सिंधु संस्कृती, क्ग्वेद व हिंदु संस्कृती : प्र, रा, देशमुख ....... १०.०० 
(६ ) पुरोहितवर्गवचस्व व भारताचा सामाजिक इतिहास : 

डॉ. सुमंत मुरंजन ळत. ...,, ७७ ८.०० 
(७ ) चार्वाक: इतिहास आणि तत्त्वज्ञान : प्रा. सदाशिव आठवले ..... ६.०० ; 


**५*१ ५११ ५» $ 


(८) मानवाचा आदश | ले. मानवेंद्रनाथ रॉय ........ भ 
(९ ) नवमानवतावाद अनु. गोव्धेन पारीख 


(१०) गीता-प्रवेश : डॉ. गो. वि. देवस्थळी 
(११) लोकशाहीचे धोके : पन्नालाल सुराणा 
(१२) भारतीय स्त्रीधर्माचा आदर्श : सौं. कमल पाध्ये 
(१३) हिंदी साहित्यविचार : प्रा. प्यारेलाल गोहेल 
(१४) महाराष्ट्रातील दुष्काळ व त्यावरील उपाययोजना : 
चा, अ. दाभोलकर 
(११९) श्री. यशवंतराव चव्हाण - अभिनंदनग्रंथ 
(१५) संशोधन साधना : डॉ. वसंत स. जोशी 
(१७) ज्ञानदेव चिंतन ( संपादित ) : डॉ. वसंत स. जोशी 
(१८) आनंदाचा डोह : प्रा. रा. ग. जाधव 
(१९) भावार्थ रामायण ( श्री एकनाथ महाराज कृत ) बालकांड 
(२०) तरंगयामिक व पुंजयामिक : मा. ग. टोळे .. 


(२१) निळी पहाट : (मराठी दलित साहित्याची मीमांसा ) 


रा. ग, जाधव *** शद ०० 


ग्रंथ विक्तेत्यांता २० टक्के कसिष्वान. 


ळर *॥८%७२४- ५०२ ५८- ५०>४- ५८>७-५ 
8-८ म्य ८५८२-४८) 
हे सॉसिक पां. गो. आपटे यांनी दी प्राज्ञ प्रेस, ३ 


१५ गंगापुरी, वाई रेगे 
यांनी प्राज्ञपाठशाळा मंडळ वाई यांचे करिता तेथेच प्रसिद्ध केले, मोचे शहत प. ९ 


प्राज्ञपाठशाळामंडळ, बाई ( जि. सातारा ) * 
छि 


अनुक्रमणिका 


नवभारत 1.7). ॥९0. 5371 2 


शिक्षण, शेती, उद्योगधंदे, अर्थन्यवस्था ... 
ह्यांची चौफेर प्रगती झाल्याशिवाय जीवन 
संपन्न होऊ शकत नाही... म्हणूनच, 

त्या दिशेने आमचे सतत प्रयत्न.चाळू 
आहेत... अगदी सुरुवातीपासून. 


भापल्या देशात मोठया प्रमाणावर 
दर्जेदार इंजिनांची निर्मिती करण्याचा 
पहिला मान किर्लोस्करांचाच. शेती व 
उद्योगधंदे यांना मदत, वाढता रोजगार, 
अधिक प्रमाणावर परकीय हुंडणांवळ 
मिळविण्यासाठी वाढती निर्यातः.. 
आमच्या विविध प्रयत्नांचा हेतु एकच 
भाहे...प्रगती ... अखंड प्रगती. 


'देश विकासाच्या प्रयत्नात 
भाम्ही आपला वाटा नित्यनेमाने उचठीत 
आहोत...जाणीवपूर्वक, 


किट ऑईल इॅनिन्त 


१६0 ॥8९॥> ६॥॥.0५$(॥॥ णा. शिण (॥0,॥॥ त्ा््क 


8.) 
च्छ 
> 
चर 
र 
ऱ्ऱ 
8 
त्र 
क्ट 


